मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


6७. लवशीरत 


वविर्डी 


---"-णणाा-ाा > पा 
> १ 1 
०7 
--्क्ण्णिणागा'* स 


आम्ही यरे एक आहोत | 


बाद्ये अनेक. त्यांचे नाद भित्न मिन. राष्ट्राचेही तसेच आहे. मित्र जाती. 
पण जेव्हा त्यांचा सुरेख, लयबद्ध, मित्र धर्म, भिन वंश, भिन्न संप्रदाय 
एकात्म मेळ जमतो तेव्हा निमोण ह्यांचा एकात्म मेळ सांधंळा की रःष्ट 
होते सुरेल संगीत-मोहृक, आल्हादक, देखील बनते पुंदर, एकसंध भं कु 
३. प्रभावी अनू ओजस्वी, अन्‌ बलवान, य व 


प्राज्पाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक व ी आरो नोव 
व्ष ३८ । अंक १-२ । -नोव्हे. १९८४ 


लवभाउएत किमंत १२ रुपये । वाषिक वर्गणी ३० रुपये 
क या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 


दि्‌ वाळी वि ठो षबांक संपादक सहमत असतीलच, असे नाही. 


भध्यक्ष घ विश्वस्त 


तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी कार ७/र हृ द ह 


संपादकोय पत्रव्यवहार ।! 


मे. पुं. रेगे, 

संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : प्राज्षपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 


श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
(जि. सातारा) 


मुखपृष्ठ : श्री. सुभाष अवचट 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशनाथे महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान मिळाले. 


नवभारत 


ऑक्टोबर-नोव्हेबर १९८४ 


अनुक्रम 
खंपादकीय 
नपा अंतरिक्ष कार्यक्रम १ | गणकयंत्र व भारत ५५ 
-सुधा गोवारीकर -ध. मा. ढमढेरे 
परिस्थितिविज्ञान आणि सद्यःस्थिती ७ | महाराष्ट्रातील शासकीय आणि स्वयंसेवी 
“प्रकाश गोळे वेज्ञानिक संशोधनसंस्था ७० 
जीवतंत्रविद्या $ एक विहंगम अवलोकन १४)। _प्रभाकर सोवनी 
म. ना. इनामदार टु टो; 
त विसाव्या शतकातील भारतीय शास्त्रज्ञ 
वैद्यक तंत्रज्ञान : एक नवी दिशा १७| ब सं्षो ष्‌ 
को व संकश्योधक ७५ 
"डाळी. फोलती- -अ. ना. ठाकूर 
खगोलीय भोतिकी २१ क. 
_कृ. दा. अभ्यंकर प्राथमिक विज्ञान-शिक्षण : 
इलेक्‍्टॉनिक्सचे % विचा 
्तिक्लचे तंत ३२ | आढावा आणि काही विचार १०५ 
व -वि. गो. कुलकर्णी 


-अरुण नी. चांदोरकर 


लेखक-परिचय 


७ खुधा गोवारीकर : व्यासंगी प्राध्यापिका, एस. पी. [], ५७३, एंजिनिअरिंग कॉलेज, व्रिवेंद्रम- 
६९५०१६. क्ल प्रकारा गोळे : पक्षीनिरीक्षक व निसर्गाभ्यासक,  इकॉलॉजिकल सोसायटी ह्या 
संस्थेचे संचालक; २७७, सिंध कॉलनी, पुणे-४११ ००७. ७ अ. ना. इनामदार $ जीवरसायन- 
शास्त्राचे (बायोकेमिस्ट्री) प्राध्यापक, जीवरसायनशास्त्रविभाग, इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्स, १५ मादाम 
कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. % बाळ फोंडके : व्यासंगी विज्ञानाभ्यासक आणि ' सायन्स टूडे" ह्या 
नियतकालिकाचे संपादक, ५ रागिणी, साहित्यसहवास, वांद्रे (पुर्व) ४०० ०५१. क्ल कु. दा. अभ्यंकर! 
प्रमख, ज्योतिषशास्त्र विभाग, उस्मानिया विद्यापीठ, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), क अरुण नी. 
चांदोरकर : इलेक्ट्रॉनिक्सचे प्राध्यापक, आय्‌. आय्‌. टी., पवई, मुंबई-४०० ० ७६. शध. मा. 
ढमढेरे £ प्राध्यापक, काँप्यूटर सायन्स डिपार्टमेंट, आय्‌. आय्‌. टी., पवई, मुंबई-४०० ०७६ र 
७ प्रभाकर लोबनी $ विभागप्रमुख आणि प्राध्यापक, भूविज्ञान विभाग, फर्ग्युसन महाविद्यालय, पुणे. 
ह अ. ना. ठाकूर : मराठी विदवकोशात भूविज्ञान, धातुविज्ञान, वातावरणविज्ञान इ. विषयांचे 
संपादक, वाई-४१२ ८०३. ७ वि. गो. कुलकर्णी : प्रकल्प संचालक (प्रोजेक्ट डिरेक्टर), टाटा 
इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्यूकेशन, होमी भाभा रोड, 
मुंबई-४०० ००५. ७ वि. गो. वैद्य : प्राध्यापक, प्राणिशास्त्र विभाग, विज्ञानवधिनी, महाराष्ट्र, 


लॉ कॉलेज रोड, पुणे-४११ ००४, 
७ ७ ७ 


संपादकीय 


विज्ञानाला वाहिलेला हा विशेषांक वाचकांच्या हाती देताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. 

विज्ञानाच्या ज्या विभागांच्या कक्षा आज झपाट्याने विस्तारत आहेत त्यांत होत असलेल्या 
रोमहर्षक घडामोडींचा परिचय ह्या अंकाद्वारा मराठी वाचकांना होईल. त्यांना विज्ञानाच्या उप- 
योजनाच्या काही नवीन दालनांचे दर्शनही तो घडवील. भारतीय अंतराळ कार्यक्रम, खगोलीय भौतिकी, 
इलेक्ट्रॉनिक्सचे तंत्रज्ञान, गणकयंत्र व भारत, परिस्थितिविज्ञान व सद्यःस्थिती इत्यादी संबंधित प्रश्‍नांची 
ह्या अंकात समाविष्ट करण्यात आलेल्या विविध लेखांनी केलेली चर्चा, वाचकांना उपयुक्त वाटेल असा 
विश्वास आहे. 

आधुनिक स्वरूपाचे विज्ञान ही मानवी संस्कृतीतील अलीकडची घटना आहे. गेल्या चार-पाच 
शतकांहून ती अधिक जुनी नाही; परंतु मानवी जीवनाच्या केवळ बाह्यांगात नव्हे, केवळ साधनसामग्रीत 
आणि उपकरणांत आणि माणसांच्या.राहणीत नव्हे, तर त्याच्या अंतरंगातही, माणसांच्या विचारपद्धतीत, 
विठ्वाकडे आणि स्वत:कडे पाहण्याच्या माणसाच्या दृष्टिकोणातही, विज्ञानामुळे क्रांती घडून आली 
आहे. ललित साहित्य, कला, मानवी संस्कृतीचा इतिहास, नेतिक कल्पनांचा विकास ह्या गोष्टींप्रमाणे 
विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करून देत असलेला निसर्गाच्या घडणीचा 
आराखडा हा सववसामान्य सुशिक्षित माणसाच्या जाणिवेचा भाग असला पाहिजे. हा विशेषांक म्हणजे 
ह्या दृष्टीने करण्यात आलेला अल्पसा आणि प्रारंभिक प्रयत्न होय. 

ह्या विशेषांकासाठी संकल्पिलेले काही महत्त्वाचे लेख हाती येऊनही अपरिहाये अडचणींमुळे 
ह्या अंकात प्रसिद्ध करता आले नाहीत. आपापल्या क्षेत्रांतील अधिकारी व्यक्‍तींनी “' नवभारत 'साठी 
खास लिहिलेले किवा उपलब्ध करूत दिलेले हे लेख डिसें. ८४ च्या अंकात अवश्य प्रसिद्ध करण्यात 
येतील. हा अंक विज्ञान विश्ेषांकाचा दुसरा भाग म्हणूनच प्रसिद्ध होणार आहे. 

महाराष्ट्रीय वैज्ञानिक हे इतर भारतीय वैज्ञानिकांप्रमाणे विज्ञानाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
पातळीवर, महत्त्वाचे योगदान करीत आहेत. आजच्या परिस्थितीत त्यांचे व्यावसायिक काम अपरिदार्य- 
पणे इंग्रजीतून चालते. पण महाराष्ट्राच्या सवे भागांतुन आणि महाराष्ट्रीय समाजाच्या सर्वे थरांतुन 
पसरलेला मराठी वाचकवगं महाराष्ट्रीय वैज्ञानिकांचा स्वाभाविक वाचकवर्ग आहे. त्याला उद्देशून 
आपापल्या विषयांवर मराठीतुन लिखाण करणे हा महाराष्ट्रीय वैज्ञानिकांच्या व्यावसायिक कामाचा 
एक महत्त्वाचा भाग बनला पाहिजे. महाराष्ट्रीय वैज्ञानिक आणिं मराठी वाचक यांच्यात असलेला हा 
स्वाभाविक अनुबंध ह्या विशेषांकामुळे दृढ होईल अशी आश्या आहे. 

आमच्या आवाहनाला मान देऊन ज्या वैज्ञानिकांनी ह्या विशेषांकासाठी लेखनसाहाय्य केले 
त्यांचा मी अत्यंत क्रणी आहे. 

अनामिक राहू इच्छिणारे पण ' नवभारता'च्या संपादनात आपुलकीने आणि निष्ठेने मला 
साहाय्य करणारे माझे जे सहकारी आहेत त्यांचेही मी मनापासून आभार मानतो. त्यांच्या सहकार्या- 
शिवाय हा अंक आकार धरू शकला नसता. 

ह्या विश्षेषांकासाठी ज्या हितचिंतकांनी जाहिराती देऊन किवा अन्य मार्गांनी साहाय्य केले 
त्यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्‍त करणे हे माझे कतेव्य आहे. 


नवभारताचे वर्गणीदार, वाचक, आश्रयदाते आणि हितचिंतक ह्या सर्वांना ही दिवाळी 
आनंदाची जावो. -खंपादक 


७ ७0 ९७ 


आवाहन.... 


शंकरराव देव यांनी आचार्य शं. द. जावडेकर, ह. कू. मोहनी, आचाय स. ज. भागवत, 
इ. आपल्या काही सहकाऱ्यांच्या साहाय्याने ' नवभारत ' मासिक ऑक्टोबर १९४७ मध्ये 
सुरू केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या जीवनातील सामाजिक 
आणि सांस्कृतिक समस्यांची मोकळेपणे चर्चा करणारे वैचारिक व्यासपीठ मराठी विचार- 
वंतांना आणि अभ्यासकांना उपलब्ध करून द्यावे ही, ' नवभारत ' सुरू करण्यामागची त्यांची 
कल्पना होती. कोणत्याही विशिष्ट विचारप्रणालीचा पुरस्कार करणे हे ' नवभारता'चे 
उद्दिष्ट नव्हते. सर्व भिन्न वैचारिक दृष्टिकोणांना ' नवभारता'त प्रतिनिधित्व मिळावे, 
* नवभारता'त सवव महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची गंभीरपणे आणि आस्थेने चिकित्सा व्हावी आणि 
वैचारिक देवाणघेवाणीतून महाराष्ट्राचे वैचारिक जीवन निकोप आणि जोमदार होण्याला 
साहाय्य करावे, हे ' नवभारता'चे उदिष्ट होते. 

अनेक विचारवंतांनी विविध विषयांवर ' नवभारता'त आपले लिखाण प्रसिद्ध 
करून “* नवभारता'चे अभिप्रेत स्वरूप स्थिर केले आणि महाराष्ट्राच्या. वैचारिक जीवनात 
त्याला अनन्यसाधारण स्थान प्राप्त करून दिले. ी 

१९५७ साली शंकरराव देव यांनी प्राज्ञपाठशाळामंडळांने ' नवभारत ' मासिक 
चालवायला घ्यावे अशी विनंती तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांना केली व ती त्यांनी 
मान्य करून संपादकत्वाची जबाबदारी गोवर्धन पारीख यांच्यावर सोपविली. पारीख यांच्या 
कुशल संपादकत्वामुळे ' नवभारता'चा वैचारिक दर्जा राखला आणि उंचावला गेला. आज 
वैचारिक नियतकालिक म्हणून “ नवभारता'ला जी प्रतिष्ठा आहे ते ह्या सर्वे व्यक्‍तींनी 
निष्ठेने आणि सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे फळ आहे. 

त्या दृष्टीने ' नवभारत 'साठी आजीव सदस्य नोंदविण्याची योजना आखण्यात आली 
आहे. तिचे स्वरूप असे आहे : 

१. कोणाही व्यक्‍तीला रु. ३००/- व संस्थेला रु. ५००/- बारा महिन्यांच्या आत देऊन 
* नवभारता 'चे आजीव सदस्य होता येईल. 

२. आजीव सदस्य असलेल्या व्यक्तीस “ नवभारत ' मासिक आजीव आणि संस्थांना 
२० वर्षे दिले जाईल. यापुढे ' नवभारता 'ची बाषिक वर्गणी वाढविण्यात आली तरी ह्या 
व्यवस्थेत बदल होणार नाही. 

३. ' नवभारत ' मासिकाचे प्रकाशन कोणत्याही कारणामुळे वीस वर्षांच्या आत बंद 
करावे लागल्यास आजीव सदस्यांना उरलेल्या काळाच्या प्रमाणात रक्‍कम परत केली जाईल. 

प्राज्ञपाठशाळा हे महाराष्ट्राचे एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र आहे आणि ' नवभारत 
हे लोकाश्रयावर चाललेले मराठीतील एक प्रमुख वैचारिक नियतकालिक आहे. आपण 
“ नवभारता 'चे आजीव सदस्य होऊन महाराष्ट्राच्या वैचारिक प्रबोधनासाठी चालविलेल्या 
ह्या उपक्रमात सहभागी व्हावे अशी विनंती आहे. 


खंपादक 


भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 
सुधा गोवारीकर 


एस. एल. व्ही-३ अग्तिबाणाने ओळीने तीन वेळा 
यशस्वी रीत्या ४० किलोग्रॅम वजनाच्या उपग्रहाला 
पृथ्वीनजीकच्या ३०० किमी. > ९७० किमी. अशा 
लंबवर्तुळाकार कक्षेत नेऊन सोडले व भारतीय 
अग्निबाणांची पहिली पिढी संपली. गुंतागुंतीच्या 
तंत्रज्ञानातील भारतीय स्वयंपु्णतेची ही एक अतिशय' 
महत्त्वाची पायरी होती; पॅण अनेक अर्थानी या 
क्षेत्रातील पुढील वाटचालीचा हा एक छोटा प्रारंभ 
होता. एस. एल. व्ही-२ च्या यशाने हे सिद्ध केले 
की, विज्ञान व तंत्रज्ञानांतील कठीण आव्हानेसुद्धा 
भारताच्या कुवतीबाहेरची नाहीत. 

भारतीय अंतरिक्ष संशोधन कार्यक्रमात कोण- 
कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो ? हा कार्यक्रम 
कसा आखला आहे ? हा कार्यक्रम कोणत्या संस्थां- 
भोफत राबविण्यात येतो ? या वेगवेगळ्या प्रइनांचो 
उत्तरे या लेखात देण्याचा प्रयत्त केला आहे. 

अंतरिक्ष-अंतराळ या शब्दाचा अर्थ संदर्भाप्रमाणे 
वेगवेगळा होतो. पृथ्वीच्या वातावरणापलीकडील 
पोकळी म्हणजे अंतरिक्ष. ग्रहू व तारे यांच्यामध्ये 
पसरलेली पोकळी म्हणजेही अंतरिक्ष किंवा हे 
कल्पनातीत विव ज्या पोकळीमध्ये पसरले आहे 
तेही अंतरिक्षच ! जेव्हा अंतरिक्ष संशोधन-अंतराळ 
संशोधन ही संज्ञा वापरण्यात येते, तेव्हा पृथ्वी- 
नजीकचे व दूरचे अंतरिक्ष, पृथ्वीच्या सभोवतालची 
परिस्थिती आणि ग्रह-तारे यांचे निरीक्षण, अभ्यास 
व शोध हे सवे अभिप्रेत आहे. 

तसे पाहिले तर अंतरिक्षविज्ञान भारताला 
प्राचीन काळातही परिचित होते, असे खगोल- 
शास्त्रातील उल्लेखांवरून स्पष्ट होते. निरनिराळ्या 
ग्रहांची वर्णने, आकाशातील घडामोडी व त्यांबद्दलचे 
सविस्तर वर्णन वेदकालीन वाडू्मयात आढळते. 
आधुनिक खगोलशास्त्राची भारतातील सुरुवात मात्र 
१७९२ साली स्थापलेल्या मद्रासमधील वेधशाळे- 
पासून झाली. दुबिणीचा वापर . करून तेथे 

न. भा. १ 


ग्रहताऱयांचे निरीक्षण चाले. त्यानंतर १८९८ 
मध्ये कोडाईकनाल ( तमिळनाडू ) येथे आणखी 
एका वेधशाळेची स्थापना झाली. तथापि 
त्यापुर्वी ७५ वर्षे म्हणजे १९२२ मध्ये अंतरिक्ष- 
विज्ञानाच्या दृष्टीने खरी हालचाल सुरू झाली ती 
कुलाबा येथील वेधशाळा व मुंबई येथील भारतीय 
हवामान खाते (इंडियन मिटीऑरॉलॉजिकल डिपाटं- 
मॅट) यांच्या स्थापनेपासून. जवळजवळ एक शतका- 
नंतर जेव्हा वातावरणापलीकडील आयॉन (1017) 
क्षेत्राची शास्त्रज्ञांना जाणीव झाली त्यानंतर पाच- 
दहा वर्षांमध्येच- १९२६ साली- कलकत्ता विद्या- 
पीठात पृथ्वीभोवतालच्या वातावरणाच्या वरच्या 
थ॑रातील आयॉनसहित क्षेत्राचा अभ्यास सुरू झाला. 
पुढील काही वर्षांमध्येच संशोधनासाठी इतर ठिका- 
णीही काम सुरू झाले. सारांश्यात असे म्हणता येईल 
कौ, साधारणपणे १९५५-५६ या काळात पृथ्वी- 
नजीकच्या परिस्थितीच्या व अंतरिक्षविज्ञानाशी 
संबंधित अशा क्षेत्रांमधील अभ्यासासाठी भारतात 
चांगला पाया तयार झाला होता. या अभ्यास- 
संशोधनासाठी वापरली जाणारी साधने व उपकरणे 
मुख्यतः जरी जमिनीवरच बसविलेली होती, तरी 
काही वेळा ही साधने ४० किमी. उंचीपर्यंत 
जाणाऱया फुग्यांमध्येही ठेवली जायची. 

आधुनिक काळातील भारतीय अंतराळ संशोधन 
कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष सुरुवात २१ नोव्हेंबर १९६२ 
रोजी झाली. त्या दिवश्षी नाइके अपाचे (४1८ 
७०७० ) या अमेरिकन अग्निबाणाने त्रिवेंद्रम्‌- 
जवळील थुंबा या लहानशा खेड्यातील समुद्र- 
किनाऱ्यावरून अवकाशात झेप घेतली. तेव्हापासून 
भारतीय अंतराळ संशोधन कायेक्रपाचे पाऊल नेहमी 
पुढेच पडत गेले आहे. असामान्य द्रष्टे डॉ. विक्रम 
साराभाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेला हा 
कार्यक्रम गेली २० वर्षे सातत्याने प्रगतिपथावर 
आहे. 

१९७२ मध्ये भारत सरकारने अंतरिक्ष आयोग 
(स्पेस कमिशन ) व अंतरिक्ष विभाग यांची स्थापना 
केली. पूर्वनियोजित सामाजिक व आथिक उदिष्टे 
पुणे करण्यासाठी अंतरिक्षविज्ञान व तंत्रज्ञान यांचे 
विकसंन व उपयोजन करण्याचे काम या. संस्थांमधफत 


4 नवभारत 


केले जाते. अंतराळ संशोधन कायंक्रमाविषयीचे धोरण 
ठरविणे, हे धोरण प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणण्यासाठी 
लागणारी आवश्यक दिश्या व माग ठरविणे, खर्चा- 
विषयीचे अंदाजपत्रक तयार करणे इ. सर्वं जबाब- 
दारी अंतरिक्ष आयोगाची असते. “* इस्रो '- 
(पाताळ) 803900 १९९७८81001 (31४9111221101) 
भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटना-माफंत संशो- 
धनाचे सर्वे कार्यक्रम प्रत्यक्षात येत असतात :इस्रो'- 
च्या चार मुख्य केंद्रांद्वारे हे कार्यक्रम आकार घेतात. 

अहमदाबाद येथील “ स्पेस अँप्लिकेशन सेंटर ! 
(सॅक) , बंगलोर येथील “ इस्रो सॅंटलाईट सेंटर ' 
(आयझॅक ), त्रिवेंद्रम येथील “विक्रम साराबाई स्पेस 
सेंटर ' (व्ही. एस. एस. सी. ) व श्रीहरिकोटा 
येथील “ शार सेंटर ' ही इस्रोची चार प्रमुख केंद्र 
आहेत. अंतरिक्ष संशोधन कायंक्रम आखणे, तो 
प्रत्यक्षात आणणे, या तंत्रज्ञानाचे उपयोजन, तांत्रिक 
व्यवस्थापन या गोष्टींची जबाबदारीही “ इस्रो'कडे 
आहे. या केंद्रांखेरीज ऑक्झिलरी प्रॉपल्शन पद्धती 
त्रिवेंद्रम व बंगलोर या दोनही ठिकाणी आहेत. 
बंगलोरमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिग डिव्हिजन आहे. 
या डिव्हिजनची कार्यालये सर्व केंद्रांमध्ये आहेत. 
प्रत्यक्ष बांधकामाचे काम यांमाफेत होते. 

मुख्यत: अंतरिक्ष विभागाच्या आथिक मदतीने 
चालणारी संस्था-फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी- 
अहमदाबादला आहे. अंतराळसंशोधन व त्यासंबं- 
धित शास्त्रे यांतील संशोधन कार्यक्रम तेथे हातात 
घेण्यात येतात. सिकंदराबाद येथील नॅशनल रीमोट 
सेन्सिंग एजन्सी या संस्थेलाही बहुतांश साहाय्य 
अंतरिक्ष विभागाकडून मिळते. ही संस्था देशातील 
नेसगिक साधनसंपत्तीसंबंधी योजना व व्यवस्थापन 
यांकरिता आधुनिक दूरवेधी तंत्राचा उपयोग करते. 
इस्रोच्या 'रिस्पाँड' या योजनेखाली अनेक महाविद्या- 
लये, संशोधनसंस्था यांना आथिक साहाय्य मिळत 
असते. अंतराळ विभागाच्या अंदाजपत्रकामधून 
अग्निबाणविकास, उपग्रहविकास, अंतरिक्ष तंत्रांचे 
उपयोजन, अंतरिक्ष विज्ञान, इन्सॅट इ. शास्त्रीय 
प्रकल्प व दैनंदिन व्यवस्थापनावर खर्च केला जातो. 

अंतरिक्षतंत्राला राबवून आथिक विकासासंबं- 
धीचे प्रश्‍न सोडविण्यात काही गेर नाही. किंबहुना 
आथिक विकसनाचा तो एक समथे माग आहे. 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


आणि म्हणूनच अंतरिक्ष तंत्रज्ञान जरी थोडे महाग- 
(खरं म्हणजे ते तसे नाही; कारण आतापर्यंत या 
संशोधनासाठी खर्चे केलेली रक्‍कम सात-आठ जंबो 
विमोनांच्या किमतीइतकी फार तर आहे) व जोखं- 
मीचे असले तरी ते स्वीकारायचे आपण ठरविले. 
या तंत्रज्ञानाचे उपयोजन करण्यामध्ये काही महत्त्व- 
पुर्ण प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत. एक म्हणजे उपग्रहा- 
द्वारे संपकेसाधन, दुसरा उपयोग दूरवेधी यंत्रणेचा 
उपयोग करून नेसगिक साधनसंपत्तीची पाहणी व 
व्यवस्थापन करणे. हे दोन' उददेश डोळ्यांसमोर 
ठेवूनच प्रगंत अग्निबाण, उपग्रह्वाहक यांचा विकास 
या तंत्रज्ञानाच्या आधारे करण्यात येत आहे. 

या प्रयत्नांचा परिणाम' म्हणून आज देशात तयार 
झालेले अनेक अग्तिवाण, वातावरणाच्या वेगवेगळ्या 
थरांवर निरनिराळी यंत्रसामग्री घेऊन जातात व 
वातावरणासंबंधी माहिती गोळा करायला मदत 
करतात. या कामी वापरण्यात आलेल्या अग्निबाणां- 
पैकी सर्वात छोटा आर. एस-१२५ हा एका टप्प्याचा 
अग्निबाण ७ किलोग्रॅम वजन (पे लोड) १० किलो- 
मीटर इतक्या उंचीवर नेऊ शकतो, तर त्यांपैकी 
सर्वात मोठा अग्निबाण आर. एस.-५६० हा दोन 
टप्प्यांचा अग्निबाण १०० किलोग्रॅम वजन ३५० 
किमी. उंचीवर नेऊ शकतो. दुसऱ्या एका आग्नि- 
बाणाच्या साहाय्याने विशिष्टवेधी उपकरणे ६५ 
किमी. उंचीवर नेऊन त्यांच्या साहाय्याने त्या 
उंचीवरील वायु-तपमान यांचे मोजमापन शक्‍य होते. 
“मॉन्सून-प्रयोगाच्या” (मोनेक्स) संदर्भात थंबा येथे 
बनविलेले शेकडो अग्निबाण उडवण्यात आले आहेत. 
इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक युनियन 
आणि वल्ड मीटिऑरॉलॉजिकल ऑरगनायझेशन, 
यांनी पृथ्वीवरील वातावरणाचा अभ्यास करायचा 
कार्यक्रम आखला. “ मान्सून-प्रयोग ' हा त्याचाच 
एक भाग होता. भारताच्या हवामानखात्याच्या 
विभागामाफेत हे अग्निबाण उडवले गेले. 

सुरवातीला सांगितल्याप्रमाणे एस. एल. व्ही-३ 
ही भारतीय अग्निबाणांची पहिली पिढी होती. 
यातील १९७९ साली झालेले प्रायोगिक उड्डाण 
यशस्वी झाले नाही; पण १९८० मधील दुसरे 
प्रायोगिक उड्डाण पुर्ण यशस्वी झाले. त्यानंतरची 
दोन विकास-उह्डाणेही यशस्वी झाली. अशा रीतीने 


अनुक्रमणिका 


भारतीय अंतरिक्ष कार्येक्रम ३ 


ओळीने तीन यशस्वी उड्डाणे तीन वर्षांत करून 
भारताने आपली अग्निवाणरचना व उत्पादनक्षमता 
सिद्ध केली आहे. पण एस. एल. व्ही-३ आग्निबाण 
ही फक्त पुढील अधिक मोठ्या अग्निबाणांनीं पुर्व- 
तयारी आहे. १९८०-९० या दशकात ए. एस. एल. 
व्ही. (&211616त 898112 1,39पयटा] १/९- 
11८८) व पी. एस. एल. व्ही. (२०0191 3361112 
1,8णाला शहाला ) हे अनेक पटींनी मोठे 
अग्निबाण उडविण्याचा इस्रोचा कार्यक्रम आहे. हे 
उपग्रहवाहक बनविण्याची जबाबदारी त्रिवेंद्रमच्या 
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्रावर सोपवली आहे. 

उपग्रहतंत्र विकासाची तयारी म्हणून इस्रोने जे 
उपग्रह्‌ प्रथम वांधले ते रशियाच्या इंटर कॉसमॉस 
रॉकेटच्या साहाय्याने रशियातील कॉस्मोड्रोमवरून 
अंतराळात सोडले, आयेभट हा पहिला भारतीय 
उपग्रह १९७५ मध्ये अंतराळात गेला व त्याबरोबरच 
उपग्रहतंत्र नैपुण्याची पहिली पायरी देशाने ओलांडली. 
आर्यंभटच्या यक्षाने प्रोत्साहित होऊन इस्रोने पृथ्वी- 
निरीक्षणासाठी साधने घेऊन जाणारा उपग्रह 
बनविण्याची योजना केली. भास्कर-१ हा उपग्रह 
पुन्हा रशियन अग्निबाणाच्या साहाय्याने अंतराळात 
पोहोचला. बहुतांशी आर्यंभटसारखा हा उपग्रह 
दुरवेधी ( एऐल016 5०2४2 ) साधने घेऊन 
अंतराळात पोहोचला. दोन टी. व्ही. कॅमेरे व तीन 
मायक्रोवेव्ह रेडिओमीटस यांचा त्यात समावेश 
होता, साधनांच्या दृष्टीने तो आर्यंभटपेक्षा पुष्कळ 
वेगळा होता. पहिल्या काही अडचणींनंतर कॅमेरे 
आपले काम बजावू लागले व चांगली चित्रे पाठवू 
लागले. दूरवेधी उपकरणांनी आपले काम बजावल्या- 
मुळे “ भास्कर ” चा हेतू साध्य झाला. 

भास्कर-२ हा .उपग्रह १९८१ मध्ये रशियन 
अग्निबाणाच्या साहाय्याने अंतरिक्षात पोहोचला. 
त्याने जवळ जवळ २००० चित्रे पाठवली आहेत. 
मायक्रोवेव्ह रेडिओमीटर पेलोड टेपरेकॉरडरस, आधार- 
सामग्री (डेटा ) जमा करण्यासाठी मंच-ट्रेकिग, 
सोलार सेल प्रयोग यांबाबत कार्य चालू आहे. 

रोहिणी उपग्रह भारतीय अग्निबाणांच्या साहा- 
य्याने अंतराळात गेले. तीन एस. एल. व्ही.-३ 
अग्निबाणांवरून तीन रोहिणी उपग्रह अंतराळात 
पोहोचले. यांतील पहिल्या “आर. एस. १” उपग्रहाने 


एस. एल. व्ही.-३ च्या चौथ्या टप्प्याच्या कामाचे 
मूल्यमापन केले. आर. एस. डी.-१ या उपग्रहाचा 
पेलोड म्हणून लँडमाक सेन्सर सोडला होता. तिसर्‍या 
आर. एस. डी. २ ने दोन बॅडची चित्रपद्धती किवा 
* स्माटं सेन्सर ' आपल्याबरोबर नेला होता. याच्या 
साहाय्याने पाणी, बफे, ढग, हरितभाग अश्या जमिनी- 
वरील भिन्न स्थितींचे वर्गीकरण व स्पष्टीकरण कर- 
ण्याची पद्धती विकसित होईल. 

अंतरिक्ष तंत्रविज्ञान प्रगतीची आणखी एक 
निशाणी म्हणजे ' अँपल ' हा भारताचा पहिला 
प्रायोगिक संपके उपग्रह. हा युरोपियन स्पेस एजन्सी- 
च्या “एरियन” या वाहकावरून प्रथम २०० किमी. > 
३६,००० किमी. या लंबवर्तुळाकार कक्षेत सोडला 
होता. कालांतराने त्याची कक्षा वर्तुळाकार करण्यात 
आली. हे काम अँपलवर बसविलेल्या अँपोजी बूस्ट 
मोटरच्या साहाय्याने करण्यात आले. ही अँपोजी बूस्ट 
मोटर एस. एल. व्ही. ३ डी. १ च्या चौथ्या टप्प्यात 
बसवली होती. अँपल ला १०२ पुर्व रेखांशावर 
आणण्याकरिता ओळीने अनेक गंंतागुंतीच्या गोष्टी 
पार पाडाव्या लागल्या. ती आपल्या अंतरिक्ष तंत्र- 
ज्ञांची कठीण परीक्षा होती. अँपल हा कार्य करू 
लागला व पंतप्रधानांनी तो देशाला अपण केला. 
देशातल्या देशातील संपक, रेडिओ जाळे, आधार- 
सामग्री प्रसारण, दुर्गम प्रदेशांशी संपक इत्यादी 
बाबतींतील तंत्रज्ञानासंबंधीचे प्रयोग करण्याकरिता 
त्याचा उपयोग झाला. अँपलचे ८०% हेतू सफल 
झाले आहेत. 

अँपल या उपग्रहावरून संपक साधण्यापूर्वी किवा 
संपर्कासाठी त्याला विशिष्ट कक्षेत नेऊन बसविण्या- 
पूर्वी एक प्रयोग केला गेला होता. हा प्रयोग टी. व्ही. 
संपर्काच्या तांत्रिक व सामाजिक बाजू आजमावण्या- 
करिता केला होता. या प्रयोगाला “ साईट 
( &ळाट(2 "०01381 1 €]ट0अं० 1८४- 
0९01161) हे नाव आहे. १९७५ पासून हा प्रयोग 
वर्षेभर चालला होता. या प्रयोगाकरिता अमेरिकेच्या 
ए. टी. एस. ६ या उपग्रहाचे सहकाय लाभले होते. 
नासा (॥४५५.) चा उपग्रह पृथ्वीच्या गतीश्ी गती 
मिळवून घेणाऱ्या अश्या कक्षेमधे फिरत ठेवला होता 
की, तो सतत एका जागेवर स्थिर वाटावा. याच्या 
साहाय्याने भारतातील सहा राज्यांतील २४०० 


अनुक्रमणिका 


.-4 नवभारत 


खेड्यांत दूरदर्शेतत कार्यक्रम दाखविणे शक्य. झाले. 

बरोतकी,- आरोग्य, कुटुंबकल्याण, शिक्षण, राष्ट्रीय 
एकता य़ा बाबतींत दूरदर्शनवरील कारयंक्रमांच्या 

'साहांय्योने ग्रामीण “भागांतील .लोकांची जाण वाढ- 
विणे'व त्यांच्या विकासाला मदत करणे असा यी 
अनेकांगी जनसंपक, प्रयोगाचा उद्देश होता. 

- “साईट सारखा दुसरा एक प्रयोगप्रकल्प होता. 
स्वक्दे नद “ स्टेप ' (8810112 1'ट2९0111ए- 
गांरळठा 'प्डटाययाट8] 07लां७०) होते. 
याकरिता' फ़ेको-जमन “* सिफनी ' या उपग्रहाचे 
-साहाय्य झाले. उपग्रहाद्वारे अंतर्गत संपर्क पद्धतीचा 
अनुभव, दूरसंपकंपद्धतीमधे लागणाऱ्या विविध ग्राउंड 
सेग्मेंट सुविधा रचून, विकास करून, बांधून त्यांचा 
प्रत्यक्ष. उपयोगात आणण्याचा अनुभव या २ वर्ष 
मुदतीच्या प्रयोगाने मिळाला. , संपक उपग्रहाच्या 
'उपयोजनाकरिता या दोन प्रयोगांनी बळकट तांत्रिक 
पाया घालून दिला. >! 

* “इन्सॅंट' उपग्रह बहुउद्देशीय असून त्यांचा उपयोग 
अंतगेत दूरसंपकं, वातांवरणीय पृथ्वीनिरीक्षण. देश- 
'भरच्या ग्रामीण विभागात थेट प्रसारण, आकाशवाणी 
व दुरदशंन कायंक्रमांचे पुनःप्रसारण इत्यादींसाठी 
.होतो. इन्सॅट-१ ए हा १९८२ एप्रिलमध्ये अंतराळात 
सोडण्यात आला, सप्टेंबरमध्ये तो दुर्देवाने निकामी 
झाला. १९८३ मध्ये इन्सॅट-१ बी अंतराळात 
सोडला गेला. इन्सॅट उपग्रह अमेरिकेच्या थॉर डेल्टा 
व स्पेस शटल यांच्या साहाय्याने अंतराळात गेले 
आहेत. इन्सॅट उपयोग हा अनेक सरकारी खात्यांचा 
संघटित काययक्रम आहे. अंतरिक्ष विभागाने उप- 
ग्रहाचा स्पेस सेग्मेंट प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी 
घेतली, तर पोस्ट व तार खात्याने त्याच्या द्र- 
संपक ग्राउंड सेग्मेंटची जबाबदारी घेतली. वाता- 
वरणीय ग्राउंड सेग्मेंटची जबाबदारी हवामान 
खात्याने उचलली. आकाशवाणी व दुरदशनच्या 
उपयोजनाची जबाबदारी साहजिकच आकाशवाणी 
व दूंरदर्शंन यांच्याकडे आली. 

* नॅशअल रीमोट सेन्सिंग एजन्सी ! ची स्थापना 
१९७५ मध्ये झाली. आता ही संस्था अंतरिक्ष 
विभागाकडे आली आहे. दूरवेधी तंत्राचा उपयोग, 
देशातील नैसगिक साधनसामग्रीचे निरीक्षण-योजन 
व व्यवस्थापन करण्याचा या संस्थेचा इरादा असतो. 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८ -। 


हेद्राबादच्या जवळ * लॅण्डसॅट ' (1.31053) 
भूस्टेशन आहे. येथे लॅण्डसॅट व अमेरिकेच्या इतर 
वातावरणीय 'उपग्रहांवरू्न माहिती गोळा केली 
जाते. देशातल्या ज्या संस्था या आधारसामग्रीचा 
उपयोग करू शकतात, त्यांना ही माहिती कंप्युटर 
टेपवर किंवा मिळालेल्या माहितीवर संस्कार करून 
इतर मार्गाने पुरवली जाते. देशात अश्या विविध 
संस्था आहेत की, ज्यांना या माहितीचा किवा चित्रांचा 
उपयोग होतो. त्यायोगे जमिनीखालील जलाशयांचा 
शोध, भूविज्ञान, जलाशय, जमीन यांची पहाणी, 
जमिनीचा उपयोग, भूरूपविज्ञा ( जिओमार्फो- 
लॉजी ), मानचित्रण ( कार्टोग्राफी ), या क्षेत्रांत 
अभ्यास करता येतो. 

पुढच्या काही वर्षात प्रगत दुरसंपकन, भूमीवरील 
नैसगिक साधनसंपत्तीचे निरीक्षण व व्यवस्थापन, 
बहुसंख्य जनतेच्या निरक्षरतेचा शेवट, देशभरात 
प्रौढांच्या शिक्षणात व अनौपचारिक शिक्षणात वाढ 
या गोष्टी साधण्याकरिता आपण अंतरिक्षाचा 
उपयोग करू अशी अपेक्षा आहे. 

१९८० ते १९९० या दशकात अंतरिक्ष कार्थ- 
क्रमांचे विशिष्ट उद्देश असे आहेत : 

भारताचा दुरवेधी उपग्रह ( [ताठा १८11०06 
5दाडाष्ट 889९1६6) -आय. आर. एस. विकसित 
करून दूरवेधी तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावशाली 
उपयोग करणे. देशात नैसंगिक साधनसामग्रीबाबत 
पहाणी-व्यवस्थापन पद्धतीची स्थापना . करणे. 
इन्सॅट अंतराळयान देशात बनविणे, . परदेशी 
बनावटीच्या “ इन्सॅट ' च्या जागी तो बसविणे. 
इन्सेंट व आय. आर. एस. उपग्रहांमध्ये बसविण्याच्या 
दृष्टीने उपयोजनाचे विविध पेलोड विकसित करणे. 

एस. एल. व्ही. चे तंत्र व क्षमता झपाट्याने 
वाढविणे, त्यावर बसविण्याकरिता उपयोजनाचे 
तांत्रिक व शास्त्रीय पेलोड विकसित करणे. याचा 
मुख्य हेतू म्हणजे देशीय दूरवेधी उपग्रह अंतरिक्षात 
नेण्यासाठी वाहने तयार करणे. 

पृथ्वीच्या गतीशी गती जुळवून पृथ्वीवरील एकाच 
ठिकाणावर सतत स्थिर रहाणारे उपग्रह ( (९0 
3(वपयाद्रा9 89211८) अंतरिक्षात सोडण्याच्या 
दृष्टीने तयारी करणे. या प्रकारचे उपग्रह संपक व 
वातावरणशास्त्र यांना उपयोगी पडतात. 


4 ---आई 
२४ 


अनुक्रमणिका 


भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ७ 


उपग्रह्वाहक व अंतराळयान यांकरिता वतमान 
अंतरिक्ष तांत्रिक क्षमता वाढवून तशा सुविधा 
निर्माण करणे. या कामासाठी भारतीय उद्योग व 
देशातील इतर संस्थांना सहभागी करून घेणे. इस्रोचे 
विद्यापीठे, संशोधनसंस्था यांच्याशी असलेले. संबंध 
बळकट करणे हे दोन्ही पक्षी फायद्याचे आहे. अंतरिक्ष 
कार्यक्रमासाठी आवद्यक त्या इस्रोच्या, टेलिमीट्री, 
ट्रॅकिंग, टेलिकमांड जाळे, प्रत्यक्ष उड्डाणाच्या 
रेंजेस यांची क्षमता व उपयोग वाढविणे यांकरिता 
अंतराळ ट्रॅकिंग स्टेशनची स्थापना करावी लागेल. 
नव्या लाँच रेंजेस निर्माण कराव्या लागतील. 
त्या कामी परदेशी मदतही ध्यावी लागेल. 

अंतरिक्ष कार्यक्रम चालू असताना जी नवी तंत्रे 
शोधली गेली किंवा विकसित केली गेली, त्यांचा 
इतर क्षेत्रांत उपयोग होऊ शकतो. त्यानुसार ही तंत्रे 
उद्योग व कारखाने यांना पुरविण्यास प्रोत्साहन देणे. 
अशा प्रकारच्या देवाणघेवाणीने नव्या तंत्रांचा पुरेपुर 
उपयोग होऊन देशाला इतर प्रगत देशांच्या बरो- 
बरीला राहणे शक्‍य होईल. 

या दशकात करावयाच्या गोष्टींची वरील यादी 
महत्त्वाकांक्षी वाटेल. या गोष्टी घडवून आणताना 
विशिष्ट प्रकारचे पद्धतशीर प्रकल्प करावे लागतील 
ते प्रकल्प पुढे संक्षिप्तपणे दिले आहेत. 

उपग्रह्स्थित दूरवेधी पद्धतीचा उपयोग करून 
आय. आर. एस.-१ ए उपग्रह बांधणे. हा उपग्रह 
९००० कि.ग्रॅ. वजनाचा असून तीन अक्षांवर स्थित 
असेल. सूर्याच्या गतीशी आपली गती जुळवून हा 
९०० किमी. उंचीवरील ध्रुवीय कक्षेत फिरेल. त्याने 
पुरविलेली आधारसामग्री शेती, अरण्ये, भूविज्ञान, 
जलविज्ञान ( हायड्रॉलॉजी ), वातावरणशास्त्र या 
क्षेत्रांतील संभाव्य प्रगतीकरिता राबवली जाईल. हा 
उपग्रह अंतराळात सोडण्याकरिता इस्रोचा रशियन 
संस्थेशी करार आहे. या उपग्रहावर ' लिनियर 
इमेजिंग सेल्फ स्कॅनिंग ' असे तीन क॑मेरे बसविले 
जातील. आधारसामग्री मिळविणे, तीवर संस्करण 
करणे व त्याकरिता टी. टी. सी. ग्राउंड स्टेशन 
या संबंधी रूपरेषा निरिचत झाली आहे. 

ए. एस. एल. व्ही. हा मूलतः एस. एल. व्ही.-३ 
हाच अग्निबाण आहे. फक्त ए. एस. एल. व्ही. ची 
पहिली स्टेज ही तक्षाच आणखी दोन मोटरींनी 


बलवान केली आहे. या दोन मोटरी ए, एस..एल. 
व्ही. च्या पहिल्या स्टेजला प्रत्यक्ष बांधल्या. आहेत. 
त्यांची क्षमता पहिल्या स्टेजच्या क्षमतेइतकीच 
आहे. या वधित बलामुळे हा. उपग्रन १५० किग्रॅ. 
वजन वाहून नेऊ शकेल. म्हणजे एस. एल. व्ही. 
च्या, पेलोडच्या . तिप्पटीहून अधिक; पण ए. . एस. 
एल..व्ही चे स्वतःचे वजन मात्र एस. एल. व्ही.च्या 
दुप्पटच आहे (३९ टन). ए. एस. एल. व्ही. च्या 
या.प्रयोगाचा मुख्य हेतू म्हणजे पी. एस. एल. व्ही. 
करिता लागणारी तंत्रे आत्मसात करणे हा होय. 
मोटारी बांधण्याचे तंत्र (8081) 00 1'€लातृ€), 
बंद टलूपच्या साहाय्याने उपग्रहावर बसविलेल्या 


कंप्युटरने मार्गदर्शन, यॉँ मनूव्हरींग ही या नव्या 


तंत्रांपकी काही आहेत. असे ३ ए. एस. एल. व्ही. 
बांधण्याचा व उडविण्याचा प्रकल्प आहे. यांतील 
पहिला १९८४ मध्ये उडविण्याचा विचार आहे. 


पहिल्या पी. एस. एल. व्ही. चे उड्डाण १९८८ 
मध्ये व्हावे, असे योजले आहे. हा अग्तिंबाण १००० 
किलोग्रॅम वजनाचा पेलोड घेऊंन ९००. किमी. 


उंचीवरील सूयंगतीशी गती मिळवून ध्रुवीय कक्षेत 


सोडेल. उड्डाणाच्या वेळी अग्निबाणाचे वजन २५० 
टन इतके असेल. यातील पहिल्या टप्प्याच्या मोटा- 
रीत १२५ टन घनरूप प्रणोदक वापरले जाईल. 
एस. एल. व्ही.-३ च्या पहिल्या टप्प्यात वापरलेल्या 
मोटरींसारख्या ६ मोटरी याला बांधल्या असतील. 
याच्या दुसर्‍या टप्प्यामध्ये ३३ टन इतके द्रवरूप 
प्रणोदक वापरले जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात घनरूप 
प्रणोदषक असेल व चोथ्या टप्प्यात पुन्हा द्रवरूप 
प्रणोदक असेल. 


सुर्याच्या गतीशी गती मिळवून घेणाऱ्या कक्षेत 
पोहोचण्याकरिता जो अचूकपणा लागेल त्याकरिता 
* बंद लूप मार्गदर्शक पद्धती ' या नव्या तंत्राचा उप- 
योग केला जाईल. यावेळपयंत देशातील तंत्रज्ञान 
इतके प्रगत होईल की, भारतीय उपग्रह आपल्या 
भूमीवरून व आपल्या वाहनावरून सोडण्याची क्षभता 
आपल्याकडे प्राप्त होईल. स्वयंपूणेता हा आपल्या 
अंतरिक्ष कायंक्रमाचा गाभा आहे. आपल्याला काय 
करायचे आहे हे स्पष्ट झाले आहे आणि म्हटलेच 
आहे की, जिथे इच्छा तिथे मार्ग आहे. 


अनुक्रमणिका 


द्द बंवभारत॑ 


अंतरिक्षात काय घडामोडी होतात व त्या 
* कोणत्या तत्त्वांनुसार होतात याचा अभ्यास म्हणजे 
अंतरिक्षविज्ञान या बाळबोध विधानावरून अंतरिक्ष- 
विज्ञानाच्या पसार्‍्यांची कल्पना येणार नाही. . 
वेधशाळा, वर्षानुवर्षांचे निरीक्षण, दुबिणी यांच्या 
साहाय्याने-.अनेक शतके खगोलशास्त्रातील जी प्रगती 
"चांलू होती, ते अंतरिक्षविज्ञानच होते. गेली कित्येकं 
शतके ग्रहांचे मागंक्रमण, पथ, 'सूयेचंद्रांची ग्रहणे 
यांचे ज्ञांन मानवाला आहे. एवढेच नाही, तर सूर्य- 
*मालेच्या पलीकडील विश्‍वाची जाणीवही त्याला 
' होती. गॅलिलिओ, न्यूटन, केप्लर या व इतर शास्त्र- 
ज्ञांनी गुरुत्वाकषंण, ग्रहांचे एकमेकांमधील आकषण, 
गतिशास्त्र, वस्तुचे वजन व आकारमान आणि 
*गुरुत्वाकषेण यांतील नाते, निर्वात प्रदेशाची 
कल्पना, निर्वात प्रदेशात जडवस्तूंची वागणूक यां- 


संबंधीची जी तत्त्वे शोधून काढली त्यांमुळे अंतरिक्ष- . 


: विज्ञानाच्या . प्रगतीला वेग्‌ आला. पण विविध 
.विज्ञान्ञाखांतून जे तंत्रज्ञान विकसित झाले त्या 
तंत्रज्ञानामुळे प्रत्यक्ष अंतरिक्षात पोहोचण्यासाठी 
'जी साधने तयार झाली त्यांच्यामुळे अंतरिक्ष- 
विज्ञानाची प्रगती फार झपाट्याने. झाली. गेल्या 
-तीस वर्षांत माणूस अंतरिक्षात वाहने पाठवू लागला. 
त्या वाहवांतुन पृथ्वीचे निरीक्षण करणेही शक्‍य 
झाले. आज अंतरिक्षविज्ञानात अंतराळातील इतर 
ग्रहांप्रमाणे अंतराळातून पृथ्वीचे निरीक्षण करणेही 
समाविष्ट झाले आहे. न 
अंतरिक्षविज्ञान हे स्वतंत्र विज्ञान नसुन त्यात 
विज्ञानाच्या व तंत्रज्ञानाच्या अनेक शाखांचा संगम 
झालेला आहे. खगोलशास्त्र, गणित, भौतिकी, 
रसायनशास्त्र, वायुगतिक शास्त्र, यामिकी, इले- 
क्ट्रॉनिकी, खगोलभौतिकी, वस्तुविज्ञान ( मटिरीयल 
सायन्स), जोडकाम (फॅब्रिकेशन) तंत्रज्ञान अद्या अनेक 
विज्ञानश्ाखा व तंत्रज्ञान यांतील प्रगतीचा अंतरिक्ष- 
विज्ञान-तंत्रज्ञानाला फायदा झाला आहे, किंबहुना 
.या विज्ञानशाखांच्या आधारानेच अंतरिक्ष-तंत्रज्ञान 
. निर्माण झाले आहे. या संगमाने तयार झालेले 
अंतरिक्ष-विज्ञान-तंत्रज्ञान याला एक आगळेपणा प्राप्त 
झाला आहे, जो त्या स्वतंत्र विज्ञानश्याखांना नाही. 
अंतरिक्षपद्धती ही ज्या आधारांवर उभी आहे 
त्या प्रत्येक ठिकाणी विविध विज्ञानश्याखांचा संगम 
०) 


ऑक्टो. -नोव्हें. » १९८४ 


झालेला दिसतो. अंतराळ यान किंवा उपग्रह घ्या. 
इलेक्ट्रॉनिकी, भौतिकी, उपकरंण योजना ( इंस्ट्रु- 
मॅटेशन) व॑ जोडकाम तंत्र यांच्या साहाय्याने उपग्रह 
बांधणी किंवा त्याचे पुढील कार्य होऊ शकते. हा 
उपग्रह अंतरिक्षात घेऊन जाणारा अग्निबाण घ्या. 
ह्याची प्रेरकशक्‍ती रासायनिक इंधन व ऑक्सिडि- 
कारक यांच्या. युतीमुळे जी प्रणोदक ( प्रचालक ) 
पद्धती तयार होते तीतून येते. या अग्निबाणाला 
बायुगतिकशास्त्राच्या नियमानुसार स्थिरता आणली 
जाते. तर उड्डाणाच्या वेळी याचे नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिकी 
व दूरसंवेदनश्ास्त्र यांच्या साहाय्याने केले जाते. 
अंतरिक्ष मिशनचे मार्गदर्शन वं नियंत्रण हे मुख्यतः 
इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंवेदन शास्त्रांच्या आधारे रडार, 
टेलिमिट्री ( दुरमापन ), टेलिकमांड ( दूरनियमन), 
अँटिना (आकाशक) यांच्या साहाय्याने होते. 

अंतरिक्षपद्धती व तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्दे्ष म्हणजे 
अंतरिक्षविज्ञानात प्रगती करणे हा होय. या विदवा- 
तील घडामोडी व त्यांची कारणे यांचा शोध घेणे 
याशिवाय जीवनोपयोगी असे इतरही उपयोजन या 
तंत्रज्ञानाचे होऊ शकतात. भारतीय अंतरिक्षकार्य- 
क्रमाचे पुढील मुख्य हेतू आहेत : 

१) अंतरिक्षतंत्राला राबवून संपकेसाधन करणे- 
विशेषत: मागासलेल्या व दुर्गम प्रदेश्ांत. या प्रदेशांत 
व देशात इतरत्र दूरदर्शन व आकाशवाणी यांचे 
कायंक्रम प्रसृत करणे. शैक्षणिक. कार्यक्रम खेडोपाडी 
दाखवणे. 

२) नैसगिक साधनसंपत्तीचे निरीक्षण व तिच्या 
व्यवस्थापनाची एक पद्धती निर्माण करणे. या 
साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाने त्या संपत्तीचा 
अधिकतम उपयोग करता येईल. 

तसेच अंतरिक्षपद्धतीच्या साहाय्याने हवामानाचे 
अंदाज अधिक बरोबर ठरतील. शेतकीला उपयुक्‍त 
अशा सूचना योग्य ठिकाणी पोहोचविण्यात येतील. 
चक्री वादळे व वादळे यांसंबंधीच्या पूर्वसूचना त्या 
त्या प्रदेशात योग्य वेळी पोहोचवून जीवहानी टाळता 
येईल. असे हे विविध प्रकारचे उपयोजन बहुमूल्य 
आहे, हे सांगावयास नको. यामुळेच अंतरिक्ष- 


' विज्ञान-तंत्रज्ञान याला वेगळी अस्मिता प्राप्त झाली 


आाहे. 


७ ७ 


अनुक्रमणिका 


परिस्थितिविज्ञान आणि सद्यस्थिती 


प्रकाश गोळे 


माणसाची कोणतीही कृती निसर्गावर आघात 
करते. मग तिचा उद्देश चांगला असो किंवा वाईट 
असो. या बाबतीत माझा स्वतःचाच अनुभव सांगतो. 
पुण्यातून वाहणार्‍या मुळा-मुठा नद्यांचे पात्र येरवड्या- 
जवळ खंडंकाळ आहे आणि पाणी उथळ आहे. या 
ठिकाणी पात्रात अनेक पाण-वनस्पती वाढतात, 
त्यांमुळे त्यांवर वाढणारे मासे, कीटक व इतर जल- 


चरही भरपूर आहेत. हे खाद्य मोठ्या प्रमाणावर - 


असल्याने इथे पक्षीही मोठ्या संख्येने दिसतात. हा 
परिसर आणि नदीकिनाऱ्यावरील काही पाणथळ 
जमीन आणि एंका बाजूचा मैदानी गवताळ प्रदेश 
हे पक्ष्यांसाठी अभयस्थल म्हणून जाहीर करण्यात 
आले आहे. 

या अभयस्थलाचे उद्‌घाटन प्रसिद्ध पक्षितज्ञ 
डॉ. सालिम अली यांच्या उपस्थितीत ज्या दिवशी 
झाले, तो दिवस मला अजूनही आठवतो. अभय- 
स्थलाच्या उत्तरेकडील खडकाळ, मैदानी भागात 
बरेच लोक जमा झाले होते आणि सलिम अलीं- 
समवेत पक्षि-निरीक्षणाचा आनंद लुटत होते. या 
मैदानी भागात त्या सकाळी वॅगटेल किंवा धोबी 
पक्ष्यांचे मोठे थवे गवताचे बी आणि त्यात दडून 
बसलेले कीटक खाण्यासाठी आलेले आढळले. सपाट, 
गवताळ प्रदेश या पक्ष्यांना नेहमीच प्रिय असतो, 
त्यामुळे मोठ्या संख्येने हे पक्षी अभयस्थलाच्या 
परिसरात पहायला मिळाले. पक्षिनिरीक्षकांच्या 
हालचालींमुळे या पक्ष्यांचे जणू ढगच्या ढग हवेत 
उठत असल्याचे अद्भुत दृश्य त्या सकाळी दिसले. 

त्यानंतर पुढील पावसाळ्यात या गवताळ, मैदानी 
प्रदेशात झाडे लावण्याचे ठरले. गवत कापण्यात येऊन 
जमिनीवर खड्डे घेण्यात आले आणि पावसाळ्याच्या 
सुरुवातीस तेथे झाडे लावण्यात आली. पावसाळ्यात 


ती चांगली रुजली आणि पावसाळा संपता संपता 


पाच-सहा फूट उंचीची अनेक रोपटी वार्‍यावर डुलू 
लागली. 


यथावकाश हिवाळा आला. वॅगटेल किंवा धोबी 
पक्षी स्थलांतर करून भारतात येऊ लागले;. पण त्या 
सकाळी जे अद्‌भुत दृश्य दिसले त्याचे पुनरदे्शन त्या 
हिवाळ्यात झाले नाही. पुढे कोणत्याच हिवाळ्यात 
त्या ठिकाणी प्रचंड संख्येने धोबी पक्षी आढळले 
नाहीत. 

पक्ष्यांसाठी राखून ठेवलेल्या अभयस्थळी झाडें 
लावणे ही तिथल्या व्यवस्थापकांच्या दृष्टीने नि:सं-. 
शय चगांली गोष्ट होती; पण या चांगल्या कृतीने 
निसर्गावर आघात झालाच. म्हणजे असे की, धोबी 
पक्ष्यांना जो प्रदेश अनुकूल होता, तो नाहीसा होऊन 
त्याची जागा अश्या प्रदेशाने घेतली की, जो काही 
दुसऱ्या जातीच्या पक्ष्यांना अनुकूल ठरला. झाडे 
जसजशी वाढू लागली, तसे झाडांवर बसणारे, 
त्यांच्यावर - रांगणारे, त्यांच्या खोडांच्या फटींत 
वसणारे कीटक पकडणारे, झाडांची फळे, त्यांच्या 
फुलांतील मध खाणारे पक्षी आता त्या प्रदेशात 
अधिक संख्येने आढळू लागले. शिपी, राखी बटबट्या, 
फुलमुखी, सूयपक्षी, सातभाई, कोकिळा, हळद्या हे 
पक्षी तिथे आढळू लागले. प्रदेशाचा चेहरा-मोहरा . 
बदलला तसे पक्षी बदलले. माणसाने सृष्टीचे रूप 
पालटून टाकले. 

अर्थात गेली हजारो वर्षे माणूस हेच काम करीत 
आला आहे. आदिम काली ज्या वेळी ओबडधोबड 
दगडी हत्यारांचा उपयोग करून माणूस प्राण्यांची 
शिकार करीत होता आणि त्यांचे कच्चे मांस खात 
होता, त्या वेळीही मॅस्टोडॉन, मॅमथ अशा महाकाय 
हत्तींसारख्या प्राण्यांचा नाश करण्यास व त्यांना 
पृथ्वीतलावरून नष्ट करण्यात मानवानेच हातभार 
लावला होता, असा पुरावा सापडतो. पुढे जेव्हा 
अग्नीसारखे अमोघ झस्त्र त्याच्या हातात आले, 
तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर जंगले जाळून ती भूमी 
स्वत:साठी वसाहतीस योग्य अशी त्याने बनविली, 
अर्थात त्या वेळी हे सत्कार्यच होते; पण त्याचा 


द मवभारत 


परिणाम वनस्पतींच्या, कीटकांच्या व पक्ष्यांच्या- 
प्राण्यांच्या कित्येक. जाती नष्ट. होण्यांत झाला 
असला पाहिजे, यात शंका नाही. 
यामागे दृष्टी एकच होती की, माणसाच्या जे 
उपयोगाचे नाही ते कशासाठी राखायचे, जोपा- 
सायचे ? ते नष्ट करायचे किंवा नष्ट होऊ दिले, 
तरी फारसे बिघडत नाहीं ! पण आधुनिक संशो- 
धनाने आता ही गोष्ट सिद्ध केली आहे की, जगा- 
तली कोणतीच गोष्ट, एखादे चिमुकले रोपटे किवा 
मातीच्या कणाएवढा कीटक, निरयेक नाही. माण- 
साच्या जीवनाशी त्याचा प्रत्यक्ष संबंध येत नसला, 
तरी दुरान्वयाने त्याचा संबंध जुळतो. तेव्हा कोण- 
तीच गोष्ट टाकाऊ म्हणून नष्ट होऊ देणे, योग्य 
नांही. अर्थात मोठे तसेच बारीक-सारीक जीव-- 
यांमध्ये प्राणी व वनस्पती दोन्ही आल्या-आणि ते 
ज्या नैसगिक परिस्थितीमध्ये आपले जीवन व्यतीत 
करतात ती परिस्थिती, यांचे जास्तीत जास्त आक- 
लन करून घेणे यासाठी महत्त्वाचे ठरते. असे आक- 
लून झाले तर माणसाचे जीवन अधिक सुखी बनू 
शकते, भसा विश्‍वास बळावत चालल्याने परिस्थिति- 
विज्ञानाच्या अभ्यासास आधुनिक जगात अधिका- 
धिक महत्त्व येत चालले आहे. 
अलीकडे दिल्लीच्या सेंटर फॉर सायन्से अन्ड 
एनुव्हायरन्‌मेंट या संस्थेने भारतातल्या परिस्थिति- 
संबंधाने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. परि- 
स्थितिविज्ञानाच्या अनेक नामवंत अभ्यासकांनी हा 
अहवाल तयार करण्यास हातभार लावलेला आहे 
आणि या अहवालाला “ नागरिकांनी सादर केलेला 
अहवाल * असे उपशीषेक देण्यात आलेले आहे. 
सरकारी खाती, संस्था व संघटना यांच्यातर्फे निर- 
निराळया विषयांवर आणि प्रश्‍नांवर अहवाल नेह- 
मींच प्रसिद्ध केळे जातात. याउलंट, हा अहवाल 
नांगरिकांतर्फे सरकारला सोदर करण्यात आला 
आहे. मात्रे भारेंतोच्या परिस्थितीवर जे सर- 
कारी अहंवाल प्रसिद्ध होतात त्यांमध्ये जसे शेती, 
उद्योग, वाहतूक, दळणवळण, वीज-उत्पादन, 
लॉकंसंख्या, सिचन--योजना वर्गरे विभाग पाडून 
त्यांतील प्रगती, त्या संबंघातल्या योजना, यांबद्दल 
माहिती. दिकेली असंते, तशी विभागणी या 
अहवालात. करण्यात आलेली नाही. त्याऐवजी 


ऑक्टो,-नोव्हे., १९८४ 


भूमी, पाणी, वातावरण, वने, निवास, ऊर्जा, 
लोक, आरोग्य, वन्य जीवन, शासन असे परि- 
स्थितीचे स्वरूप जास्त सच्चेपणाने पुढे मांडणारे व 
या विभागांचे परस्परावलंबित्व दाखवून देणारे 
विभाग या अहवालात करण्यात आले आहेत. अर्थ- 
कारणावर (आणि राजकारणावर) आधारलेल्या 
सरकारी अहवालातील माहितीपेक्षा नागरिकांनी 
तयार केलेल्या अहवालातील माहिती म्हणूनच 
भारतातील जीवनाचे अधिक यथाथ चित्र रेखाटते 
आणि जीवनाला स्पशषे करते. 

माणसाने निसर्गावर केलेल्या आघातांचे विदा- 
रक चित्र हा अहवाल आपल्या डोळ्यांसमोर उभे 
करतो. या अहवालाच्या “ भूमी ” या प्रकरणात 
म्हटले आहे की, सरकारी माहितीनुसार देशाच्या 
एकूण क्षेत्रफळापैकी ४३.६ टक्‍के जमीन लागवडी- 
खाली आहे, १४.६ टक्‍के कुरणे आहेत. १०.७ टक्‍के 
वने आहेत आणि १२.२ टक्‍के लागवडीखाली आणणे 
शक्‍य आहे. मात्र एकूण क्षेत्रफळाच्या ८५.७ टक्‍के 
भूमी, म्हणजे जवळपास सर्व भूमीची पाण्यामुळे 
आणि वाऱ्यामुळे धूप मोठ्या प्रमाणावर झालेली 
आहे. तज्ज्ञांच्या मते जिला सिंचनाचे पाणी उपलब्ध 
आहे, अशा जमिनीतून दर हेक्‍टरी सरासरी ४ टन 
उत्पादन निघायला हवे आणि जिराईत जमिनीतून 
दर हेक्‍टरी .२ टन उत्पादन निघायला हवे. इतके 
उत्पादन निघाले, तर आता आहे 'त्यापेक्षा किती 
तरी जास्त लोकसंख्येला भारतीय शेती अन्नधान्य 
सहज पुरवू शकेल. खतांचा वापर १९५१ सालापेक्षा 
सातपट वाढला असूनही इतके उत्पादन आपण 
मिळवू शकत नाही. याचे कारण हेच की, जमि- 
नीचा योग्य वापर केला जात नाही. भूमी फार 
मोठ्या प्रमाणावर नासविलीं जात आहे. पावसाच्या 
मान्यांमुळे, नद्यांच्या पुरामुळे ज्ेकडो-हजारो टन 
सुपीक भाती वाहून जात आहे. योग्य प्रमाणापेक्षा 
जास्त पाणी पुरविल्यामुळे, कालव्यातुन जिरपणार्‍या 
पाण्यामुळे ठिकठिकाणी जमिनी पाणथळ बनल्या 
आहेत; क्षार पृष्ठभागावर येऊन खारवट 
आहेत. सहाव्या पंचवाषिक योजनेमध्ये भव्य झाल्या 
नासल्या गेलेल्या जमिनींना पुन्हा प्रकारे 


अनुक्रमणिका 


परिस्थितिविक्षान आणि सद्यःस्थिती 


जमीन सुधारू शकेल. पण एकूण नासले गेलेले क्षेत्र 
लागवडीयोग्य बनवायचे, तर जवळपास ७००० 
कोटी रुपये खर्ची पडतील. म्हणजे जमिनीचा योग्य 
वापर न केल्यामुळे देशाला केवढे प्रचंड नुकसान 
सोसावे लागले आहे, याची कल्पना येईल. 

भूमीप्रमाणेच दुसरी जीवनावश्यक गोष्ट म्हणजे 
पाणी, या अहवालात म्हटले आहे की, आपल्या 
देशाला उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी ७० 
टक्के पाणी प्रदूषित म्हणजेच मानवी जीवनास 
घातक बनले आहे. भारताच्या बहुतेक प्रमुख नद्यांचे 
पाणी प्रचंड प्रमाणावर प्रदूषित क्षालेले आहे दिल्ली 
आणि आग्र्‍्याच्या दरम्यान यमुनेचे पाणी पिण्यास तर 
सोडाच, पण आंघोळीसही योग्य नाही. राजस्थाना- 
तौल॑ अंणु-छर्जा, कोळशापासून वीज उत्पादन, खत 
उत्पादन इत्यादी कारखान्यांमुळे चंबळ नदीचे पाणी 
इतके दूषित झालेले आहे की, ते पिऊन शेकडो 
गुरे मरण पावली आहेत. कागद आणि त्याचा लगदा 
निमिणाऱ्या कारखान्यांतून येणारे पाणी मिसळल्या- 
मुळे गोमती नदी प्रदूषित झाली आहे. कागद, रसा- 
यने, सिमेंट आणि साखर कारखान्यांमुळे शोण 
नदी प्रदूषित झालेली आहे; तर दुर्गापूर ते असन- 
सोल या पट्ट्यातील प्रचंड कारखानदारीमुळे दामो- 
दर नदी मृतवत झालेली आहे. 

दक्षिणेतल्या नद्यांची स्थितीही आश्यादायक- नाही. 
कागद कारखाने आणि कोळशापासून वीज निमि- 
णारी केंद्रे यांमुळे गोदावरी प्रदूषित झाली आहे. 
कृत्रिम तंतु निमिणारा कारखाना तसेच पोलाद व 
कागद कारखान्यांमुळे तुंगभद्रेचे पाणी घातक बनले 
भाहे, तर दक्षिणेतली सर्वांत प्रदूषित नदी म्हणून 
कावेरी कुप्रसिद्ध झाली आहे. कागद, रसायने, भारत 
हेवी इलेक्ट्रिकल्स हा सरकारी कारखाना आणि 
कातडी कमावण्याचे कारखाने हे कावेरीच्या प्रदूषणास 
कारणीभूत आहेत. 

याशिवाय शहरांचे, गावांचे सांडपाणी मिसळ- 
ल्यामुळे बहुतेक नद्यांचे आणि तलावांचे पाणी 
पिण्यास योग्य तर नाहीच; पण संसर्गजन्य रोग, 
विज्षेषतः आतड्यांचे व पोटाचे रोग पसरविण्याची 
ती केंद्रे बबली आहेत. देशातील बंहुसंख्ये जनतेच्या 
आरोग्यावर यांचा घातक परिणाम झाला असून 


भारतीय जनता दिवसेंदिवस आरोग्यदृष्ट्या अधिका- 
न.भा. २ 


९. 


अधिक कमकुवत बनत चालली आहे, ही मोठ्याच 
दुर्दैवाची गोष्ट होय. आंतरराष्ट्रीय पोतळोवर निर- 
निराळया क्षेत्रांमध्ये आपली जी ' पीछेहोंट :होते 
आहे, त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे सर्वसामान्य 
जनतेचे निकृष्ट आरोग्य 'होय. शारीरिक दृष्ट्या 
कमकुवत झालेली माणसे मानसिक दौबेल्याचेही 
बळी ठरतात. असा दोन्ही प्रकारे कमजोर झालेला 


' जनसमूह आपले स्वातंत्र्य किती काळ टिकवू 


शकेल, हा मोठाच प्रश्‍न आहे. ' * 

आथिक विकासाच्या. नावाखाली व उद्दिष्टाने 
मानवाकडून निसर्गावर जे आघात झाले, त्यांची 
फळें अशी कडू असू शकतात, ही गोष्ट अलीकडेच 
ध्यानात येऊ लागली आहे. हवेच्या प्रदूषणाबद्दल 
असेच म्हणता येईल. . या प्रदूंषणांचे गांभीयं. सर्वर 
सामान्य जनतेपर्यंत पोचले ते मुंबईजवळच्या चेंबूर 
येथील उदाहरणांने. तेल्शद्धीकरणाचे कारखाने, 
अणु-ऊर्जा वगैरेंमुळे येथील हवा प्रदूषित .होऊन 
त्याचा परिणाम येथील रहिवाशांच्या आरोग्यावर 
झाला. मथुरेजवळच्या तेलशुद्धीकरण कारखांन्यामुळे 
ताजमहाल्चा संगमरवरी दगड खराब होऊ लागला, 
तोही दृषित हवेचाच परिणाम. कोळसा वापरूने 
वीज उत्पादन करंणारी केंद्रे, कृत्रिम खते निमिण्याचे 
कारखाने, एवढेच नव्हे तर मुंबईच्या कापड-गिरण्यंा 
यांच्यापासूनही हवा मोठ्या प्रमाणावर दूंषित॑- 
झाल्याचे आढळून आले आहे. या गिरंष्यांत काम 
करणाऱ्यांमध्ये क्षय आणि कॅन्सर या रोगांचे प्रमाणं 
वाढत चालल्याचे पाहणीमध्ये आंढळून आलि. 
आपल्या देशात वाहनांची एकूण संख्या इतर देशांच्या 
मानाने कमी असली तरी मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली 
यांसारख्या मोठ्या शहरांत त्यांचे केंद्रीकरण 
झाल्याचे आढळून येते. पेट्रोलवर चालणाऱ्या 
वाहनांमधून बाहेर पडणार्‍या धुरांत काबेन मोना” 
क्‍्साइड या विषारी वायूचे प्रमाण जांस्त असल्याने 
या शहरातील हवा प्रदूषित होण्यास वाहने मोठ्यांचे 
प्रमाणावर जबाबदार ठरतात. त्यांशिवांय लाकूड 
किंवा कोळसा स्वयंपाकासाठी उघड्या चुलींमंध्ये 
बहुसंख्ये जनता वापरते. या चुलींतून बाहेर पडणारा 
धूर हा खेडोपाड्यांतील हवाही दूषित करंतो- 
झहरांमध्येही अजून कित्येक लोक चुली बॉपरंतातंचं. 
त्यामुळेही शह्रांतळी हुवा प्रदूषित होतें. 


अनुक्रमणिका 


१० 


भारतातील प्रमुख दहा शहरांमधील हवेच्या 
प्रदूषणाचा थोडाफार अभ्यास सेंट्रल पब्लिक हेल्थ 
इंजिनिञआरिग रिसर्च इन्स्टिटयूट, नागपुर आणि 
नॅशनल एन्‌व्हायनंमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टि- 
ट्यूट या दोन सरकारी संस्थांनी केला आहे. मुंबई, 
दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या प्रमुख शहरांतील हवेचे 
प्रदुषण मानवी अरोग्यास धोकादायक असल्याचे 
त्यांनी दाखवून दिले आहे. कानपुर, बंगलोर, पुणे 
यांसारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या औद्योगिक शह्रां- 
तील हवाही अतिझय वेगाने प्रदूषित होत असल्याचे 
आढळून आले आहे. 

हवा, पाणी आणि जमीन या मानवी जीवनास 
आवड्यक अश्या तीन मूलभूत गोष्टी. त्यांच्या दर्जा- 
कडे एवढे दुलंक्ष झाले तरी कसे ? असा प्रश्‍न मनात 
सहजच उभा राहतो. मात्र असे दुलंक्ष केवळ 
आपल्याच देशात झाले आहे असे मुळीच नाही. 

मार्ग ज्यांनी उत्क्रांत केला अह्या 

युरोप-अमेरिकेतील देश्यांत याच गोष्टी घडून गेल्या 
आहेत आणि मानवी जीवनाचा दर्जा लक्षात घेतला 
तर जबर किमत आपल्याला 
मोजावी लागली आहे, ही गोष्ट त्यांच्या ध्यानात 
घेऊन' चुकली आहे. मात्र त्यांच्याच मार्गावरून 
जाणारे विकसनशील देश त्याच चुका पुन्हा करीत 
आहेत, हे दुर्देव होय. . 
: विकसित राष्ट्रांत 
अभ्यासास विज्षेष चालना मिळाली ती दुसर्‍या 
महायुद्धानंतरच; जेव्हा औद्योगीकरणाचे मानवी 
जीवनावर होणारे दुष्परिणाम प्रकर्षाने जाणवू लागले 
तेव्हाच. १९७० सालापासून आपल्याकडेही हीच 
प्रक्रिया मूळ धरू लागली आणि परिस्थितिविज्ञा- 
नाची सववसामान्य जनतेला यथातथ्य जाणीव करून 
देण्याच्या प्रक्रियेमधील एक महत्त्वाचा टप्पा, वर 
उद्धृत केलेल्या “दी स्टेट ऑफ इंडियाज एनव्हायनं- 
मेंट ” या नागरिकांनी. तयार केलेल्या अहवालाच्या 
प्रकाशनाने: गाठला गेला. 

भारतातील पर्यावरणाच्या स्थितीचे या अहवालाने 
रेखाटलेले चित्र पाहिळे, तर असे वाटणे साहजिक 
आहे की, परिस्थितिविज्ञानाचे अभ्यासक औद्योगी- 
करणाचें, आधूनिकतेचे दी विरोधक आहेत. जागतिक 
सेवेत (टिकावे असेल, तर. औयोगीकरणाशिवाय, 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारल्याशिवाय तरणोपाय 
नाही; शिवाय आधुनिक तंत्रज्ञानानेच प्रदूषणा- 
सारख्या प्रश्‍नांवर मात करणे शक्‍य आहे. तेव्हा 
औद्योगीकरणाचा सपाटा चालूच ठेवणे आणि 
त्याचबरोबर तंत्रज्ञानाचा विकास घडवून आणून 
औद्योगीकरणाने निर्माण झालेल्या प्रश्‍नांवर मात 
करणे हाच मार्ग योग्य, अश्ना विचारांचा पुरस्कार 
करणारेही लोक पुष्कळ आहेत. हे जर खरे असेल 
तर अभ्यास देशाच्या आजच्या 
स्थितीत महत्त्वाचा मानायची जरूर नाही, असे 
म्हणावे लागेल. या अभ्यासाचे नेमके महत्त्व कोणते, 
हे आता पाहिले पाहिजे. न 

केरळमधल्या “ सायलेंट व्हॅली “चे प्रकरण वृत्त- 
पत्रांतून बरेच गाजले. परिस्थितिविज्ञानाच्या अभ्या- 
सकांनी कडाडून विरोध करून ज्या धरणाखाली 
“ सायलेंट व्हॅली ” मधले जंगल बुडणार होते, ते 
धरण होऊ दिले नाही, ह्यामुळे केवळ राजकारणी 
लोकांचाच नव्हे, तर देशातील अनेक शास्त्रज्ञांचा 
व बुद्धिवंतांचा रोषही त्यांनी ओढवून घेतला. केवळ 
जंगल नष्ट होते, एवढ्याचसाठी काही :हा विरोध 
नव्हता. या जंगलात वनस्पतींच्या, कीटकांच्या आणि 
प्राण्यांच्या ज्या दुमिळ जाती आहेत, त्या आधुनिक 
तंत्रज्ञानाला पुननिर्माण करणे केवळ अक्वक्य आहे 
आणि त्या नष्ट झाल्या, तर मानवी जीवनास उप- 
युक्‍त रुरू शकणाऱ्या अनेक जाती कायमच्या नाहीशा 
होतील, म्हणून या धरणाला विरोध झाला. 
: वनस्पतीचा, प्राण्याचा, कीटकाचा 
नवीन प्रकार जन्माला घालणे आधुनिक तंत्रज्ञानाला 
जमलेले नाही. भविष्यकाळात जरी ही गोष्ट साध्य 
झाली, तरी ही विश्‍वामित्री सृष्टी मानवनिमित 
भेदाभेदांपासून अलिप्त असु शकेल का, हा प्रश्‍नच 
आहे. निसर्गनिमित घटक पृथ्वीवरच्या 
मानवाला सारख्याच तर्‍हेने वापरता येतात. निसर्ग 
वर्णे मानीत नाही, जात मानीत नाही, देशांच्या सर- 
हद्दी मानीत नाही, धर्म मानीत नाही किवा 
विचारप्रणाली मानीत नाही. मानवनिभित जीव या 
भेदांपासून अलिप्त असणे फारच असंभवनीय. एखादे 
राष्ट्र तंत्रज्ञानाच्या जोरावर नवीन जीव निर्माण 
करण्यात यशस्वी झाले, तर ते याचा उपयोग इत- 
रांवर स्वामित्व / इतरांना गुलाम 


अनुक्रमणिका 


परिस्थितिविक्षान आणि सद्यःस्थिती 


करण्यासाठी करण्याची शक्‍यताच जास्त. त्यापासून 
घातक स्पर्धा वाढत जाऊन संपूर्ण जगातील तणाव 
वाढणेही शक्‍य. अणुशक्‍तीचे उदाहरण अजून अगदी 
ताजे आहे. कोणतेही भेदाभेद न मानणारा निसगं 
टिकवून धरणे हे सर्वांच्या म्हणूनच हिताचे आहे 
आणि त्या दृष्टीने परिस्थितिविज्ञानाचे महत्त्व 
निविवाद होय. र 

स्थल, काल, परिस्थिती आणि स्वार्थ यांच्या 
मर्यादा जश्या मानवी बुद्धीला पडतात, तशा त्या 
तंत्रज्ञानालाही पडणार. मानवी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा 
इतरही काही उदाहरणांवरून स्पष्ट होतील. साय- 
लेंट व्हॅलीमधल्या धरणाचा पुरस्कार करणारे 
लोक असेही म्हणत होते की, एका जागेवरची 
झाडे तुटली तर त्यांची जागा इतरत्र तेवढीच झाडे 
लावून भरून काढता येईल. महाबळेश्‍वरसारख्या 
जंगलाच्या बाबतीतही हाच युक्तिवाद पुष्कळदा 
ऐकायला मिळतो. महाबळेश्‍वरमध्ये हॉटेले आणि 
बंगले बांधणारे लोक म्हणतात की, आम्ही त्यांच्या- 
भोवती भरपूर झाडे लावू म्हणजे झाले ! भरपूर 
झाडे लावणे व ती जगविणे शक्‍य असले, तरी 
नैसर्गिक जंगळे मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करणे 
मानवी तंत्रज्ञानाला अजून शक्‍य झालेले नाही. 
याचे कारण म्हणजे उष्ण प्रदेशातल्या पानगळी व 
सदाहरीत वृक्षांच्या जंगलांत वनस्पतींची विविधता 
कमालीची असते. तो अनेक वर्षांच्या उत्क्रांतीचा 
परिपाक असतो. ती एकदा उद्‌ध्वस्त झाली की, 
पुन्हा निर्माण होण्यास तितकाच काळ जावा 
लागतो. समशीतोष्ण कटिबंधात त्यामानाने वन- 
स्पतींची..व॑इतर जीवांची विविधता कमी असते; 
तरीही -मानवनिमित जंगले, निसर्ग-निमित जंगलांची 
बरोबरी करू शकत नाहीत. » 

मानवनिमित तंत्रज्ञानाचा कसा व कोण उपयोग 
करणार यावरही त्यापासून मिळणारे फायदे अव- 
लंबून आहेत. दोन उदाहरणांवरून ही गोष्टही 
स्पष्ट होईल. भारतात आंज लाकडाची प्रचंड 
टंचाई जाणवते आहे. इंधन म्हणून अजूनही बहु- 
संख्ये जनता लाकूड वापरीत असली, तरी ते 
मिळविणे फार त्रासाचे होत आहे. ही टंचाई कमी 
करण्यासाठी सु-बाभूळ, निलगीरिसारख्या. वेगाने 
वाढणाऱ्या झाडांचा प्रसार जोराने करण्यात 


११ 


येत आहे. मात्र इंधन, चारा (झाडांची पाने) या 
गोष्टी गरिबांच्या आवाक्‍यात येण्याऐवजी नवीन 
झाडांपासून, विदोषतः निलगिरीपासून मिळणारे 
लाकूड कागदाचा लगदा व रेयॉन बनविणाऱ्या 
कारखान्यांकडे जाते आहे. शिवाय ही झाडे लाव- 
ण्यासाठी पिकांना उपयुक्त अशी जमीन . वापरली 
जाते आहे. यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन घटण्याची 
शक्‍यता आहे. म्हणजेच इथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा 
उपयोग कारखानदारांची संपत्ती वाढविण्याकडे केला 
जात आहे. गरिबांना स्वस्त दरात इंधन पुरविणे व 
त्याच्यासाठी होणारी वनांची तोड थांबविणे हे उद्देश 
बाजूला पडले आहेत. 

दुसरे उदाहरण धघरण-योजनांचे घेता येईल. 
१९७९ सालापर्यंत भारतात १५५४ मोठी धरणे 
बांधण्यात आली. या क्षेत्रातील. तंत्रज्ञानात भारत 
अग्रेसर जाहे. क॑. जवाहरलाल नेहरूंनी धरणांना 
£' आधुनिक भारताची तीर्थस्थाने ” म्हटले. पण या 
धरण-योजनांचा सर्वांगीण अभ्यास केल्यास . त्यांचा 
फायदा एका मर्यादित वर्गास झाल्याचेच प्रत्यंतर येते. 
धरण-योजनांमुळे जे लोक निर्वासित झाले, त्यांचे 
योग्य पुनवेसन कुठेच झाले नाही. पुष्कळ ठिकाणी 
असे धंडले की, पाणलोट क्षेत्रातील स्वयंपुणे खेडी व 
त्यांची संस्कृती धुळीला मिळाली आणि धरणासाठी 
भिजणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्रात राहणार्‍या लोकांची 
भंरभराट झाली. म्हणजे इंग्रजीत जी म्हण आहे, 
१ रॉबिंग पीटरं टु पे पॉल ” त्याचे प्रत्यंतर आले. 
पुष्कळदा असेही झाले की, ज्यांनी धरणासाठी जमिनी 
दिल्या, त्यांना त्यापासून - शेतीला, पिण्याला पाणी 
मिळाले नाही, वीजही मिळाली नाही. ती. मिळाली 
दूरच्या शहरांतील कारखान्यांना आणि शहरातील 
नागरिकांना. या धरणांमुळे निर्वासित झालेले लोक 
शहरांत रोजगारासाठी गेले. त्यांच्या झोपडपट्ट्या 
उभ्या राहिल्या आणि शहरांनाही अवकळा आली. 

खरे म्हणजे धरण-योजनेमुळे जी सामाजिक व 
आधिक उलथापालथ होते, त्याची किमत धरण- 
योजनेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट केली 
पाहिजे; पण असे केले जात नाही. तसे केले, तर 
कोणतीच योजना नियोजन मंडळाने घालून दिलेल्या 
आथिक निकषांच्या कसोटीस उतरणार नाही. 
त्यांतही धरणाखाली जे जंगल बुडते, किंवा त्यामुळे 


अनुक्रमणिका 


१२ 


जे जंगल तुटते; पुनवेसनासाठी जी तोड-केली जाते, 
त्याची किमत जर. धरणाच्या खर्चात मिळविली, 
तर कोणतीच धरण-योजना फायदेशीर ठरत नाही. 
आजही कोणतीही धरण-योजना स्वत:चा. खर्च भरून 
काढू शकत नाही, मग तो सिंचनाचा असो किंवा 
वीजनिर्मितीचा. असो. सिंचन आणि वीज-वाटप या 
दोन्हींसाठी मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी द्यावी 
लागत असली आणि सरकारी तिजोरीवर त्याचा 
प्रचंड ताण पडत अंसला, तर प्रचंड धरणे बांधणे 
आणि त्याबाबतचे अद्ययावत तंत्र आत्मसात करणे 
यांपासून कोणता फायदा झाला ? :, 

जी गोष्ट धरणांची तीच गोष्ट मोठ्या कार- 
खान्यांची. कारखान्यांमुळे देश्याच्या संपत्तीत जरूर 
भर पडते;. पण सामाजिक व आथिक उलथापाल- 
थही. होते. त्यांपासून काही विशिष्ट वर्गांना फायदे 
होतात, तर इतरांच्या पदरी वंचना येते. अद्ययावत 
यंत्रे, भवजारे, खते, बी-बियाणे, रसायने वापरून 
केल्या जाणाऱ्या शेतीच्या बाबतीतही असेच म्हणता 
येईल. मानवी तंत्र आणि त्याचा उपयोग नेहमीच 
सापेक्ष राहणार. नैसगिक उत्क्रांतीची निरपेक्षता 
त्यात कधीच आढळणार नाही. - 

'परिस्थितिविज्ञानाच्या अभ्यासकांचा मानवी 
तंत्रज्ञानाला जो विरोध आहे. त्यामागील भूमिका 
अशी आहे. मानवी तंत्रज्ञान संपूर्णपणे टाकाऊ. 
आहे, अश्ली टोकाची भूमिका ते घेत नाहीत. 
नैसगिक घटकांइतकी निरपेक्षता या तंत्रात येणे 
शक्‍य नसले, तरी त्याची सापेक्षता घातक परिणाम 
तरी होणार नाहीत, इथपर्यंत कशी कमी करता 
येईल, तंत्र बदलता कसे येईल, याचाच परिस्थिति- 
विज्ञानात शोध घेतला जातो आणि त्यासाठी निसर्गा- 
चेच साहाय्य घेतले जाते. . 

शेतीचेच उदाहरण घेतले, तर सुधारित बिया- 
ण्यांच्या ज्या जाती आज प्रचारात आणल्या जात 
आहेत; त्या वन्य बियाण्यांशी संकर करूनच तयार 
केलेल्या आहेत. या वन्य बियाण्यांची ताकद विशिष्ट 
किडींशी, रोगांशी सामना करण्यास उपयोगी पडते. 
कीड नष्ट करण्यासाठी जी रासायनिक कीटकनाशके 
वापरली जातात, ती मानवी जीवनासही घातक 
ठरतात. त्यांच्याऐवजी विशिष्ट किडीला मारक असे 
इतर कीटक मुद्दाम जोपासून पिकांवर सोडले जातात. 


नेवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


अशा तऱ्हेचा “ बायॉलॉजिकल कंट्रोल ” जास्त विक- 
सित केला जावा, निसर्गातील कीटकांचा अभ्यास 
करून असे तंत्र आत्मसात करावे असा परिस्थिति- 
वैज्ञानिकांचा आग्रह असतो. रासायनिक खतांऐवजी 
सेंद्रिय, नैसगिक खते वापरली; तर जमिनीचा मग- 
दुर जास्त दिवस टिकतो. भरपुर रोख उत्पन्न देणारे 
पीक सतत न घेता, जमिनीचा कस सतत टिक- 
विणारी पिके घ्यावी, असे हे अभ्यासक सांगतात. 

याहीपुढे जाऊन असे म्हणता येईल. की, शेती, 
वने, बागायती, कुरणे हे जमिनीचे केवळ काही 
उपयोग झाले. जमिनीचा प्रकार, तिचे स्थान, तिचा 
कस, तिला लागणाऱ्या विविध घटकांची उपलब्धता 
यांचा विचार करून तिचा उपयोग ठरविला गेला 
पाहिजे. भरपुर पाण्याचा पुरवठा असणारी गाळाची 
जमीन शेती-बागायतीसाठी न वापरता कारखान्यां- 
खाली गेली तर तो राष्ट्रीय तोटा झाला. तसेच 
अत्यंत कमी पावसाची, वालुकामय, क्षारयुक्त अक्ली 
जमीन भरपूर पाणी-पुरवठा करून शेतीखाली 
आणणेही चूक आहे. ती वन्य जीवनासाठी राखून 
ठेवली, तर तिची उत्पादकता जास्त वाढू शकेल 
आणि राष्ट्रीय संपत्तीत ती भर घालू शकेल आणि 
तेही' विषमता न वाढविता म्हणजेच कोणत्याही 
विशिष्ट गटाचा फायदा होऊ न देता. 

मोठ्या धरण-योजनांवर करावा लागणारा प्रचंड 
खर्चे आणि त्यापासून होणारी सामाजिक, आथिक 
उलथापालथ व निसर्गाचा नाश टाळण्यासाठी ल्हान 
धरणे, पाझर तलाव यांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या- 
पासून सिंचन व पाणीपुरवठा करण्याचे तंत्र 
विकसित केले जादे, अशी या अम्यासकांची मागणी 
असते. लहान धरणांवर स्वस्त दराने वीजनिमितीही 
करता येते, हे चीनने दाखवून दिले आहे. हे तंत्र इथे 
आत्मसात केले जावे, असे ते म्हणतात. 

काही ठिकाणी कदाचित मोठी धरणे किंवा मोठे 
कारखाने अपरिहाये ठरतील. त्यांची उभारणी 
करताना त्यांचे निसर्गावर व समाजावर कोणते 
परिणाम होतील, दुष्परिणाम टाळण्याठी किती खरचं 
करावा लागेल, हे विचारात घेऊनच खरचं आणि 
फायदे यांचे कोष्टक बसवावे, असा या अभ्यासकांचा 
आग्रह असतो. तसेच उत्पादनाच्या किमतीचा विचार 
करताना प्रदूषण नष्ट करण्याचा जो खर्च येईल, 


अनुक्रमणिका 


परिस्थितिविज्लान आणि सद्यःस्थिती 


तो एकूण खर्चात अंतर्भूत केला पाहिजे, असे ते 
म्हणतात. 

यांवरून परिस्थितिविज्ञान आधुनिक तंत्र व 
त्याने साधलेली प्रगती यांना त्याज्य मानत नाही, 
तर ही तंत्रे विकसित करताना व अमलात आणताना 
ज्या गोष्टींचा आज विचार केला जात नाही. त्या 
गोष्टी विचारात घेतल्या जाव्यात, असा. त्याचा 
आग्रह असतो, असे दिसून येईल, 

भारतातली खेडी स्वयंपुणे झाली पाहिजेत, 
राष्ट्रीय विकासाची सुरुवात खेड्यांच्या सुधारणे- 
पासून झाली पाहिजे, प्रत्येक खेडे झाडीत लपलेले 
असले पाहिजे, असा म. गांधींचा जो आग्रह होता, 
त्याला परिस्थितिविज्ञानाचा शास्त्रीय आधार होता, 
याची- जाणीव अलीकडे झालेली आहे. भारताच्या 
पंचवाषिक योजनांची सुरुवात १९५१ साली झाली 
आणि पहिल्या पंचवाषिक योजनेमध्ये म. गांधींच्या 
वैचारिक भूमिकेला पुष्कळच स्थान देण्यात आलेले 
होते. दुसऱ्या योजनेपासून मात्र मोठी धरणे, 
प्रचंड कारखाने यांवर भर देण्यात आला आणिं 
विकासाच्या प्रयत्नांनी वेगळेच वळण घेतले. 
म. गांधींची, परिस्थितिविज्ञानातर आधारलेली 
भूमिकाच पत्करली असती, तर आज काही 
निराळेच चित्र दिसले असते. 

खाजगी क्षेत्राच्या हातात राष्ट्राच्या आथिक 
नाड्या जाऊ नयेत म्हणून मोठे उद्योग, बँकांसारखे 
आथिक व्यवहार सरकारी मालकीचे करण्यात 
आले. त्याऐवजी राष्ट्राची जी नैसगिक संपत्ती आहे 
तिचा वापर कसा व्हावा याची राष्ट्रीय योजना 
तयार करणे आवद्यक होते. भूमी ही राष्ट्रीय 
संपत्ती मानून तिचा कोणी व कसा वापर करायचा 
याची योजना हवी होती. नद्या, तळी, समुद्र, पर्वेत, 


१३ 


वने, वन्य प्राणी यांच्या वापराचीही राष्ट्रीय योजना 
तयार केली असती, तर राष्ट्रीय संपत्तीची बचत व 
संवर्धन झाले असते. दुर्दैवाने परिस्थितीच्या नियो- 
जनापेक्षा आथिक नियोजनाला जास्त महत्त्व प्राप्त 
झाले; परिस्थितिवैज्ञानिकापेक्षा . अथंद्यास्त्रज्ञ व 
वाणिज्यशास्त्रज्ञ महत्त्वाचे ठरले. बॅ 


अर्थकारण ( आणि त्याबरोबर येणारे राज- 
कारण ) यांनाच केवळ महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे 
त्या अनुषंगाने केले गेलेले. कायदेकानू व नियंत्रणे 
यांचे प्रचंड जंजाळ आज तयार झालेले आहे. याचा . 
परिणाम म्हणजे सरकारची जनतेकडे पाहण्याची 
दृष्टी संशयी बनली आहे. समाजातील व्यवहारात 
त्याचेच प्रतिबिंब पडून समाजातील घटकही एक- 
मेकाकडे संशयानेच पाहत आहेत. व्यक्‍्तिव्यक्‍तीं- 
मंधील विइंवास गमावला जाणे, ही राष्ट्रीय शोकां- 
तिका म्हणावी लागेल. 


निसगे हा श्ाइवत आहे, त्यातील घटक निरपेक्ष 
आहेत. मानवाचे कल्याण करावे असा जसा त्यांचा 
हेतू नाही, तसा कोणत्याही मानवी समूहाचे नुक- 
सान करावे असाही त्यांचा हेतू नाही. नैसर्गिक 
परिस्थितीचा हा समतोल न ढळू देताही मानवी 
प्रगती व आथिक उन्नती शक्‍य आहे, ही जाणीव 
समाजात पसरली आणि शासकीय पातळीवर 
स्वीकृत झाली, तर मानवी व्यवहारांवर जी नियं- 
त्रणे येतील, त्यांचे स्वरूप आजच्या आथिक नियं- 
त्रणांपेक्षा वेगळे असेल, .अधिक समताप्रधान 

असेल. एकमेकांच्या हेतूंबद्दल संशय घेण्याचे कारण 
मलतः त्यात असणार नाही. सामाजिक सामंजस्य 
वाढीस लागणे हा माझ्या मते परिस्थितिविज्ञानाच्या 
अभ्यासाचा सर्वांत मोठा फायदा होय. 


७ ७ 


अंदमासे .अर्धशतकापूर्वी म्हणजे १९३० साली 
डॉ. जे. डी. बर्नाल व डॉ. जे. बी. एस्‌.. हॉल्डेन या 
सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञांनी. असे भाकीत केले होते की, 
लवकरच. जीवशास्त्राचे युग अवतरेल. त्यानंतरच्या 
पन्नास वर्षांत हे भाकीत खरे ठरले. जीवशास्त्राच्या 
क्षेत्रात एक क्रांती घडून आली व जीवतंत्रविद्येचा 
( बायोटेक्नॉंलॉजीचा ) उगम झाला. या क्रांतीचे 
श्रेय अनेक धडाडीच्या शास्त्रज्ञांना द्यावे लागेल. 

जीवतंत्रविद्या हा शब्द आपण अलीकडे बर्‍याच 
झास्त्रीय नियतकालिकांतून वरचेवर वाचतो व 
निरनिराळ्या वैज्ञानिक परिषदांमधूनही याचा 
उच्चार होतो. जीवशास्त्रातील प्रक्रियांची तांत्रिक 
व॒उपयोजित बाजू म्हणजेच जीवतंत्रविद्या होय. 
त्यामुळे जीवतंत्रविद्या ही जीवरसायनशास्त्र, सूक्ष्म- 
जीवशास्त्र व रासायनिक अभियांत्रिकी यांचा 


रेणुभार असलेली विषाणुप्रतिबंधक प्रथिने असून ही 
निसगंत:च आपल्या शरीरात तयार होत असतात. 
त्याचप्रमाणे कॅल्सिटोनिन या मानवी वृद्धिसंप्रेरका- 
चाही (. हॉर्मोनाचाही ) यात समावेश होतो. या 
प्रथिन संप्रेरकामुळे रक्‍तातील कॅल्शिअमचे व विविध 
प्राणिवृद्धिसंप्रेरकांचे प्रमाण कमी केले जाते. तसेच 
लाळ रोगावरील लस म्हणूनही याचा उपयोग होतो. 

मध, बिअर, व्हिनेगार व त्याचप्रमाणे मद्याक 
असलेली निरनिराळी पेये वितंचनाच्या (आंब- 
विण्याच्या) क्रियेने तयार करण्यासाठी जीवतंत्र- 
विद्येच्या साधनांचा गेली कित्येक शतके उपयोग केला 
जात आहे. त्याचप्रमाणे काही अन्नपदार्थांच्या उत्पा- 
दनात, औषधनिर्मितीत व सांडपाण्यावरील प्रक्रिये- 
तही ही साधने वापरात होती. जीवतंत्रविद्येच्या 
अगदी अलीकडच्या टंप्प्यात पेशींच्या चयापचया- 


एकविसाव्या क्ृतकातील तंत्रज्ञान 
जीवतंत्रविद्या $ एक विहंगम अवलोकन* 


अ. ना. इनामदार 


एकंत्रितपणे उपयोगं करणारी विज्ञानाची शाखा 
झाली आहे. या नवीन शास्त्रामुळे एकविसाव्या 
शतकात मानवाच्या व प्राण्यांच्या प्रकृतिस्वास्थ्यात 
लाक्षणिक प्रगती घडवून आणण्यास मदत होईल. 
मानवी इन्सुलिन हे १९८० च्या सप्टेंबरमध्ये 
बाजारात विक्रीसाठी आले. ते नहेमीच्या पद्धती- 
प्रमाणे ' ठरावीक प्रथिने वेगळी करून त्यांच्या 
शुद्धीकरणाने नव्हे, तरं जीवतंत्रविद्यच्या ज्ञानाच्या 
आधारे तयार केलेलें होते. बऱ्याच औषधांच्या नव्या 
उत्पादकांनी अशा प्रकारचे प्रकल्प सुरू केले असून 
अशा प्रकारे बनविलेल्या निरनिराळ्या नव्या रसा- 
यनांची मानवी (उपरुग्ण, क्लिनिकल) व प्राण्यांच्या 
शरीरावर चाचण्या घेण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. 
अद्या प्रकारच्या नवीन उत्पादनांमध्ये विविध 
प्रकारच्या इन्टरफेरॉनांचा समावेश होतो. ही कमी 


* अ. ना. इनामदार यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा हा मराठी अनु 


यांनी केला आहे. 


संबंधीच्या ज्ञानाच्या आधारे त्यांच्यामाफेत ठरावीक 
पदार्थांची निमिती करवून घेण्यात येते. 

अलीकडे जीवरसायनशास्त्र व रेणु-आनुवंद- 
शास्त्र यांच्या सिद्धांतांचा प्रगत जीवांमध्ये उपयोग 
करून घेण्यात बरीच प्रंगती झाली आहे. 
त्यायोगे कोणत्याही एका जीवातील डी एनएचा 
(डीऑक्सिरिबो न्युक्लिडक अम्लाचा ) लहानसा 
जीत प्लास्मिडमधीलं अथवा जीवाणुभक्षींतील 
( बैक्टिरिओोफाजमधील ) वर्तुळाकार डी एन ए 
मध्ये सामावून घेता येतो. त्यानंतर या प्लास्मिडचे 
किवा जीवाणुभक्षींचे जीवाणूमध्ये फुटन (क्लोनिंग) 
केले जाते. या तंत्रास पुनःसंयोगी डी एन ए चे तंत्र 
अथवा आनुवंशशास्त्रीय अभियांत्रिकी असे म्हणतात. 
किण्वाच्या (यीस्टच्या) पेशी युकॅरिओट गटात मोड- 
तात व त्यात जनुकाचे (जीनचे) नियमन होते 


वाद डॉ. व्ही. जी. वैद्य, पुणे 


जीवतंत्रविद्या : पक विहंगम अवलोकन 


वरील पद्धतीने किण्वपेशींचे फुटन घडवून आणण्याचे 
तंत्र हल्ली विकसित होत आहे. अशा प्रकारे एक- 
विसाव्या शतकात जी शास्त्रे आधाडीवर येण्याचा. 
संभव आहे, त्यांपैकी काहींत वरील तंत्राचा नक्कीच 
वापर होईल. 

सध्या प्रथिन अभियांत्रिकीद्वारे उत्तम प्रकारची 
विकरे (एंझाइमे) तयार करण्यात येत आहेत. ही 
विकरे म्हणजे ठरावीक प्रक्रियांत भाग घेणारी 
उत्प्रेरे होत. कधीकधी अश्या प्रकारे तयार केलेल्या 
विकरांचे (अथवा अशी विकरे निर्माण करणाऱ्या 
पेशींचे) स्थिरीकरण करणे आवद्यक असते. हे 
विकर या क्रियेमुळे नष्ट तर होत नाहीच; पण उलट 
बर्‍याच वेळा त्यास रासायनिक आधार मिळाल्यामुळे 
त्याचे स्थैर्य वाढते. स्थिरीकरण केलेली विकरे सध्या 
उद्योगधंद्यांत वापरली जात आहेत. मक्‍्यातील साख- 
रेचे विकराच्या या क्रियेने शकरापाकात रूपांतर 
करता येते. विकरांच्या अश्या प्रक्रियांमध्ये ऊर्जेची 
बचत होते व ऊर्जा संरक्षणाच्या दृष्टीने त्या मह- 
त्वाच्या ठरतील. 

वनस्पतींच्या पेशींचे संवर्धन करण्याच्या तंत्रा- 
तही प्रगती होत आहे. या तंत्रास नंतर पुनःसंयोजी 
डी एन ए च्या तंत्राची जोड देता येईल. औद्यो- 


गिक वितंचनाच्या क्षेत्राहही अज्ञीच प्रगती होत 
आहे. सूक्ष्मजीवांचा प्रतिजैविके ( अँटिबायॉटिक ) 


तयार करण्यासाठी उपयोगं करून घेण्यात येत 
आहे. ऑमिनो आम्लांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या 
रसायनांच्या उत्पादनातही असे तंत्र वापरता येणे 
शक्‍य आहे. । 

आपल्या देझ्यात सध्या जीवतंत्रविद्येच्या ज्या 


तंत्रांना अग्रक्रम दिला पाहिजे, ती म्हणजे जैवअंभि- 


यांत्रिकी, प्रकाशसंरलेषण, पेशीसंवर्धन, विकर 
अभियांत्रिकी, मद्योत्पादक वितंचन व प्रतिक्षमता- 
शास्त्र. पुनःसंयोगी डी एन ए च्या तंत्रामध्ये बरेच 
धोके दडलेले आहेत, असे अलीकडे दिसून आले 
आहे. तरीपण या तंत्रावर व्यवस्थित नियंत्रण 
ठेवल्यास जीवतंत्रविथेचा उपयोग करून रोग 
निर्माण करणार्‍या सूक्ष्मजंतूंना तोंड देता येईल. 
लाळ रोग हा पाळीव प्राण्यांमधील संसर्गजन्य रोग 
एक प्रकारच्या विषाणूंमुळे उद्‌भवतो. या विषा- 
णूचे फुटन करण्यात आता यक्ष मिळाले आहे. 
त्यामुळे त्यावर प्रयोग करणे सोपे झाले व त्या 


१५ 


विषाणूच्या काही वैशिष्ट्यांची माहित्ती उजेडात 
आली व. या रोगाच्या 'लस-निमितीस . चालना 
मिळाली. अश्ा प्रकारे आपल्या देशाच्या दृष्टीने ज्या 
काही . महत्त्वाच्या. प्रश्‍नांची जैव, अभियांत्रिक्रीच्या 
उपयोगाने उकल.. होत आली, त्यांची. अजून बरीच 
उदाहरणे. देता येतील. 

पेशींच्या . दीघेकालीन फुटनापासून महत्त्वाची 
प्रतिद्रव्ये ( अँटिबॉडीज ) मिळविता येतात. पुष्कळ 
विषाणू, सूक्ष्मजंतू, कवक व परोप्रजीवी . सजीवांचा 
प्रतिकार करू शकणारी प्रतिद्रव्ये अस्तित्वात 
आहेत. पेशीसंकरण ( हायब्रिडोमा ) तंत्र १९७५ 
साली विकसित झाल्यावर प्रतिक्षमताशास्त्रात एक 
नवे दालन उघडले गेले. या तंत्रामध्ये ककेपेशींचे 
प्रतिक्षमता प्राप्त झालेल्या माणसाच्या प्रतिद्रव्ये 
निर्माण करणार्‍या पेशींशी संमिलन घडवून आणले. 
जाते. या प्रकारे संकरण केलेल्या पेशींचे संवर्धन 
करताना त्यांचे भराभर विभाजन होत जाते व त्या 
विशिष्ट प्रतिद्रव्य तयांर करतात. अशा प्रकारे तयार 
केलेल्या विशिष्ट प्रतिद्रव्यास एकफुटनी प्रतिद्रव्य 
असे नाव आहे. . . 

कक॑रोग व तत्सम रोगांचे निदान करणे व 
त्यानंतर त्यांवरील उपचारपद्धती शोधणे . हे एक 
आपले महत्त्वाचे उद्दिष्ट झाले आहे. निरनिराळ्या 
प्रकारच्या ककरोगांशी सामना करू शकणारी एक- 
फुटनी प्रतिद्रव्ये सध्या निर्माण केली जात आहेत. 
त्याचप्रमाणे याच तंत्राने काही अनुवंशिक रोगां- 
वरही प्रतिद्रव्ये तयार करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. 
हेच तंत्र वनस्पतींच्या काही संसगेजन्य रोगांच्या 
निदानातही उपयोगी ठरले आहे. 

एखाद्या रोगावरील परिणामकारक लशीचे. 
अगदी कमी वेळात उत्पादन करण्यासाठी एकफुटती 


प्रतिद्रव्य तंत्र व पुनःसंयोगी डी एन ए तंत्र या. 
दोहोंचा उपयोग फारच आश्यादायक ठरला आहे. 
अक्षा प्रकारे लस तयार करण्याचा एक फायदा असा 
की, सबंध सजीव वापरण्याऐवजी त्याचे एक किवा 
काही अंगके वापरता येतात. असे करताना विषा- 
णूच्या संसगेक्षम अंगकांपासुन प्रतिजन वेगळे केले 
जाते . व त्यामुळे उत्पादन करीत असताना संसगं 
होण्याचा संभव टाळला जातो. 

एखाद्या सजीवाच्या जनुकाने दिलेल्या संदेशानुरूप 


प्रथिनांची निमिती होत असते. या क्रियेत जनुकाचा 


अनुक्रमणिका 


शद 


तयार साचा दुसर्‍या एखाद्या सजीवाकडून घेता 
येईल किंवा एका नव्या जनुकाचे संश्‍लेषण करून तो 
साचा म्हणून वापरता येईल. अश्या प्रकारे आपल्या 
इच्छेप्रमाणे निरनिराळ्या प्रथिनांची पेशींकडून 
निमिती करून घेण्याचे तंत्र साध्य होण्याच्या 


मार्गावर आहे. अशा प्रकारे प्रभावी विकरे निर्माण 
करून ती अत्यंत महत्त्वाच्या व दुमिळ रसायनांच्या 


निमितीमध्ये उत्तेरकाचे कायं करतील. त्याच- 
प्रमाणे नेसगिक जेव पदार्थापेक्षाही अधिक कार्यक्षम 
जीवरसायने-विशेषतः विकरे-औद्योगिक वापरा- 
साठी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ झकतील. 
बोरलॉग्‌सारख्या वनस्पतिप्रजनकांनी जवळजवळ 
चार दशके प्रयत्न करून वनस्पतींच्या जास्त उत्पन्न 
देणार्‍या, रोगप्रतिरोधक व अचन्नाच्या दृष्टीने उप- 
योग करण्यासाठी उत्तम जाती तयार केल्या. त्यांनी 
वापरलेली तंत्रे यापुढेही उपयुक्त ठरतील ; परंतु 
त्या तंत्रांच्या जोडीला सध्या विकसित होत असलेली 
इतर काही तंत्रे वापरात येतील, वनस्पतीच्या 
पेशींचे संवर्धन करण्याच्या तंत्राने तयार केलेल्या 
वनस्पती सध्या विकत मिळू शकतात. अश्ा तंत्राने 
निरनिराळ्या प्रकारच्या वनस्पती तयार करता 
येतील व त्या सध्याच्या जातींपेक्षा अधिक उपयुक्‍त 
ठरतील, असे मानण्यास काही पुरावे मिळत आहेत. 
_ वनस्पतीच्या पेशींची सेल्युलोजची पेक्षीभित्तिका 
काढून टाकून एरवी संकर न होऊ शकणाऱ्या दोन 
जातींच्या वनस्पतींच्या प्राकलांचे मिलन घडवून 
संकरित जाती मिळविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. 
वनस्पतीच्या जनुकांच्या नियमनाविषयी आज 
फारच थोडी माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे 
प्रत्यक्ष एखाद्या वनस्पतीच्या बाबतीत जैव अभि- 
यांत्रिकी तंत्रे वापरण्यात अडचणी येतात. यासाठी 
दुसरा एखादा मार्ग चोखाळणे जरूर आहे. उदाहर- 
णाथ, नत्राचे स्थिरीकरण करणाऱ्या वनस्पतीच्या 
मुळामध्ये वास्तव्य असलेल्या सूक्ष्मजंतूत सुधारणा 
घडवून आणणे, सायनोबॅक्टिरिअम व रायझोबिया 
अशांसारख्या विशेषतः बदलत्या परिस्थितीत तग 
धरणार्‍या व निरनिराळ्या प्रकारच्या मातींत वाढू 
शकणाऱ्या, सुक्ष्मजंतुकडून होणारी नत्रस्थिरीकर- 
णाची क्रिया सुधारता आली, तर तत्काल फायदे 
मिळतील. त्याचप्रमाणे आधुनिक तंत्राने वनस्पतीतील 


९) 


नवभारत 


> 


ऑक्टो,-नोव्ह., १९८४ 


प्रकाशसंश्लेषणाचो क्रिया जास्त सक्षम करणे व 
वनस्पतीतील रोगप्रतिकारक शक्‍ती उन्नत करणे या 
दृष्टीने अभ्यास होत आहे. 

बिअरच्या निमितीमध्ये मद्योत्पादक वितंचन चालू 
असताना निरनिराळे पदार्थ वेगळे करता येतात. 
अश्या पदार्थांचा प्रतिजेविके म्हणून उपयोग होत 
नाही, असे दिसून आले आहे. परंतु त्या पदार्थांचे 
इतर अनेक वैद्यकीय उपयोग सापडले आहेत. कोंव- 
ड्यांना कमी व जंतूंद्रारे जे रोग होतात, त्यांवर 
उपचारासाठी काही उपयुक्‍त पदार्थ सापडले आहेत. 
काही पदार्थ जनावरांना खायला दिले, तर 
मिथेनच्या निमितीस थोडाफार आळा वसतो व 
घतलेल्या अन्नपदार्थांची उपयुक्तता वाढते, असे 
दिसून आले आहे, 

वितंचनाच्या तंत्राने काही कीटकनाशकेही तयार 
करण्यात आली व ती पारिस्थितिकीच्या दृष्टीने 
जास्त सुरक्षित असल्याचे दिसून आले. १० टन 
रासायनिक द्रव्यांची प्रतिवर्षी निमिती होते. त्यांपैकी 
बर्‍याच रसायनांची सूक्ष्मजीवांच्या साहाय्याने घड- 
वून आणलेल्या वितंचनाने ( जरूरीप्रमाणे त्यावर 
अधिक क्रिया करून) निर्मिती करता येईल. 

काही सामाजिक विवंचनाही जीवतंत्रविद्येच्या 
प्रगतीतून निर्माण झाल्या आहेत. उदा., अश्ी एक 
भीती आहे की, एकजनुकी आनुवंशिक रोग बरे 
करण्याचे तंत्र जर कधी अवगत झाले, तर कदाचित 
तेच तंत्र वापरून एखाद्याच्या इच्छेनुरूप माणसाचा 
स्वभावपालट घडवून आणता येईल. तरीपण अशी 
भीती निराधार आहे असे वाटते. या दृष्टीने पाहिले 
तर सर्वे ज्ञान हेच एका दुधारी पात्याप्रमाणे आहे 
व त्याचा वापर भविष्य काळात कसा म्हणजे चांगला 
किवा वाईट होईल, यासंबंधी भाकीत करणे कठीण 
आहे. 

जानेवारी १९८२ मध्ये म्ह 
भारतीय शास्त्र परिषदेच्या अधिवेशनात प्रथम 
राष्ट्रोय जीवतंत्रविद्या विभागाच्या स्थापनेची 
घाषणा करण्यात आली. आपल्या देशातील जीव- 
तंत्रविदेच्या संशोधनाच्या उभारणी 


टन च्या दृष्टीने व 
त्यायोगे एकविसाव्या शतकातील भरीव प्रगतीच्या 
दिशेने टाकलेले 


हे महत्त्वाचे पाऊल होय. 
९) 


सूर येथे भरलेल्या 


भ्रीक पुराणातील नासिससची कथा हे मानव- 
प्राण्याचे, त्याच्या आत्मकेंद्रित वृत्तीचे सत्य चित्रण 
आहे. असे म्हटल्यास वावगे ठरू नर्ये. आरश्यात 
दिसणाऱ्या स्वतःच्या प्रतिमेवर मातवप्राणी खूष 
असतो. स्वतःच्या बाह्यांगाकडेच तो अधिकाधिक 
लक्ष पुरवितो आणि ते बाह्यांग म्हणजेच स्वत्व 
असे मानण्यात धन्य होतो. त्यामुळेच की काय पण 
आधुनिक वैद्यकशास्त्र बाल्यावस्थेत असतांना या 
बाह्यांगाकडेच जास्तीतजास्त लक्ष दिलें गेळे नाडी- 
परीक्षा, तपमान, डोळ्यांची अवस्था, कातडीचा रंग 
यांवर्खनचं मानवाच्या शरीरस्वास्थ्याची पारख कर- 
ण्यात आली; पण ही अपुरी आहे. मानवी जीव'- 
नाचे रहस्य शरीराच्या आत दडलेल्या विविध 
अंवयवांमध्ये, त्यांच्या कार्यप्रणांलींमध्ये एकमेकां- 
समवेत असणाऱ्या त्यांच्या सुसंवादामध्ये दडलेले 
आहे, याची जाणीव तेव्हापासूनच होत होती. 
त्यामुळे ' अंतर्मुख ' होण्याकडे साऱ्यांचे लक्ष लाग- 
लेले होते. हृदयाचे ठोके मोजण्यासाठी लॉयनेकने 
लावलेला स्टेथॉस्कोपचा शोध हे या मार्गावरील 
पहिले पाऊल असे म्हणावयास हरकत नाही. कारण 
तेव्हापासून शरीराची चीरफाड न करताही सहसा 
अदृश्य असणाऱ्या शरीरांतर्गत अवयवांचीही पाहणी 
करता येणे शक्‍य होईल, अशी नवी दृष्टी वैद्यक- 
शास्त्रज्ञांना लाभली. 
त्याचीच परिणती आजच्या तंत्रज्ञानाने समृद्ध 
अश्या आधुनिक वैद्यकशास्त्रात झाली आहे. आज 
वैद्यकश्ञास्त्रातील या संपूर्ण प्रगतीचा उपयोग करून 
कोणास डोळस अश्विनीकुमार बनावयाचे असल्यास 
केवळ परंपरागत वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास अपुराच 
पडतो. त्याच्या जोडीला पदार्थविज्ञान, रसायन, 
इलेक्ट्रॉनिक्स, गणकयंत्रविज्ञान, जीवअभियांत्रिकी 
या शाखांचाही अभ्यास अपरिहार्य ठरत आहे. 
विज्ञानाच्या या शाखांनी वैद्यकशास्त्राला केलेली 
'मदत रोगनिदान, रोगोपचार व रोग्याचे पुनवसन 
या तिन्ही क्षेत्रांत क्रांती घडवून आणीत आहे. 


मानवी शरीर हे एक अतिशय गुंतागुंतीचे यंत्रच 
आहे. त्याच्या विविध घटकअवयवांचे कार्ये आणि 
त्या सर्वांमध्ये असणारा सुसंगत समतोल यांवरच हे 
यंत्र विनतक्रार, व्यवस्थितपणे चालणे अवलंबून 
असते. विविध अवयवांच्या कार्यामधील समतोल 
जरा जरी ढळला, तरी त्याचे पर्यवसान कोणत्या तरी 
विकारात होते, है जेव्हा लक्षात आले तेव्हाच 
या अंतर्गत अवयवांच्या तपासणीची निकड 
भासू लागली. ते अवयव दृष्टिआड आहेत ही तर 
एक अडचण या तपासणीत होतीच; परंतु हृदया- 
सारखा ज्याचे ठोके ऐकता येतील असाही एकच 
अवयव होता. वाकीच्या अवयवांचे कार्य नि:शब्द- 
पणेच चालते. यामुळे त्यांच्या पाहणीसाठी 
दुसरेच उपाय योजावयाची आवड्यकता होती. ती 
गेल्या काही वर्षांतील तंत्रज्ञानाच्या मदतीतून मिळा- 
लेल्या अनेक उपकरणांनी आणि निदानपद्धतींनी 
भागवत आणली आहि. 

रोगजंतूंच्या आक्रमणामुळे उद्‌भवणाऱ्या रोगांचे 
उच्चाटन फार विस्तृत प्रमाणात आता झाले आहे. 
लस तयार करण्याचे तंत्र व प्रतिजेविके यांसारखी 
औषधे हे आता सहज साध्य झाले आहे. त्यामुळेच 
की काय शरीरकार्यातील समतोळ ढासळल्याने 
उपटणाऱ्या व्याधींनी आता डोके वर काढले 
आहे. हृदयविकार, ककरोग, मधुमेह, मानसिक 
व्याधी या आजच्या युगातील प्रमुख विकारांचे मूळ 
या असमतोलातच आहे आणि त्यासाठीच या आधु- 
निक उपकरणांची उपयुक्तता आता सहजपणे पटते. 

अंतर्गत तपासणीसाठी वापरण्यात येणारे 
क्ष-किरण आता सर्वांच्याच परिचयाचे आहेत. 
शरीरातील हाडासारखे काही भाग या क्ष-किर- 
णांना आरपार जाऊ देत नाहीत. त्यामुळे त्यांची 
सावली खालील फिल्मवर सहजगत्या उमटते व 
त्या छायाचित्राची छाननी करून हाडांच्या स्थिती- 
बद्दलची कल्पना येऊ शकते. ज्या मृदू अवयवांमधून 
क्ष-किरण आरपार गेल्याने त्यांचे चित्र मिळणे 


________________________________________)_____-_0__>> > िथणणी 


वेद्यक तंत्रज्ञान : एक नवी दिशा बाळ फोंडके 


न. भा. ३ 


€- 


शक्‍य नव्हते अश्यांबाबतीतही अपारदशंक पदाथ त्या 
अवयवांमध्ये सोडून त्यांचे चित्र मिळविण्यात शास्त्रज्ञ 
यशस्वी झाले आहेत. परंतु या क्षेत्रात आमूलाग्र 
बदल घडवून आणणारे (५9']' स्कॅनर (काँप्युटराझ्ड 
अँक्सियल टोमोग्राफिक स्कॅनर) या नावाने ओळखले 
जाणारे नवीन यंत्र आता उपलब्ध झाले आहे. 
सध्यातरी प्रामुख्याने मेंदूच्या तपासणीसाठीच याचा 
उपयोग केला जात असला, तरी सर्वांगासाठी 
उपयुक्‍त असे स्कॅनरही (क्रमवीक्षकही) उपलब्ध 
आहेत. 

या स्कॅनरच्या साहाय्याने होणाऱ्या मेंदुच्या पाहू- 
णीत रुग्णाला यत्किचितही वेदना जाणवत नाहीत. 
या यंत्रातील एका खास घंनविलेल्या पोकळीत 
आपले डोके उल्लीवर ठेवल्यासारखे ठेवून रुग्ण 
आरामात झोपून राहतो. डोक्याभोवती असलेल्या 
घीड्याच्या नालाच्या भाकाराच्या पोकळीत 
क्ष-किरणांचे मोजमाप करणारी यंत्रणा बस- 
विलेली असते. नालाच्या एका टोकाला क्ष-किरण 
नलिका असते, तर दुसऱ्या टोकाला त्यांची 
मोजदाद करणाऱ्या अन्वेषकांचा एक संचच 
बसविेला असतो. नलिकेतून बाहेर. पडणारी 
पंख्याच्या आकाराची किरणदषलाका डौक्याच्या 
तेरा मिलीमीटर . जाडीच्या एक पातळ चकतीतुन 
. आरपार जाते. या चकतीला असणाऱ्या. मेंदूच्या 
विविध अंगांमध्ये होणार्‍या क्ष-किरणांच्या ऊ्जेच्या 
शोषणाचे मोंजमाप पलीकडील अन्वेषकांकडून होते. 
किरण नलिका व अन्वेषकांचा संच हे एकमेकांशी 
समपातळीत जोडलेले असतात. मात्र नलिका स्थिर 
न. राहता डोक्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या 
टोकापर्यंत सरळ रेषेत प्रवास करते. या संपूर्ण 
प्रवासात एकंदरीत एकझ्ेपन्नासहन अधिक एक 
मिलीमीटर ' जाडीच्या छेदांची तपासणी होते. ती 
झाली की मंग तों नाल १" च्या कोनातून फिरतो 
व॑ परंत नलिकेचा प्रवास सुरू होतो व ही प्रक्रिया 
डोक्याभोवंती अधंवर्तुळाकार प्रवास होईपर्यंत 
भंखंडितपणे स्वयंचलित रीत्या चालू राहते. या 
पाहणीत अडीच लाखांहून अधिक बिंदूंकडून होणाऱ्या 
क्ष-केरणांच्या शोषणाची मोजणी होऊन ही सर्व 
माहिती यंत्राला जोडलेल्या एका छोट्याशा गणक- 
यंत्राकडे पाठविली जाते. तेथे तिचे विलेषण होऊन 
संपूर्ण मेंदूचे किंवा त्याच्या हव्या त्या भागाचे चित्र 
आपल्याला. मिळते. 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


: हैच टोमोग्राफीचे तंत्र पण क्ष-किरणांऐवजी 
काही किरणोत्सर्गी पदार्थामधून बाहेर पडणाऱ्या 
पॉझिद्रॉन कणांचा उपयोग करून घेणारी पॉझिट्रान 
टोमोग्राफीही भाता अस्तित्वात आली आहे. 
कर्केरोगापायी उपढणारे कांही गुल्म ( टचूमर ) 
किरणोत्सर्गी पदार्थांच्या बाबतीत इतर निरोगी 
अवयवांपेक्षा जास्त चोखंदळ असतात, हे लक्षात 
आल्यापासुन ककरोगनिदानासाठी या तंत्राचा 
बापर होत आहे. हे गुल्म काही किरणोत्सर्गी पदार्थ 
अधिक प्रमाणात शोषून घेतात, तर काही पदार्थांना 
है बिलकूल थौरा देत नाहीत. निरोगी अवयव ब॑ 
गुल्म यांच्या वागणुकीतील या फरकाचाच उपयोग 
निदानासाठी करता येतो. ह 

यासाठी केवळ टोमोग्राफीचेच गुंतागुंतीचे तंत्र 
वापरावयास हवे असेही. नाही. क्ष-किरणांच्या 
साध्या तपासणीत जसे साधे छायाचित्रही बरेच काही 
सांगून जाते, त्याप्रमाणे या किरणोस्सर्गी पदार्था- 
तुन बाहेर पडणाऱ्या किरणांभुळेही छायाचित्र मिळू 
शकते. भारतासारख्या देशातही किरणोत्सर्गी पदा- 
र्थांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होत असल्यामुळे 
या गुप्तहेर अणूंना वेठीस धरणारी * न्यूक्लिअर 
मेडिसिन ही वैद्यकश्षास्त्राची शाखा आता चांगलेच 
मूळ धरीत आहे. 

ब... अंतर्गत तपासणीसाठी शास्त्रज्ञांनी ध्वनि- 
लहुरींनाही वेठीस धरले आहे. रडारमध्ये ज्याप्रमाणे 
आपण सोडलेल्या रेडिओल्हरी पलीकडील पदार्था- 
वर आपटून परत आपल्यापर्यंत पोचण्यास लागणाराः 
वैळ व त्या लहूरीच्या गुणधर्मात होणारा फरक 
यांवरून तो पदार्थ किवा वस्तु कोणती आहे व 
किती अंतरावर आहे, याचे निदान करता येते, तेच 
तत्त्व या निदानपद्धतीत वापरण्यात येते. यासाठी 


ध्वनिलहरी या पद्धतीत वापरण्यात येतात. 

यासाठी वापरण्यात येणारा अन्वेषक एखाद्या 
टेपरेकॉड रला जोडल्या जागाऱ्या मायक्रोफोन- 
सारखाच दिसतो. त्यातुन बाहेर पडणार्‍या ध्वनिलहरी 


शरीरावर, त्यातील विविध अवयवांवर आदळतात व 


वैद्यक तंत्रज्षान : पंक नबी दिशा 


तेथून परतल्यावर त्याच अन्वेषकाकडून तो प्रतिध्वनी 
ग्रहण केला जातो. या प्रतिध्वनीच्या स्वरूपानुसार 
त्या त्या अवयवाचे चित्र, ध्वनिलहरींचे विद्युतचुंब- 
कीय लहरींमध्ये रूपांतर करून, उभे करता येते. 
मूत्रपिंड; यकृत, प्लीहा किवा हृदय यांसारख्या मृदु 
अवयवांच्या पोटातील सूक्ष्म फरकांचे आकलंन फक्‍त 
श्रवणातीत ध्वनींच्या साहाय्यानेच करता येते. 
त्यामुळे या अवयवांत्रर उठणाऱ्या गाठी किवा त्यांना 
आलेली सूज किवा त्यांवर उंठलेल्या द्रव पदार्थाने 
भरलेल्या पुटकुळ्या शरीरात खोलवर अर्सल्या, 
तरी सहजगत्या दिसून येतांत. ' १ 

निर्जीव पदार्थांप्रमाणेच . संजीव पंदा्थेही दोंवटी 
अणुरेणूंचेच बनलेले असतात. या अणूंच्या अणुंगर्भा- 
मधील कण चुंबकीय गुणधर्म बाळगून ' असतांत. 
किंबहुना हे कण म्हणजे छोटेछोटे चुंबकच असतात. 
जर बाह्य चुंबकीय क्षेत्रात हे छोटे चुंबक सापडले, 
तर त्यां दोघांमध्ये जी काही प्रक्रिया होईल तिचे 
मोजमाप करून त्या छोट्या चुंबकांसंबंधी व पर्या- 
याने ते ज्याचे घटक आहेत त्या पदार्थाविषयी मूल- 
भूत माहिती मिळविणे शक्‍य-आहे, हे या 'न्यूक्लिअर 
भॅग्नेटिक रेझोनन्स ' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 
तंत्रामागील मूलतत्त्व आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत 
यां तंत्रात व॑ त्यासाठी लागणार्‍या उपकंरणांते भरीव 
प्रगती झालीं आहे. पॉड्चात्त्य देशांमध्ये यांचा वापर 
वाढतों आहे व त्या प्रमाणात (/']' वगैरेंचे उच्चा- 
टन होत आहे. याचे प्रमुख कारणं म्हणजे १ 
किवां इतर तत्सम तंत्रामध्ये जे क्ष किरण किवा 
किरणोत्सर्गी पदार्थ वापरावे लागतांत त्यांचे अनिष्ट 
परिणाम शरीरावर अत्यल्प प्रमाणात कौ होईना, 
होतातच. या उलट श्रंवंणांतीतं ध्वनी वा चुंबक यांचे 
कोणंतेही अनिष्ट परिणाम आंजवरं तरी दिसून 
आलेले नांहीतं. * 

रोगनिदानांपुंरतीच तंत्रज्ञांनातील ही प्रगती 
मर्यादित नाही. रोगोपचारासाठीही नवनवीन पद्धती 
रूढ होत आहेत. औषधे जुनीच असली तरी त्यांची 
परिणामकारकता वाढविण्याचा उद्देश यापाठी 
आहे. सर्वच उपायांचा किंवा उपकरणांचा परिचय 
करून देणे इथे शक्‍य होणार नाही; परंतु दोन 
उदाहरणांवरून कोणत्या दिशेने या तंत्रज्ञानाचा 
प्रवास चालू आहे, हे स्पष्ट होईल. 


१९ 


साधारणतः कोणत्याही रोगाची वस्ती एकांद्याच 
अवयवामध्ये असते. उदाहरणाथ, काविळीचे स्थांन 
यकृतात असते. मधुमेहांमध्ये स्वादुपिडात बिंघोड 
झालेला. असतो. परंतु औषध जेव्हा दिले जाते तेव्हा 
ते तोंडावाटे किंवा इंजेक्‍शन दिल्यास शिरेबॉटे देण्यांत 
येते. ते रक्‍तप्रवाहात मिसळून त्या त्या. अवयवांपं्यंत 
पोचते; परंतु ते फक्त त्या अंवयवापुरतेच. मर्यादित 
राहतं नाही. इतरं अवयवांनाही त्यांचा प्रसाद 
मिळतो. अर्थातच औषध. झाले, तरी त्याचेही 
काही दुष्परिणाम असतातच. त्यांची झळ इतर अव” 
यवांना पोचल्याशिवाय राहत नाही. शिवाय .औष 
धाच्या दिलेल्या मात्रेचा काही अंशच रोगंग्रस्त 
अवयवापर्यंत पोचत असल्यामुळे रोगास अटकाव 
करण्यांस आवद्यक मात्रेपेक्षा कितीतरी अधिक 
प्रमाणात त्या औषधाची मात्रा द्यावी लागते. यावर 
उपाय म्हणून फक्त त्या अवयवाकडेंच फोचणांरी 
लक्ष्यवेधी औषधे बनविता येणार नाहीत. का, असा 
विचार पुढे आला. . . 
: आता अल्ली नेमकी ' घरपोच ' होणारी औषधे 
उपलब्ध होत .आहेत. वास्तविक औषध तेच पण 
लायपोझोम या नावाने ओळखल्या जाणाऱया एक 
प्रकारच्या विशिष्ट कुपीत बंद केलेले असते. ही कुपी 
अर्थात काही रसायनांची बनविण्यांत आलेली असते. 
या कुपीच्या आवरणावरें असे रेणू असतांत की, जे 
इतर कोणाशीही संबंध ठेवीत नाहीत वा त्यांच्याशी 
प्रक्रिया करीत नाहीत. मात्र ज्या अंबयंवापर्यंत 
पोचायचे त्याची वाट पुसत नेमके तिथेच पोचत्तांत; 
त्या अवयवाच्या बाह्यावरणावरीलं रेणूंची या रेणूंना 
नेमकी ओळख पटते. त्या अवयवावरील रेणू म्हणजे 
जणू या बंद कुपीला उघडू शकणारी किल्लीच आणि 
अशा तर्‍हेने ती कुपी उघडली गेली की, तिच्यातील 
औषधाचां डोस नेमंका त्या अवयवाला मिळतो 

या क्लृप्तीमुळे औषधाची बचत तर होतेच; शिवाय 
इतर अवयवांना विनाकारण या औषधाचा डोसे 
घ्यायची पाळी येत नाही. शिवाय त्या रोगग्रस्त 
अवयवांपर्यंत पोचेतो त्या औषधाची कोणत्याही 
प्रकारची मोडतोडही होत नाही. 

काही काही रोगांमध्ये एका वेळी औषधाची मात्रा 
कमी असली तरी चालते; मात्र दीघंकाळपर्यंत या 
छोट्या छोट्या मात्रेचा पुरवठा होणे आवश्यक 


२० 


असते. किंवा :मधुमेंहासारख्या ब्रिकारात जेव्हा खक्‍ता- 
त्रील साखरेचे: प्रमाण वाढते-तेव्हाच इन्शुलिनची 
गरज. भासते. निरोगी स्वादुपिंड याच “मागणीनुसार 
फुरवठा ' या तत्त्वावर क्रासं करते. त्यासाठी; रकक्‍ता- 
तीक साखसेज्रेः्माण. मोजण्याची यंत्रणा:॥त्याच्या> 
मध्ये.उपल्व्ध, असते. ञाणि. (त्यानुसार ते. प्रमाणं 
नियमित प्रमाणापेक्षाःवरचढ.झाले,की, स्वादुपिडातूत 
इन्शुलिनचा.,ल्राव| सुरू होतो. जसे, रेफ़िजरेटरमधील 
तंपमाज चढले .की;- त्यातील: दाबपंप कार्यान्वित 
होऊन ,तपमात उितरण्यास--प्रारंभ :: होतो. आणि ते 
आल्लून १दिल्लेल्या मर्यादेपर्यंत ; घटले- की, .. दाबपंप 
आपोत्रांप ब्रंद. होतो: 

>:डंजेक्शनदारें. देण्यात --आलेळे- इन्शुलिन. :.मात्र 
रक्‍तातीलासाखंरेचे प्रमाण,:घटले.तरी . आपले काम 
करीतचःराहते? त्य़ामुळेच,;कांही:काही - वेळा! साख- 
रिवेःप्रस्ताण अंतिद्यम़च,:कमी : होऊत' जीव': भ्राबरा- 
घरुबरा होतो, यावर उपाय'ः; म्हणून स्वादुपिडाच्या 
कामाची नक्कल करणारे 'एक...स्वयंचंलित; यंत्र 
माता उपलब्ध, झाले. आहे. .: पोटाच्या.. पोकळीत 
सहजगत्या बसणाऱया:या छोट्य़ाद्या यंत्रात रक्‍तातील 
साखरेचे. प्रमाण . मोजणारा' एक: अन्वेषक, त्याचे 
त्रिझलेषण.'करुणारे. एक छोटेसे, गणकयंत्र, त्य़ा गणक- 
यंत्राच्या -भज्लेनुसार कार्यान्वित :होणारा. दाबपंप; च 
इन्शुलिनक्ते-कोठार:असते> आणि हे: यंत्र .छोट्याशा 
घड्याळासाठी वापरण्यात येणाऱ्या चपट्या बॅटरी 
वर - चालते. त्या यंत्रातील . कोठासमधील इन्गु- 
लिनचा साठा संपल्यास. परत: शस्त्रक्रिया करावी 
न्न. छागता ब्राहेरून.. एका.. इंजेक्‍शनद्वारे , ते कोठार 
पंरत भरता येते. , 

: नवनवीन' भरौषधांबरोबरच ते. देण्याच्या पद्धतीत 
असा आमूलाग्र बदल घडवून. आणणारी अशी अनेक 
अनेक यंत्रे: आता. सहजगत्या. तय्रार .होत. आहेत. 
रोगोपचाराच्या . एकंदरीत मूलभूत . सूत्रांमध्येच 
त्यामुळे. फरक पडत आहे. 


९७ 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


आधुनिक तंत्रज्ञान रोग्याच्या पुनवंसनाबद्दलही 
तेवढेच जागरूक आहे. याचीही सुरुवात. प्रथम 
बाह्यांगापासुनच झाली. बाह्य अवयवांची मोडतोड 
झाल्यास त्याबद्दल वापरता येणारे कृत्रिम हातपाय 
आजक्काल सहजासहजी मिळू शकतात. बांबू, . वेत 
यांपासूनही असे. कृत्रिम अवयव बनवले जात. आहेत. 
परंतु केवळ बाह्य अवयवांपुरतेच हे कसब मर्यादित 
न राहता कृत्रिम हृदय, कृत्रिम मूर्त्रापड, :-कान्‌ 
(पडदा) त्वचा एवढेच काय पण. फ्लोरोकाबंन-या 
रसायनाचा वापर करून कृत्रिम :रक्‍तही... भता 
तयार होत आहे. कृत्रिम . शिश्‍न.. तयार करून 
तझ्या प्रकारच्या व्याधीने ग्रस्त असणाऱ्यांना काम- 
सुखही मिळवून देण्यात या तंत्रज्ञानाने मदत 
केली आहे. . । 
.. अशा प्रकारे बायो-मेडिकल:.इंजिनियरिग या 
विज्ञानाच्या नवीन शाखेने आज जन्म “घेतला :आहे. 
जीन अभियांत्रिकी, जीवतंत्रज्ञान ही. त्याला पूरक 
अशी शास्त्रे आहेत. दुर्देवाने महाराष्ट्रातच काय 
परंतु भारतात मात्र या विज्ञानाचा अभ्यासः करणारे 
संशोधक अभावानेच आढळतात. किंबहुना एक- 
दरीत.. वैद्यकशास्त्रातील संशोधनाकडे भारतीयांचे 
दुलंक्षच आहे. दिल्लीच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट 
अफ.मेडिकल सायन्सेसमध्ये व. इंडियन कौन्सिल 
ऑफ मेडिकल रिसचंच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या 
काही संस्थांमध्ये थोड्याफार प्रमाणात असे संशोधन 
होत आहे; परंतु त्यातही. जीवश्ास्त्रच आघाडीवर 
आहे. वैद्यकीय पदवी घेणारी: मंडळी केवळ स्वतःच्या 
प्रॉक्टिसमध्ये दंग राहतात. तीही सेवा आहे हे 
खरे; परंतु त्यातील काही टक्‍के डॉक्टर तरी संशो- 
थ्रनाकडे. वळल्याशिवाय किंवा काही टक्के वेळ तरी: 
त्यासाठी दिल्याशिवाय आपण वैद्यकीय सुविधां- 
साठी, त्यातील नवनवीन प्रगतीसाठी सदोदित पर- 
देशांबररच अवलंबून राहू. याचा विचार होणे ही 
आज़ची संवंप्रथम गरज आहे. 


प्रास्ताविक 


खगोलविज्ञान ही!विज्ञानांची.. प्राचीनतम: शांखा 
समजली '५ जाते.- त्याचीच, विसाव्या झोतकातीळ 
आाधुत़िक :उपश्याखा : खगोलभौतिकी .1(:अस्ट्रो- 
फिजिक्स ):या नावांते- प्रसिद्ध-'झाली आहे. पदार्थ- 
ब्रैज्ञातिकः अणूंची: -अंतररंचना;' ! जाणून . घेण्याचा 
प्रयत्न करीत-असताना: आधुनिक-;भौतिकीचा - पय़ा 
घातला गेला. त्याचप्रमणे,:तार्‍यांचे युणध मे-:-ज़पमा- 
ण्याच्या प्रयत्नात.,-खगोलभौतिकीचा उगम,--झाला« 
मातवी. इतिहासातील :सुरुकातीची] तीन : हजार वर्षे 
खगोलवैज्ञा निक-प्रहांची-स्थिती-ब्र शती-य़ांत्री,कारणु- 
मीमांसा करण्यात गुंतले होते. न्यूटनच्या गुरुत्वाकषेण 
सिंद्धान्ताने त्याची उकल झाल्यावर सूंयकुलाच्या 
भोहेर दुरवर स्थानं अंसलेल्या सूरयसंदृश 'स्वयंप्रका- 
दिर्त॑ तांऱ्यांकडे ' त्यांचे लक्ष वेधले. ' दुबिणीच्या 
शोधामुळे त्यांचे. हे काम सुकर झाले.' प्रथम 
तॉऱ्यांची-अंतरे त्यांचे दृश्य व वास्तव. दोप्तिमान, 
रँग व वर्णपट आणि त्यांचे अवकांशातील वितरण 
योंचा ' अभ्यास झाला. त्यावरून हे सर्वे तारे 
आकाशंगंगेच्या पांतळीत अधिक दाटीने जमा झाले 
आहेत, असे अनुमान निघाले; परंतु ताऱ्यांचे वस्तु- 
मान, आकारमान, तपमान इत्यादी भौतिक गुणधम. 
यांचे ज्ञान झाले नव्हते. प्रेयोगशाळेत शोधलेले व॑ 
तपासून पाहिलेले भौतिकशास्त्राचे नियम लावून ही 
माहिती काढता येईल, अश्या विश्वासाने खंगोलवेज्ञा- 
निक त्या मार्गास लागले;आणि त्यात .त्यांना एवढ 
यश लाभले..की,-या नव्या. .मार्गास, “ खगोलीय 
भौतिकी' है विद्षेष नामाभिधान प्राप्त झाले. तार्‍यांना 
प्रत्यक्ष स्पर्श न करता , त्यांच्यापासुन निघणाऱ्या 
विद्युत्कर्षुकीय प्रारणाचे अवलोकन करून त्यांचे गुण- 
धर्म जाणन घेण्याचे एक नवे 'तंत्रच त्यांनी निर्माण 
केले. तेच आजकाल अवंकाशसंशोधनात दूरान्वेषण 
म्हणून प्रसिद्धी पावले आहि ी 
- खगोलभौतिकीय पद्धतीने मानवाच्या खगोल- 
विषयक ज्ञानात मोलाची भर घातली जाऊन 
विदववाचे मानचित्र आमूलाग्र बदलून टाकले. विसाव्या 
शतकांतील पहिल्यां तीस वर्षांत ताऱ्यांचे गुणधर्म व 
त्यांचे आकाशगंगेतील संघटन जाणून घेण्यात आले 
पुढल्या पाव शतकात तारकीय उत्क्रांती व विश्वाचे 


खगोलीय भोतिकीं 


प्रसरण -य़ांचा.,अभ्यास -झाला आषण्रि-गेल्या:२५ 
३५:वर्षांत- रेडियोतंत्र-व॒..अवक्ताशय़ाचे: - यांच्या--दारे 
अप्रकाजीय : खगोलविज्ञात्ताची,< वची ;दाळने उघडली 
गेली...या -सर्वांचा थोडक्यात:;-आढावा. घेण्याचा -या 
छेखाचा, उद्देश. आहे- 

ताऱ्यांचे .युणचर्म. 

सुर्य आपल्या सर्वांत जवळचा म्हणजे १५ कोंटी 
किलोमीटर किवा ८$ प्रकाशमिनिंटे अंतरावरचा 

|] 
तारा 'आहे.' त्यामुळे त्याचे गुणधम स्हर्ज जोणता 
येतात. सूर्याचा ' कोणीयं व्यास अर्धा अंश आहे. 
त्यावरून ' त्याचां ज्यांमितीय व्यास १४ लाख 
किलोमीटर 'म्हणजे पृथ्वीच्या १०९ पट निघतों व॑ 
आकारमान पृथ्वीच्या १३ लाख पट भरते. सुर्याच्या 
पृथ्वीवरील आकंषंणावेरून न्यूटनच्या सिद्धान्ता- 
प्रमाणे . त्यांचे वस्तुमान २>९१०* ग्राम म्हणजे 
पंथ्वींच्यां ३३०००० पट आहे असे*समजते. पृथ्वी- 


वरील सवे जीवनक्रिया व हवामानातील घडामोडी 


सूर्याच्या ऊर्जेवर अवलंबून आहेत, हे सत्य वैदिक 
काळापासुन माहीत आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील 
प्रत्येक चोरस॒ सेंटिमीटरवर दर मिनिटात २ कॅलरी 
सौर ऊर्जा पडत असते. त्यावरून सुर्याचा पृष्ठभाग 
याच्या ४६००० पट तौीब्रतेने ऊर्जा फेकोत असून 
स्टीफन व बोल्ट्झ्मन यांच्या नियमाप्रमाणे त्याचे 
पृष्ठगपमान ५८०० अंश केल्व्हिनं आहे, असे स्पष्ट 
होते. सूर्याचे अंगभूत दीप्तिमान ४ > १०१ 
अर्ग प्रतिसेकंद किवो. ४ » १०* मेंगावॉट आहे. 
इतर ताऱ्यांच्या गुणधर्मांची तुलना - कंरण्यांसाठी 
सूर्यासंबंधीची ही माहिती आवश्यक आहे. 

ताऱ्यांचे व्यास काढण्यासाठी -त्यांची अंतरे व 
क्रोणीय _व्यास . मोजावे. लांगतात. ही दोव्ही 


२२ 


कामे अत्यंत दुष्कर आहेत; परंतु त्रिकोणमितीय 
दुक्लंबन पद्धतीने अंतर व मायकेल्सन आणि हॅन- 
बरी- ब्राउन यांच्या व्यतिकरणमापकांनी कोणीय 
व्यास मोजून ताऱ्यांचे. व्यास सूर्याच्या «॑ळ ते ५०० 
पट असतात, असें दिसूंन येते. ताऱ्याचे अंतर व दृश्य 
दीप्तिमान यांवरून त्याचे अंगभूत दीप्तिमान काढता 
येते आणि व्यास मोहीत असल्यांसं स्टीफन-बोल्ट- 
झमन नियमाने त्याचे पृष्ठठपमान समजते. अशा 
रीतीने ताऱ्यांचे पृष्ठपमान २,५०० ते ४०,००० 
अंश केल्व्हिन या टप्प्यात असल्याचे दिसून येते. 
ताऱ्यांचे वस्तुमान काढण्यासाठी तारकायुगुलातील 
तार्‍यांच्या आपसातल्या गुरुत्वाक्षणामुंळे त्यांच्या 
वस्तुमानकेंद्राभोवती होणाऱ्या कक्षा भ्रमणाचा अभ्यास 
करावा लागतो.' शंभर-दीडशे . तारकायुगुलांच्या 
अभ्यासावरून ताऱ्यांचे वस्तुमान सूर्याच्या न ते 
१०० पट असते, असे माहीत झाले आहे. 


तार्‍यांच्या भौतिकी गुणधर्मांत एवढी भिन्नता 
असली, तरी. ७५ टक्के तार्‍यांच्या गुणधर्मांत विशिष्ट 
प्रकारची एकसूत्रता दिसून येते. या तार्‍यांच्या गटाला 
* प्रमुखश्रेणी ' किवा “ लघुतारे ' असे नाव दिले आहे. 
त्यांच्या 0, 5, &, 5, ७, ८, ॥॥ या सात वणं- 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


पटीय वर्गांचे गुणधर्म कोष्टक क्रमांक १ व आकृती 
क्रमांक १ यांत निदिष्ट केळे आहेत. आकृती क्र. १ 
मध्ये डाव्या वरच्या कोपर्‍यापासून उजव्या खालच्या 
कोपर्‍्याकडे जाणार्‍या कर्णावर प्रमुखश्रेणीचे तारे 
सापडतात. त्याशिवाय उजव्या वरच्या कोपऱ्यात 
सुर्याहून शेकडोपट मोठे 'महातारे' व 'महत्तम तारे? 
यांचा एक गट आणि डावीकडे खालच्या कोपर्‍यात 
पृथ्वीच्या आकाराच्या * लघुतम ' ताऱ्यांचा एक गट 
दाखविला आहे. त्यांत अनुक्रमे २ टक्के व २३ टक्के 
तार्‍्यांचा-समावेश होतो; या आकृतीस हरझस्परुंग- 
रसेल आलेख म्हणतात. तारकीय उत्क्रांतीचे स्पष्टी- 
करण करण्यासाठी त्याचा फार उपयोग होतो. ' 


ताऱ्यांचा वर्णपट विशेषत: त्यातील शोषण- 
रेषांची तीब्रता- त्याच्या पृष्ठतपमानावर कसा 
अवलंबून असतो हे मेघनाद साहांनी १९२० मध्ये 
आपल्या विदलन समीकरणाने समजावून सांगितले. 
त्यानंतर वर्णपटावरून ताऱ्यांची मूलतत्त्वोय घटना 
निश्चित करणे शक्‍य झाले. बहुतेक सवे तार्‍्यांत 
७० टक्के हायड्रोजन, २८ टक्के हील्यिम व 
२ टक्के इतर भारी मूलद्रव्ये असतात, हे आता 
सवेमान्य झाले आहे. 


कोष्टक क्रमांक १ : प्रमुखश्रेणीवरील ताऱ्यांचे गुणधर्म 


य ही रंग. पृष्ठ तपमान सूयसापेक्ष | सूर्यसापेक्ष | सूर्यसापेक्ष 
ग्‌ट (अंश केल्व्हिन) | वस्तुमान | त्रिज्या | दीप्तिमान उदाहरण 


। जांभळा | ३५,००० | श्र 


३००००० 


झीटा पपीस 


१०००० | चित्रा 


दत ला _्२या०त्या ताया 
पे | निळा | २०,००० | १७ १० | 


पार्लर पांढरा [४९०० | ३ | २५ ७ "१०,००० | ३ 


खगोलीय भौतिकी 


१०००० 
1 


॒ विक 


*२,०७००० 


४५४०० 


'एष्ठतपमान 


आकृती क्र. १ - हट्टस्प्रुड्ग-रसेल आलेख ( ताऱ्यांचे सूर्येसापेक्ष व्यास गोलाबाहेर व सूरयसापेक्ष 
वंस्तुमांन गोलात दाखविले आहे. गोलांचा आकार व्यासाच्या लोगॅरिथमीय प्रमाणात काढला आहे.) 


ताऱ्यांचे जीवनमरण 

वरील कोष्टकावरून स्पष्ट दिसते की, प्रमुख- 
श्रेणीतील ताऱ्यांच्या 9॥ गटापासून €) गटाकडे 
वस्तुमान वाढते व त्याबरोबर दीप्तिमान, पृष्ठतप- 
माने व त्रिज्या वाढत जातात. त्यांपैकी दीप्तिमान 
सर्वांत जास्त म्हणजे वस्तुमानाच्या धनपटीहून 
अंधिक घातांने वाढते. या वस्तुमाने-दीप्तिमान 
संबंधाचे तार्‍यांच्या अंतरंचनेबद्दळच्या सिद्धान्तातील 
महत्त्व एडिग्टन. यांना प्रेथम समजले. उच्च तप- 
मानोंवरून तारे पूणेतः वायुख्प गोल आहित, हे 
स्पष्ट दिसते. तेव्हा त्यांना द्रवस्थितिक समतोलाचे 


तत्त्व लागू करून त्यातील वस्तुमान वितरण 
काढता येते. ह्यावरून घनता, दाब, तपमान या 
सर्व चलराशी पृष्ठभागापासून केंद्राकडे वाढत 
जातात, असा - निष्कषं निघतो. उदाहरणार्थ, 
आपल्या सूर्याची सरांसरी घनता पाण्याच्या १"४ 
पट असून त्याच्या केंद्रभागाची घनता पाण्याच्या 
शंभरपट आहे. तसेच वरील सवे थरांचे वजन 
लक्षात घेता केंद्रीय दाब पृथ्वीवरील वातावरणांच्या 
दाबापेक्षा १०० अब्जपट निघतो आणि आदश 
वायूचे समीकरण वापरून केंद्रतपमान १३ कोटी 
अंश केल्व्हिन येते. याच पद्धतीने सर्वात छोट्या 


२8 र 


१॥ ताऱ्यांचे. केंद्रतपमान १ कोटी व सर्वांत भारी 
0-तार्‍्यांचे..केंद्रतपमाल ३ कोटी अंश केल्व्हिन 
निघते. एकंदरीत सरवेच प्रमुखश्रेणीवरील ताऱ्यांचे 
केंद्रतपमान १ ते. ३ कोटी अंश. केल्व्हिन या 
दरम्यान असते. या गोष्टीचे विशेष महत्त्व हे 
की, या तपमानात चार हायड्रोजन अणूंचे उन्मीलन 
होऊन एक हीलियम अणू तयार होण्याच्या भणु- 
गर्भीय प्रक्रिया चालू शकतात, असे १९३९ साली 
बेथे यांनी दाखविले. त्यात ०.७ टक्के पदार्थांचा 
नाशं. होऊन आइन्स्टाइनच्या ४. > ॥८2 या 
सूत्राप्रमाणे प्रचंड ऊर्जा निर्माण होते. हेच तार्‍यांच्या 
स्वंयंप्रकाशाचे रहस्य होय. तपमानाच्या ४ ते १८ 
अशा उच्च घाताच्या प्रमाणात अणुगर्भीय ऊर्जा 
उत्पन्न होते . आणि केंद्रतपमान तार्‍याच्या वस्तु- 
मानाबरोबर वाढते म्हणून वस्तुमानाबरोबर दीप्ति- 
मान वाढणे क्रमप्राप्त होते. अश्या रीतीने वस्तुमान- 
दीप्तिमान संबंधांचे स्पष्टीकरण मिळते. 


हायड्रोजन उन्मीलनाचा ऊर्जाश्रोत सूर्यास १०० 
अब्ज वर्षे पुरू शकतो; परंतु.या अणुगर्मीय प्रक्रियांस 
लांगणारे कोट्यवधी अंशांचे तपमान केंद्राजवळील 
१० टक्के भागातच लाभते म्हणून सूर्याची प्रमुख- 
श्रेणीवरील पूण आयुमर्यादा १० अब्ज वर्ष येते. 
त्यापैकी ४. अव्ज वर्षे पुणं :झाली-असून ५३ अन्ज 


वर्षे अजून बाकी आहेत. मांनवास हा काळ अनंत 


वाटणे साहजिक आहे. 


सूर्याचा प्रमुखश्रेणीवर येण्यापुर्वीचा व त्यानंतरचा 
आयुष्यक्रम जाणून घेण्यासाठी त्याहून जलद गतीने 
विकास पावणार्‍या भारी तार्‍यांकडे लक्ष द्यावे लागते. 
सूर्यापेक्षा १० ते ४० पट भारी ऊंष्ण निळे 0व 5 
तोरे सुर्याच्या ५,००० ते ३,००,००० पटींनी अधिकं 
ऊर्जा फेकतात. याचा अर्थ त्यांच्यातील १० ते ४० 
पट हायड्रोंजंनचे इंधन ५,००० ते ३,००,००० 
पटींच्या वेगाने खर्च होत आहे. तेव्हा उघळंपट्टी 
करणाऱ्या श्रीमंत माणसाप्रमाणे ते आपली पुंजी 
वारेमाप खर्च करून लवकर दिवाळे वाजवणारे तारे 
आहेत. यां सोंध्या हिशेबाप्रमांणे प्रमुखश्रेणीतील 3 
ताऱ्यांची आयुमर्यादा तें २ कोटी वर्षे व 0 
ताऱ्यांची .२५-३० लोंख वर्षे इतकी अल्प असते. 
म्हणून त्यांना, तरुण तारे म्हणून ओळखले जाते. 


नेवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


उच्च दीप्तिमानाचे उष्ण निळे तरुण तारे मृग 
नक्षत्रातील ' ओरायन ' अंभ्रिंका व' मोनोसिरॉस 
नक्षत्रातीलं “ गुलाबपुष्प ( रोझेट ) ' अभ्रिका 
यांसारख्या आंतरतारकोय अवकाशातील मोठ्या 
वायुधूलिमेधांत सापडतात. त्यांच्या छायाचित्रांकडे 
पाहिले म्हणजे आई व मुलाच्या संबंधाची आठवण 
होते व प्रखरप्रकाशी उष्ण निळे तारे वायुधूंलि- 
मेघांतच उत्पन्न होतात, हे तकेसंगत वाटते. आंतर- 
तारकीय परिस्थितीत साधारण १००० सूर्यवस्तु- 
मानाचा. वायुधूलिमेघ स्वतःच्या गुरुत्वाकषंणामुळे 
आकुंचन पावू लागतो. नंतर त्यांचे लहानमोठे 
तार्‍यांच्या वस्तुमानाचे तुकडे पडून प्रत्येक तुकडा 
स्वतंत्रपणे आकुंचन पावतो. आकुंचनात प्रपातीय 
विद्युत्जनित्रात होते त्याप्रमाणे स्थितिनियमित ऊर्जेचे 
गतिनियमित ऊर्जेत रूपांतर होते. त्यामुळे त्या 
गोलाचे तपमान वाढू लागते व पृष्ठतपमान दोन- 
तीन हजार अंश केल्व्हिन झाले म्हणजे तो चमक 
लागतो, अशा रीतीने ताऱ्याचा जन्म होतो. गोलाचा 
कोणीय संवेग जास्त असल्यास सुट्या तार्‍याच्या 
ऐवजी तारकायुगुल किंवा ग्रहमाला उत्पन्न होते. 

ताऱ्याचा जन्म झाल्यावर सुरुवातीला बाल्य- 


, काळात तो आकुंचन पावत राहून त्याचे केंद्रतपमान 


वाढत जाते आणि ते १ कोटी अं्यांपर्यंत पोहोचले 
म्हणजे त्यात, हायड्रोजनचे हीलियममध्ये रूपांतर 
करणाऱ्या. प्रक्रिया सुरू होतात, आता तार्‍याला 
चमकत राहण्यासाठी आकुंचनाचा भाधार घ्यावा 
लागत नाही व त्तो शांतपणे. आपल्या 

अणुभट्टीचा उपयोग करीत राहूतो. हीच त्याची 
सर्वांत जास्त काळ॑ टिकणारी प्रमुखश्रेणीवरील 
प्रौढावस्था होय. या प्रौढावस्थेच्या मानाने ताऱ्याचा 
बाल्यकाळ शंभर ते हजार पटींनी कमी भसतो. 
उदाहरणाथ, आपल्या सूर्याचा बाल्यकाळ केवळ ४ 
कोटी वर्षांचा होता तो आकृती क्रमांक १ मध्ये 
* कल. ' या बाणरेषेत्रे दालविला आहे. पुढील 'खग' 
या प्रौढ काळात ताऱ्याचे दीप्तिमान थोडेच वाढते. 


तारे आयुष्याचा सर्वांत अधिक काळ प्रमुखश्रेणीवर 


धाढवत असल्यामुळे आपल्याला सर्वांत अधिक 

(७५ टक्के) तारे प्रमुखश्रेणीवर सापडतात. 
तार्‍याच्या केंद्राजवळील क भाग पुर्णपणे हीलि- 

यममध्ये . रूपांतरित झाल्यावर तार्‍याच्या रचनेत 


ज्वा 


खगोलीय भौतिकी 


आमूलाग्र बदल होतो, असे शोनबर्ग व चंद्रशेखर 
यांनी निदरक्षनास आणले. त्यानंतर हायड्रोजनचे 
इंधन संपुष्टात आल्यामुळे ताऱ्याचा गाभा आकुंचन 
पावतो व बाहेरील भाग फुगतो. अश्या रीतीने 
*गघं' या मार्गाने तो महत्तर व महंत्तम तार्‍्यांत 
परिवतित होतो. आणखी ५५३१ अन्ज वर्षांनी 
आपला सूयेही एक महातारा होईल व पृथ्वी त्यांच्या 
पोटात गडप होईल. या अवस्थेत ताऱ्याची फार जलद 
उत्क्रांती होते. आकुंचनामुळे केंद्रत॑पमांन वाढत 
जाते. ते १० कोटी अंश केल्व्हिन झाले म्हणजे ३ 
हीलियम अणू मिळून एक काबन अणू बनण्याची 
प्रक्रिया चालू होते. तपमान आणखी वाढलें म्हणजे 
कार्बैनमध्ये हीलियम मिळून ऑक्सिजन, त्यापासून 
नियॉन असे एकामागून एक भारी अणू तयार होत 
जातात. केंद्रतपमान १ अब्ज अंश केल्व्हिन झाले 
म्हणजे सर्वांत टिकाऊ लोह अणूंची निमिती होते व 
न्यूट्रॉनांचे उत्पादन सुरू होते. यूट्रॉनांच्या माऱ्यामुळे 
२५४ अणुभार असलेल्या कॅलिफोनियमपर्येतची सवे 
भारी मूलद्रव्ये तयार होतात. पृथ्वीवर व आपल्या 
शरीरात असलेले सर्वे भारी अणू असेच पूर्वी होऊन 
गलेल्या तार्‍यांच्या केंद्रभागात पक्व झाले आहेत. 
या अणुगर्भी प्रक्रियांत ऊर्जा इतकी मोठ्या प्रमा- 
णात व जलद गतीने उत्पन्न होते की, ताऱ्याचा 
स्फोट होणे अपरिहार्य ठरते व ताऱ्याच्या वस्तुमाना- 
प्रमाणे त्याचा तीन प्रकारे शेवट होतो. 

दोन सूर्यवस्तुमानापेक्षा कमी भारी ताऱ्यांचे 
नवताऱयांच्या (नोव्हा) रूपात लहान लहान स्फोट 
होऊन त्याचे आवरण बाहेर फेकले जाते. अशा 
:रीतीने प्रसरण पावून आंतरतारकीय अवकाझात 
विलीन होणाऱ्या बिंबाग्रिका बनेतात व शेवटी १ 
ते १० लाख ग्राम/घन सेंटीमीटर या घततेचा गाभा 
शिल्लक राहतो, तोच लघुतम तारा होय. व्याधाचा 
सहचर अशाच प्रकारचा लघुतम तारा आहे. त्यातोल 
आगपेटीभर पदार्थाचे वजन पृथ्वीवर एक टन भरेल. 
लघुतम ताऱ्यांच्या समतोलाचा विचार करून 
चंद्रशेखरांनी असे प्रस्थापित केले की, त्यांचे वस्तुमान 
१.४ सूयंबस्तुमानापेक्षा अधिक असू शकत नाही. 
याच चंद्रशेखर सीमेच्या प्रस्थापनेसाठी त्यांना नोबेल 
पुरस्कार मिळाला आहे. महातार्‍याच्या अवस्थेतून 
लघुतम ताऱ्याकडे होणारी वाटचाल आकृती क्र. १ 

न. भा. ४ 


२५ 


मध्ये ' घचटत या रेषेने दाखविली आहे. त्यात 
८ घच' या भागात स्पंदमान तारे व 'चट* या 
भागात वुल्फराये तारे आणि बिंबाभ्रिका हे जुन्या 
ताऱ्यांचे प्रकार आढळतात. . .. आ 

दोन सूर्यवस्तुमानाहून अधिक व पाच, सूर्यवस्तु-. 
मानाहून कमी भारी ताऱ्यांचा, प्रचंड स्फोट. होऊन 
ते अतिदीप्त नवतारे (सुपरनोव्ह!) बनतात. त्या 
वेळी त्यांचे दीप्तिमान संपूणे तारामंडळापेक्षा जास्त 
होते. ताऱ्याचे संपुर्ण बाह्य आवरण आसमंतात. 
उधळले जाते आणि केंद्रभागी एक लाख अब्जपट 
घन्नतेचा व २० किलोमीटर व्यासाचा न्यूट्रॉन तारा 
शिल्लक राहतो. न्यूट्रॉन तार्‍याच्या .' वस्तुमानालाही, 
२ ते ३ सूर्यवस्तुमानाची सीमा असते. पाच सूर्य- 
वस्तुमानाहून भारी ताऱ्यांचा स्फोट इतका जोरदार 
असतो की, गाभ्याचा अंत:स्फोट होऊन त्याचे असीम 
आकुंचन होते व शेवटी त्याच्या पृष्ठभागावरून 
प्रारणसुद्धा बाहेर पडू शकत नाही; अज्ञा रीतीने 
ते अदृश्य होतात म्हणून त्यांना “ कृष्णविवर ' असे 
नाव मिळाले आहे. लघुतम ताऱ्यांचा शोध या 
शतकाच्या सुरुवातीस लागला. न्यूट्रॉन तारे आणि 
कृष्णविवर यांबद्दलचे संशोधन अप्रकाशीय विदुत्क- 
षुकीय प्रारणाच्या वेधांमुळे कसे झाले ते पुढे पाहू. 
आकाशगंगेची रचना 

निरभ्र रात्री आपल्याला एका वेळी दोन ते तीन 
हजार तारे दिसतात व दोन्ही गोलाधे मिळून दृश्य 
ताऱ्यांची संख्या पाच हजारापर्यंत होईल. यांशिवाय 
आकाह्षात आपल्याला एक महावर्तुळाकृती पांढरा 
पट्टा दिसतो, त्याला आकाशगंगा म्हणतात. 
दुबिणीतून पाहिले असता ताऱ्यांची संख्या प्रमुख 
भिंग किवा आरक्याच्या व्यासाबरोबर वाढत जाते. 
कारण आपल्याला अधिक मंद म्हणजेच अधिक 
दूरचे तारे दिसतात. या दूरच्या मंद ताऱ्यांची 
संख्या आकाशगंगेकडे वाढत जाते. यावरून आकाश- 
गंगा म्हणजे एक मोठे तारामंडळ आहे, हे स्पष्ट 
होते. आकाशगंगेचा महावर्तुळीय आकार आपला 
सूर्य तिच्या मध्यपातळीत- स्थित आहे हे स्पष्ट 
करतो. निरनिराळ्या प्रतींच्या ताऱ्यांची . मोजंणी 
करून आकाशगंगेतील ताऱ्यांचे वितरण ,आजंमाव- 
ण्याचा पहिला प्रयत्न हर्शेल यांनी अठराव्या शेत- 
कात केला. या. पद्धतीत !एक. आडचरप, काहे; असे 


अनुक्रमणिका 


स्क्वे नवभारत ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


१९३० मध्ये ट्ॅप्कर यांना दिसुन आले. ती. अशी अभ्यासिलेल्या गोलाकार तारकासमूहांच्या वित- 
की, आंतरतारकीय अवकाशात पोकळी नसून तेथेही रणावरून आपला. सूर्य आकाशगंगेच्या केंद्रभागी 
वायू व धूलिकण अत्यंत विरळावस्थेत ( दर घन नसून त्रिज्येच्या, २/५ अंतरावर स्थित आहे, असे 
सेंटीमीटरात १ ते १० अणू) विखुरले आहेत. समजते. त्यामुळेच केंद्राच्या दिशेतील धनुर्‌ रा्ी- 
त्यांचे - मेंघ ' आपल्याला ओरायन अभ्रिकेसारख्या कडे आकाझगंगा अधिक रुंद व तेजस्वी दिसते. 
सतेजे व त्रिशंकूजवळींळ “ कोलसॅक ' सारख्या तर उलट्या. म्हणजे मृगशीष नक्षत्राच्या - दिशेत 
कृष्ण अंभ्रिकांच्या रूपांत दिसतात. या आंतरतार- ती मंद व कमी रुंद दिसते.. आकाशगंगेचे केंद्र 
कीय पदार्थांमुळे ताऱ्यांचे तेज नेहमीच्या व्यस्तवर्गीय आपल्यांपासून ३०००० प्रकाशवषे अंतरावर 
नियमापेक्षा अधिक मंदावते व त्यांचा रंग अंतरा- असून. तिचा . व्यास १ लाख प्रकाशवर्षाहन अधिक 
बरोबर अधिकाधिक लाल होतो. या गोष्टी लक्षात आहे. - । 
घेऊनच ताऱ्यांचे वितरण आजमावावे लागते. आकाशगंगा आकाशभर पसरलेली नसून ती 
त्यावरून". आणि शाप्छे यांनी १९१८ मध्ये पट्ट्याच्या रूपात दिसते, त्या अर्थी तिचा आकार 


4*>०७७५०..... 
09 तळकट जा *.<._ - ०* 
७०”_,. > ० “<<. 
ळ्‌ >“ यू 0 : *< नट 
६. त त 
ज्र “शी ह हल. त्य व श २ 
७>> २ ० '५ 
(, य 
ह र 1 ळू श्र ष्‌ 
५1/ ण्य णम ल * 
(* आल्य << 
/्ठ/ ज्र ग्र“ ० जड व क श 
1 /ँ 4 ण्झि न्या $ ध । 
१ / पले, 2. ठच ० 
ही. > हवन 3 0 ० । 
। | स्त स्य ९ (9 | ह 
स्स (0-६. <- । 
| स्स्स ळा र 
| 1 फिप््कवस्स्कल््कतल््त्र्ये>>>्माळ । 
| र्‍ े 
०७ _ २ न 1 क| 
। १ क 6 क - 
५ 
क २ न न्ट / / 
९ २ ९ % न्न्ट » / 
१ न थर ठ त */ 
औ र क >” ह. 
* ण १" ०. > >“ सी - ० “€ 
ज्र दक र्ट 
२. ह 
का _ _- ह 


न्हा 
*५-- >>> 


भाक्ेती क्र. २ > भाकाशगंगेत तार्‍यांचें व ०! या चिन्हाने दाखविलेल्या ' तारका 
भमूहांचे वितरण. % सूर्याचे स्थान आहे व मधली काळी रेघ आंतरतारकीय पदार्थाची पातळी दाखविते 
सू्याजवळ ताऱ्यांची संख्याघनंता १ मानल्यास केंद्राजवळील काळ्या भागात ती १० हून अधिक, 
त्याबाहेरीळ. पांढर्‍यां भागात १ ते १०, त्यानंतरच्या रेखांकित भागात १तेवक्व सर्वात बाहेरील 
ह 3 भत््पात-दृठहून कभी' आहे, 


खगोलीय भौतिकी 


पुर्ण गोळ नसून चपट्या तबकडीसारखा आहे असा 
निष्कषे निघतो. एखाद्या बहिर्गोल भिंगाप्रमाणे 
तिची जाडी मध्यभागी अधिक म्हणजे ५००० 
प्रकाशवर्षे व सुर्याच्या आसमंतात केवळ १००० 
प्रकाशवर्षे आहे. आकाशगंगा चपटी असण्याचे कारण 
तिचे अक्षभ्रमण होय, याचा शोध ऊर्टे यांनी 
१९२७ मध्ये लावला. आकाडागंगेचे अक्षभ्रमण घन- 
फ्दार्थाच्या चकतीसारखे सर्व दुर सारखे नसून 


२७ 


ग्रहांच्या गतीप्रमाणे केंद्राजवळ अधिक आंहे व 
जसजसे दूर जावे तसे ते कमी होत जाते...आपला 
सूर्य आकाशगंगेच्या केंद्राभोवती .२५० किलोमीटर 
प्रतिसेकंद म्हणजे पृथ्वी सूर्याभोवती' फिरते त्यापेक्षा 
आठपट वेगाने फिरत आहे; परंतु त्याचे. केंद्रांतर 
मोठे असल्यामुळे त्याला केंद्राभोवती. प्रदक्षिणा 
करण्यास २० कोटी वर्षे लागतात; या. कालमानास 
गांगेय वर्ष म्हणतात. 


1०१५८८ वट 
१30 /2 


147 


ठ27 


आकृती क्र. ३ - २९१ सेंमी. तरंगलांबीच्या रेडियोवेधांनी निड्चित केलेली आकाशगंगेची 
चक्रभुजीय रचना : -१. दहा हजार प्रकाशवर्षे अंतरावरील प्रसरणकारी भुजा, २. नॉर्मा-स्कूटम 
भुजा, ३. सॅजिटॅरिय भुजा, ४. ओरायन भुजा, ५. पर्सेऊस भुजा, ६. सुदूर.भुजा. 


टॅ 


सवे तारे व आंतरतारकीय पदार्थ आकाशगंगेच्या 
अक्षत्रमणात भाग घेतात म्हणूनच कुंभाराच्या 
चाकावरील मातीप्रमाणे ते एका पातळीत फिरत 
आहेत. परंतु गोलाकार. तारकासमूह या अक्ष भ्रम- 
णात भाग घेत नाहीत म्हणून भाकृती क्रमांक २ 
मध्ये दाखविल्याप्रमाणे ती आकाशगंगेभोवती 
प्रभावळीसारखी सर्वे बाजूंस ' पसरली आहेत. 
आकाडहगंगेतच वास्तव्य असल्यामुळे आपल्याला 
तिचे छायाचित्र घेता येत नाही. पण बाहेर जाऊन 


तिच्याकडे पाहिले तर ती कशी दिसेल ते आकृती 
क्रमांक २ व ३ मध्ये दाखविले आहे.. क्रमांक २ चे 
चित्र आकाशगंगेच्या विषुववृत्ती, पातळीतील 
बिंदूवरून व क्रमांक ३ चे. तिच्या धुवाक्षावरील 
बिंदूवरून घेतली आहे, असे समजावे. आकृती क्र. 
३ मध्ये बिशेष करून चक्रभुजांची ठेवण दिसते. 
सर्वांत जुने १०-१२ अब्ज वर्ष वयाचे तारे गोला- 
कार तारकासमूहात म्हणजे किरीट भागात व 
सर्वांत तरुण €) व 8 तारे व आंतरतारकीय पदार्थ 
आकाशगंगेच्या मध्यपातळीत व तेही चक्रभुजांत 
सापडतात. केंद्रभागाच्या सूर्यावरील आकर्षेणावरून 
गुरुत्वाकषेण सिद्धान्ताने आकाशगंगेचे वस्तुमान २०० 
अब्ज सूयवस्तुमानाहन जास्त निघते आणि तारे 
सरासरी मानाने सूर्याएवढेच मानल्यास २०० अब्ज 
ही आकाशगंगेतील ताऱ्यांची संख्या होते. 


भवंभारते 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


ब्रसरणझील तारामंडळांचे विश्व 


अँड्रोमीडा नक्षत्रात एक चक्रभुजीय अभ्रिका 
दिसते. दक्षिण गोलार्धात मॅगेलनचे मेघ म्हणून 
प्रसिद्ध असलेले दोन प्रकाशपुंज दिसतात. मोठ्या 
दुबिणींनी घेतलेल्या छायाचित्रात अश्याच लाखो 
अभ्रिका सापडतात. त्यांचा आकाशगंगेतच समावेश 
होतो का, असा या' शतकाच्या सुरुवातीस प्रश्‍न पडला 
होता. अँड्रोमीडा अभ्रिकेतील सेफीड ' जातीच्या 
परिवतनशील ताऱ्यांचा अभ्यास करून ती अभ्रिका 
आकाशगंगेच्या बाहेर आहे, असे हबल यांनी १९२३ 
मध्ये प्रथम दाखविले. त्यावरून या सर्वे अभ्रिका 
म्हणजे आकाशगंगेसारखीच अब्जो' तारे असलेली 
तारामंडळेच आहेत, असे सिद्ध होते. ही द्वीपरूप 
तारामंडळेच विश्वाचे प्रमुख घटक होत. त्यांचेही' 
गुणधर्म खगोलीय भौतिकीच्या पद्धतीने समजतात. 


सर्वे दिश्यांत तारामंडळांचे वितरण एकसमान 
आढळते. केवळ आकाशगंगेच्या पातळीत आंतर- 
तारकीय अवकाशातील पदार्थाच्या प्रकाशशोषणामुळे 
त्या भागात तारामंडळे दुमिळ आहेत. तारामंडळांचे 
सवे दिश्यांत एकसमान वितरण दिसते, यावरून 
त्यांची अवकाशातील संख्याघनता सवेंदूर सारखीच 
आहे, असे अनुमान निघते. विश्‍व अनंत असेल, तर 
आकाशाचा प्रत्येक कोपरा तारामंडळांनी व्याप्त 
होईल म्हणून सर्व आकाझ् तेजोमय दिसले पाहिजे 


खगोलीय भौतिकी 


असे ओल्बेर यांनी सुचविले व वस्तुस्थिती भिन्न 
का आहे, असा प्रश्‍न उत्पन्न केला. याला ओल्बेर 
यांचा यक्षप्रश्‍न म्हणतात. त्याचे उत्तर हबल यांनी 
१९२९ मध्ये लावलेल्या विशवप्रसरणाच्या शोधात 
सापडले. न 

सवच तारामंडळे आपल्यापासून दूर जात आहेत 
व त्यांचा दुर जाण्याचा वेग त्यांच्या अंतराच्या 
समप्रमाणात वाढतो असे हबल यांना दिसून आले, 
ते आकृती क्रमांक ४ मध्ये दाखविले आहे. याला 
हबलचा नियम म्हणतात. त्यावरून विश्‍व प्रसरण 
पावत आहे, असा निष्कर्ष निघतो. हबल नियमा- 
प्रमाणे १५ ते २० अब्ज प्रकाशवर्षे अंतरावर तारा- 
मंडळाचा दूर जाण्याचा वेग प्रकाशवेगाएवढा होईल. 
त्यामुळे त्याहून अधिक अंतरावरची तारामंडळे 
आपल्याला दिसू शकत नाही. शिवाय दूरच्या तारा- 
मंडळांच्या प्रकाशयाचे डॉप्लर परिणामाने रक्‍तीभवन 
झाल्यामुळे ती अधिक मंद दिसतात.. अशा रीतीने 
दृश्य विदवाला सीमा पडून आकाल्य तेजोमय न 
दिसता अंधकारमय दिसते. 

विश्वाचे प्रसरण उलटविल्यास सर्वेच तारामंडळे 
१५ ते २० अब्ज वर्षांपूर्वी एका बिंदूत जमा झाली 
होती असे म्हणता येईल. त्या वेळी विश्‍वातील सारा 
पदा्थे एकवटून अत्यंत दाटीने एका ठिकाणी जमा 
झाला होता व त्याचे तपमान अत्युच्च होते. या 
एकमेवाद्वितीय पदार्थास लेमत्र याने “ मूलांड ' व 
गॅमो यांनी ' यीलम ' म्हटले आहे. या पदार्थात 
काही कारणांमुळे मोठा स्फोट झाला व त्याचे तुकडे 
पडून एकमेकांपासून दूर जाऊ लागले, तेच तारा- 
मंडळांच्या रूपात आपल्याला किसित आहेत. या 
घटनाचक्रास 'महत्स्फोट सिद्धान्त” म्हणतात. सुरु- 
वातीस अत्युच्च तपमानामुळे सवं ऊर्जा प्रारणाच्या 
रूपात होती. पुढे प्रसरणामुळे ती थंड होऊंन तिचे 


प्रोट्रॉन व इलेक्ट्रॉन यांच्यात रूपांतर झाले. त्यां- 


पासून ७५ टक्के हायड्रोजन व २५ टक्के हीलियंम 
अणू तयार झाले. प्रसरण पावत असताना घनता- 
भिन्नतेंमुळे प्रसरण पावणाऱ्या या पदार्थाची शकले 
होऊन त्यांची तांरामंडळे बनली. पुढे तारामंडळात 
तारे उत्पन्न झाले ब वरं वर्णन केल्याप्रमाणे 
त्यांच्या केंद्र भागात भारी मूलद्रव्ये तयार झाली. 
अति-उत्क्रांत ताऱ्यांचे स्फोट होऊन ती मूलद्रव्ये 


२९ 


आंतरतारकीय अवकाह्यात फेकली गेली. त्यांपासून 
नव्या पिढीचे सुयेसदृद्य तारे तयार झाले, असा 
उत्क्रांतिक्रम समजतो. : . 

विश्वाचे प्रसरण होत असल्यामुळे त्याची घनता 
कमी होत जाऊन शेवटी ते रिकामे होईल. असे 
दिसते. ते टाळण्यासाठी हॉईल व नारळीकर यांनी 
१९६०च्या सुमारास निरंतर स्थितीचा सिद्धान्त 
मांडला व त्याला सवसाधारण सापेक्षता सिद्धांताची 
बैठक दिली. या सिद्धांतात कमी होत जाणारी 
घनता भरून काढण्यासाठी शून्यातुन हायड्रोजन अणू 
उत्पन्न होत जातात, असे मानावे लागते. 

विश्वाच्या भवितव्याबद्दद आणखी एक कल्पना 
करता येते. विश्‍वात भरपूर द्रव्य असल्यास त्याच्या 
गुरत्वाकर्षणामुळे विश्वाचे प्रसरण थांबून ते आकु- 
चन पावू शकेल: आकुंचनाने सर्वे पदाथ एकत्रित 
झाल्यावर त्याचा स्फोट होऊन विश्‍व पुन्हा प्रसरण 
पावू लागेल. अश्या रीतीने प्रसरण-आकुंचनाची 
आवतंने दाखविणारे स्पंदनशील विश्‍वचित्र तयार 
होते. 

महत्स्फोट सिद्धांत, निरंतर स्थितीचा सिद्धांत व 
स्पंदनशील विश्वाचा सिद्धांत अनुक्रमे स्थ्रिश्‍चन, 
चिनी व भारतीय कल्पनांशी जुळतात. वस्तुस्थिती 
काय आहे हा प्रश्‍न, त्याचप्रमाणे ताऱ्यांची शेव- 
टची अवस्था, आकाशगंगेतील चक्रभुजांची ठेवण 
इत्यादी बरेच प्रश्‍न तीस वर्षांपुर्वी अनुत्तरित होते. 
रेडिगओोलहरी, नीलातीत प्रारण, क्ष व गॅमा किरणे 
यांच्या अवलोकनाने नवी माहिती मिळाल्यावर या 
बाबतीतले आपले ज्ञान बरेच वाढले आहे, त्यांचा 
आता विचार करू. 


अप्रकाशीय खगोलविक्षान 

१९३१ मध्ये काले जान्स्की यांनी आकाशगांगेय 
रेडिओप्रारणाचा शोध लावला, तेव्हा रेडिओखगोल- 
विज्ञानाची सुरुवात झाली. तोपर्यंत खगोलीय ज्योती- 
पासून येणाऱ्या दृश्य प्रकाशाचेच अवलोकन होत असे. 
विदयुत्कर्षुकीय प्रारणाची ही नवी खिडकी उघडल्या- 
मुळे खगोलविज्ञानाच्या सर्वच शाखांचा नवा विकास 
झाला. सौर कुटुंबात सूर्यावर उद्रेकसमयी निघणाऱ्या 
तीव्र रेडिओलह्रींच्या द्वारे सूर्याच्या वातावरणांत 
घडणाऱ्या प्लाझ्माद्रवीय घटनांचा अभ्यास करता 


३० 


येऊ लागला, १० लाख तपमान असलेल्या सूर्यकिरी- 
टाचे ग्रहण नसताना अवलोकन करता येऊ लागले, 
ग्रहाचे अक्षभ्रमण व त्यांचें पृष्ठठपपमान गुरूचे कर्ष- 
-कोय क्षेत्र व उल्काखंडाच्या कक्षा इत्यादी कित्येक 
गोष्टींबद्दल माहिती मिळाली. आकाशगंगेत अतिदीप्त 
नवतार्‍्यांच्या अवशेषांतून निघणार्‍या सिंक्रोट्रॉन 
प्रारणाचा शोध लागला व तरुण ऊष्ण तार्‍यांजव- 
ळच्या विदलित हायड्रोजन अणूंच्या क्षेत्रातील परि- 
स्थितीचे ज्ञान झाले. १९५१ मध्ये २१ सेंटिमीटर 
तरंगलांबीच्या अविदलित हायड्रोजन अणूंच्या उत्स- 
जेन रेषेचे अवलोकन होऊन आकाझगंगेचे अक्षभ्रमण, 
तिच्यातील वस्तुमानवितरण व चक्रभुजीय रचना 
यांचा अभ्यास शक्‍य झाला. त्यावरून काढता आलेले 
आकाशगंगेचे चित्रच आकृती क्रमांक ३ मध्ये दाख- 
विले आहे. आकादगंगेच्या किरीट भागातूनही 
रेडिओ प्रारण निघते, त्याच्या अवलोकनाने आकाश- 
गंगेचे वस्तुमान पूर्वी वाटत होते त्यापेक्षा बरेच 
अधिक आहे असे समजले. १९६३ नंतर मिलिमीटर 
तरंगलांबीच्या शोषणरेषांद्वारे आंतरतारकीय अव- 
काशात बाष्प, अमोनिया, अल्कोहॉल, फॉर्माल्डि- 
हाइड इत्यादी अणुसंयुगे सापडली; त्यामुळे विश्‍वात 
कोठेही योग्य परिस्थिती असल्यास जीवोत्पत्ती 
होऊ शकते, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष निघाला. 
आाकाडगंगेप्रमाणेच इतर तारामंडळेही रेडिओ- 
ऊर्जा उत्सर्जन करतात. त्यांपैकी काहींचे रेडिओ- 
दीप्तिमान साधारण तारामंडळांपेक्षा शंभर ते 
एक कोटीपट असते, त्यांना रेडिओ तारामंडळे 
म्हणतात. त्यांच्याहन १००ते १००० पट अधिक 
ऊर्जा फेकणारे परंतु छायाचित्रात तार्‍यांसारखे 
बिदुर्ष दिसणारे रेडिओस्त्रोते १९६३ मध्ये 
सापडले, त्यांना * क्वासार म्हणतात. क्वासारांचा 
दुर जाण्याचा वेग प्रकाशवेगाच्या ०.२ ते ०.९ पट 
आहे, असे दिसून आल्यावर त्यांना विशवस्थिति- 
शास्त्रात विशेष महृत्त्व प्राप्त झाले. कारण त्याचा 
अ्थे ते दृश्य विश्वाच्या सीमेजवळ स्थित आहेत, 
असा होतो. तेव्हा त्यांच्या अभ्यासाने विश्वाची 
पुर्वेस्थिती व पुढील विकास यांचे निश्चित अनुमान 
करता येऊ शकते; परंतु त्यांच्या प्रचंड ऊर्जेचे 
रहस्य अजून उल्गडले नाही, त्यामुळे अडचणी 
येतात. १० कोटी सूर्यवस्तुमानाच्या कृष्णविवरात 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


गडप होणार्‍या पदार्थापासुनच एवढी ऊर्जा उत्पन्न 
होऊ शकते, असे एक मत आहे. 

१९६५ मध्ये पेंझियास आणि वुइल्यम्स यांनी 
अवलोकन केलेले १ मिलिमीटर ते २० सेंटिमीटर 
तरंगलांबीचे ३ अंश केल्व्हिन तपमानाचे प्राइव- 
प्रारण हा विश्‍वस्थितिशास्त्रदृष्ट्या फार महत्त्वाचा 
शोध होय. कारण हे प्रारण म्हणजे महत्स्फोटाच्या 
सुरवातीस १० अव्ज अंश तपमानी प्रारणाचा थंड 
झालेला उर्वरित भाग आहे, असे मानण्यास जागा 
आहे त्यामुळे निरंतर स्थितीच्या सिद्धान्ताऐवजी 
महत्स्फोट सिद्धान्तास पुष्टी मिळते. 

रेडिओखगोलविज्ञानाचा आणखी एक महत्त्वाचा 
शोध १९६८ मध्ये लागला, तो म्हणजे ' पल्सार ' 
ताऱ्यांचा, ०.३ ते ३-४ सेकंद आवतंकालाचे स्पंद 
फेकणारे हे स्त्रोत म्हणजे पुर्वी भाकित केलेले 
न्यूट्रॉन तारेच होत, असे माहीत झाले आहे. 
१०५४ मध्ये चिनी लोकांनी भर दिवसा पाहिलेल्या 
अतिदीप्त नवतार्‍याचे अवशेष क्रॅब आअश्रिकेच्या 
रूपात आपल्याला दिसतात. क्रॅब अभ्रिकेच्या 
केंद्रस्थानी एक पल्सार सापडला आहे. तो अक्षश्रमण 
करणारा व १ हजार अब्ज गौस कर्षुकीय क्षेत्र 
असणारा न्यूट्रॉन तारा आहे, हे आता निश्‍चित 
झाले आहे. पल्सारांचे एक युगुल्ही सापडले आहे, 
त्याच्या कक्षाभ्रमणावरून आईइन्स्टाइनचा सर्व- 
साधारण ( व्यापक ) सापेक्षता सिद्धान्त तपासून 
पाहण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. 

गेल्या पाव शतकात रॉकेट व उपग्रह यांचे तंत्र 
विकसित झाल्यापासून उपारुण, नीलातीत, क्ष- 
किरण व गॅमा-किरण या पृथ्वीच्या वातावरणात 
शोषल्या अणार्‍या विद्युत्कर्षुकीय प्रारणांचे अवलोकन 
शक्‍य झाले आहे. उपारुण वेधांच्या साहाय्याने 
नुकतीच होऊ घातलेली ५०० ते १००० अंश 
केल्व्हिन तपमानाची ताराबीजे पाहण्यात आली 
आहेत आणि अगदी अलीकडे अभिजित तार्‍याच्या 
भोवती ज्यातून आपला सूर्ये व ग्रहमाला उत्पन्न 
झाली तशीच एक अभ्रिका आहे, असे दिसून आले. 
क्ष-किरण स्त्रोतात लघुतम व न्यूट्रॉन तार्‍यांसारख्या 
धथनतम ताऱ्यांचा समावेश असलेली तारकायगले 
आढळतात. त्यांचा दुसरा घटक बहुधा भारी वस्तु- 


मानाचा उत्क्रांत अवस्थेतील तारा असतो. हायड़रोजन 


खगोलीय भौतिकी 


इंधन संपवून महाताऱ्याकडे वाटचाल करणारा हा 
तारा फुगत असता त्यातील पदार्थ जवळच्या लघुतम 
किवा न्यूट्रॉन ताऱ्याकडे खेचला जातो व त्याच्या 
पृष्ठपागावर पडत असताना मोकळी झालेली 
स्थितिनियमित ऊर्जा क्ष-किरणांच्या रूपात बाहेर 
फेकली जाते. घनतम तार्‍याच्या वस्तुमानावरून तो 
कोणत्या प्रकारचा तारा आहे, ते कळून येते. 
चंद्रशेख रसीमेपेक्षा कमी वस्तुमान असेल, तर तो 
लघुतम तारा व त्यापेक्षा जास्त पण २-३ सूर्य- 
वस्तुमानापेक्षा कमी भारी असेल, तर तो न्यूट्रॉन 
तारा आहे, असे मानतात. सिग्नस 2-3 या क्ष- 
किरण स्त्रोतात मात्र ३ सूर्यवस्तुमानाहून अधिक 
वस्तुमानाचा घनतम तारा असल्याचे प्रमाण मिळाले 
आहे व तो तारा म्हणजे. एक कृष्णविवर असावे, 
असा अंदाज आहे. 
उपसंहार 

खगोलीय भोतिकीच्या गेल्या पाउण शतकाच्या 
या आढाव्यावरून काही विचारणीय मुद्दे समोर 
येतात. 

फार पूर्वी द्यौ म्हणजे आकाश व पृथ्वी हे दोनच 
विश्वाचे घटक मानले जात. सर्वे मर्त्ये व पापी 
संसार पृथ्वीवर आणि भव्य दिव्य पवित्रता आका- 
शात अशी सोईस्कर वाटणी होती. आता पृथ्वी 
म्हणजे सूर्याभोवती फिरणाऱ्या ग्रहांपेकी एक साधा- 
रण ग्रह, सूये हा आकाशगंगेतील अब्जो तार्‍्यांपैकी 
कोपर्‍्यातला एक साधारण तारा व आकाशगंगा 
विश्‍वातील अब्जो तारामंडळांपैकी एक तारामंडळ 
असा वाढत्या भाजणीचा प्रकार आहे, हे स्पष्ट झाले 


9] 


३१९ 


आहे. विशवही अनंत असून प्रसरणामुळे अव्जो वर्षा- 
नंतर ते विरल व थंड होत जाईल, असे चित्र 
डोळ्यांपुढे उभे आहे; परंतु हे सर्वे जाणून समजून 
घेणारा प्रज्ञायुक्‍त मानव पृथ्वीवर आहे याचे कौतुक 
वाटणे साहजिक आहे एखाद्या क्षुल्लक चुकीमुळे 
अणुयुद्ध भडकून उत्क्रांतीचा कळस गाठलेला हा 
प्राणी नष्ट होईल कौ काय अशी भीतीही वाटते; 
परंतु विश्वाच्या पसाऱ्यातील आपले स्थान ओळखून 
मानव सूज्ञपमणा दाखवील, अशी आश्या करण्यास 
हरकत नाही. 

संपूर्ण विश्‍व केवळ मानवासाठीच उत्पन्न केले 
गेले असाही एक समज होता व काही वैज्ञानिक या 
कल्पनेला 11011101०0 1011101310 या मथळया- 
खाली उजाळा आणीत आहेत; परंतु योग्य परि- 
स्थिती-म्हणजे ऊब देणारा व दीघ आयुरमर्यादेचा 
केंद्रतारा, भरपुर वातावरण व पाणी असलेला ग्रह; 
उत्कांतीसाठी लागणारे ऊर्जायृक्‍त प्रारण व कण 
इत्यादी-असल्यास विश्‍वात कोठेही मनुष्यसदृश् 
वृद्धिमान व प्रगत जीव अस्तित्वात येऊ शकतात, 
असा विश्‍वास वाढला आहे. आपल्या आकाश- 
गंगेतच १० लाख प्रगत संस्कृत्पा असतील, असा 
संख्याशास्त्राच्या आधारे अंदाज केला जातो. अज्ला 
एखाद्या संस्कृतीशी संपके साधण्याचा प्रयत्नही होत 
आहे. ते शक्‍य होईल तेव्हा मानवाच्या दृष्टिकोणात 
व जगण्याच्या तत्त्वज्ञानात निश्चित बदल होईल. 
कदाचित जीव आणि शिव यांची एकात्मता स्पष्ट- 
पणे जाणवू लागेल, या विश्‍वात्मक भावाने हा लेख 
पूर्ण करणे उचित वाटते. 


७ ७ 


सध्या आपण इलेक्ट्रॉनिक्सच्या युगात आहोत, 
असे म्हणण्यात काही अतिशयोक्ती वाटू नये. इले- 
क्ट्रॉनिक्सने आपल्या सर्वांच्याच जीवनपद्धतीत एक 
मोठा फरक घडवून आणला आहे. पन्नास-साठ 
वर्षांपूर्वीच्या प्रगत देशांतील माणसांचे जीवन आणि 
त्यांचे व भारतासारख्या विकसनशील दे्यातील 
सुखवस्तु माणसांचे आजचे जीवन ह्यात केवळ इले- 
क्ट्रॉनिक्समुळे पडलेला फरक पाहता आणि येत्या 
काही दशकांत होणाऱया फरकाविषयी तर्क करता 
इलेक्ट्रॉनिक्स मानवी जीवनात एक मोठीच क्रांती 
घडवीत आहे, असे म्हणावेसे वाटते. ऑक्सफड 
इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये “ क्रांती ' (रेव्हल्यूशन) ह्या 
शब्दाचा अर्थ “ मुळापासून पुनरंचना ' (फंडामेंटल 
रिकन्स्ट्रकाशन) असा दिला आहे. अमेरिकेसारख्या 
प्रगत देशात मानवी जीवनाची इलेक्ट्रॉनिक्समुळे 
कशी पुनरेचना होत आहे त्याची चर्चा ऑल्व्हिन 
टोफ्लर ह्यांच्या 'थ्डे वेन्ट ' ह्यासारख्या पुस्तकात 
बरीच विस्ताराने केली आहे. 

भारतातही सामान्य माणसाच्या जीवनात होणारा 
इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाढता वापर सहज दृष्टीस पडतो. 
डिजिटल घड्याळे, टेलिव्हिजन, कॅल्क्युलेटस॑ यां- 
सारखी त्या मानाने नवी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आज 
इतक्या सर्रासपणे वापरली जातात की, टेलिफोन 
अथवा रेडिनो ह्यांसारख्या वस्तू मानवी तंत्रज्ञानाच्या 
प्रगतीतील मोठे टप्पे होत, हे ध्यानातही येत नाही. 
ह्या सर्वच वस्तू आणि उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक्सच्या 
देणग्या आहेत. दरवर्षी वापरात येणारी नवनवीन 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे पाहिल्यावर सहज मनात प्रश्‍न 
येतो की, इलेक्ट्रॉनिक्सने एवढ्या झपाट्याने प्रगती 
केली कशी आणि का ? ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर काहीसे 
माणसाच्या आळक्लीपणात आहे. प्रत्येक युगात 
माणूस सतत असे काही बनवण्याच्या उद्योगान 
राहिला आहे की, ज्यामुळे त्याच्या शारीरिक श्रमांत 


$ हा लेख तयार करताना श्री, 


इलेक्ट्रॉनिक्सचे तंत्रज्ञान* 


अरुण नी. चांदोरकर 


बचत होईल. आपली नेहमीची कंटाळवाणी कामे 
आणि शारीरिक श्रम करणारे एखादे यंत्र असावे 
आणि आपल्या मनात येताच त्याने आपली कामे 
करावीत, हे माणसाचे नेहमीच एक स्वप्न राहिले. 
“ अल्लाउद्दीन आणि जादूचा दिवा ” ह्यासारख्या 
गोष्टी म्हणजे ह्याच स्वप्नातून निघालेल्या कवि- 
कल्पना. आज मात्र खरोखरच अशी परिस्थिती आहे 
की, मनुष्याला न आवडणारी, कंटाळवाणी, किचकट 
आणि शारीरिक श्रमाची कामे यंत्राकडून करून 
घेणे शक्य झाले आहे. कित्येक प्रगत दे्यांत असे 
*“ यंत्रमानव ” (रोबॉट्स) तयार करण्यात यश 
आले आहे की, जे तुमचे कित्येक आदेश तंतोतंत 
अमलात आणू शकतात. ह्या यंत्रमानवांना कामे 
करण्यासाठी यांत्रिक अवयव असतात आणि त्यांवर 
नियंत्रण रहावे म्हणून त्यामध्ये एक शक्तिशाली 
काँप्युटर असतो. ह्या काँप्युटरशी संवाद साधून 
(त्याच्या विवक्षित भाषेच्या द्वारा) त्या यंत्र- 
मानवाचे काम माणसाला हवे तसे निश्चित करता 
येते. इलेक्ट्रॉनिक्सची सर्वात मोठी देणगी म्हणजे 
काँप्युटर. काँप्युटरचा जितका जास्त वापर होऊ 
लागेल तितके आपले जीवन सुखमय होईल, अशी 
कित्येकांची धारणा आहे. ती कितपत खरी ठरेल 
त्याचे उत्तर भविष्यच देईल. 


इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्रगतीची कारणे अनेक आहेत. 
“ कम्युनिकेशन ? (संदेशवहन) हे त्यांतील एक. 
जसजशी जगाची लोकसंख्या वाढू लागली आणि 
लोक नव्या नव्या वस्त्या वसवू लागले, तसतशी 
त्यांमध्ये संपक साधता येण्याची गरज वाढू लागली. 
असा दुरून संपक कसा साधता येईल, त्याची 
साधने निर्माण करण्यात माणसाने आपली बरीच 
बुद्धिमत्ता व कौशल्य खर्च केले आहे. टेलिफोन 
आणि देलिग्राफ ही त्या संपर्कसाधनांची दोन 
ठळक उदाहरणे. आज हजारो मैलांवर असलेल्या 


किरण रेगे यांचे लेखनसाहाय्य झाले आहे. 


अनुक्रमणिका 


इलेक्‍्ट्रॉनिक्सचे तंत्रज्ञान 


आप्तेष्टांशी आपण क्षणात संपक साधू शकतो. हे 
शक्‍य झाले आहे सॅटेलाईट कम्युनिकेशनमुळे (उप- 
ग्रह संदेशवहनामुळे). सॅटेलाइट कम्युनिकेशन ही 
इलेक्ट्रॉनिक्सची एक मुख्य शाखा आहे. 
मनुष्याचे विश्‍वाविषयीचे कुतृहल्देखील इलेक्ट्रॉ” 
निक्‍्सला पुढे यायला मदत करण्यास कारणीभूत 
झाले आहे. ग्रहतार्‍यांविषयीची बरीच माहिती 
आज रेडिओ टेलिस्कोप (दुर्बीणी) द्वारा सहज 
उपल्ब्ध होऊ शकते. अमेरिकेसारख्या देशांच्या 
अवकाश-कार्यक्रमामुळेदेखील इलेक्ट्रॉनिक्सला पुढे 
यायला बराच वाव मिळाला. त्या शाखेच्या सर्व 
क्षेत्रांत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे इतकी आवद्यक 
झाली आहेत की, त्यांच्याशिवाय ही शाखाच पुर्णपणे 
कोलमडून पडेल. 
इलेक्‍्ट्रॉनिक्सच्या प्रगतीची ही आणि अंशी अनेक 
कारणे असली, तरी त्या सर्वाहून महत्त्वाचे कारणं 
आहे मानवाची दुसऱ्यावर सत्ता गाजवण्याची इच्छा. 
शौंडंक्यात सांगायचे म्हणजे सैनिकी दृष्टीने इतर 
राष्ट्रांवर आपले वर्चस्व असावे म्हणून मोठ्या (व॑ 
आता छोट्याही) राष्ट्रांनी आपली शस्त्रास्त्रे अत्या- 
धुनिक करीत राहण्याचा सपाटा लावला आहे. ह्या 
शस्त्रांच्या आधुनिकीकरणात-त्यांचा अचूकपणा व 
भेदकता वाढवण्यात-इलेक्ट्रॉनिक्सचा मोठा वाटा 
आहे. त्यामुळे ही सवे राष्ट्रे इलेक्ट्रॉनिक्समधील 
संशोधनकार्यात बराच पैसा व मनुष्यवळ खर्चे कर- 
तात. सध्या इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये लागणारे नवीन शोध 
हे बहुधा “मिलिटरी स्पॉन्सडे”' (सैनिकी गरजेच्या) 
संशोधनातूनच लागतात. अर्थात हे जरी खरे असले, 
तरी इलेक्ट्रॉनिक्सचे शांततामय उपयोग इतके आहेत 
की, त्यावर बंदी घालणे ठीक होणार नाही व आता 
ते शक्‍यही नाही. 
इलेक्ट्रॉनिक्सच्या प्रगतीचे श्रेय कोणीही घेवो, पण 
खरे पाहता सध्याच्या सवे प्रगतीला कारणीभूत 
आहे ती इलेक्ट्रॉनिक्सची ' मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स ' ही 
शाखा. मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे ' मिनिएचराय- 
झेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम्स ' ( इलेक्ट्रॉनीय 
प्रणालींचे सूक्ष्मीकरण ) . इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम्स 
आकाराने अधिकाधिक ल्हान आणि कार्याच्या 
बाबतीत अधिकाधिक व्यामिश्र बनवणे हे ह्या 
शाखेचे साध्य आहे आणि इंटिग्रेटेड सकिट (1. 
न. भा. ५ 


डड 
समाकलित मंडळे ) तंत्रज्ञान हे तिचे साधन आहे. 
मागच्या पंचवीस वर्षांच्या काळात इंटिग्रेटेड सर्किट 
तंत्रज्ञानाने प्रचंड वेगाने प्रगती केली जाणि त्वॉ 
प्रगतीचे परिणाम सवंच क्षेत्रांत आपल्याला दिसत 
आहेत. म्हणून या लेखात मी मुख्यतः: मायक्रो- 
इलेक्ट्रॉनिक्सविषयीच माहिती देण्याचा प्रयत्न 
करणार आहे. ह्या मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सचा * सेमी- 
कंडक्टर 'शी ( अर्धसंवाहकाशी ) किवा सेमीकंड- 
क्‍्टरचा मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सिची इतक्या जवळचा 
संबंध आहे की ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू 
आहेत असे म्हणावेसे वाटते. '- इंटिग्रेटेड सर्किट 
चिप्‌! (ह्याचा उल्लेख ह्यापुढे 1) चिप्‌ किवा नुसं- 
ताच चिप्‌ असा करण्यात येईल) म्हणजे सेमीकंड- 
क्टरचा' तुकडा. अश्या ल्हान आकाराच्या (६ मि. 
मी. > ९ मि. मी.) तुकड्यावर एक छोटासा 
काँप्युंटरदेखील. बनवता येतो. अश्या बर्‍याचशा 
चिप्स्‌ जोडून बरीच मोंठी आणि गुंतागुंतीची इले- 
क्ट्रॉनिक सिस्टिम तयार करण्यात येते. ह्या 
सिस्टिम्स स्पेस शटल (अवकाश विमान) रॉकेट्स, 
विमाने, क्षेपणास्त्र-वाहक इत्यादी वाहनांत अत्यंत 
महत्त्वाची कार्ये करीत असतात आणि त्याबरोबरच 
त्या फारच हलक्या आणि थोडीशीच जागा व्याप- 
णाऱ्या असल्याने ह्या वाहनांचे वजन व आकार 
कमी करणे शक्‍य होते. 

इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे काय : 

* इलेक्ट्रॉनिक्स ' आणि * इलेक्ट्रिकल ' अभि- 
यांत्रिकी हे दोन्ही शब्द खरे म्हणजे एकाच अर्थाचे 
आहेत. जे शास्त्र * इलेक्ट्रॉन्स ' ह्या कणभारित 
विद्युत्कणांच्या प्रवाहाशी संबंधित आहे, त्याला आपण 
इलेक्ट्रॉनिक्स किवा इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी म्हणू 
शकतो. पण सर्वेसाधारणपणे लोक ह्या दोन शब्दांत 
वेगळाले अथ शोधतात. इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिग 
म्हणजे विजेचे उत्पादन व वाटप ह्यांचे शास्त्र तर 
इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे रेडिओ, टेलिव्हिजन, काँप्युटसं 
ह्यांचे ज्ञान देणारे शास्त्र अशी विभागणी सामान्य 
माणूस करतो. विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून पाहता 
ह्या दोन्ही शाखांत तसा काही भेद नाही. फार तर 
इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकोला मोठ्या विद्युत्मवाहाची 
( हेवी करंट ) अभियांत्रिकी आणि इलेक्ट्रॉनिक्सला 
लघू विद्युत़्वाहाची ( लाइट करंट ) अभियांत्रिकी 


. 1-4 


| 


असे म्हणून त्यांमध्ये भेद करता येईल. ह्यामुळेच 
इलेक्ट्रॉनिक्सिचा जनक कोण असे मला कोणी विचा- 
रले तर * टॉमस आल्वा. एडिसन ' असे मी म्हणेन. 
एडिसनच्या विद्युत्‌ उपकरणांविषयीच्या शोधांची 
संख्या. एवढी . आहे की, आज लोकांच्या वापरात 
असलेल्या. .कित्येक गोष्टींचा जनक असेच त्याला 
म्हणावे लागेल. सामान्य लोकांच्या भाषेतील 
इलेक्ट्रॉनिक्स्ली संबंध असलेला एडिसनचा पहिला 
शोध . १८८३. साली प्रसिद्ध झाला. ह्यात पहिल्या 
“ व्हॅक्‍यूम टयूब ' ( व्हाल्व्ह, निर्वात तलिका ) ची 
कल्पना दिसून येते. अर्थात खराखुरा पहिला "व्हॅक्‍यूम 
ट्यूब डायोड ' ( निर्वात नलिका ह्विप्रस्थ ) जे. 
ए. फ्केमिंग ह्याने १९०२ साली बनवला आणि 
पहिला “ व्हॅक्‍यूम ट्यूब ट्रायोड ! (त्रिप्रस्थ) ली डी 
फॉरेस्ट ह्याने १९०७ साली तयार केला. त्यामाधी 
- १८९६ सालात मार्कोनी ह्याने अंटेनाच्या ( आका- 
शकाच्या) साह्याने अडीच किलोमीटर्स अंतरापर्यंत 
संदेश पाठवून (इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन'ची सुरुवात 
केली. इलेक्ट् ज्ञेत्रात १९४८ सालापर्यंत 
व्हॅक्‍यूम ट्यूबचे ( ह्याला * व्हाल्व्ह ' असेही म्ह्ट्ले 
जाते ) महृत्त्व अबाधित होते; पण १९४८ साला- 
तील ' ट्रान्झिस्टर'च्या शोधानंतर ते कमी कमी 
होऊ लागले. सध्या. तर जिथे मोठ्या प्रमाणात 
विद्युत्‌ शक्‍ती लागते अद्या काही गोष्टी वगळता 
व्हॅक्‍यूम टंथूब जवळ जवळ दिसेनाशीच झाली आहे. 
शॉक्ली, बार्डीन आणि ब्रॅटेन ह्या संशोधकत्रयीला 
ट्रान्झिस्टरच्या शोधाबद्दल १९५६ सालचे नोबेल 
पारितोषिक देण्यात आले. ह्याच ट्रान्झिस्टरने इले- 
क्ट्रॉनिक्संमध्ये आणि त्याबरोबर आपल्या जीवना- 
तही कशी क्रांती घंडवून आणली आहे, त्याची 
होळी झलक ह्या लेक्षात आपल्याला दिसून 


विदुत्‌-मंडळे ब विद्ुत-घटक 

. कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा मुख्य भाग 
असंतो त्यातील “ विद्युतू-मंडल * ( 

अथवा इलेक्ट्रिक सकिट ). ही विद्युतू-मंडले वेग- 
वेगळे * वियुतूं- घटक ' ( इलेक्ट्रॉनिक कंपोनट्स्‌ ) 
एकमेकांना जोडून तयार केलेली असतात. वियुतू- 
विरोधक ( रेझिस्टर ), विद्युतू-घारक ( कर्पॅ- 
सिट्रर ), .वियुतू-प्रवतंक ( इंडक्टर ), डायोड्स, 


भवभारंत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


ट्रान्िस्टसं, इंटिग्रेटेड सकिट्स हे विद्युतू-घटक 
प्रामुख्याने ह्या मंडलांमध्ये आढळून येतात. विद्युतू- 
मंडल. ह्या शब्दातून वर्तुळाची कल्पना सूचित होते- 
आणि विद्युतू-मंडलातील विजचा प्रवाह हा खरो- 
खरीच त्या मंडळात असलेल्या विजेच्या साठ्याच्या 
(सोसं) “ धन ' (--) टोकापासून सुरू होऊन त्या 
मंडलातील वेगवेगळ्या विद्युत-घटकांतुन वाहत 
“क्ण ' (-) टोकाकडे परततो. अशा तऱ्हेने विद्युत्‌- 
प्रवाहाचे 'वर्तुळ' पूर्ण होते. इलेक्ट्रॉनिक सकिट्समध्ये 
बऱ्याचदा ' ड्राय. सेल ' विजेचा साठा म्हणून 
वापरण्यात येतो. आकृती क्र. १ (क) मध्ये वानगी- 
दाखल दिलेले विद्युतू-मंडल पाहिल्यास विद्युत्‌- 
मंडलाची ' वर्तुळा ' सारखी रचना आणि त्यात 
वेगवेगळे घटक कसे जोडलेले असतात, ते समजू 
शकेल. 

विद्युतू-मंडलांचे विश्लेषण करण्यासाठी जे नियम 
वापरण्यात येतात त्यांचे श्रेय किर्कहॉफ्‌ आणि ओम्‌ 
(ओह॒म) यांना देण्यात येते. रेझिस्टर हा घटक 
सामान्यत: धातूंच्या दोन चकत्यांमध्ये कार्बनसारखे 
विदयुद्वाही द्रव्य भरून बनवला जातो. ह्या घटकातूत 
वाहणारा प्रवाह हा त्याच्या दोन टोकांमधील 
विद्युत्‌ दाबाच्या (व्होल्टेज) समप्रमाणात असतो. 
रेझिस्टरच्या दोन टोकांमधील विजेचा दाब आणि 
त्यामधून वाहणारा विजेचा प्रवाह ह्यांच्या गुणो- 
त्तराला त्या घटकाचा विद्युतू-विरोध (रेझिस्टन्स ) 
असे म्हणतात. क्पॅसिटर ह्या घटकाची कल्पना 
करण्यास ज्यांमधील पोकळी एखाद्या विजेच्या 
मंदवाही द्रव्याने भरली आहे अज्ञा धातूंच्या दोन 
चकत्यांची रचना डोळ्यांसमोर आणावी. ह्या 
घटकामधून विजेचा स्थिर प्रवाह (डायरेक्ट करंट) 
वाहू शकत नाही, परंतु ह्या घटकाच्या दोन 
टोकांवर (उदा. , वर उल्लेखिलेल्या रचनेतील 
घातूच्या चकत्या ) परस्परविरोधी विद्युतु-भार 


मळसूत्राच्या आट्यांप्रमाणे वेढे देऊन बनवला जातो. 


इलेक्‍्ट्रॉनिक्सचे तंत्रश्ान 


. 
विद्युत्‌ दाब | विद्युत्‌ प्रबाह विद्युतू क| 


बेझिस्टर 


आकृती क्र. १ - (क) 


1] न] 
गबद्युत्‌ र” 


कर्पसिटर 


कर्पेसिटर 


न 0. 


ऱ्ग दाळ _ | बिद्युत्‌.प्रनाह, 


(खख) 
इन्डक्टर 


: विद्युतमंडलाची रचना (एक उदाहरण). 


(ख) : विद्युतमंडलात प्रयुक्त होणारे निष्क्रिय घटक. 


ह्या घटकातून विजेचा प्रवाह वाहत असताना निर्माण 
होणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राच्या रूपाने हा घटक ऊर्जा 
साठवतो. ह्या घटकातून स्थिर विद्युत्मवाह वाहत 
असताना त्याच्या दोन टोकांमधील विजेचा दाब 
शून्य असतो; परंतु प्रवाह बदलत असल्यास त्या 
बदलाच्या वेगाच्या समप्रमाणात विजेचा दाबही 
बदलतो. आतापर्यंत वर्णन केलेले हे तीन प्रकारचे 


घटक हे निष्क्रिय (पॅसिव्ह एलिमेंट्सु) आहेत आणि 


त्यांचे गुणधम हे त्यांमधून वाहणार्‍या प्रवाहाच्या 
दिशेवर अवलंबून नसतात (उदा., रेझिस्टरमधील 
प्रवाहाची दिशा उलट केल्यासही त्यातील प्रवाहाचे 
त्या घटकाच्या दोन टोकांमंधील विजेच्या दाबाशी 
असलेले गुणोत्तर तेच राहते). आकृती क्र. १ (ख) 
मध्ये ह्या घटकांसाठी वापरली जाणारी चिन्हे 
दाखवली आहेत 

आता आपण विद्युतू-घटकांच्या एका नव्या वर्गा- 
विषयी चर्चा करू या. ह्या घटकांना सक्रिय घटक 
(अँक्टिव्ह एलिमेंट्स्‌) असे म्हटले जाते. डायोड्स, 


ट्रायोड्स, ट्रान्झिस्टसं ह्यांसारखे घटक ह्या वर्गात 
मोडतात सध्याचे स्तिमित करणारे चमत्कार करून 
दाखवणारी इलेक्ट्रॉनिक सकिट्स ही त्या 'ऑक्टिव्ह' 
आंणि' * पॅसिव्ह ' घटकांनीच बनलेली असतात. 
डायोड : ह्या घटकाचा असा गुंणधर्म आहे की, 
त्यामधून विद्युंत-प्रवाहाला तो एका दिशेनेच जाऊ 
देतो आणि विरुद्ध दिशेने त्यातुन प्रवाह पाठवण्याचा 
प्रयत्न केल्यास त्याला प्रचंड विरोध करतो. ह्या 
गुणामुळे द्विदिक्‌ दाबाचे|प्रवाहाचे ( ऑल्टरनेटिंग 
व्होल्टेज/करंट) एंकदिक्‌ दाबात/प्रवाहात (डायरेक्ट 
व्होल्टेज/करंट) रूपांतर (रेक्टिफिकेशन') करण्या- 
साठी डायोडचा वापर करतात. डायोड हा घटक 
व्हॅक्‍यूम ट्यूब किवा सेमीकंडक्टर द्रव्य वापरून 
बनवला जातो. डांयोडच्या चिन्हात (आकृती २ 
पहा) दाखवलेल्या धन टोकांपासून (अँनोड ) कण 
टोकोकडेंच (कॅथोड) ह्यामधून विद्त्प्रवाह वाहू 
शकतो. व्हॅक्‍यूम टयूबपासून बनवलेल्या डायोडमंध्ये 
अनोड आणि कॅथोड एका निर्वात पोकळीत एऐक- 


अनुक्रमणिका 


3 


। 


गी 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


आकृती। क्र. २ - व्हॅक्‍यूम क्यूब डायोड आणि ख्पांतरप्रक्रिया. 


मेकांपासून थोड्याश्या अंतरावर बसवलेले असतात 
(आकृती क्र. २). तापवले असता ज्यातून इलेक्ट्रॉन्स 
बाहेर पडतील अशा द्रव्याचा केथोडवर थर दिलेला 
असतो. अंनोड आणि- क॑थोडमधील विजेच्या दाबा- 
तील फरक धन असल्यास कॅथोडमधून बाहेर पंडणारे 
इलेक्ट्रॉन्स अॅनोडकुडे आकषित होतात आणि त्या 
दोन टोकांत विजेचा. प्रवाह सुरू होतो. ह्या उलट, 
वर उल्लेखिलेला विजेच्या दाबातील फरक जर क्रण 
असेल, तर कॅथोडमधून निघणारे इलेक्ट्रॉन्स अॅनोड- 
पासून दूर ढकलले जातात आणि विजेचा प्रवाह 
खंडित होतो. 


ट्रायोड : ह्या घटकात निर्वात पोकळीत (व्हॅक्युम . 


ट्यूबमधील) बसवलेले तीन विद्युतू-धरुव(इलेक्ट्रोड्स) 
असतात. डायोडप्रमाणे अऑॅनोड आणि कॅथोड अस- 
तातच; पण त्याचप्रमाणे त्यांमधील जागेत एका 
जाळीच्या (ग्रिड) स्वरूपात तिसरा इलेक्ट्रोड बसव- 
छेला असतो. डायोडप्रमाणेच अनोड आणि कॅथोड- 
मधील विद्युतू-दाबातील फरक धन आहे असे आपण 


समजूया. आता ग्रिड्‌ आणि कॅथोडमध्ये बॅटरी किवा . 


त्यासारखा विजेचा साठा जोडून त्यामधील दाबातील 


फरक. धन केल्यास: कॅथोडमधून निघणारे इलेक्ट्रॉन्स . 


आकषित करण्यास ग्रिंड्ची अंनोडला मदतं होते. 
अर्थात कॅथोडसधून निघणारे बहुतेक इलेक्ट्रॉन्स 
ग्रिडमधून आरपार जाऊन अखेर अंनोडपर्यंत पोहो- 
चत असल्याने ग्रिडमधून वाहणारा इलेक्ट्रॉन्स्‌चा 
प्रवाह लहानच असतो, परंतु ह्या प्रक्रियेत . भॅनोड 
आणि कॅथोडमधील विजेचा प्रवाह बऱ्याच मोठ्या 
प्रसाणात वाढतो ह्याउलट, ग्रिड आणि कॅथोड- 
मधील दाबातील फरक करण केल्यास कॅथोडमधून 


निघणारे इलेक्ट्रॉन्स्‌ अपसारित होतात आणि अँनोड 
आणि कॅथोडमधील विययुत्रवाह कमी होतो. अक्या 
प्रकारे ग्रिड ही अॅनोड आणि कॅथोडमधील वियुत्तवा- 
हाची नियंत्रक म्हणून काम करते. ग्रिडच्या विद्युतू- 
दाबात-लहानसां फरक करून फार मोठ्या प्रमाणावर 
भॅनोड आणि कंथोडमधील प्रवाहात, बदल घडवून 
आणता ग्ेतो. ह्या प्रक्रियेला विद्युतू-संदेशाचे वर्धन 
( सिरनळ. ऑम्प्लिफिकेशन ) असे म्हणतात. जिथे 
जिथे विजेचा दाब अथवा प्रवाह वधित कर- 
ण्याची गरज असते तिथे तिथे ट्रायोड अथवा तत्सम 
घटक वापरला जातो ( आकृती क्र. ३ पहा ) . 


ह्या शतकाच्या सुरुवातीच्या अर्ध्या भागात' 
व्हॅक्‍यूम ट्यूबपासून बनवलेले डायोड्स आणि ट्रायो- 
डस वापरून इलेक्ट्रॉनिक सकिट्स बनवली जात. 
ह्या ट्यून्ूचा आकार मोठा असल्याने इलेक्ट्रॉनिक 
सकिट्समध्ये त्या बरीच जागा व्यापत. त्याचप्रमाणे 
त्यांच्या वर वणेन केलेल्या गुणधर्मांचा योग्य तो 
वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विजेचा दाब 
(३०० व्होल्ट्स सुमारे ) लागत असे. शिवाय 
ह्या टयून्न्‌ तयार करण्याची पद्धत त्या मानाने 

असुन त्यांची किमतही इतर घटकांच्या 
मांनाने जास्त. असे. १९ 


यी '४८ सालात मात्र ट्रान्झिस्टर 
ह्यां नावाने ओळखल्या जाणार्‍या * सॉलिड स्टेट तकी 


( वताकननरधी ) वधकाचा शोध लागला आणि 


ल् क्रांतीला सुरुवात झाली. 
व्हक्‍यूम ट्यूब ट्रायोडच्या मानाने ह्या 
आकार एक सहद्नांश असुन तो चालण्यासाठी १० 

आसपास विजेचा दाब पुरतो. शॉक्ली, 
बार्डीन आणि ब्रेटेन ह्या बेळ टेलिफोन लॅबॉरेटरीजू- 


अनुक्रमणिका 


भाकुती क्र. ३ - व्हॅक्यूम: क्यूब ट्रायोड आणि त्याच्या साहाय्याने विद्युत्‌संदेशाची होणारी 
प्रक्रिया, 


“ वघधत 


मधील शास्त्रज्ञांना द्रान्झिस्टरच्या शोधाचे श्रेय 
दिले जाते. त्यांनी बनवलेल्या ट्रान्झिस्टरमध्ये 'सेमी- 
कंडक्टर ह्या वर्गात मोडणारे एकू घन द्रव्य वाप- 
रले होते. ह्या सेमीकंडक्टर नावाच्या वर्गात मोड- 
णाऱ्या द्रव्यांपासूत अतिशय़ लहान आकाराचे. 
डायोडस. आणि: ट्रांझिस्ट्स बनवता. येतात आणि 
इलेक्ट्रॉनिक सकिट्समध्ये व्हॅक्‍यूम टून्जूच्या जागी 
हल्ली. त्यांचाच वापर होत्रो. १९४८ मध्य लाग- 
लेल्या ट्रान्झिस्टरच्या शोधाने इलेक्ट्रॉनिक्समधील 
क्रांतीला जरी सुरुवात झाली, तरी तिढा गती 
आली ती जॅक किल्बी या अमेरिकेतील. टेक्सस्‌ 
इन्स्ट्रुमेंट्स्‌ ह्या कंपनीतील शास्त्रज्ञाच्या अभिनव 
कल्पनेतून. जॅक क्रिल्बी ह्यात्ते अम्रे, नमु. _ दिले. 
की, केवळ डायोड्स आणि टद्रायोड्सच नन्हे तर्‌ 
रेझिस्टर, क्पॉसिटर ह्यांसांरखे निष्क्रिय, ध्वटक 
देखील सेमीकंडक्टर द्रव्यांपासून बनवता . येतात; 
ह्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक सकिटमधील सर्वे ब्नटकांचे 
सेमीकंडक्टर द्रव्याच्या एकाच तुकड्यावर (एकत्री- 


करण ( इंटिग्रेशन ) करता येणे शक्‍य, झाले. . 


अश्या प्रकारे सेमीकंडक्टरच्या एकाच तुकड्या[कर 


जोडन बनवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक सकिट्सना 'इंडिग्रेठेड, 


सकिट्स्‌॑' ( 1) ) म्हणतात. सुरुवातीला शॉक्लीः. 


आदी शास्त्रज्ञांनी ट्रान्झिस्टर बनवताना जर्मेनियम 
ह्या सेमीकंडक्टर दव्य़ाचा वापर केला होता. सध्या 


मात्र. अधिक चांगल्या गुणधर्मांमुळे ' बहुतेक सर्व 
इलेक्ट्रॉनिक घटकांत (त्यात 10! देखील आले). 
सिलिकॉन: ह्या सेमीकंडक्टरचा वापर केला जातो. हे. 
सिल्किॉन मूलद्रव्य सिलिका (म्हणजेच वाळू) च्या 
रूपाने विपुल प्रमाणावर उपल्ब्धही आहे. 
सेमीकंडक्टर द्रव्ये आणि त्यांपासून बनवलेले: 
विद्युतू-घंटक 

सेमीकंडक्टर द्रव्यांचे गुणधर्म घातूसारख्या 
विय्युतू-वाही द्रव्यांपेक्षा आणि काच, पोसंलेन 


इत्यादी विद्युतू-विरोधी द्रव्यांपेक्षा मूलतः वेगळे 
असतात. त्यामधील फ्रक' समजून घेण्याकरिता 


त्यप- द्रव्यांच्या -अणुरचनेकडे. पाहांचे लागेल. प्रत्येक 


द्रव्सगत . अणूंची एकू विशिष्ट रचना असते 
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास प्रत्येक द्रव्याच्या 
अशूत केंद्रभाशी: प्रोटॉत्स आणि .न्यूट्रॉन्स हे कण 


, असतात आणि त्यांभोवती. वेरवेगळ्या कक्षांत 
इलेक्ट्रॉन्स फिरत असतात. सर्वांत बाहेरच्या कक्षे- 


तील, इलेकट्रॉन्सुत्ता, * व्हॅंलन्सी इलेक्ट्रॉन्स ' असे 


'म्हव्छे जाते. विजेचा शीघ्क, वा. मंदवाहीपणा ह्या- 
वेगवेगळे घटक बंनवून आणि त्यातच ते एकुसेकांत्ता ' मंधोधवीक&/ 


सारखे! द्रव्यांचे गुणध्रमं, हे प्रामुख्याने त्या द्रव्याच्या 
अुती- इळेक्टॅन्संमुळे-. निश्‍चित होतात. 
'एखाद्या'अणूच्या सर्वांत बाहेरील कक्षेमध्ये असलेले 
इलेक्ट्रॉन्स कोही कारणामुळे बाहेर गेले किंवा त्या 
कक्षेत आधी. नसलेले इलेक्ट्रॉन्स आले, तर त्या 


अनुक्रमणिका 


शट 


भणूचा एकूण विद्युतु-भार धन किंवा कण होतो. 
अश्या वेळी तो अणू * आयनाइझ्ड ' ( आयंनीभूत ) 
स्थितीत आहे, असे म्हटले जाते.. धातूंसारख्या 
विद्युतू-वाही द्र्यांतील व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स त्यांच्या 
अणुकेंद्रांना शिथिलपणे “ बांधलेले ” असतात. ह्या- 
उलट, विद्युतू-विरोधी द्रव्यांत व्हॅलन्सी इंलेक्‍्ट्रॉन्स 
आणि अणुकेंद्रे ह्यांतील बंध दृढ असतात. ह्या 


कारणांमुळे. धातूंमधीळ व्हॅलेन्सी इलेक्ट्रॉन्स .जवळ-, 


जवळ मुक्तपणे वाहू शकतात आणि म्हणून त्यांमधून 


31 


विजेचा प्रवाह सुलभतेने वाहू शकतो. विद्युतू-विरोधीं! 


द्रव्यांत ह्याच्या बरोबर उलट परिस्थिती, असते. 


नर्वभोरते 


'क्मिन 


ऑक्टो.-नोव्हें.,, १९८४ 


ऊर्जा असावी लागते, धातूंमध्ये ह्या .किमान 
पातळीपेक्षा अधिक ऊर्जा अंसंलेले इलेक्ट्रॉन्स 
मोठ्या संख्येने असतात; तर विद्युतू-विरोधी 
द्रव्यातील व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्संची ऊर्जा त्या पातळी- 
पेक्षा बरीच कमी असते. व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्सची 
ऊर्जा आणि त्या इलेक्ट्रॉन्सना मुक्तपणे वोहता 


.येण्यासाठी लागणारी ऊर्जा ह्यांतील फरकही (एनर्जी 


“गॅप) बराच मोठा असतो. सेमीकंडक्टसंमध्येदेखील 
व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्सची ऊर्जा :वर उल्लेखलेल्या 


पातळीपेक्षा.कभीचा--असते, परंतु: त्यांतील 
विद्युतू-विरोधी द्रव्यांच्या मानाने बरांचे कमी 
- ह्यामुळे सेमीकंडक्टसमधील , इलेक्ट्रॉन्सना 
ऊर्जा देऊन ह्या पोतंळीच्या वर आणता 
येते व त्यायोगे वाहते करणे शक्‍य होते. सिलिकॉन 
ह्या मूलद्रव्यात सेमीकंडक्टरचे नै गुणधर्म का असतात 
सिलिकॉनच्या अणूत चार 


व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स असतात, तसेच' सिलिकॉनच्या 


फरक 


असतात. सिलिकॉनचा अणू आपले चार 
व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स आपल्या चार शेजार्‍यांबरोबर 

समाईकपणे वापरतो. ह्यांमुळे त्या अणूत व त्याच्या 
भार अणूंत स्थिर (स्टेबलू) असे बंध 


आकृती क्र. ४ - धातू, विद्युतविरोधी न्य आणि सेमीकंडक्टरचा ऊअर्जाविस्तार 


इलेक्ट्रॉनिक्सचे तंत्रज्ञान 


निर्माण होतात. त्यामुळे शुद्ध..स्थितीत सिलिकॉन हे 
ब्रॅव्य व्रिजेच्या प्रवाहांला बराच विरोध करते; परंतु 
सिलिकॉनच्या, तुकड्याला ऊर्जा देण्यांत आली, तर 
हे बंध तुटू लागतात व त्यातून निर्माण झालेले मुक्‍त 
इलेक्ट्रॉन्स. विजेचा प्रंवाहं वाहून नेऊ शकतात 
सेमीकंडक्टरपासून बॅनवण्यांत ऑलिलें विधयुतू- 
घटक हे साधारंणतः मूळ सेमीकंडक्टर द्रव्याच्या 
तुकड्यात वेगवेगळ्या भागांतील बिद्युतू-वाहकता 
इतर॑ द्रव्याच्या मिश्रंणाने नियंत्रित रीत्या वाढवून 
तयार. केले जातात. ह्या मिश्रणाच्या कृतीला 
' डोपिंग ' असें म्हणतातं. अशा विद्युतू-घटकाच्या 
एखीद्या भागांत फॉस्फरसंसां'रंखी ब्रॅव्ये मिसळलेली 
असतात, तंर दुसऱ्या भागात बोरॉनसारख्या 
दव्यांचे मिश्रण केलेले असते. फॉस्फरससारख्या 
द्रेव्यातील अणूमध्ये पाच व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स असतांत 
असा एखादा अणू सिलिकॉनच्या स्फटिकरचनेत॑ 
प्रविष्ट झाल्यास तो एखाद्या सिलिकॉनच्या अणूची 
जागा घेतो; परंतु वर पाहिल्याप्रमाणे ह्या स्फटिक- 
रचनेत स्थिर बंध निर्माण होण्यासाठी चारच 
व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स लागतात. त्यामुळे फॉस्फरसच्या 
“अणूतील पाचवा व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन कोणत्याही 
अणूशी बद्ध असत नाही. अद्या प्रकारे फॉस्फरसचे 
बरेच अणू .सिलिकॉनमध्ये मिसळल्यास त्यातील हे 
मुक्‍त इलेक्ट्रॉन्स विद्युतू-प्रवाह वाहून नेऊ शकतात. 
ज्या सेमीकंडक्टसंमध्ये वेगळे द्रव्य मिसळून वरील 
प्रकारचे मुक्‍त इलेक्ट्रॉन्स निर्माण केलेले असतात, 
त्यांनाः ए- टाइप ( ]ध- नेगेटिव्ह-कूण-) सेमी- 
कंडक्टस म्हटले जाते. वरील. वर्णनावरून हे कळले 
असेल की; ॥ए--टाइप*सेमीकंडक्टर. बनवण्यासाठी 
फॉस्फरसच्या जागी आर्सेनिक,. अँटिमनी ह्यांसारख्या 
पाच व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स असलेल्या. मूलद्रव्यांचाही 
वापर करता येईल. आता सिलिकॉरनॅमध्ये बोरॉन, 
इंडियम, अल्युमिनियम, गॅलियम ह्यांसारख्या तीन 
व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन्स : असलेल्या मूलद्रव्यांचे मिश्रण 
केले असता काय होते ते पाहू. असे अंणू जेव्हा 
सिलिकॉनच्या स्फटिकरचनेत प्रविष्ट होतात तेव्हा 
त्यांना बाजूच्या चार शेजाऱ्यांशी स्थिर बंध निर्माण 
करण्यास एक इलेक्ट्रॉन कमी पडतो. ही कमतरता 
भरून काढण्यासाठी दुसरीकंडील सिलिकॉनच्या 
अणूतील व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन घेतला . जातो. ' असे 


-दै९ 


झाल्यास त्या, अणूला . भापल्या शेजाऱ्यांशी बंध 
बनवायला एंक इलेक्ट्रॉन कमी पडतो, त्याचप्रमाणे 
त्या अणूचा एकूण विद्युतू-भार धन बनतो. 
अंशा प्रकारे इलेक्ट्रॉनच्या कमतरेतमुळे निर्माण 
झालेल्या स्थितीला “ विवर ” ( होल ) असे 
म्हटले जाते - आणि त्याचा विद्युत्‌-भार एका 
ईलेंक्‍ंट्रॉनइतंका. परंतु त्याच्या 'विरुद्ध चिन्हांचा 
असतो. होल हा खरे पाहता इलेक्ट्रॉनसारखा मुक्त- 
पणे फिरू शकणारा विद्युतू-कण नसतो; परंतु 
विद्युंतू-क्षेत्राचया प्रभावाखाली  सिलिकॉनच्या 
स्फटिकरंचेनेंतील कित्येक बंध मोडून मुक्‍त इले- 
क्ट्रॉन्स निर्माण होतात' आणि हे इलेक्ट्रॉन्स ज्या 
ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स कमी पडल्याने “ विवरे ” तयार 
झाली आहेत, अशा ठिकाणी जाऊंन बसतात; पंरतु 
ह्या प्रक्रियेत हे इलेक्ट्रॉन्स मुळात जेथे होते तेथे 
अती विवरे तयार झाल्याने ह्या विवरांचा प्रवोह 
चालू असल्यांचा भासं होतो आणि त्याद्वारे विजेचा 


प्रवाह चालू होतो. एका ठिकाणचा इलेक्ट्रॉन जेथे 


-आधी विवर होते अश्या दुसऱ्या ठिकाणी गेल्याने 


त्याच्या मूळच्या जागी विवर उत्पन्न झाले असे 
म्हणण्यात आणि विवरानेच हा प्रवास केला, असे 
म्हणण्यात काहीच फरक नाही. कारण बाह्य 
जगाच्या दृष्टीने ह्या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम हा 
सारखाच असतो. अशा प्रकारच्या, ज्यांमध्ये विवरां- 


'मुळे विजेचा प्रवाह वाहून नेला जातो अक्षा सेमी- 


कंडक्टसंना ?-टाइप (7?-पॉझिटिव्ह-धन) सेमी- 
कंडक्टसे म्हणतात. आकृती क्र. ५ मध्ये ४४ आणि 0 
-टाइप सेमीकंडक्टसंमध्ये मुक्‍त इलेक्ट्रॉन्स अणि 
'होळ्स कसे तयार होतात ते दाखवले आहे. 

डायोड हा सेमीकंडक्टरपासून बनवलेला सर्वांत 
साधा सक्रिय विद्युत-घटक आहे. आकृती क्र ६ मध्ये 
दाखवल्याप्रमाणे त्यात सेमीकंडकरच्या एकाच तुक- 
ड्यावर ?-टाइप आणि ]ध-टाइप भाग एकमेकांना 
लागून बनवलेले असतात. जेव्हा ?-टाइप भागाच्या 
टोकाला [ध-टाइप भागाकडच्या टोकाच्या मानाने 
धन विद्युतू-दाब दिला जातो तेव्हा ॥-टाइप भागां- 
तले मुक्‍त इलेक्ट्रॉन्स ?-टाइप भागाकडे आकेषित 
होतात आणि ?-टाइप भागातले होल्स !॥प-टाइपे 
भागाकडे खेचले जातात आणि डायोडच्या दोन. 
डोकांसध्ये विजेचा प्रवाह सुरू होतो. जेव्हा डायो- 


अनुक्रमणिका 


ऑक्टो,-नोव्हें., १९८४ 


आकृती क्र. ५ - सिलीकनची अणुबंध रचना. ह्योत फॉस्फोरसं वा बोरॉनसारंख्या अणूच्या 
. ग्रवेशाने सिलीकने श्र टाइंप व ? टाइप सदुंष्य' होतो. 


डच्या ?-भागाकडच्या टोकाचा विद्युतू-दाब [ए- 
'भागाकडच्या दाबाच्या मानाने धन असतो तेव्हा तो 
डायोड. ' फॉवंडं बायस्ड' आहे असे म्हटले जाते. ह्या 
दाबातील फरकाची दिशा जर बदलली (म्हणजे 
टाइप भागाकडचा दाब ?-टाइप भागाच्या भानाने 
-बाढवला), तर डायोड 'रिव्हर्स बायंस्ड' आहे अंसे 
म्हणंतात. ह्या स्थितीत ?-टाइप भागातले होलूस 
आणि ]९-टाइप भागातले इलेक्ट्रॉन्स त्या दोन भागां- 
मधील सीमारेषेपासून दूर ढकलले जातात, ह्यामुळे 


'इलेक्ट्रॉन्स व होल्स हे विद्युतू-भारवाहक ह्या दोन . 


भागांतील सीमा ओलांडून पलीकडे फारशा. संख्येत 
जाऊ शकत नाहीत आणि म्हणून डायोडच्या दोन 
टोकांमंध्ये विजेचा प्रवाह जवळ जवळ खंडित होतो. 
अशा प्रकारे ?-टाइप आणि [ध-टांइप भाग एक- 
मेकांना लागूनं बनवलेला सेमीकंडक्टंर डायोंड 
(2-४ जंक्शन) हा व्हॅक्‍यूम ट्थूब डायोडप्रेमाणे 
ह्विंदिक्‌ विद्युतवाहाला एकदिक्‌ बनवण्याचे (रेक्टि- 
फिकेशन) कार्य करतो. 
ट्रान्झिस्टर हा सेमीकंडक्टर विद्युर्तू-धंटक व्हे 

ढयूब ढायोडप्रमाणे व्धंनाचे' काम करती. तग 


केलेल्या ? - ' जक्शन डायोडला लागून तिसरा 
'%- टाइप अगर एए-. टाइप भाग बनवला असता 
द्रान्झिस्टर तयार होतो. ट्रॉन्झिस्टरचे दोने प्रकांर 
आहेत. पहिल्या प्रकारांत (॥-?- १ ट्रान्झिस्टर ) 
दोन [४ - टाइप भागांत एके अरुंद असा ? -- टोंइप 
भाग असतो, तर दुसर्‍या ? > प -.? प्रकारात दोन 
? - टाइप भागात [४ - टाइप भांग असतो. हे' 
भाग एकाच सेंभीकंडक्टरच्या तुकड्यापोसूने त्यात 
फॉस्फरस, बोरॉन ह्यांसारक्ी 
वलेले असतात. आकृती क्र. 


दाबांत केवढा (आणि कोणत्या दिशेने) क 
अवल्चून असते, असे 


इलेक्ट्रॉनिक्लचे तंत्रक्षान 
“भागातून मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मोठ्या प्रमाणावर 


समजू या की, एका ऐ-?- ट्रान्सिस्टरच्या एमि- 
टरचा विद्युतू-दाब शून्य आहे आणि त्यांच्या बेसंला 
लहान प्रमाणावर आणि कलेक्टरला मोठंया प्रमाणा- 
वर धन विद्युतू-दाब दिला आहे. अंशा स्थितीत 
बेस आणि एमिटर मधील ?-ए जंक्हेन “ फॉरवर्ड 
बायस्ड ' असते आणि त्यामुळे एमिटर जवळच्या 


४१ 


मंधल्या ?- टाइप भागाकडे खचले जातात. बैस 
आणि कलेक्टर ह्यांमधील ?-[ध्र जॅक्झन ह्या वेळी 
* रिव्ह्सं बायस्ड्‌ ' स्थितीत असल्याने क्लॅक्‍्टरंकंडन 
फारंच थोंडा इलेक्ट्रॉन्सचा प्रवाह बेसंकंडे वाहत 
असंतो. एमिटरकडून मोठ्या प्रमाणावर बेंसकेडे 


-पथककरण करणारे 


डा 22 ननी (सिलिव्छॅन) र्‍या पाया 


0000000 >...“ डला 


आकृती क्र. ६ - सेमीकन्डक्टर डायोड आणि टद्रांझिस्टर यांची सुलंभीकृत रचना, एकाच 
सेमीकंडक्टरं संबस्ट्रेटॅमध्ये डायोड, १ए-?-]ए आणि ?-]ए-? ट्रांझिस्टर हुथांना “ रिवसंबायेसुंड 
-_जॅक्शनच्या साहाय्याने पुरथकं ठेवण्यात येऊ शकते. 


न. भा. ६ 


अनुक्रमणिका 


धरे 


निघालेले इलेक्ट्रॉन्स त्यांमधील सीमा ओलांडून 
बेसच्या ?- टाइप भागात. येतातच; परंतु बेसचा 
.हा भाग चिचोळा असल्याने -त्यांमधील बरेचसे 
' इलेक्ट्रॉन्स. बेस आणि कलेक्टरमधील सीमा ओलां- 
डून कलेक्टरच्या भागात प्रवेक्ष करतात [. ह्या 
प्रक्रियेला * डिफ्यूजन ” (विसरण) असे नाव आहे ]. 
कलेक्टरच्या टोकाचा विद्युतू-दाब बेस आणि एमिट- 
रच्या मानाने बराच धन असल्याने डिफ्यूजनच्या 
प्रक्रियेतून कलेक्टरच्या भागात आलेले इलेक्ट्रॉन्स 
कलेक्टरच्या टोकाकडे आकषित होण्यास मदत 
होते. अद्या तर्‍हेने एमिटर आणि कलेक्टरमध्ये 
मोठ्या, प्रमाणावर इलेक्ट्रॉन्सचा प्रवाह चालूं राहतो. 
आता बेसचा विद्युतू-दाब शून्य किंवा त्याहून कमी 
म्हणजे क्रण केला, तर एमिटर आणि बेस मधील 
?- जंक्शन रिव्हर्स बायस्ड होते. आणि एमिटर- 
मधून बेसकडे फारच थोड्या प्रमाणावर : इलेक्ट्रॉन्स 
वाहतात. कलेक्टर आणि बेसमधील ?-!ए जंक्दा- 
नही रिव्हर्स बायंस्ड असल्याने त्यांमध्येही फारसा 
प्रवाह वाहत नाही व एमिटर आणि कलेक्टर- 
मधील प्रवाहही खंडित होतो. अशा तर्‍हेने बेसचा 
विद्युतू-दाब कमीअधिक करून एमिटर वे कलेक्टर- 
मधील विद्युत्मवाह नियंत्रित करता येतो. बेसचा 


विद्युतू-दाब धन किंवा करण करून एमिटर-कलेक्ठर, 


मधील प्रवाह 'ऑन ' अगर ' ऑफ (चाळू अगर 
बंद) करण्याच्या ह्या प्रक्रियेवर सध्याच्या मोठ- 
मोठ्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम्स आधारित 
आहेत. 

वर वणन केकेल्य ४-?-॥४ आणि ?-प-? 


प्रकारच्या ट्रान्झिस्टरमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स 


असे दोन्ही - प्रहरण आणि धंन - प्रकारचे वियुत्‌- 
वाहक असतात, त्यामुळे अद्या ट्रान्झिस्टसंना 0]1' 
(बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर) असे म्हटले जांते. 
ह्यांखेरीज ट्रान्झिस्टसंचा असाही एक प्रकार आहे, 
ज्यात केवळ एकाच प्रकारचे (होल्स किंवा इलेक्ट्रॉन्स) 
विद्युतू-वाहक आढळतात. अक्षा ट्रान्झिस्टसंना युनि- 
पोलर ट्रान्झिस्टस म्हटले जाते. मॉस्फेट (॥05- 
77. - मेटळ्‌ ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट 
ट्रान्झिन्टर) हे अश्य युंनिपोलर द्रान्सिस्टसंचे उदा- 
हरण आहे. मॉस्फेटमध्ये 1 -- टाइप (किवा ? .. 
ढाइप) सेमीकंड़क्टरच्या तुकड्यात 0? - टाइप 


' अगर नाहीसा करता येतो व 


ऑक्टो.-नोव्हें,, १९८४ 


' (ऐ:- राइप) सेमीकंडक्टरची. दोन ' बेटे ' तंयार 


केली , जातात... वियुतू-वाहकक धातूंच्या तारा ह्या 


' बेटांना जोडलेल्या असतात. ह्या बेटांपैकी एकालां 


“सोस ' आणि दुसर्‍याला ' ड्रेन ' असे म्हटले जातें, 
ह्या दोनः बेटांमधील सिलिकॉनच्यो पृंष्ठेभागांवर 
,सिलिकॉन डायॉक्साइड ह्या विद्युत-विरोधी. द्रव्याचा 
एक पातळ थर दिला जातो आणि त्या थरावर 
एक धातुचा थर दिलेला असतो. ह्या धातूच्या 
थराला तिसरा विद्युतू-धुव जोडलेला असतो, ज्याला 
* गेट ' अशी संज्ञा आहे. गेट आणि सोस व ड्रेन 
ह्यांमध्ये विद्युतू-विरोधी द्रव्याचा थर असल्याने गेट- 
मधून सोसंकढे अगर ड्रेनकडे विजेचा प्रवाह वाहू 
शकत नाही. आकृती क्र. ७ मध्ये दाखवलेल्या 
मॉस्फेटच्या रचनेकडे पाहिले असता असे दिसून 
येईल की, गेट आणि भूळ सिलिकॉनचा * पाया ! 
(सन्स्ट्रेट) ह्यांमध्ये सिलिकॉन डायॉक्साइड ह्या 
विद्युतू-विरोधी द्रव्याचा थर असल्याने तेथे एक 
कपेसिटर तयार होतो (पहा :.विद्युत्‌ मंडल भागा- 
तील कपेसिटरचे वर्णन). गेटच्या खाली आणि सोसं 
व ड्रेनच्या मध्ये असलेल्या भागाला * चॅनल्‌ ' असे 
म्हणतात. असे समजा की, सोर्स व स्ब्स्ट्रेट 
जमिनीला ,,जोडलेल्या आहेत ( म्हणजेच त्यांचा 
वियुतू-दाब शून्य आहे), ड्रेनला धन विद्युतू-दाब 
द्लिला आहे. आणि गेटला काहीच विद्युतू-दाब 
दिलेला नाही. अशा स्थितीत सोसं आणि ड्रेनमध्ये 
विद्युतू-प्रवाह वाहू शकत नाही. कारण ड्रेन व सन्स्ट्रेट 
आणि सोसं व सन्स्ट्रेट ह्यांमधील 7-४ जंक्शने 
रिव्हसं बायस्ड स्थितीत असतात. आता गेटला 


-जर मोठा, धन विद्युतू-दाब देऊन तेथील 


घातूच्या थंरावर धन विद्युतू-भार निर्माण केला, तर 
त्यामुळे सिलिकॉन डायॉक्साइडच्या थराखालील 
चॅनलमध्ये इलेक्ट्रॉन्सच्या स्वरूपात विरुद्ध चिन्हांकित 
म्हणजच कण विद्युतू-भार निर्माण होतो. हा; 
विद्युतू-भारित प्रदेश सोस आणि हेन ह्यांना जोडत 
असल्याने आता इलेक्ट्रॉन्सच्या त्यामधन 
विजेचा प्रंचाह वाहू लागतो. अज्ञा तर्‍हेने गेटला 
दिलेला विद्युतू-दाब धन किवा कण करून चॅनल- 
मध्ये विद्युतू-वाहुक प्रदेश निर्माण करता ये 


तो 
अ ह्याद्वारे सोसं व 
शैनमध्रील . विद्युतू-प्रवाह * ऑन्‌ ' अगर "ऑफ्‌! 


१2-28 


इलेक्टनिझंखचे तंत्रक्षन 


3 शू 


? _______ टाप सेमीकंडलवरर्‍याचाना टाइप सेसीकंडक्टर -चा पाया 


११08 ट्रोझिस्टर : चौरस संयुक्त अशकृती' 


(अधो दर्शम) 


क आककययकीक 


[_] धातूचा थर (अल्युमिनियम) . 
[_] 'डिफ्युजळ क्षेत्र 


गेट - ऑव्क्साइड 


आळढृती क्र. ७ - ॥॥09 ट्रांझिस्टरचा रचना व चिन्हाकुतीः 


करता येतो. सोस आणि ड्रेनमधीलं प्रवाह गेटला 
दिलेल्या विद्युत्‌-दाबाच्या साह्याने नियंत्रित करता 
येण्याच्या ह्या गुणधर्मामुळे मॉस्फेटचा बायपोंलर 


द्रान्झिस्टरप्रमाणे स्विच्‌सारखा किंवा विद्युतू-संदेश- 


वर्धक म्हणून उपयोग करता येतो. बर्‍याच आधुनिक 
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्समध्ये बायपोलर ट्रान्झिस्टसंपेक्षा 
मॉस्फेटंचा उपयोग करणे पसंत केले जाते. 


आतापर्यंत वर्णन केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक विद्युत्‌ 
-घटकांखेरीज इतर अनेक प्रकारचे सेमीकंडकंटर 
घटक निरनिराळ्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांत वाप- 
रले जातात. टनेल डायोड, व्हेरॅकटर डायोड, 
शॉट्की बॅरिअर डायोड, अँव्हूलान्च डायोड, फोटो 
डिटेक्टर्स, लाइड एमिटिंग डायोड ही त्यांची काही 
उदाहरणे होत. हे सर्व विद्युतू-घटक साधारणतः 


अनुक्रमणिका 


४४ 


एकएकटेच वापरले जातात; ह्या उलट आधी वणेंन 
केलेले डायोड, वायपोलर ट्रान्सिटसं, मॉस्फेट्ससारखे 
विद्युतू-घटक मोठ्या संख्येने एकत्रित करून 10: 
चिप्समध्ये वापरलेले दिसतात. विद्युतू-मंडलांत 
वापरण्यात येणाऱ्या प्रत्येक सेमीकंडक्टर घटकाचे 
वणेन करणे शक्‍य नाही. ह्या लेखांच्या योजनेचा 
विचार करता आता इंटिग्रेटेड :सकिट्स म्हणजे 
काय ते पाहणे योग्य ठरेल. -- . 
इंटिग्रेटेड सर्किट्सची संरचना. 

इंटिग्रेटेड सकिट्समध्ये सेमीकंडक्टरच्या. एकाच 
तुकड्यामध्ये मोठ्या संख्येने डायोड्स्‌, ट्रान्झिस्टसं, 
कपॅसिटसं, रेझषिस्टस हे विदयुतू-धटक तयार करून 
आणि योग्य त्या, प्रकारे एकंमेकांना. जोडून एक 
वा अनेक वियुतू-मंडळे- बनवलेली असतात, हे 
आपण आधी पाहिले आहेच. सेमीकंडक्टरपासून 


ट्रान्झिस्टरसारखे-. सक्रिय घटक. कसे:- बनविले- 


जातात हे आपण पाहिले; आता रेझिस्टर, 
कर्पेसिट्रसारखे. निष्क्रिय घटक कसे बनवण्यात 
येतात ते आपण पाहू. !ध-टाइप सेमीकंडक्टरच्या 
वेटात ?-टाइप सेमीकंडक्टरचा चिंचोळा भाग 
तयार करून रेझिस्टर बनवता येतो. विजेचा प्रवाह 
केवळ त्या .विंचोळ्या भागातूनच वाहावा. ह्यासाठी 
तो भाग आणि !ए-टाइपं सन्स्ट्रेटमधील विजेच्या 
दाबातील फरक क्ण ठेवावा लागतो. ह्या स्थितीत 
ए-टाइप आणि ध-टाइप, भागामधील ?-प 
जंक्शन रिव्हसं बायस्ड असते व त्यामधून वियुत्म़रवाह 
वाहू शकत नाही. अश्या तऱहेने बनवलेल्या रेझिस्टरला 
£ डिफ्यूझ्ड रेझिस्टर- असे म्हटले जाते. रेझिस्टर 
बनवण्याच्या ह्या पद्धतीत एक मोठाच तोटा आहे. 
तो म्हणजे हे डिफ्यूझ्ड रेझिस्टसं बरीच जागा, व्याप- 
तात आणि त्यांच्या वियुतू-विरोधात बराचं बदलही 
होतो. ह्यामुळे सामान्यतः इंटिग्रेटेड सकिट्समध्ये 
डिफ्यूझ्ड रेझिस्टसं वापरणे टाळले जाते. बहुतेकदा 
इंटिग्रेटेड सकिट्समध्ये वापरण्यात येणारे रेझिस्टसं 
हे मुळांत ट्रान्झिस्टसंच असतात; कारण आधी 
पाहिल्याप्रमाणे बायपोलर ट्रान्सिस्टसं हे एका दृष्टीने 
पाहिले तर बेस व एमिंटरमधील विद्युत्प्रवाहाने 
नियंत्रित केलेले, तर मॉस्फेट्स हे गेट व सोसंमधील 
विद्युतू-दाबाने नियंत्रित केलेले रेझिस्टसंच असतात. 
ह्यामुळे अद्या ट्रान्झिस्टसंचाच रेझिस्टर म्हणून 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


इंटिग्रेटेड सकिट्समध्ये उपयोग करणे पसंत केले 
जाते. इंटिग्रेटेड सकिट्समध्ये कपॅसिटसं तयार करणे 
सोपे असते. ज्याप्रमाणे मॉस्फेटमध्ये धातू-सिलिकॉन 
डायॉक्साइड-सेमीकंडक्टर अक्षा थरांच्या रचनेतून 
कपॅसिटर तयार होतो, तशीच रचना वापरून साधा 


' कपॅसिटर बनवणे शक्‍य होते (आकृती क्र. ८ पहा). 


साध्या विद्युतू-मंडलात आणि इंटिग्रेटेड सकिट्स- 
मध्ये काय फरक आहे ते आपण आता पाहू. आपण 
आधी पाहिलेच आहे की, डायोड्स, ट्रान्झिस्टसं, 
कपपॅसिटसं वगैरे विद्युतू-धटक योग्य त्या प्रकारे 


- एकमेकांना तारांनी जोडून वेगवेगळी कार्ये करणारी 


विद्युतू-मंडले - बनवता येतात. अज्ली विदुत्‌ू-मंडले 
बरीच जागा व्यापतातच, पण ती भरवशाचीही 
नसतात. मोठे विद्युतू-मंडळ बनवण्यासाठी इतक्या 
मोठ्या संख्येने तारा वापरून वेगवेगळे विद्युतू-घटक 
एंकमेकांना जोडावे लागतात की, एकंदर मंडल 
रचना व्यवस्थित आहे की नाही ते पाहणे जवळ 
जवळ अशक्य होऊन जाते. ही अडचण दूर करण्या 
साठी कित्येकदा पीसीबी (प्रिटेड सकिट बोड) चा 
वापर केला जातो. पीसीबीमध्ये बेकेलाइटसारख्या 
विद्युतू-विरोधी द्रव्याची एक फळी असते आणि 
तिच्यावर तांब्याचा एक पातळ थर दिलेला असतो. 
विद्युतू-मंडलातील तारांचा नकाक्षा (वार्यारिग 
लेञाउठ:) _ फोटोलिथाग्रफी ह्या मुद्रणप्रक्रियेने 
पीसीबी वर छापला जातो आणि ह्या नकाझ्ाबर- 
हकूम-ज्या भागातील तांब्याचा विद्युतू-वाहक तारा 
म्हणून. उपयोग करण्यात येणार आहे, तो भाग 
ता ताब्याचा इतर भाग विरघळवून -काढून 
1 जातो. ह्यानंतर त्या विद्युतू-मंडलातील ६ 
योग्य त्या जागी सोल्डरिग करून (डाख वेञ्नो 
लेबल जोडले जातात. ह्यामुळे त्या विद्युतू- 
र रिलायबिलिटी 
परंतु जागेचा प्रन मात्र सुटत जाय, क्क 
क्षेपणास्त्रे, अवकाशयाने ह्यांत वापरण्यात येणारी 
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आकाराने व वजनाने कमी 
असावी लागतात; त्यामुळे पीसीबी वापरून केलेली 
विद्युतू-मंडले त्या दृष्टीने फारशी उपयोगाची 
नसतात. जर संपुण इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एखाद्या 
सेमीकंडक्टरच्या लहानशा तयार 
करण्यात आल्या, तर ह्या सवं अडचणी हूर होतात 


अनुक्रमणिका 


इलेफ्ट्रॉनिक्स चे तंत्रज्ञाने 


इंटिग्रेटेड सकिट तंत्रज्ञानामुळे भाज हे शक्‍य झाले 
आहे. र 
इंटिग्रेटेड सकिट्स ही केवळ वजनाने हलकी, 


आकाराने लहान आणि कामाच्या दृष्टीने अधिक 


भरवक्ञाची असतात एवढेच नव्हे तर किमतीचा 
विचार: क्रेल्यास सुटे विद्युत्‌-घटक वापरून पीसीबी- 
बर॒ बनवलेल्या तसल्याच विद्युत-मंडलांपेक्षा स्वस्तही 
पडतात. मोठ्या प्रमाणावर त्यांचे उत्पादन करता 
येते - एका घाण्यात वीस ते तीस हजार 1) चिप्स 
बनू शकतात - आणि त्यामुळे एकेका चिपूची किमत 


४५ 


सुट्या घटकांनी बनलेल्या विद्युत-मंडलांपेक्षा बरीच 
कमी होते. 

सध्याच्या काळात ४1.51 चिप्सचा (४1.91- 
व्हेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन) बराच बोलबाला ऐकू 
येतो. इलेक्ट्रॉनिक्सविषयी विशेष माहिती नसलेल्या 
माणसाला ४1.91 किवा 1,571 म्हणजे काय हा 
प्रश्‍न पडणे शक्‍य आहे. सुरुवातीला म्हणजे १९६०. 
च्या सुसाराला जेव्हा पहिली 1() चिप्‌ बाजारात - 
आली तेव्हा एका ४ मि: मी > ४ मि. मी. आकां- 


* राच्या चिप्‌मध्ये चार ट्रॉन्झिस्टसे आणि - सहा 


इन्डक्‍्टर ह्या घटकाची सेमीकंडक्टरमध्ये पर्यायी रचना नाही. 


आकृती क्त, ८ - विद्युत्‌ घटक व त्यांची माइक्रोइलेक्ट्रानिक्समध्ये होणारी पर्यायी रचना. 


अनुक्रमणिका 


४६ 
रेझिस्ट्सं होते. इंटिग्रेटेड सकिट्स बनवण्यांचे तंत्रज्ञान 


जसजसे प्रगत होऊ लागले, तसतसे अधिकाधिक 


विद्युतू-घटक तेवढ्याच आकाराच्या एका चिपूमध्ये 


बर्सवता येणे शक्‍य झाले. एका चिप्‌ मध्ये किती: 


विद्युतू-चटक आहेत ह्यावरून त्या ' चिपूची 
व्यामिश्रता ( कॉम्प्लेक्सिटी ) ठरतें. आणि ह्या 
व्यामिश्रतेवरून चिप्सचे वर्गीकरण: केले जाते. 
581 ( स्मॉल्‌ स्केल इंटिंग्रेशन ) चिप्समध्ये 
प्रत्येक चिपूमध्ये शंभरापर्यंत' वेगवेगळे विंद्युतू- 
घटक असतात. १९७० सालापर्यंत ४ मि. मी. > 
४ मि. मी. आकाराच्या एकाच चिप्‌ मध्ये हजारा- 
पर्येत विद्युतू-घटक बसवता येणे शक्‍य झाले होते 
आणि त्या अधिक गुंतागुंतीच्या चिप्सना मग ]॥5७1 
(मीडियम स्केल इंटिग्रेशन) चिप्स म्हणण्यात येऊ 
लागेले. १९७० पासून १९७८ सालापर्यंत ह्या तंत्र- 
ज्ञानाची”. तेवढ्याच आकाराच्या ..चिप्समध्ये दहा 
हजारापर्यंत विद्युतू-घटक बसवण्याइतपत 'प्रगती 
झाली. ह्या चिप्सना 1.51 (लाजे स्केल इंटिग्रेशन) 
चिप्स असे नाव देण्यात 'आले. त्यानंतरच्या काळा- 
तही प्रगतीचा हा वेग कायम राहिला आहे. आजच्या 
काळात ६ मि. मी. % ६ मि. मी. आकाराच्या 
चिप्‌मध्ये एक लाखापर्यंत विद्युतू-घटक बसवण्यात 
यश आले आहे. ह्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा सध्याचा 
वेग पाहता ह्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत प्रत्येकी दहा 
लाख ते एक कोंटी विद्युतू-घटक असलेल्या अल्ट्रा 
लाजं स्केल इंटिग्रेटेड चिप्स बनू लागतील, अशी 
अपेक्षा आहे. 

इतक्या गुंतागुंतीची विद्युतू-मंडळे असलेल्या 
चिप्स बनवणे ज्या तंत्रज्ञानामुळे शक्‍य क्षाले आहे, 
ते तंत्रज्ञान कोणते हे पाहण्यामाधी कोणत्या प्रकारची 
विद्युतू-मंडले अशा चिप्समध्ये बसवतात ते आपण 
पाहू. नै 

इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ढोबंळंपणे दोन शाखा मानल्या 
जातात- पहिली झ्याखा अँनलॉग संकिट्सविषयीची, 
तर दुसरी डिजिटल सकिट्सूविषयीची. अनलॉग 
सकिट्स्‌मधील विद्युतू-दाब अगर प्रवाह ह्यांच्या 
रूपातील वियुत्‌-संदेश ( सिग्नल ) हा अखंडपंणे 
(कंटिन्युअसली ) बदलू शकतो. उदाहरणार्थ, आपल्या 
घरात पुरवलेल्या विजेचा दाब हा द्रिदिक्‌ असून 
टोकांच्या दोन किमतीमध्ये तो अखंडपणे बदलत 


नंवंभारते -: “शी र र ताटान 


ऑक्टो -नोव्ह १ ९९८४ 


राहतो. ह्याउलट, डिंजिटल' सकिट्समधील विद्युंतू- 
संदेश सुंट्या सुट्या पायऱ्यांमध्ये बदलतो. उदा. , 
कॉम्प्युटरमधील- विद्युतू-मंडलांत 'शून्यः.ह्या संख्ये- 
साठीः एंका पातेळीचा विद्युतू-दांब आणि एक ह्या 
संख्येसाठी दुसऱ्या पातळीचा विद्युत्‌-दाबं वापरंतात. 
कॉप्युटरमध्ये सर्वे संख्या ह्याः त्यांच्या “द्विमान 
( बायनरी ) 'स्वरूपात ' मांडलेल्या असल्यामुळे 
कॉम्युटरच्यां विद्युतू-मंडळात एक व शून्य ह्या 
संख्यांसाठी वापरण्यात येत असलेल्या पातळ्यां- 
मध्येच विद्युतू-दाब आढळतो. अशा सुट्या पातळ्यां- 
मध्ये बदलणार्‍या विद्युतू- संदेशांवर वेगवेगळ्या 
प्रक्रिया करणे त्या मानाने सोपे असते आणि म्हणून 
सध्या वापरात असलेल्या इंटिग्रेटेड सकिट्समध्ये 
डिजिटल 'सकिट्स फार मोठ्या संख्येने आढळ- 
तात. अँनलॉग सकिट असलेली चांगली 1(! चिप 
बनवणे हे फार गुंतागुंतीचे कास असते, त्यामुळे 
अगदी आवड्यक असल्याखेरीज अँनलॉग' सकिट्सचा 


वापर टाळला जातो, आणि ज्या ज्या गोष्टी डिजि- 


टल सकिट्स्‌ वापरून करता येणे शक्‍य असते त्या 


सवं गोष्टींसाठी, डिजिटल सकिट्सचाच वापर पसंत 


करतात. ट्रान्झिस्टरमधील ( बेस व एमिटरमधील ) 
विद्युतू-दाब अगर प्रवाह कमीजास्त करून तो 
सहूज "आफ * अगर 'ऑन्‌' करता येतो. ऑफ 

[तील ट्रान्झिस्ट्रला १ ह्या संख्येचे व आन्‌ 
स्थितीतील झुन्सिस्टरला ० ह्या संख्येचे प्रतीक 
मानल्यास ट्रान्झिस्टरचा स्विच्‌सारखा वापर करून 
डिजिटल सकिट्स बनवता. येतात. कॉम्प्युटसंमध्ये 
माहिती साठवण्यासाठी वापरण्यात येणारी. मेमरी 
सकिट्स हीही डिजिटल सकिट्सच होत: ह्यांचे 
वेशिष्ट्य असे की, त्यांत. एकाच सकिट्‌ अ्हॉकची र; 
मोठ्या संख्येने पुनरावृत्ती केलेली असते. सध्याच्या 
काळात कांप्युटरचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर 
होत असल्याने सध्या तयार होत अंसणार्‍या चिप्स 
पेकी ७० ते ८० टक्‍के चिष्सचा वोपर कॉंप्यटसं- 
मध्येच होतो. व 
इंटिग्रेटेड सर्किटूसचे तंत्रज्ञान 

सध्या वापरात असलेली बहु इंटिग्रेटेड 

सकिट्स अत्यंत शुद्ध मह च 
तुकडय़ापासून बनवलेली असतात. स्फटिक. 
रूपातील सिलिकॉन मिळवण्यासाठी अव्या 


इलेक्ट्रॉनिक्सचे तंत्रज्ञान 


गुंतोंगुंतींच्या ' रांसायंनिकं . आणि धातु्वज्ञा- 
निक प्रक्रियांचा वापर करावा लागतो. ह्या 
प्रक्रियांतुत सळ्यांच्या आकाराचे सिलिकॉनचे 
संफढिंक बनवले जातात. ह्या सळ्या साधारणतः 
१ ते ६ इंच व्यासाच्या असतांत ओणि त्या आडव्या 
कापून त्यांचे ३०० ते ५०० मायक्रॉनूस॑ (१ माय- 
क्रॉन म्हणजे एका मिलिमीटरचा हेजारावा भाग) 
जाडीचे पातळ तुकडे (वेफसं) पाडले जातांत. 


ह्या तुकड्यांवर इंटिग्रेेड सकिट्स बनवताना जे 


विद्युतू-धटक तयार केले जातात त्यांची जाडी १० 
मायक्रॉनच्या आसपास असते, परंतु आंधारासाठी 
सिलिकॉन वेफसंची जाडी त्या मानाने बरीच 
जास्त म्हणजे ३०० ते ५०० मायक्रॉन्स ठेवली 
जाते. ह्या सिलिकॉनच्या वेफरला पाया ( स्न्स्ट्रेट ) 
असे म्हटले जाते. १९६० पासून आतापर्यंतच्या 
वीस-पंचवीस वर्षांत ह्या सन्स्ट्रेटमध्ये वेगवेगळ्या 
प्रक्रियांनी बनवलेल्या विद्युतू-घटकांची परि- 
माणे अधिकाअधिक कमी होत आलेली आहित, 
सुरुवातीच्या काळात एक विद्युतू-घटक साधारणतः 
१००>१०० मायक्रॉन्स॑ एवढी जागा व्यापत असे. 
आता तोच घटक ५ >< ५ मायक्रॉंन्स एवढया जागेत 
बनवता येतो. सुरुवातीच्या 1९9. चिप्सूचा आकार 
४ > ४ मि. मी. 'एवढा असे. सध्याच्या चिप्सचा 
आकार ८ > ८ मि. मी. एवढा असतो. । 
10 चिप्स्‌ तयार करण्याच्या पद्धतीचा एक 
मोठा फायदा असा आहे की, त्या प्रक्रियेत बर्‍याच 
चिप्स्‌ एकदम बनवता येतात. दीडशे ते दोनशे 
सिलिकॉन वेफसंच्या गटावर एकदमच वेगवेगळ्या 
प्रक्रिया करून 1) चिप्स बनवल्या जातात. चार 
इंची सिलिकॉन वेफरवर ६ %८ मि. मी. आका- 
राच्या ५००-चिप्स बसतात; मश्या दोनशे वेफ- 
संच्या गटावर एकदमच प्रक्रिया करण्यात आल्या, 
तर एका घाण्यात एक लाख चिप्स बनतील. सध्या 
हया तंत्रज्ञानात केवढी प्रगती झाली आहे ते माहीत 
नसल्यास ह्या सर्वे गोष्टी अशक्‍य कोटीतील 
वाटतील. परंतु एके काळी ज्याची कल्पना करणेही 
कठीण होते ते. आज प्रत्यक्षात उतरले आहे. ह्या 
शतकाच्या सहाव्या दशकाच्या अखेरीस वापरात 
असलेल्या काँप्युटर सिस्टम्स पाच-दहा गोदरेज 
>कपाटांइतकी जागा व्यापत, आज तेवढीच कार्ये- 


9 


क्षमता असलेला कॉम्प्युटर एका छोट्याशा- एक 
चौरस सें. मी. आकाराच्या- 1: चिपूवर बनवता 
येतो. 

इतक्या गुंतागृंतीच्या 1(: चिप्स कशा बनवल्या 


जातात, ते आपण आता पाहू. पण त्या आधी चिप्स्‌ 


बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या 
रासायनिक आणि* धातुर्वेज्ञानिक प्रक्रिया कोणत्या 


. ते पाहणे युक्‍त ठरेल. 


१) ऑक्सिडेशन : ह्या प्रक्रियेत सिलीकॉनच्या 
पातळ'थ॑राचे त्याच्या ऑक्साइडमये - (810 2- 


सिलिकॉन * डायॉक्साइड ) ख्पांतर केले जाते. 


८००” से. ते १२००” से. एवढ्या तपमानात सिलि- 
कॉनच्या वेफरला ऑक्सिजनने भरलेल्या क्‍्वाटंझूच्या 
नळीत तापवून ही प्रक्रिया घडवून आणली जाते. 
ह्या नळीत एका बाजूने वायू सोडला जातो व दुसऱ्या 
टोकाकडून तो बाहेर पडण्याची व्यवस्था असते. 


. सिलिकॉनचे वेफर्स क्वाटंझूच्या “ होडीत ' ठेवून 


नळीत सोडले जातात. ह्या नळीतील तपमान ठर- 
लेल्या पातळीच्या -- ई से. मध्ये राखलेले असते. 
सिलिकॉन डायॉक्साइडचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म 
असा आहे की, त्याच्या थरातुन फॉस्फरस, बोरॉन 
इत्यादी द्रव्यांचे कण जाऊ(डिफ्युज होऊ)शकत नाहीत. 
त्याखेरीज मॉस्फेटसारख्या घटकांमध्ये सिलिकॉन 


* डायॉक्सांइडच्या थरांचा विद्युतू-विरोधक म्हणून 


कसां वापर केला जातो, हे आपण पाहिले आहेच. 
10) तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमध्ये सिलिकॉन डायॉ- 
क्साइडच्या ह्या गुणधर्मांचा मोठाच वाटा आहे. 

- २) डिफ्यूजन १ ह्या प्रक्रियेत फॉस्फरस, बोरॉन 
ह्यांसारख्या द्रव्यांचे अणू योग्य त्या प्रमाणात आणि 
योग्य त्या खोलीपर्यंत सिलिकॉनच्या वेफरमंध्ये 
मिसळले जातात. ही प्रक्रिया ' डिफ्यूजन फर्नेस' ह्या 
नावाने ओळंखल्या जाणाऱ्या भट्टीत घडवून आणली 
जाते. ऑक्सिडेशून ह्या प्रक्रियेप्रमाणेच डिफ्यूजन 
फर्नेसचे तपमान कित्येक तास ८००” से. ते१२००-'से. 
च्या दरम्यान राखले जाते. आपण आधी पाहिलेच 
आहे की, इंटिग्रेटेड सकिट्समधील विद्युंतू-घटक हे 
सिलिकाँनच्या एकाच तुकड्याच्या, फॉस्फरसं, बोरॉन 
ह्यांसारखी मूलद्रव्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात मिसळ- 
लेल्या भागांच्या विवक्षित संरचतेतून निर्माण कर- 
ण्यात येतात. सिलिकॉनच्या तुकड्याच्या वेगवेगळया 


४८ 


भागांत ही द्रव्ये नियंत्रित रीतीने मिसळण्याची क्रिया 
डिफ्यूजनने घडवून आणली जाते. ह्या कारगामुळे 
डिफ्यूजन ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. सिलि- 
कॉनमध्ये मिसळण्यात येणारी द्रव्ये घन, द्रव किवा 
वायुर्पात असू शकतात. असे एखादे द्रव्य कोणत्या 
स्वरूपात आहे त्यावरून ते डिफ्यूजन फनेसमध्ये 
सोडण्याची पद्धत निवडली जाते. उदा. , असे द्रव्य 
द्रवरूपात असल्यास त्या द्रवात नायट्रोजन वांयू 
सोडला जातो आणि त्याबरोबर बाहेर पडणाऱ्या 
त्या क्र्वाच्या वाफा भट्टीत सोडण्यात येतात. 

सध्याच्या काळात कित्येकदा सिलिकॉनमध्ये 
इतर द्रव्ये मिसळण्यासाठी डिफ्यूजन ही “ पारंपरिक' 
पद्धत वापरणे पसंत केले जात नाही. अक्षया वेळी 
“' आयन इंप्लॅटेशन ” ह्या नावाने ओळखली 
जाणारी एक नवी पद्धत वापरली जाते. ह्या पद्धतीत 
“सिलिकॉनमध्ये मिसळण्यात येणाऱया द्रव्यातून वीज 
पाठवून त्यांचे ' प्लाझ्मा'मध्ये ( आयनद्रायूत ) रूंपां- 
तर केले जाते (जेव्हा एखाद्या द्रव्याचे अणू 
'विद्युतू-भारित होऊन त्यांचे आयन्समध्ये रूपांतर 
होते तेव्हा त्या द्रव्याच्या स्थितीला प्लाझ्मा असे 
म्हणतात) . विद्युतू-चृंबकांच्या साह्याने ह्या आय- 
-न्सना इतरांपासुन वेगळे ठेवले जाते. ह्या आयन्संचा 
हव्या त्या आकाराचा * किरण ' ( बीम ) तयार 
करण्यात येतो व निर्वात पोकळीत ठेवलेल्या सिलि- 
कॉँनच्या वेफरवर योग्य त्या प्रकारे तो किरण 
रोखून आयन्सचा मारा केला जातो. ह्या आय- 
न्सचा सिलिकॉनवर मारा करण्याआधी त्यांचा 
वेग वाढवून त्यांतील ऊर्जा वाढवण्यात येते. ह्या 
आयन्सचा सिलिकॉनवर मारा केल्यास ते त्यात 
शिरतात व सिलिकॉनच्या स्फटिकरचनेतील कित्येक 
जागा स्वतः व्यापतात. अशा. तर्‍हेने सिलिकॉनमध्ये 
मिसळण्यात आलेल्या द्रव्याचे प्रमाण व त्या 
द्रव्याचे अणू मिसळलेल्या थराची खोली निय्नंत्रित 
करणे आज सहज शक्‍य झाले आहे. 

३) मेटलायझेशन : ह्या प्रक्रियेत सिलिकॉतच्या 
पायावर अल्युमिनियम अगर तत्सम धातूंचे पातळ 
थर दिले जातात. तिर्वात जागेत अल्युमिनियम 
त्याचे बाष्पीभवन होईपर्यंत तापवून' ही प्रक्रिया 
घडवूनं आणली जाते. अश्या जवळजवळ निर्वात 
पोकळीत त्या मानानें बऱ्याच कभी तपंमानाठा 


भंवंमारत 


: भोळखल्या जाणाऱ्या द्रवांत ती 
विरघळू 
फोटोरेझिस्ट शकत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


अँल्युसिनियमचे बाष्पीभंवन घडून येते. सिलि- 
'कॉनच्या वेफरवर तयार करण्यात आलेले' विययुतू- 
घटक एकमेकांना जोडण्यासाठी ज्या धातूंच्या तारा 


-त्या वेफरमध्येच ब॑नवाव्या लागतील; त्या बनवण्या- 


साठी मेटलायझेशनचा वापर करतात. 


४) फोटोल्शथाभ्रफी : आतापर्यंत वर्णन केलेल्या 
सरवे-प्रक्रिया इंटिग्रेेड सकिट तंत्रज्ञानांच्या वृष्ठीने 


.'महत्त्वाच्या आहेतच; परंतु ज्या प्रक्रियेमुळे अत्यंत 


लहान आकाराचे विद्युतू-घटक सिलिकॉनच्या 
छोट्याशा तुकड्यावर तयार करता येणे शक्‍य झाले 
आहे, त्या प्रक्रियेचे नाव आहे फोटोल्थिग्रफी, आपण 
आधी पाहिल्याप्रमाणे मॉस्फेटसांरखा विंदुंतू-घंटक 
तयार करण्यास सिलिकॉनच्या ?- टाइप स्स्ट्रेट- 
मध्ये ऐप- टाइप. सिलिकॉनची दोन सूक्ष्म आकाराची 
बेटे त्यांमध्ये छोटीशी * चॅनल्‌' सोडून तयार 
करावी लागतात. साहजिकच असा विद्युत्‌-घटक 


: तयार करावयाचा असेल, तर त्यासाठी असे तंत्र 


वापरावे लागेल की, ज्याच्या ह्वारे डिफ्यूजन अगर 
त्या सारख्या एखाद्या प्रक्रियेचे अत्यंत काटेकोरपणे 
नियंत्रय करता येऊन सिलिकॉनच्या लहानशा 
भागात योग्य तेवढ्याच प्रमाणात इतर ट्ये 
मिसळून हवे ते भाग बनवता येतील. फोटोल्थॉ- 
ग्रफीचे तंत्र छायाचित्रणासारखेच आहे. ह्या तंत्रात 
पळ ७ सिलिकॉनच्या तुकड्यात जिथे जिथे इतर द्र्ब्ये 
मिसळावंयाची असतात त्या सर्व भागांचा एक 
नकाशा काचेच्या 'पटावर ( ग्लास्‌ प्लेट ) तयार 
केला जातो. हया पटाला ' मास्कू-प्लेट ! असे 
तुकड्यावर इंटिग्रे 

सर्किट बनवावयाचे असेल त्याच्या पायावर वया 
' ह्या. नावाने . 


जाणाऱ्या द्रव्याचा थर दिला जातो. ह्या द्रेव्यांवर 


अट्राव्हायोलेट ( जंबुपार ) किरणांचा 

भारा केल्यास 
ती कठीण बनतात व ' ठिव्हलपर्स ! ह्या नावाने 
नाहीत. दिलेल्या 


माधीः 'वम्रक्िल्या*“मकाा प्रमाणे 
र पास्दर्शकु;-ताद' काहीभगअपा धवन टी भाग 


मपारवधकरागांतून करिराम जाझ! सकता मंसल्य र 


इलेक्ट्रॉनिक्सचे तंत्रज्ञान 


सन्स्ट्रेमधील ज्या भागांवर ते किरण अन्यथा 


पडले असते त्या भागांवरीळ फोठोरेझिस्टच्या थरा- , 
. अ्यंत. धूलिविरहित जश्या वातावरणातं. बनंवावी 


वंर त्यांचा काही परिणाम होऊ शंकत॑ नाही, . त॑र 
पारदर्शक भागांतून जाणारे किरण सन्स्ट्रेट्च्या 
ज्या भागांवर पडतात त्या भागांवरील फोटोरेझि- 
स्टचा थर कठीण बनतो. ह्या प्रक्रियेनंतर सिलिकॉ- 
मंचौ संन्त्करेट डिंव्हलपरमध्ये बुडबली जाते. ह्या 
द्रवात फोटोरेझिस्टच्या थरांच्या ज्या. भागांवर 
अट्राव्हायोलेट किरणांची प्रक्रिया झालेली नसते 
ते भाग विरघळून जातात आणि अशा तर्‍हेने 
मास्क्‌-प्लेंटची एक प्रतिमाच सिलिकॉनच्या तुकड्या- 
वैर उमटते. ह्या तंत्रामुळे सिलिकॉनच्या तुकड्याचे 
अत्यंत सूष्म॑ ऑकॉरचिं भाग पुढील प्रॅक्रियांसांडी 
* उघडे ' करणे शक्‍य होते. सामान्यतः गुंतागुंतीची 
इंटिग्रेटेड सकिट्स्‌ बनवताना फोटोलिथॉँग्रफीचा 


पुंव्हा पुन्हां वोपंर करावा लागतो. ही क्रियाज्या 


क्रमाने पुन्हा पुन्हा केली जाते त्या क्रमालां 'मॉस्किंग 
सीक्वेन्स ' असे म्हणतात. प्रत्येक क्रियेत सिलिकॉ- 
नच्या त्याच तुकड्याचे वेगवेगळे भाग वेगवेगळ्या 
मास्क प्लेट्स वापरून पुढील प्रक्रियांसाठी उघडे 
केले जातात. ह्या सर्व मास्क-प्लेट्सची व्यवस्थित 
जुळणी ( अलाइनमेंट ) घडवणे महत्त्वाचे असते. 


(५) एखिंग : सन्स्ट्रेवर मास्क प्लेटची 
प्रतिमा उमटवल्यानंतर तिचे ( सब्स्ट्रेचे ) नको 
असलेले भाग विरघळवून काढून टाकले जातात. 
ह्या प्रक्रियेला ' एचिंग' असे नाव आहे. 
ह्यासाठी हायड्रोफ्लोरिक असिड, फॉस्फॉरिक ऑसिड 
ह्यांसारखे द्रव वापरले जातात. अट्राव्हायोलेट 
किरणांमुळे सबृस्ट्रेटच्या ज्या भागांवरील फोटोरे- 
झिस्टचा थर कठीण झाला असतो, त्या भागांवर 
ह्या द्रवांचा काही परिणाम होत नाही. 


इंटिग्रेटेड सकिटस्‌ बनवण्यासाठी “ एपिटॅक्शियल 
ग्रोथ ', * केमिकल व्हेपर डेपझिशन १, * प्लाझ्मा 
एचिग ' ह्यांसारख्या इतरही बऱ्याच प्रक्रिया विशिष्ट 
कारणासाठी वापरल्या जातात. विस्तारभयास्तव 
त्या सर्वांचे वर्णन करणे शक्‍य होणार नाही. मात्र 
आतापर्यंत ज्यांचे संक्षिप्त प्रमाणात का होईना पण 
वर्णन केले गेले आहे, त्या प्रक्रिया ह्या इतर प्रक्रि- 


यांच्या मानाने जास्त महत्त्वाच्या आहेत. जाता 
न, भा. ७ 


'ज्या ज्या भागांतून अद्राव्हायोलेट 


४२९. 


जाता एक लहानशी गोष्ट सांगावीशी वाटते ती 
अशी की, इंटिग्रेटेड सकिटस ही वातानुकूलित औणि. 


लागतात. रूग्णालयातील * ऑपरेशन थिएटर्स '-. 


पेक्षाही वातावरणातील धुळीचे प्रमाण फार कमी 


असावे लागते. तिथे काम करणाऱ्या लोक्रांना.-त्ताग्रः 
लॉनच्या ओव्हरकोट्समेध्ये स्वतःला झाकून घ्यावें 
लागते, डोके व हातही आच्छादित असावे लागतात; 
हौ सर्ब कॉळंजी अशासाठी घ्यावी लागते "कोत च 

चिपमधील विद्युतू-घटक ५ > ५ मायक्रॉन्स आका- 
राचे असल्याने व त्यांना जोडणाऱ्या विद्युतू-वाहक 
तारा २-३ मायक्रॉन्सच्या. असल्याने १० ते. -२७ 


 मायक्रॉन्स एवढ्या आकाराचा एखादा धुळीचा केणे 


अश.चिपॅमध्ये धूसळां तर त्यामुळे त्या. चिपमधील 


' अंतेक विद्युतू-घटक योग्य तैं कार्ये करेनासे होतील: 


एवढ्या लहान आकाराचे विद्युतू-घटक असलेली 
हूठिग्रेठेड सकिद्स बनवली जातात तरी कशी, हे 
थोडक्यात पार्हू यॉ. आतापर्यंतच्या .वर्णेनावरून हॅ 
कळून चुकले असेलच की, चिपूमंधील विद्युतू-घटक, 
ज्या परिमाणांचे (डायमेन्शन) असतातं त्या परि- 
माणांचे मास्क्र्स एकदम बनवणे शक्‍य होणार नाही, 
त्यामुळे प्रत्यक्षात त्या चिपूच्या २०० ते ४००पट 
मोठी परिमाणे असलेले मास्क्‌स दुहेरी थर असलेल्या 
पॉलिमरच्या पटावर बनवले जातात. ह्यांतीलं एक थर 
तांबडा तर दुसरा पारदक्षंक असतो. मास्क- मास्क-प्लेटूबरींल, 
किरणांना रोखणे 
जरूर असते, त्यांचा नकाशा तांबड्या थरात: तयार्‌ 
करून ह्या थराचा उरलेला भाग कोंढून 'टोकलां 
जातो. नंतर छायाचित्रणाची तंत्रे वापरून ../ह्या. 
* मास्टर-ड्रॉइंग ' ची २० ते ४० पट लहान आवृत्ती 
बनवली जाते. ह्या आवृत्तीची परिमाणे हतब्या 
असलेल्या मास्क-प्लेटच्या परिमाणांच्या साधारण 
१०पट असतात. ह्या आवृत्तीतही * स्टेप अंड्‌ 
रिपीट कॅमेरा' ह्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 
कॅमेऱ्याच्या साह्याने दहापट घट घडवून आणून 
अखेर हव्या त्या आकाराची मास्क-प्लेट काचेच्या 
पटावर बनवली जाते. ह्या प्रक्रियेत काचेच्या पटावंर 
सिलिकॉनच्या वेफरमधून एकाच वेळी जितक्या 
चिप्स्‌ बनवल्या जाणार असतात त्या सर्व चिंप्सुचे 
भास्क॒स उमटविले जातात. सध्याच्या काळात 


अनुक्रमणिका 


५५ नवभारत ऑक्टो.- नोव्हे., १९८४ 


चिप्सुमधील विद्युतू-चटक इतक्या लहान आकाराचे साह्याने कापणे शक्‍य होत नाही. ह्यामुळे काँप्युटरने 
असतात की, त्यांच्या २०० ते ४०० पट मोठ्या नियंत्रित केलेल्या योग्य त्या आकाराच्या किरणांच्या 
प्रतिमा मास्टर ड्रॉइंग बनवताना साध्या यंत्रांच्या साह्याने काचेच्या पटावर प्रतिमा उमटविल्या 


घस [फस््स्यु नगा, या धर 
&---.-. ९- टाइप गेट 


गाडला 'ग-चाडा "प्रकिया क-४ 
एछटाइप सिलीकलण पाया प्रक्रिया क.१ (डिप्त्युजन विधी ) 
_ ४८०२ ५ २९६ टि 
-सिलीकन उष्ण झॉक्साइूड -फोटोरव्िस्त 
-पा थर 


प्रकिया क. 2 
(ऑक्मिडिशन विधी) 


'फोटोरेशषिस्ट 


/ ४०४५१ 


५५/५५/2०७४ कवर 
'पजराकयाक- 3 
(फोटो लिधोग्रापो) 


2722/////////./// 


१५-सिलीकन पाया 


ह ी 
प्राकया क. प] 


*हेफ्युजनसास्रे सिलीकन- 


चा कषणेत्ा झाश 


४ 7//// 


४- सिंलीळन 


आहेत क्र ९ < (अ) : इन्टिग्रेटेड सकिट तयार करण्यांची कृती. 


अनुक्रमणिका 


र 


इलेक्टॉनिक 


९ 


जातात. इलेक्ट्रॉन्सच्या किरणांच्या साह्याने विद्युत्‌ 
-मंडलाचा नकाक्या प्रत्यक्ष सिलिकॉन वेफरवर 
उमटवण्याचे तंत्रही हल्ली बर्‍याच प्रमाणावर 
वापरतात. 


सचे तंत्रज्ञान 


५१ 


उदाहरण म्हणून 0- टाइपची चॅनल असलेला 
मॉस्फेट बनवण्याच्या कृतीत वापरण्यात येणार्‍या 
प्रक्रियांचा कम आपण पाहू. आकृती क्र. ९ मध्ये 
हा कम चित्रित केला आहे. 


(शेट ऑक्साइड) 
* प्रक्रिया क़.६ 


| 


मार्व्ठ प्लेट 
अपारदर्शक झाग 


८ जंबुपार किरण ' 


रसी पोलेरबिस्ट 
६. 21 प 
प्रक्रिया क्र. 


त य ततचा 'फोटोरेझषिस्ट 


नसलेला ग 


प्रक्रिया कर. ७ 
(फोलो लिथोगाफी १ 


र अल्युमिनियम धातू- 
>> याथ 


जळरिया क्र-८ ( मेटलाइजेशन ) 


(आ) 


जंबुपार किरण 
प्फोटेरेझिस्ट् थर 


अल्युम्थिकेयल 


सिलीकन वेफर आणि 1९ घिप्स 
(प्रक्रिया क्र.१०) 


ठनिड॒स 


प्रक्रिया ळ-११ 


1० चिप प्ल्यस्टीऊळ, पॅकजध्या अप्त आहि 


आकृती क्र. ५ - (आ) : सेमीकंडक्टरवेफर ते पेकेज्ड 1(: चिप; ह्याचा कृति-क्रम. 


अनुक्रमणिका 


५८२ 


प्रकिया १ : ४- टाइपचा सिलिकॉनचा तुकडा 
(.सब्स्ट्रेट .). वेगवेगळ्या रसायनांत स्वच्छ केला 

प्रक्रिया २ : ऑक्सिडेशन ह्या प्रक्रियेने सिलिकॉ- 
नच्या तुकड्यावर ५००० ते १०००० अँगस्ट्रॉम्‌स 
( १ अँगस्टॉम म्हणजे १०7८ किंवा एक दश- 
कोट्यांश सेंटीमीटर ). एवढ्या जाडीचा सिलिकॉन 
डायॉक्साइडचा थर तयार केला जातो. 

प्रक्षिया ३ :-पहिला माल्कं. वापरून फोंटोल्थॉ- 
ग्रफीच्या साह्याने ज्या भागांत इतर द्रव्ये डिफ्यूजन 
ह्या प्रक्रिमेने मिसळावयाची आहेत, त्या भागांची 
प्रतिमः उंभटवली जाते. ह्या भागांतील सिलिकॉन 
डायॉक्साइड्चा थर :एचिग करून काढून टाकला 
जातो. राहिलेल्या भागावरील फोटोरेझिस्टचा 
थरही ह्यानंतर काढून टाकला जातो. १ 

- प्रक्रिया ४-३ ज्यां भागावर: सिलिकॉन डायॉक्सा- 
इडचा थर राहिलेला नाही, अश्या भागात डिफ्यूजन 
प्रक्रियेने बोरॉनचे कण मिसळले जातात. ह्यानंतर 
पुन्हा ऑक्सिडेशनप्रक्रियेने सिंलिकॉन डायॉक्सा- 
इडचा थर तयार करण्यात येतो. त 

प्रक्रिया ५ : दुसरा मास्क्‌ वापरून ज्या भांगात 
* गेट्‌ 'चा इलेक्ट्रोड ( विद्युतू-ध्रुव ) तयार करा- 
वयाचा असतो ती. जागा निश्चित केली जाते; 
त्याचप्रमाणे * सोसं ' आणि * ड्रेन ! ह्यांना जोडणारे 
विद्युतू-वाहक ज्या जागांतुन जाणार त्या जागाही 
निश्‍चित केल्या जातात. ह्यानंतर आधी तयार 
केलेला सिलिकॉन डायॉक्साइडचा थर एचिंग 
करून काढून टाकला जातो व पुन्हा देण्यात आलेला 
फोटोरेझिस्टचा थरही काढून टाकण्यात येतो. 
_ प्रक्रिया ६ : गेटच्या विद्युतू-ध्रुवाखाली लाग- 
णारा सिलिकॉन डायॉक्साइडचा पातळ थर तयार 
करण्यात येतो. 

प्रक्रिया ७: सोस वं ड्रेन ह्यांना जोडणार्‍या 
विदयुतू-वाहकांसाठी लागणाऱ्या जागा तिसरा 
मास्क वापरून उघड्या करण्यात येतात. 

प्रक्रिणा ८ : मेटलायझेशनचा वापर करून 
सिलिकॉन वेफरवर अँल्युमिनियंमंचा पातळ थर 
देण्यात येतो. - 

प्रक्रिया ९ : चौथा मास्क वापरून जिथे जिथ 
विदुत्‌- ध्रुवासाठी ( उदा. , सोसे व ड्रेन हथांना 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


जोडलेल्या ) जागा हवी आहे, त्या जागांखेरीज 


इतरत्र असलेला अॅल्युमिनियमचा थर काढून टाक- 
ण्यात येतो.  . 

प्रक्रिया १० : हिऱ्याचे टोक असलेल्या सळीने 
सिलिकॉनच्या वेफरमधून एकाच वेळी बनवण्यात 
आलेल्या चिप्स कापून अलग केल्या जातात. 

प्रक्रिया ११ : योग्य त्या प्रकारच्या आवरणांत 
(पॅकेज) चिप्स बंदिस्त केल्या जातात. पुढे वांपर- 
तेवेळी चिप्सच्या ज्या ज्या भागांची मोठ्या 
विद्युतूमंडलांत विद्युतू-वाहक तारांनी जोडणी करा- 
वयाची असते, त्या भागांतून निघालेले विद्युतू-वाहक 
मोठ्या आकाराच्या तारांना (लीड्स) जोडून 


चिप्सच्या आवरणांतून बाहेर काढलेले असतात. 


इेटिग्रेटेड सर्किट्सचा 
बेगबेगळया क्षेत्रांतील वापर : 


ज्यांमध्ये 10) चिप्स वापरलेल्या नसतील अल्या 
इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा सध्याच्या काळात सापडणे 
जवळ जवळ अशक्यच. आहे. माहिती (इन्फर्मेबान) 
वाहून नेणारी टेलिफोन, टेलिग्राफ ह्यांसारखी 
माध्यमे, त्यांसाठी वापरण्यात येणार्‍या उपग्रहांतील 
(सॅटेलाईट ) अथवा मायक्रोवेव्ह चॅनल्समधील 
यंत्रणा ह्या सर्वांत [1 चिप्सचा फार मोठ्या 
प्रमाणावर वापर केला जातो. वेगवेगळ्या कारं- 
खान्यांमधील नियंत्रक उपकरणे (कंट्रोल सिस्टम्स) 
मापनयंत्रे (मेझारग इन्स्ट्रूमेंट्स ) ह्यांतही 10 
चिप्सचा मोठा वापर होतो. करमणुकीसाठी बनवलेले 
इलेक्ट्रॉनिक खेळ, टेलिव्हिजन, कॅसेट आणि डिस्क 
प्लेयसं इत्यादींमध्ये 1(: चिप्सच विद्युतू-मंडलांतील 
महत्त्वाचे घटक म्हणून आढळतात. विमाने, अवकाश- 
याने ह्यांमधील गुंतागुंतीच्या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा 
1ट चिप्सवरच आधारलेल्या असतात. सैनिकी 
क्षेत्रात वापरली जाणारी क्षेपणास्त्रे, रॉकेटस 
हयांच्या नियंत्रक यंत्रणा; रडार, सोनार वगैरे 
उपकरणांतील संदेशांवर ( सिग्नल ) प्रक्रिया 
करणाऱ्या यंत्रणांच्या सध्याच्या प्रगत स्थितीला 
1७ चिप्स मोठ्या अर्थाने कारणीभूत आहेत 
वद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीलाही 1(] तंत्रज्ञाना ी 
फार मोठां हातभार लागला आहे. दय मेक. 
डायॅलिसिसचे यंत्र, 1१(॥(:, ए॥२(: काढणारी पत्रे 


अनुक्रमणिका 


इलेक्ट्रॉनिक्सचे तंत्रज्ञान 


कॅटस्केनसारखी यंत्रे ह्या सर्वांतच 10 चिप्सचा 
फार मोठ्या प्रमाणावर वापर केलेला असतो. 
10 चिप्सचा जिथे जिथे वापर होतो त्या सर्वे 
गोष्टींची जंत्री ह्या लेखात देणे शक्‍य नाही>वर 
दिलेल्या उदाहरणांवरून एवढे कळून चुकण्यास 
हरकत नसावी की, मानवी तंत्रज्ञानाचे असे कोण- 
तेही क्षेत्र नसेल की ज्याची सध्याची प्रगती 109 
चिप्सशिवाय शक्‍य झाली असती. 


मानवी तंत्रज्ञानाच्या जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांत 
इंटिग्रेटेड सकिट्सनी आपला प्रभाव पाडला असला, 
तरी सध्या आपल्या जीवनात होत असलेल्या 
क्रांतीला तंत्रज्ञानाचे कोणते क्षेत्र सर्वाधिक जबाब- 
दार असेल तर ते म्हणंजे काँप्युटरचे तंत्रज्ञान आणि 
ह्या तंत्रज्ञानाची सध्याची प्रगती इंटिग्रेटेड सकिट्स- 
विना पुर्णतः अशक्‍य झाली असती. ज्या ज्या 
ठिकाणी शक्य असेल त्या त्या ठिकाणी आज 
'काँप्युटरचा शिरकाव होत आहे आणि इंटिग्रेटेड 
सकिट्सचे तंत्रज्ञान जसजसे प्रगत होत आहे तसतसे 
अधिकाधिक गुंतागुंतीचे, ' वेगवान ' आणि * शक्‍्ति- 
वान ' ( वेगवेगळी गणितीय कार्ये करण्याचा वेग 
ह्या अर्थाने वेगवान आणि अधिकाधिक गुंतागुंतीची 
कार्ये प्रोग्रॅमरच्या दृष्टीने तेवढ्याच. सुलभतेने 
करण्याची क्षमता ह्या दृष्टीने शक्‍्तिवान ) काँप्यु- 
ट्स बनवले जात आहेत. ज्याप्रमाणे काँप्युटरच्या 
प्रगतीला इंटिग्रेटेड सकिट्सनी हातभार लावला 
आहे, त्याचप्रमाणे अधिकाधिक गुंतागुंतीची इंटि- 
ग्रेटेड सकिट्स बनवणे त्यासाठी लागणार्‍या प्रक्रि- 
यांत काँप्युटरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करूनच 
इक्य झाले आहे. ह्यामुळे कित्येकदा असा विनोद 
केला जातो की, काँप्युटसंच सध्या अधिक शक्‍्ति- 
वान काँप्युटसंना जन्म देत आहेत. 


आपल्या जीवनात सध्या मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सचा 
म्हणजेच इंटिग्रेटेड सकिट्स बनविण्याच्या कलेचा 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीतीने केवढा प्रभाव पडलेला 
आहे, त्याची छोटीशी झलक वरील उहाहरणांवरून 
मिळाली असेल. प्रगत देशांतील लोकजीवनात हा 
प्रभाव साहजिकच अधिक प्रमाणात दिसुन येतो, 
पण भारतासारख्या त्या मानाने अविकसित देशातही 
मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सने आपला प्रभाव पाडण्यास 


धरे 


सुरुवात केली आहे आणि दिवसेंदिवस हा प्रभाव 
वाढतच जाणार आहे. 


हा लेख संपविण्याआधी आपण भारतात संध्या 
मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सच्या तंत्रज्ञानाने केवढी ' प्रगती 
केली आहे ते पाहू. 


भारतातील मायक्रोइलेकक्‍्ट्रॉनिक्सची स्थिती 


मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रामध्ये सध्या आप- 
ल्याकडे जे काही चालले आहे, त्याकडे पाहता असे 
म्हणावे लागते की, आपली सध्याची स्थिती सुधार- 
ण्याकरिता ह्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग करून 
घेण्यासाठी बराच काळ लोटावा लागेल. ह्याचे 
एक कारण असे असू शकेल की, ह्या तंत्रज्ञानासाठी 
फार मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करावी 
लागते आणि भारतासारख्या देह्यात भांडवलाचा 
तुडवडा सततच 'जाणवत असतो. दुसरे एखादे कारण 
असेही अंसेल की, भारतीय उद्योजकांत घाडसी 
वृत्ती, धोका पत्करायची तयारी कमी असल्याने 
अशा नव्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात शिरण्याऐवजी ते 
जुन्या, पूर्वानुभव असलेल्या क्षेत्रांतच उद्योग क्राढणे 
पसंत करत असतील. तिसरे कारण हेही असेल की, 
दारिद्रथामुळे अत्याधुनिक यंत्रणांसाठी .आपल्या 
देशात फारशी मागणीच नसेल. ह्या किंवा .अश्या- 
सारख्या अनेक कारणांमुळे -आतापर्यंत हया क्षेत्रात 
आपण फारशी प्रगती करू शकलो नाही आहोत. 
आता मात्र काही कारणांमुळे .डोळे उघडल्यासा रखे 
होऊन अमेरिका, जपान, पश्चिम युरोपियन राष्ट्रे 
आणि आपण ह्यांमध्ये ह्या तंत्रज्ञानात जी दरी 


*निर्माण झाली आहे, ती कमी करण्याच्या दृष्टीने 


प्रयत्न होऊ लागले आहेत. मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्समध्ये 
आघाडीवर असलेल्या कंपन्यांच्या नावांकडे पाहि- 
ल्यास त्या अमेरिका, जपान, पश्चिम जमंनी, फ्रान्स 
ह्या देशांतील आहेत हे. ध्यानात येते. पण ह्या 
क्षेत्रात केवळ हेच देश आपल्या पुढे आहेत असे नाही; 
तर दक्षिण कोरिआ, सिंगापूर, हाँगकाँग हे देशही ह्या 
बाबतीत आपल्यापेक्षा प्रगत आहेत ह्या छोट्या 
राष्ट्रांना मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्समध्ये प्रगती करण्याला 
पाठिचिमात्य देशांतील कंपन्यांमुळे बरीच मदत 
झाली.आहे. स्वस्त मजुरीमुळे ह्या कंपन्यांनी आग्नेय 
आक्ियातील ह्या देक्यांत मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सचे 


ष्‌्छ 
कारखाने काढले आणि त्यांमधून ह्या तंत्रज्ञानाने ह्या 
देशांत शिरकाव केला. भारताचे औद्योगिक धोरण 
वेगळे असल्याने आपल्याकडे अशा रीतीने ह्या तंत्र- 


ज्ञानाचा शिरकाव आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर 
होऊ शकला नाही. 


भारतात सध्या इंटिग्रेटेड सकिट्स बनवणारे दोन 
प्रमुख कारखाने आहेत. त्यांमधील सेमीकंडक्टर 
काँप्लेक्स लिमिटेड (पंजाब) हा कारखाना चारच 
वर्षांपूर्वी सुरु झाला आणि थोड्याच दिवसात त्या- 
मध्ये 1.5 चिप्सचे उत्पादन सुरू होईल. ह्या 
कारखान्याने 1,591 चिप्सचे तंत्रज्ञान मिळविण्या- 
साठी &॥॥1 ह्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका 
अमेरिकन कंपनीशी सहकार्य केले आहे. भारतात 
तयार झालेले हे तंत्रज्ञान नसले तरी ह्या कारखा- 
न्याला चांगल्या प्रतीच्या 1(, चिप्स बनविण्यात यश 
आले, तर ती आपल्या सर्वाच्या दृष्टीने अभिमानाची 
गोष्ट ठरेल. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ही 
बंगलोरची कंपनी हा 1(। चिप्स बनवणारा दुसरा 
प्रमुख कारखाना. ह्याची स्थापना सुमारे २० वर्षापुर्वी 
झाली. हा कारखाना मुख्यतः: भारतीय संरक्षक 
दलासाठी इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि यंत्रणा तयार 
करीत असे. सध्या ह्या कारखान्यानेही काही आधु- 
निक 1(: चिप्स बनवण्यासाठी 1२ (:& ह्या अमेरिकन 
कंपनीशी सहकार्य केलेले आहे. परदेशी कंपन्यांशी 
तंत्रज्ञानासाठी सहकार्य केल्याने ते लवकर प्राप्त 
होत असले, तरी हळू हळू ते तंत्रज्ञान देशातल्या 
देशात विकसित करणे आवश्यक ठरेल. खाजगी 
क्षेत्राही काही कारखाने आपण 1(। चिप्स बनवीत 
असल्याचा दावा करतात; परंतु त्यांमधील बहुतेकां- 
कडे इंटिग्रेटेड सकिट्स्‌ बनवण्यासाठी लागणार्‍या 


त 


ऑक्टो.-नोव्हं., १९८४ 
सोयी नसतात व दुसरीकडे तयार झालेल्या चिप्सचे 
* पॅकेजिंग ' करणे एवढेच त्यांचे काम असते. 

भारतातील काही प्रयोगशाळांत मायक्रोइलेक्ट्रॉ- 
निक्समध्ये संशोधनकार्यही चालू आहें; परंतु ह्या 
संशोधनाला औद्योगिक क्षेत्राकडून अजून फारसा 
प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही. ह्या प्रयोगशाळांत 
मुंबईची टाटा इन्स्टिटयूटू ऑफ्‌ फंडामेंटल रिसर्च, 
पिलानी (राजस्थान) येथील सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स 
इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिटयूट, दिल्लीची सॉलिड 
स्टेंट फिझिक्स लॅबॉरेटरी, बंगलोरच्या इंडियन 
टेलिफोन इंडस्ट्रीजचा संशोधनविभाग ह्या प्रमुख 
होत. शिक्षणक्षेत्रामध्ये मुंबई, दिल्ली, कानपुर, 
खरगपुर आणि मद्रास येथील आय्‌, आय्‌. टी.ज्‌ 
मध्ये (इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉंलॉजी या 
संस्थांमध्ये) मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्ससाठी लागणाऱ्या 
प्रयोगशाळा आहेत आणि ह्या संस्थांमधील शिक्षण- 
क्रमात मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित विषयही 
शिकवले जातात. मुंबई व दिल्लीच्या आय. आय्‌. 
टी.जूमध्ये इंटिग्रेटेड सकिट इंजिनीअरिगमध्ये 
पदव्युत्तर शिक्षणाचीही सोंय आहे. भारतातील 
इतर कित्येक विद्यापीठांत देखील मायक्रोइलेक्ट्रॉ- 
निक्‍्समध्ये अभ्यासक्रम सुरू करण्याविषयी उत्साह 
दिसून येतो. परंतु पुरेशा पैशाअभावी तेथील संश्ो- 
धनकार्यास विश्षेष गती आलेली नाही. एकंदरीत 
ल, पा र भोशेबदतिस्तिवीचे 
त्या , असे म्हणावे लागते. 
येत्या काही वर्षात हे चित्र पालटेल आणि प्रग 
अवस्थेतील मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सच्या का 
मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू 
लागणारे संशोधनकार्य वेग 
व्यक्त करून मी हा लेख संप 


वतो. 


४ ७) 


गणकयंत्र व भारत 


ध. मा. ढमढरे 


संध्यांचे युग “ गणकयंत्रांचे युग ' म्हणून सॅबो- 
धळे जाते. विशेषतः १९८०-९० हां काळ म्हणजे 
गणकयंत्रांचे दशक म्हटले जाते. ही संबोधने प्रचा- 
रात येण्यामागे अर्थातच सबळ कारण आहेत; परेंतु 
यो कारणांची व्हावी तशी मीमांसा भारतामध्ये 
झाली नांही. लौकरच अंसा काळं येणार आहे की, 
जेव्हा ही कारणे व त्यांची मोमांसा आपण किती 
खोलवर जाऊन करू यावरच भारताचे औद्योगिक 
भवितव्य अवलंबून राहील. 


गणकयंत्राचा शोध १९५० सालाअगोदरचा 
अंसला, तंरी गर्णकयंत्राचा उपयोग मोठ्या प्रमाणा- 
वर १९६०-१९७० या दशकातं होंऊ लागला. या 
काळातले गणकयंत्राचे उपयोग आपण पाहिले, तर 
त्यांचे स्वरूप कॉम्प्युटेशनपेक्षा ( आकडेमोडी- 
पेक्षा ) इन्फर्मेशन प्रोसेसिंग ( माहितीचे संस्करण 
वा परिवर्तन ) असेच जास्त होते. त्यामुळे गणक- 
यंत्र म्हणजे गणिते सोडविणारे यंत्र यापेक्षा माहिती 
गोळा करणारे किंवा छाननी करणारे यंत्र असा 
उपयोग जास्त प्रमाणावर होऊ लागला. बिझनेस 
डेटा प्रोसेसिंग ( व्यावसायिक माहितीचे संस्क- 
रण ) - ज्यायोगे कर्मचाऱ्यांचे पगार, इन्व्हेंटरी 
नियंत्रण म्हणजे एखाद्या कारखान्यात लागणाऱ्या 
कच्च्चा मालाच्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवणे अशा 
प्रकारच्या कामांसाठी गणकयंत्रांचा उपयोग होऊ 
लागला. यामुळे अश्या प्रकारची कामे करण्याच्या 
पूर्वापार पद्धतींत आमूलाग्र बदळ घडून आले. 
त्यामुळे या दशकाला औद्योगिक क्रांतीच्या धर्तीवर 
गणकयंत्रांची क्रांती किंवा इन्फर्मेशन रिव्होल्यूशन 
म्हणजे माहितीची छाननी करण्याच्या 'प्रक्रियेतील 
क्रांती असे म्हटले जाऊ लागले. 

वरील माहितीच्या संदर्भात विचार करता एक 
प्रश्‍न स्वभावतःच उद्‌भवतो -तो म्हणजे आता 
सध्याच्या १९८०-९० च्या दशकात कोणते वेगळे 
[दल वा वेगळी क्रांती घडून येणार आहे! या 


प्रश्‍नाचे साधे उत्तर हेच आहे की, गणक्यंत्रांची 
' माहितीचे परिवर्तन करणारे यंत्र) ही प्रतिमा 
बदलू पाहते आहे आणि त्याऐवजी एक जनरल 
प्रोसेसर (सववसामान्य संस्करणाचे यंत्र) ही प्रतिमा 
दृढ होऊ पाहत आहे. नवीन नवीन क्षेत्रांमध्ये 
गणकयंत्रांचा प्रवेश हॉळ पाहत आहे आणि हे 
होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गणकयंत्रांच्या अत्यंत 
कमी झोलेल्या व आणखी कमी होऊ पाहणाऱ्या 
किमती हे होय. इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील नवीन 
शोधांमुळे गेल्या काही वर्षांत गॅणकयंत्रांच्या किमती 
१००: १ या प्रमाणात कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे 
लौकरच गणकयंत्रे भारतातील घरांमध्ये प्रवेश करू 
लागतील, याबद्दल काहीच संशय नाही. त्याच- 
बरोबर सार्वजनिक क्षेत्रांमध्येही- विशेषतः बँका, 
पोस्ट वगैरे ठिकाणी- त्यांचा उपयोग मोठ्या 
प्रमाणावर होऊ लागेल. 


गणकयंत्र म्हणजे काय ? त्याचे कार्ये कश्या 
रीतीत्ते चालते ? मूलतःच खूप वेगळ्या असणाऱ्या 
कार्यांसाठी त्याचा कसा काय उपयोग होऊ शकतो ? 
अशा प्रकारचे अनेक प्रश्‍न उद्‌भवतात. समाजामध्ये 
या प्रश्‍नांबद्दल बरेचसे अज्ञान व त्यामुळे निर्माण 
झालेले भय या गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर पहाव- 
यास मिळतात. एका बाजूला गणकयंत्रांच्या उपयो- 
गाने उद्‌भवणारी बेरोजगारी- विशेषतः या बेरोज- 
गारीचा कामगार संघटनांनी उभा केलेला बागुल- 
बुवा-व दुसर्‍या बाजूला विज्ञानकथांमधील गणक- 
यंत्रांची अवास्तव प्रतिमा या गोष्टींमुळे सामान्य 
माणसाला या प्रश्‍नांबद्दल प्रथमतः भीती व फक्त 
भीतीच वाटते. पण जर येत्या काही वर्षांत गणक- 
यंत्रांचा प्रसार होणे व तसा तो करणे हे आपल्या 
समाजाच्या व देश्याच्या दृष्टीनेही फायद्याचे असेल, 
तर सामान्यांच्या मनातील भयगंड दूर करणेव 
गणकयंत्राचे फायदे त्यांना पटवून देणे यासाठी 
कोणीतरी,. कोठेतरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 


ष्ट 


फायदे पटायचे' तर त्यासाठी गणकयंत्रांच्या का्य- 
भ्रणालीबाबत काही प्राथमिक माहिती, तसेच गणक- 
यंत्राचा उपयोग करण्याच्या पद्धती यांबद्दलही 
माहिती असणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत लेखाचा 
उद्देश हाच आहे. 

या लेखाच्या दुसऱ्या भागात गॅणकयंत्रांची रचना 
व॑ त्यांचे कार्य यांबद्दल भाहिती दिली आहे. गरणक- 
यंत्रांचे प्रकार व त्यांची उत्क्रांती यांचाही यात 
समावेश आहे. तिसर्‍या भागात गणकयंत्रांचा उपयोग 
करण्याची पद्धती व चौथ्या भागात त्यांचे अंनॅकविध 
उपयोग दिलेले आहेत. शेवटच्या भागात भारतामध्ये 
होत असलेल्या व॑होऊ घातलेल्या गणकयंत्रांच्या 
क्ांतीबद्द ऊहापोह आहे. ही क्रांती यशस्वी करण्या- 
साठी एक मोठे क्षैक्षणिक आव्हान आपल्याला 
स्वीकारावे लागणार आंहे. त्याचे स्वरूप या भागांत 
विशद केले आहे. 
बाणकयंत्राची रचना व कार्य ी 

गणकंयंत्र म्हणजे काय ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर आपण 
अद्याप पाहिलेले नाही. प्रत्येक मनुष्य गणकयंत्राची 
व्याख्या वेगळी करण्याचा संभव. आहे. याची 
दोन कारणे उद्‌भवतात. विज्ञानकथांमध्ये म्हटलेले 
सर्वच सत्य असे समजले, तर अर्थातच गणकयंत्र 
म्हणजे काहीतरी विलक्षण, मानवनिमित पण 


भवसारत 


ऑक्डो.-नोव्हे,, १९८७ 


अतिमानवी असे काहीतरी असल्याचा ग्रह होतो. 
ज्यांना अश्या कथांमधील अतिशयोक्तीचा भाग 
जाणवतो आणि ज्यांना स्वत:चा काही अँनुंभर्व 
आहे त्यांनी केलेंली व्याख्या अर्थातच वेगळी 
असणार. गणकयंत्रांचे अनेक उपयोग आजकाल 
आपल्या कानावर येत असल्याने प्रत्येकाला जाणव- 
णारी गणकयंत्राची क्षमता व॑ झेप वेंगंळीं अंसण्योची 
साहजिकच शक्‍यता! आहें: पर्ण यामुळेच अंसा प्रश्‍न 
नि्भौण होतो की, वास्तव-अवास्तवाचा भाग सोडला 
तर गणतयंत्रे इतकी, वेगवेगळी कामे कशी काय 
करू शकतात ? एकच गणकयंत्र एकापेक्षा जास्त 
क्षेत्रांत वापरता येऊ शकते काय ? असल्यास ते 
कसे व नसल्यास कॉ नाहीं? या प्रश्‍नांची उत्तरे 
शोधण्यासाठी आपण गणकयंत्रांच्या कार्यातील काही 
समान घटक आधी बघूया व त्यानंतर त्यांच्या 
रचनेकडे एंक दृष्टिक्षेप टाकून॒ हे घटक कसे एकत्र 
कार्ये करतात हे बघूया. त 

सवे गणकयंत्रांमध्ये आपल्याला पुढील घटक 
दिसून येतात : १) घेरोजं, धंजांबाकी वगेरे गणि- 
तातील छृत्यांचे सवेसाधारण नियम वापरण्याची 
क्षमता, २) माहिती साठवून ठेवण्याची क्षमता 
(स्मरण, मेमरी), ३) वेगवेगळे नियम व रीती 
पाळण्याची क्षमता ( कायंक्रमण क्षसता, प्रोग्रॅम 


"घर. _ संरब्या  ' 


"जे ४१९ ७२७७५६ 


स्मरण विभाऊ 


आक्रती क्र. १.: गणकयंत्राची रचना व घंटक 


अनुक्रमणिका 


गणकयंत्र व भारत 


बिलिटी), ४) निमय पाळण्यातील वेग ( एका 
सेकंदात ५०,००० ते १००,००,००० बेरजा होऊ 
शकतात.) 
आकृती १ मध्ये गणकयंत्राची सर्वसाधारण रचना 
दाखवली आहे. गणकयंत्राच्या स्मरणविभागात एका 
वेळेस अनेक संख्या साठवता येऊ शकतात. एक 
भँकंडी स्मरणविभागीच्यां एंकी' घरात अशी त्याची 
रचना असते. स्मरणविभागातल्या घरांना एखाद्या 
शहरातल्या घरांप्रमाणे क्रमांक दिलेले असतात. 
त्यायोगे कोणतीही संख्या पाहिजे त्याप्रमाणे वाचता 
येतें; तसेंच एखीदी नवीन संख्या पाहिजे त्या घरात 
लिहिता येते. आ. १ मध्ये घर क्र, ५१२ त 
4- १२३४५६ ही संख्या ठेवल्याचे दाखवले आहे. अंक- 
गणितविभागामध्ये (अरिथमेठिक युनिटमध्ये) गणिते 
सोडवण्याची क्षमता असते. ज्या दोन संख्यांवर 
गणितातील नियम वापरावयाचे असतील त्या संख्या 
प्रथम अंकगणितविभागात आणून योग्य ती आज्ञा 
या विभागाला दिल्यावर गणिती नियम लागू होऊन 
त्याचे उत्तर त्या अंकगणितविभागातल्या एका 
विशिष्ट जागी साठविले जाते. हे उत्तर गणिताच्या 
पुढच्या पायरीत वापरता येऊ शकते. ज्या संख्यांवर 
गणिती प्रक्रिया करावयाची असेल, त्या संख्या 
आदानाद्वारे वा निवेशाद्वारे (इनपुटदारे) स्मरण- 
विभागाच्या हवाली करता येतात. उत्तरे प्रदानाद्वारे 
(आउटपुटद्वारे) छापुन वापरणाऱ्याच्या हवाली 
करता येऊ शकतात. भादान आणि प्रदान यांसाठी 
सहसा छिद्रितपत्र (पंचूड कार्ड) किंवा चुंबकोय 
नियम क्र, 
१) पहिली संख्या वाचून घर 
ठेवून द्यावी. 
२) दुसरी संख्या वाचून घर क्र. १०१ मध्ये 
ठेवून द्यावी. 
३) तिसरी संख्या वाचून घर क्र. १०२ मध्ये 
ठेवून द्यावी. 
- ४) घर क्र. १०० मधली संख्या अंकगणित- 
विभागाकडे पाठवावी. 
५) घर क्र. १०१ मधली संख्या अंकगणित- 


क्र. १०० मध्ये 


ह 3 


फिती (टेप्सु) वापरल्या जातात. आजकाल अर्थात 
बर्‍याच वेळेस टमिनल. (फल-दशंक). वापरले जाते, 
ज्यायोगे पाहिजे त्या संख्या व उत्तरे टमिनलच्या 
टीव्हीसारख्या दिसणाऱ्या पडद्यावर दिसु. शक्रतात. 
गणकयंत्राचे सर्वे कामकाज त्याच्या' 'कंट्रोळ 
( नियामक ) विभागाकडून घडवले जाते. जे नियम 
वापरून एखादे गणित सोडवायचे असेल, ते सर्वे 
नियम' कंट्रोळ विभागाकडून ' कारवाईसाठी योग्य- 
त्या विभागाकडे पाठविले जातात. जेव्हा त्या निय- 
मांची अंमलबजावणी पुर्ण होते, तेव्हा तो विभाग 
कंट्रोलविभागाला तश्या अर्थाचा संदेश पाठवितो: 
असा संवेश आल्यावर कंट्रोलविभाग पुढचा नियम 
अंमलबजावणीसाठी हाती घेतो. अद्याप्रकारे एका- 
पाठोपाठ स्व नियम वापरून पाहिजे. तसे उत्तर 
मिळवले जाते. अंमलबजावणीसाठी हे सर्वे नियम 
एका विशिष्ट प्रकारे लिहावे लागतात. त्याला 
प्रोग्रॅम ( कार्यक्रमण, आज्ञावली) असे म्हणतात. 
भाकृती २ मध्ये एक प्रोग्रॅम दाखविला आहे. हा 
प्रोग्रॅम तीन आकडे वाचूत त्यांची बेरीज छापतो. 
पहिले तीन - नियम तीन आकडे वाचून ते स्मरण- 
विभागाच्या. तीन घरांमध्ये ठेवून देतातः या घरांचे 
क्रमांक आहेत १००, १०१ व १०२. त्यानंतर हे 
तीन आकडे अंकगणितविभागात नेऊन त्यांची 
बेरीज केली जाते (नियम क्रमांक ४ ते ६). नियम 
क्र. ७ द्वारे त्यांचे उत्तर स्मरणंविभागांच्या १०३ 
व्या घरात ठेवले जाते. त्यानंतर ते उत्तर छापण्या- 
साठी प्रदानांकडे देऊन प्रोग्रॅमचे कार्ये संपते. प्रोग्रॅम- 


विभागातल्या संख्येत मिळवावी ( उत्तर 
अंकगणितविभागातच साठवून ठेवावे ) . 

६) धर क्र. १०२ मधली संख्या अंकगणित- 
विभागातल्या संख्येत मिळवावी ( उत्तर 
अंकगणितविभागातच साठवून ठेवावे ) . 

७) अंकगणितविभागातलीं संख्या घर क्र. १०३ 
मध्ये ठेवावी. 

८) घर क्र. १०३ मंधलो संख्या प्रदानाद्वारे 
छापावी. ढी 

९) काम संपले. थांबा, 


भ्राकृती क्र. २ : एक प्रोग्रॅम . 


न, भा, ८ 


ष्ट 
मधील सर्वं . नियम जंरी येथे शब्दांमध्ये लिहिले 
असले, तरी. गणकयंत्राच्या कार्यासाठी ते एंका 
विशिष्ट पद्धतीने आकड्यांमध्ये लिहावे लागंतांत 
(आकृती क्र. ३ मध्ये पहा ). अंशा प्रकारे लिहि- 
लेल्या प्रोग्रॅमला “* गणकयंत्राच्या भाषेतील प्रोग्रॅम ' 
(मशीन : लॅंग्वेज .प्रोग्रॅम) असे म्हणतात हा प्रोग्रॅम 
गणकयंत्राच्याच एका वेगळ्या स्मरणविभागात 
- ज्याला प्रोग्रॅम-स्मरण (मेमरी) म्हणतात-साठवून 
ठेवावा लागतो. य, 


साध्या अंकगणिताच्या नियमांखेरीज गणकयंत्र 


काही निर्णयनियमदेखील पाळू शकते. एक सर्व- 


. नियम. क्र. 


बवभारत यभारतत. 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


सांधारण आणि सोपा निर्णयनियम म्हणजे दोन 
संख्यांची तुलना करून त्यांपेकी कोणती संख्या मोठी 
आहे, हे ठरविणे. आकृती क्र. ४ मध्ये अद्या 
निर्णयानियंमाद्वारे दिलेल्या दोन रकमांतील मोठी 
रक्कम शोधण्यासाठी वापरंता येणारा एक प्रोग्रॅम 
दिला भाहे. न 

अक्षरात लिहिलेली. माहिती ( अल्फाबिटिकल 
इन्फर्मेशन) साठवण्यासाठी प्रत्येक अक्षराला संकेत 
(कोड) क्रमांक देण्याची पद्धत आहे. याद्वारे एखादे 
नावः एखाद्या संख्येच्या स्वरूपात लिहिता येते. समजा 
५१ म्हणजे 5, ५२ म्हणजे 8 असे .... ७६ म्हणजे 


पहिली संख्या, घर क्र. १०० मध्ये ठेवावी.' 
दुसरी १०१ मध्ये. ठेवावी. . 

तिसरी १०२ मध्ये ठेवावी. 

पहिली संख्या अंकगणितविभागात न्यावी 
दुसरी संख्या त्यात मिळवावी. 

तिसरी संख्याः त्यात मिळवावी. 

उत्तर घर क्र. १०३.मध्ये ठेवावे. 

उत्तर छापावे. 

थांबा. 


आओढृती क्र. ३ : यंत्रभाषा (मंशीन लॅग्बेज) प्रोग्रॅम 


* आज्ञा घरं क्र. 

१.. र्- ०९ १०० 
२ म. ०९. १०१ 
३ फ०९ १०२ 
१ न ०४४ १०० 
ष्‌ ०१. १०१ 
द्‌ म-०१ १०२ 
७ र्म" ०५ १०३ 
८ क १० १०३ 
९, * 4८. ०0 क ७०७ 
नियमक्रः. आज्ञा घर क्र 
१ । विश ०९ २०० 

- रे न ०९ २०१ 
३ न ्०्डॅ २०० 
डड - ४" ०२ २०१ 
ष्‌ प" ०७ ००९ 
द र्प्ण्डॅ २०० 
, 9 - ०५ २०२. 
८ "- ०० ००७. 
९ ्य्ण्डॅ २०१ 
१० १ ०५ . २०२ 
११ प. ०० ००्ळ 
दोन संख्यांमंधील मोठी संख्या. 


पहिली संख्या घर क्र. २०० मध्ये ठेवावी. 
दुसरी संख्या घर क्र. २०१ मध्ये ठेवावी. 
पहिली संख्या अंकगणितविभागाकडे, 
दुसरी संख्या त्यातून .वजा करावी. 

उत्तर शून्यापेक्षा लहान असल्यास 
। क्र. ००९ हा पाळावा. लग्‌ 


पहिली संख्या उत्तराच्या घरात ठेवावी. 


र दुसरी संख्या उत्तराच्या घरात ठेवावी... 


आकृती क्र. ४ : 
ओळलणे (उत्तर घर क्र, २० २ मध्ये ठेवले जाते), 


गणकर्य़त्र व भारत 


७ पर्यंत कोड-क्रमांक दिले.तर (४01)॥7111'एार 
हा शब्द खालील संख्येद्वारे साठवता येईल. 


५३ ६५ ६३ ६६ ७१.' ७० ५५ ६८ 


ल्ला ट्ट घटे ८---_ . "प. प्न. ह्यो 


ल ज्र 2... तु. 58 
अक्षा रीतीने व्यक्तींची “नावे, पत्ते वर्गरेदेखील 
स्मरणविभागात साठवता येऊ शकतात. 
थोड्याफार फरकाने-सर्वे::गणकयंत्रांचे कार्य वर 


सांगितल्याप्रमाणेच चालते. एक- महत्त्वाचा :प्रहन . 
आता अगदी स्वाभाविकपणेच उद्‌भवतो. गंणक-. 


यंत्रांची रचना जर खरेच इतकी.सोपी असली, तर 


गणकयंत्रे अनेकविध. व खूप कठीण अशी कामगिरी. 
कश्ली काय पार पाडू शकतात.? या. प्रश्‍नाचे उत्तर, 


आपण दोत भागांमध्मे पाहू. पृहिले, म्हणजे एकच 
गणकयंत्र अनेक प्रकारची कामे कशी काय करू शकते 


याचे उत्तर अगदी सोपे आहे. आपण वर पाहिंल्यां- ' 


प्रमाणे प्रोग्रॅममध्मे दिलेल्या नियमांद्वारेच गणकयंत्राचे 
काम चालते. जर प्रोग्रॅम बदलला तर अर्थातच 
वेगळी कामगीरी गंणकमंत्र पार पाडू शकेल. आणि 
प्रोग्रॅम हा काही . गणकयंत्राचा- अविभाज्य भाग 
ज्ञाही. , प्रोग्रॅम-स्मरणा (मेमरी) मध्ये आपण जे 
साहृवू तो प्रोग्रॅम. .त्यामुळे - प्रोग्रॅम बदलणे अगदी 
सोपे असते. 'गणकयंत्राला एक व्यापक. हेतू: साध्य 
करणारे साधन म्हटले जाते; ते एवढ्यासाठीच 
थोडक्यात. म्हणजे प्रोग्रॅमच गणकयंत्राचे रूप ठरवितो 
प्रोग्रॅम बदलला की रूप बदलले ! । 
दुसरा प्रश्‍न म्हणजे कठीण प्रकारचे. 'निर्णेय 
गणंकयंत्राकडूनत कसे घेववले जाऊ शकतात ३ आपण 
ऐकतो की गणकंयंत्राने कारखात़ाः कोठल्या शंहरात 
उश्वारावा हे ठरविले किंवा चांद्रयान कोठे उतरवावे 
ते ठरविले जाते. हे खरोखर कसे घंडत असेल, याचे 
उत्तर एवढेच. की, कितीही मोठा निर्णय असला, तरी 
:खरे म्हणजे तो अनेंक. छोट्या छोट्या निणेयां्ररच 
भवलंबून असतो. हे निर्णय आणखी छोटंयां निणेयाचे 
बेनॅलेले असतांत. . . असे होत होते अखेर अत्यंत 
छोटे निर्णयंच आपल्याला कांमी येतात. दोन संख्यां- 
पैकी मोठी संख्या कोणती हा निर्णेयंच आपल्याला 
शंभर संख्यांपैकी मोठी संख्या निवडायला व सर्वे 
संख्या चढत्या वां उतरत्या भांजणीत मांडायला मदत 
करतो. कारखाना उभारायला लागणारा खे हा 


“र 


'असाचे अनेंक लहान गोष्टींच्या खर्चांवरून ठरत्तो व 
खर्च आणि फायदे यांचे गणित मांडून कोठल्या 


"शहरात फायदे जास्त आहेत. हे ठरविणे तसें साधे 


व सरळ आहे. अशा रीतीने अत्यंत साध्या प्रकारच्या 
निर्णेयनियमांच्या वापराने मोठे निर्णय सहजपणे 
घेता 'येऊ- हकतात. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या घसरत्या 
किमतीमुळे स्मरणविभागाची क्षमता मोठी करणे 
आजकाल शक्‍य झाले आहे. मोठे व गुंतागुंतीचे 
निणेय. घ्यायला ह्या गोष्टीचा खचितच .उपयोग 
होतो. क: 
२ (अ) गणकयंत्रांची उत्क्रांती 
,...गेल्या ३० वर्षांमध्ये गणकयंत्रांमध्ये खूपच, सुधा- 
"रंणा घंडूने आली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे 
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रामध्ये नवनवे शोध लागले. या 
शोधांमुळे. दोन ,प्रकारच्या गोष्टी घडून आल्या- 
किमतींमधील उतार व इलेक्ट्रॉनिक भागांच्या 
वेगांमध्ये होत गेलेली प्रगती. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक 
शोधामुळे गणकयंत्रांच्या क्षमतेत सुधारणा करणे 
त्यामुळे सहंज शकय झाले.या सुंधांरणांमधीले प्रत्येक 
महत्त्वाच्या ' टप्प्याला गंणकयंत्रांची एक  पिंढी 
(जनरेदन) असे संबोधले 'जाते. सध्या वापरात 
असलेल्या. गणकंयंत्रांची सर्वात प्रगत पिढी म्हणजे 
चौथी पिढी आहें. शास्त्रज्ञ संध्या .'पाचव्या पिढीच्या 
गणकयंत्रांची रचना कशी असावी, 'याबहलं ऊंहा- 
पोहे करीत आहेत. आंकृंती क्र. ५ मध्ये गणक 
यंत्रांच्या पिढ्या, त्यामध्ये वापरलेले इलेक्ट्रॉनिक 
पभ व' ग्णेकयंत्रांच्या क्षमता यांचा तक्ता दिला 
आंहे. 

तिसऱ्या व चौथ्या पिढीत. :मुख्य फरक किंम- 
तींच्या दृष्टीने पडला. सूक्ष्मस स्करणकारक (मायक्रो- 


प्रोसेसर.) या अत्यंत लंहान आकाराच्या व अत्यंत 


कमी किमतींच्या छोट्या गणकयंत्रांची रचना याचे 
काळांतील आहे. त्यांची क्षंमतो साधारण तिसऱ्या 
पिढीतल्या गर्णकयंत्रीइतकी असली, तरी किमत 
सांधांरणंतः झोांभंर पटींनी कमी आहे आंणिंया 
करकामुळेच गणकयंत्रांच्या क्षेत्रात उपयोगाच्या 
दृष्टीने मोठीं क्रांती घंडूनं आली. त्याचा विचार 


"आपणं पुढच्या भागात करणारं आहोत. 
- . गंणकयंत्रांच्या पिढ्यांचे वर्गीकरण मुख्यतः 


त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक तत्त्वांच्या आधाराने. केले 


रि नवभारत ऑफक्टो.-नोव्हें., १९८७ 
पिढी' उत्क्रांतीचे वर्ष इलेक्ट्रॉनिक तत्त्व : टिप्पणी 
हिली १९५० _ इलेक्ट्रॉनिक व्हॉल्व्हज्‌ आकाराने मोठे 
डे वेग- सेकंदाला ३ ते ५ हजार नियम, 
स्मरणक्षमता- २०,००० संख्यांपयंत 
डुसरी १९६० द्रान्झिस्ट्रचा वापर आकाराने लहान 
| वेग- १,००,००० पर्यत | 
स्मरणक्षमता- १,००,००० संख्यांची 
तिसरी १९६५-७०. लहान प्रमाणातील समाकलन आकार- खूप लहान 1 
(स्मॉल स्केल इंटिग्रेशन) . वेग- १ ०,००,००० पयत 
स्मरण- १ ०.००,००० पर्यंत 
ज्वौथी १९७५ भोठ्या प्रमाणातील समाकंलन 


(लाजे स्केल. इंटिग्रेशन ) 


आकार-- खूपच लहान 
वेग- ४०,००,००० पर्यंत 
स्मरण- १०,००,००० पर्यंत 


आंक्रंती क्र. ५ : गणकयंत्रांच्या पिढ्या व क्षमता 


आहे. त्याखेरीज. एक:वर्गीकरण त्यांच्या उपयोगाच्या 
दृष्टीने करता .येते.. यामध्ये त्यांच्या क्षमतेचा 
विचार प्रमुख असतो. हे वर्गीकरण असे : 

* :भ्) .. मेन फेम .काँप्युटर :(.मोठी ग्रणकयंत्रे ) : 
“अश्या गणकयंत्रांच्ती क्षमता व, वेगही आकृती क्र.:५ 
मधल्या पिढ्यांच्या वर्गीकरणाच्या दृष्टीने तिसर्‍या 
क चौथ्या पिढ्यांशी, मिळतीजुळती असतात. यांच्ना 
उपयोग प्रामुख्याने संशोधनात किवा जेथे वेग अत्यंत 
महत्त्वाचा आहे, अशा प्रदत्त संस्करणामध्ये ( डाटा 
प्रोसेसिंगमध्ये) होतो. अनेकविध कामे त्यांच्याकडून 
-कॅरूंन घेतली जातात. . ! 


आ) मिनी काँप्युटर (छोटी गणकयंत्रे) : यांची . 


क्षमता व वेग ही दोन्ही मर्यादित असतात. तुलनेने 
किमत (अ ) वर्गाच्या गणकयंत्रापेक्षा खूपच कमी 
असते. एखाद्या. विशिष्ट प्रकारच्या कामासाठी 
( डेंडिकेडेट यूज ) त्यांचा उपयोग केला जातो. 
. इ) मायंक्रोकांप्युटर (अत्यंत छोटी गणकयंत्रे) : 
यांची क्षमता, वेग व किमत खूपच कमी असते. 
अत्यंते छोट्या प्रमाणावरील उद्योगसंस्यांमध्ये व 
छोट्या व्यावसायिकांमध्ये त्यांचा उपयोग करण्याचा 
कल दिसून येतो. प्सनल काँप्यटर ( व्यक्तिगत 
गणकयंत्र ) हे त्याचेच एक महत्त्वाचे रूप आहे. 


गणकयंत्रांचा बापर- सोफ्टवेअरची उत्क्रांती 

मागच्या विभागात गणकयंत्रांचा उपयोग 
मशीन लंग्वेज मध्ये प्रोग्रॅम लिहून करता येतो, 
हे आपण पाहिळे; परंतु असे प्रोग्रॅम लिहिणे 
हे फार जिकीरीचे काम आहे. कारण जे संस्करण 


'आपेल्याला करावयाचे असेल त्याचे पृथ:करण करून 


त्यातील प्रत्येक लहान कृती गणकयंत्राच्या नियमा- 
नुसार लिहावी लागेल, याला खूप वेळ लागणार 
आणि दुसरे म्हणजे असे प्रोग्रॅम तयार करताना 
त्यात चुका होण्याचा संभव खूप राहणार. ह्या दोन्ही 

गणकयंत्रांच्या काही वर्षांच्या उपयोगाने 
शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आल्यावाचून राहिल्या नाहीत. 
गेल्या तीस वर्षांमध्ये गणकयंत्राचा उपयोग करण्यां- 
मध्ये देखील बरीच उत्क्रांती झाली आहे, ज्यायोगे 


है दोन्ही प्रश्‍न आजकालच्या दिवसात आपल्याला 
भेडसावत नाहीत. 


या उत्क्रांतीचा परामशं घेण्यासाठी आपण  प्रथम' 


दोन नवीन व्याख्या आत्मसात केल्या पाहिजेत. त्या 
म्हणजे हाड॑वेअर (गणकयंत्राचे संरचनात्मक 


च इतर यांत्रिक भाग यांनी मिळून तयार झालेली 


|। 


अनुक्रमणिका 


गणकयंत्र घ भारत 


एक प्रणाली ( सिस्टिम ). या आधी आपण गणक- 
यंत्राच्या रचनेचे वर्णन केले आहे. ही रचना 
प्रत्यक्षात आणण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिकी व यांत्रिक 
(मेकॅनिकल) भाग वापरले जातात. या सर्वांना 
गणकयंत्राची हाडवेअर म्हटले जाते. ह्या हाडंवेअर- 
कडून पाहिजे ते काम करून घेण्यासाठी प्रोग्रॅम 
लिहिण्याची गरज असते. असे एक वा अनेक प्रोग्रॅम 
म्हणजे गणकयंत्राची सॉफ्टवेअर. दोन संख्यांमधील 
मोठी संख्या निवडण्यासाठी लिहिलेला आपला 
प्रोग्रॅम (आ. ४) म्हणजे देखील सॉफटवेअरच होय. 

थोडक्यात म्हणजे गणकयंत्राचा उपयोग करण्या- 
साठी योग्य ती सॉफ्टवेअर तयार करायला पाहिजे 
सॉफ्टवेअरच्या उत्क्रांतीतील खालील टप्पे. महत्त्वाचे 
मानले जातांत. 


येञ्रभाषा कार्यक्रमण ( मशीन लँग्वेज 
प्रोग्रॅमिंग ) 


( गणकयंत्राच्या भाषेत लिहिलेले प्रोग्रॅम्स ) . 
आकृती ३ मध्ये आपण अशा एका प्रोग्रॅमबद्दल पाहिले 
होते. या प्रोग्रॅममध्ये प्रोग्रॅममधील नियम .आकड्यां- 
द्वारे गणकयंत्राला कळवावे लागतात. तसेच ज्या 
संख्यांना हे नियम लागू होतील त्या संख्या आधी 
स्सरण विभागामध्ये. ठेवून - त्यांचे घरक्रमांक या 
नियमांमध्ये वापरावे लागते. उदाहरणाथ, --०१ 
२१२ चा अर्थ असा असू शकेल: ' ०१ म्हणजे 
बेरीज करण्याचा नियम हा घर क्रमांक २१२ मध्ये 
असलेल्या व अंकगणितविभागात आधी -लिहून 
ठेवलेल्या अश्या दोन संख्यांना लागू करायचा आहे. 
प्रोग्रॅमस अश्या रीतीने लिहिणे हे अत्यंत जिकिरीचे 
'काम आहे. याला वेळं अर्थातच खूप लागतो. त्याच- 
बरोबर याच्यात चुका होण्याचा संभवही खूपच 
मोठा असतो. हे असे असणे साहजिकच आहे; कारण 
मनुष्य जेव्हा अत्यंत नैसगिक रीत्या काम करतो 
तेव्हा त्या कामाची प्रत व करणाऱ्याची कायं- 
क्षमता निश्‍चितच उच्च प्रतीच्या असू शकतात. जेव्हा 
एखादे काम अत्यंत कृत्रिम अश्या रीतीने करावे 
लागते, जेव्हा त्या कामाचा दर्जा व करणाऱ्याची 
कार्यक्षमता दोन्हीही घसरतात. 


या अशा कृत्रिम रीतीचा वापर कोणे एके काळी 
(१९५० ते ६०_च्या दरम्यान ) होण्याचे मुख्य 


6:34 


कारण म्हणजे त्या काळात असलेली गॅणंकयंत्राची 
जबर किमत व एकंदरच गणकयंत्र-शास्त्राची 
उत्क्रांतीच्या. प्रारंभीची अवस्था. गणकयंत्रे वापरणे 
महागाचे असल्याने व तुलनेने प्रोग्रॅमिंगसाठी लाग- 
णारा मांनवी वेळ स्वस्त असल्याने मशीन लँखे- 
जचा उपयोग एकंदर फायद्याचा पडत असे, हे 
प्रोग्रॅम्स गणकयंत्र खूपच झपाट्याने पार पाडू शकत 
असल्याने “ वेग ” हे या प्रकारच्या प्रोग्रॅम्सचे दुसरे 
वैशिष्ट्य म्हणता येईल. गेल्या काही वर्षांतीलं 
इलेक्ट्रॉनिकीच्या अनेक नवीन शोधांमुळे गणक- 
यंत्राच्या किंमती खूपच घस्रल्या व त्याचबरोबर 
मानवी वेळाची किमत बाढली, त्यामुळे आजकालच्या 
जगात मशीन लॅग्वेजचा उपयोग फारच कमी 
स्वरूपात होतो. जेव्हा एखादी गोष्ट अत्यंत वेगाने 
पार पाडण्याची गरज भासते तेव्हा अजूनही मशीन 
लॅग्वेजचा उपयोग केला आतो. ज्यांना रिअल टाइम 
(सत्‌काल ) म्हणता येईल अश्या अवकाशग्रहाशी 
संबंधित वा प्रोसेस कंट्रोलशी संबंधितं असलेल्या 
काही गोष्टींमध्ये मर्यादित स्वरूपात याचा वापर 
दिसतो. 

उच्च भाषा कार्यक्रमण (हायर लेंग्वेज प्रोग्रॅमिंग) 

म्हणजे ( गणकयंत्रापेक्षा ) उच्चस्तरीय भाषेत 
केलेले प्रोग्रॅमिंग. मशीन. लॅग्वेजचा मुख्य दोष 
म्हणजे ती गणकयंत्राची भाषा मानवी बुद्धीच्या 
दृष्टीने पाहता अत्यंत कृत्रिम आहे. त्यामुळे एखाद्या 
गोष्टीसाठी प्रोग्रॅम लिहिताना भानवी विंचार- 
पद्धतीपेक्षा फार वेगळ्या प्रकारचा विचार करावा 
लागतो. यात जास्त वेळ खर्चे होऊन शिवाय चुका 
राहून जाण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे मानवी 
विचारक्षमतेशी जवळीक सांगणारी एखादी भाषा 
वापरण्याची गरज निर्माण झाली. मानवी भाषा 
प्रोग्रॅमगसाठी वापरता येईल 'का, असाही विचार 
१९६० च्या आसपास . होऊ लागला. त्या वेळी 
शास्त्रज्ञांच्या लक्षात आले की, मानवी भाषा या 
दृष्टीने उपयोगाची नाही. कारण मानवी भाषेत 
सांगितलेल्या रीतीचा स्पष्ट व॒ सुसंगतपणे अथे 
ल्लावणे हे बरेच कठीण काम आहे. कधी कधी भाषेत 
मोघमपणा असतो. दुसर्‍या कोणीतरी सांगितलेला 
पत्ता शोधणे वा दुसर्‍याने दिलेल्या. पाककृतिनुरूप 
चांगरा पदार्थ बनवणे या दोन गोष्टींतील अंडचणी 


र 


आपल्या सर्वांच्या पंरिचंयांच्या आहेत. तसेच .कधी 
कधी एखाद्या शब्दाचे वां वाक्याचे अंनेक अथे निघू 
शकतात. यामुळे मानवी भाषा .वांपरता येऊ शकत 
' नाहीत. मानेंवी भाषांशी खूपं जवळीक सांगणारी 
"परंतु खूप जास्त बंदिस्त व्याकरण व मर्यादित शब्द- 
सामथ्ये असणारी प्रोग्रॅमिगची भाषा म्हणजे * उच्च' 
प्रोग्रॅमिंग भाषा होय. अश्या एका भाषेमध्ये लिहिलेला 
दोन संख्यांमधील मोठीं संख्या निंवडणारा. प्रोग्रॅम 
खाली दिला आहे. 
हड&1) &, छे 
1फ' $ << 8 फागण झवहणा प > & 
* _ उडव झगडा 5 
एका प ४७४णा,प'- 
8107 
हा प्रोग्रॅम मानवी विचारसरणीशी इतका 
मिळता जुळंता आहे की, त्याबद्दल काही स्पष्टी- 
करंण देण्याची. गंरज नाही. .अंसे प्रोग्रॅम्सं सुलभतेने 
लिहिता येऊं शकतात. कृत्रिमतेंचा जंवळपास पुणं 
अभाव असल्याने चुकता राहून जाण्याची शक्‍यताही 
खूपच कमी असते. या ' उच्च ' भाषा सावंत्रिक 
. ( युनिव्हर्सल ) अश्या असल्याने कोणच्याही प्रका- 
'रंच्या उपयोगासाठी त्या वापरता येऊ शकतात; 
परंतु मर्यादित सामर्थ्यामुळे एंखादी “ उच्च ' भांषा 
एखाद्या उपयोगासाठी अत्यंत योग्य तंर दुसऱ्या 
एखाद्या उपयोगांसाठी थोडीफार कृत्रिम ठरण्याची 
शंक्यंता असते. त्यामुळे अनेक * उच्च ' भाषा तयार 
करण्यात आल्या. आजकाल प्रचलित असलेल्या 
काही भाषां अंद्या आहेतः 


१) शास्त्रीय वापरासाठी:- यात गणिते सोड- . 


वण्यावर-भर दिलेला असतो- 7011731, ?95081 
व 883८ या काही महत्त्वाच्या भाषा. 

२) प्रदत्त संस्करणासाठी (डाटा प्रोसेसिंगेसाठी ) 
(/०0001, 883८. 

जेव्हा आपण अश्या ' उंच्च ' भाषांच्या वापरांचा 


विचार करतों, तेव्हा एंक प्रश्‍न अत्यंत साहजिकपंणे ३ 


आपेल्या मनातं येईल- तो म्हणंजे या भाषा गणक- 
यंत्राला केया कायं समजतात ? गणेकयंत्रांला फॅक्त 
मशीन लॅग्वेजच संमंजूं शकते. त्याला “ उंचच! भाषा 
समजांवी म्हणून 'उच्च' भाषेतील प्रत्येक नियमाचा 


नैवभॉरंत' 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


एक वा अनेक गणकयंत्रांच्या नियमांमध्ये अनुवाद 
*करण्यात येतो व हा अनुवादित. प्रोग्रॅम. गणकयंत्रा- 
द्वांरे;पार पाडला जातो. यासाठी हाडवेभरचा वापर 
नः करता सॉफ्टवेअरचा वापर केला जातो ( याचे 
मुख्य.कारण' म्हणजे कमी खचे ). याचा अर्थ असा : 
एक प्रोग्रॅम वापरला .जातो की, जो एक ' उच्च 
भाषेतील प्रोग्रॅम. मशीन लंग्वेजमध्ये .. अनुवादित 
करतो. हा प्रोग्रॅम सिस्टिम सॉफ्टवेअरमधील 
एखाद्या तज्ज्ञाकडूंन लिहून घेतला जातो. गणक- 
"यंत्राचा उपयोग करू पाहणाऱ्या माणसाला म्हणजे 
-यूज़रला: हा प्रोग्रॅम लिहिण्याची. गरज .नसते. 
एवढेच , नव्हे. तर.. अश्लीदेखील सोय केलेली 
'असते की जर युजरने “ उच्च ! भाषेतील प्रोग्रॅम 
गणकयंत्राकडे सुपूतं केला, तर आपोआपच अनुवाद 
करणारा प्रोग्रॅम. वाफ़रला जाऊन एक मशीन लेंग्वेज- 
मधील प्रोग्रॅम तयार होतो व गणक्यंत्राह्ारे. पार 
पाडला जातो. युजरला या सवं प्रक्रियेसाठी काहीच 
' करावे लागत नाही किंबहुना अशी काही प्रक्रिया 
केली जात आहे अंशी' त्याला जाणीवही ' असायंची 
गरज ' नाही. त्याच्या दृष्टीने गणकयंत्र जणू "उच्च ' 
भाषा समजून त्याप्रमाणे वागत आहे.” भाकूृंती क्र, 
६्मंध्ये हींच गोष्ट दाखविली माहे. ' 

क 3 सांगितलेल्या फायेद्यांमुळे गणकयंत्रांचा उप- 
गत वाची हो ढत एके सढ दोडन गेरी 

"7 गणकयंत्राचा उपयोग करण्यासाठी सॉफ्ट- 

वेभरची गरज आता वेगळी सांगावी लागत नांही 
-हेगजेच युजरच्या दृष्टीने " भणकयंत्र आकृती क्र. 
म्य दाखविल्याप्रमाणे वापरले जाते. | 
अवीके ता. काई कर्यात चा (क. महरजाचा 
के म्हणजे कोणत्यांही गणकर्यत्रांचा <: 
चे. स्वातंत्र्य जेव्हा ऐसखार्दा : पर 
लॅग्वेजमंध्ये लिहिला व) जातं तेव्हा तो एं एंतोदयो मशीन 

भगकयंशापुरत गाती तेव्हा तो एंखाद्या विशिष्ट 
-गर्णकयंतरापुरताच मर्योदित ठरतो. कार्ट 
- गणंकयंत्रांची मशीन ' 


| झा लिहिण्याची वेळं 
दयायचे नसेल तर गणकयंत्र बद लग्यावर बंधने हे 

' गणकंत्रांच्या सर्व मुख्य कंपन्या अ पडते. 
लित अंसंलेल्या सर्वे ' उच्च वीना नु प्रच- 


रडण तथदध 
ष्प्स रश । 


अनुक्रमणिका 


गणकयंत्र. व भारत 


दरे 


आकृती क्र. ६ : सिस्टिम सॉफ्टवेअर वापरून प्रोग्रॅमिंग लॅग्वेजमधून गणकयंत्राचा वापर. 


देत असंल्यांने अशा ' उच्च ' भाषेतीलं प्रोग्रॅम कोण- 
त्याही. गणकयंत्रावंर वापरता येऊ शकतात, म्हण- 
जेच कोणतेही गणकयंत्र वापरणे शक्‍य होते. जर 
एकादा ' उच्च ' भाषेतील प्रोग्रॅम विकत घ्यायचा 
झाला तर त्यांची किमंत कमी असण्याची शक्‍यता 
आहे; कारणं प्रोग्रॅम्स बनविणार्‍याला तो प्रोग्रॅम 
तश्याच स्वरूपात अनेकांना विकता येईल ! 


* उच्च  प्रोग्रॉमग भाषेच्या वापराने एक नवीन 
वर्ग उदयास आला-* तो म्हणजे प्रोग्रॅमसेचा. प्रत्येक 
यजरला प्रोग्रॅम .कसे लिहावयाचे. याची माहिती 
असतेच असे नाही. त्यामुळे एखार्दी विशिष्ट प्रोग्रॅ- 
मिंगची भाषा ' अवगत असणाऱ्या प्रोग्रॅमरकडून 
पाहिजे तसा प्रोग्रॅम बनवून घ्यावा लागतो. सॉफ्ट- 
वेअरच्या उत्क्रांतीच्या पूर्वीच्या टप्प्यावरील चित्र 
पाहता यांचे महत्त्व लक्षात येते. जेव्हा प्रोग्रॅमिंग 
मशीन लँग्वेजमध्ये होते तेव्हा फक्त गणकयंत्राचे 
जाणकारच प्रोग्रॅमिंग करू शकंत. प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेजच्या 
उपग्नोगाने गणकयंत्र वापरणे थोडे सुलभ झाले 
आणि प्रोग्रॅमिंगचे तज्ज्ञ बनणे कमी श्रंमाचे असल्याने 
प्रोग्रमगचा व त्यायोगे गणकयंत्रांचा प्रसार जास्त 
झपाट्याने होऊ लागला. कोणत्याही यंत्राच्या 
वापरासांठी लागणारे ज्ञान जसजसे कमी किचकटं 
व जास्त सुलभ होऊ लागते, तसतसा ते .यंत्रे 
वापरण्याचा त्रांस व॑खंचे दोन्ही कंमी होऊन 
त्याचां प्रसार लौकर होतो, यां तत्त्वांचा अनुंभंवे 
जगाने मोटारींच्या बाबतीत घेतला. त्यासंबंधीच्या 
उत्क्रांतीचे. टप्फे होतें. : .: (अं). खुरपे यांत्रिक ज्ञाने 


असलेल्यालाच मोटार चालवता येणे. उदा., एखादा. 
भेकॅनिंकल इंजिनिअरच मोटार चालवू शके. (ब) 
मोटार चालक या नवीन वर्गाचा उदय. त्यामुळे 
अनेक लोक मोटार विकत घेत व एखाद्या चालकाच्या 
साहाय्याने तिचा उपयोग कंरीत. (क) स्वतःचीं 
मोटार स्वतःच चालवता येणे शक्‍य होणे. यां 

उत्क्रांतीमध्ये तांत्रिक ज्ञानाची गरज कमी कमी होत 


. गेली व वापर सुलभ झाला. गणकयंत्राच्या बाबतीत 


मक्लीन व * उच्च ' प्रोग्रॅमिंग लॅंग्वेजचा उपयोग हा 
वरील 'अ' व ' ब या टप्प्यांशी मिळता जुळताचं 
आहे. प्रोग्रॅमिंग लॅग्वेजच्या उपयोगाच्या टप्प्यामध्ये 
एखादा माणूस आपले स्वतंःचे गणकयंत्र विकते 
घेऊन स्वतःच त्याचा उपयोग करायला . किंकणे 
शक्‍य होते. परंतु त्यासाठी त्याला स्वतः प्रोग्रॅमिगचे 
ज्ञान. शिकून 'घेणे आंबंश्यक होते. नवीन ज्ञान 
आत्मेसांत करायच्या जरूंरीमुळे अनेंक लोक स्वंतः 
गणकंयंत्राचां उंपयोग करण्यापासून वंचित राहिले 
सॉफ्टवेअर उत्क्रांतीचा तिसरा टंप्पा हा मोटार 
उत्क्रांतीच्या तिसर्‍या टप्प्यांसारखाच असून त्यामुळे 
स्वत:चे गणकयंत्र स्वत:च वापरणे संहज शक्‍य झाले 
हे आपण आतां पाहणार आंहोत. न 

३ ( इ), सॉफ्ट वेअर ' पॅकेज! व ' युजर 
फ्रेंडली ! सिस्टिम्स : 

प्रॉग्रॅमिंग लग्वेजमुळे मंशीन-स्वातंत्र्ये व॑उप- 
योगाची सुल्भेता आंली. या लॅंग्वेजेस “ युनिव्हेसल 


अंसेल्याने कोणच्याही प्रकारच्या उपयोगाची मागणी 
थोदोरे पुरवता येऊ लांगळी. पंरतु गॅणेकयंत्राच्या 


६2 


> शि 


नवभारत 


“गणक येका 
( हाइळेञर 


सोफ्टलेऊर) 


ऑक्यो.-नोव्हे., १९८४ 


उतर 


आकृती क्र. ७ : युजरच्या दृष्टीने गणकयंत्राचा वापर 


उपयोगाची गरज निर्माण झाल्यावर ती पूर्णे करून 
घेण्यासाठी अजूनही प्रोग्रॅमिंगचा टप्पा ओंलांडावा 
लागत असे. या वेळी असा मतप्रवाह निर्माण झाला 
कौ, काही नेहमी लागणाऱ्या उपयोगांसाठी असे 
प्रोग्रॅम्स निर्माण करावेत की, जे एका विदिष्ट क्षेत्रा- 
तील जवळपास सर्वे गरजा पूणे करू शकतील. 
हे एक वा अनेक प्रोग्रॅम्स एकत्रित करून त्यांची एक 
सॉफ्टवेअर पॅकेज निर्माण होत असे. समजा, 
मासिक पगाराचे संस्करण ( प्रोसेसिंग) करण्यासाठी 
एक पॅकेज उपल्ब्ध होत असेल, तर कोणीही 
व्यापारी संस्था वा लघुउद्योजक असे कोणीही हे 
पॅकेज विकत अथवा महिन्याच्या/वर्षाच्या भाड्याने 
घेऊ शकेल. जेव्हा प्रोसेसिग करायचे असेल 
तेव्हा हे पॅकेज गणकयंत्रामध्ये * लोड ' करायचे 
(टाकायचे). या पॅकेजमध्ये पगारासंवंधीच्या सवे 
प्रकारच्या तरतुदींची पुतेता करायची क्षमता असेल. 
यांपैकी ज्या काही तरतुदी या उद्योजकाला लागू 
असतील त्यांची माहिती आधी सॉफ्टवेअर पॅकेजला 
आदान करायची. त्यानंतर सॉफ्टवेअर पॅकेज 
गणकयंत्राकडून पगाराचे प्रोसेसिंग करून घेईल. 
पुढच्या खेपेला काही नवीन तरतुदी वापरात 
आणायच्या असतील, तर त्यासाठी काहीच 
प्रोग्रॅमिंग बदल करायची गरज राहणार नाही, 
फक्त प्रोसेसिंगच्या सुरवातीला हे बदल त्या 
सॉफ्टवेअर पॅकेजला सांगितले म्हणजे झाले. 
पॅकेजसच्या प्रादुर्भावामुळे प्रोसेसिगची गरज 
निर्माण झाल्यानंतर त्यासाठी प्रोग्रॅमिंगचा टप्पा 
ओलांडायची गरज राहिली नाही. पॅकेज वापरून 
एखादा युजर स्वतःच आपल्याला पाहिजे असलेले 


प्रोसेसिंग गणकयंत्राद्वारे करून घेऊ शकतो. १९६०- 


७० च्या काळात जेव्हा गणकयंत्रांचा प्रसार होऊ 
होऊ लागला तेव्हा अज्ञा पॅकेजेसची निमिती होऊ 


लागली. १९८० च्या सुमारास जेव्हा पर्सनल व 
त्याआधी मायक्रोकांप्युटस प्रचारात आले तेव्हा या 
पॅकेजेसच्या कल्पनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, 
कोणीही माणूस, उदा., अत्यंत छोटा व्यांवंसॉयिक- 
देखील, आपले स्वत:चे गणकयंत्र विकत घेऊन 
स्वत:च त्याचा उपयोग करू लागला. अश्या वेळेस 
गणकयंत्राबरोबर आपल्या जरूरीच्या पॅकेजेस 
खरेदी करुन टाकल्याने प्रोग्रॅमगचा टप्पा अस्ति- 
त्वातच राहिला नाही. अर्थात या पॅकेजेसबददल 
एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे. जे प्रोसेसिग अनेक 
लोकांना करावे लागू शकेल त्यासाठीच पॅकेज 
लिहिणे फायद्याचे पडेल. त्याचप्रमाणे एखाद्या 
युजरच्या दृष्टिकोनातून जर एकाच प्रकारचे प्रोसे- 
सिंग अनेक वेळा- कदाचित अनेक वर्षे- करावयाचे 
असेल तरच असे पॅकेज वापरणे 
करावयाच्या प्रोसेसिंगचे स्वरूप अनेक 
य असेल तेव्हा स्वत:च प्रोग्रॅमिंग 
अमते. या कारणांमुळे सायंटिफिक (ठे 
प्रोसेसिय व बदलत्या स्वरूपाचे नची 


इष्ट. जव्हा 
वेळा बदल. 


गणकयंत्राचा उपयोग करण्याच्या 
उत्क्रांती आकृती क्र. ८ ग 
(अ) मध्ये मशीन कंवेबमध्ये ति क आ 
तयार केलेले प्रोग्रॅम दाखविले आहेत न 
प्रोग्रॅमिंग लॅग्वेजमध्य प्रोग्रॅम रने लिहिलेले मोगरे 

कोणत्याही य गणकयंत्रावर वापरता कुवत हे 
दाखविले आहेत. (इ) मध्ये पॅकेजच्याद्वारे यजर 
स्वतःच गणकयंत्र वापरताना दाखविला टक 
पकेजच्या उपयोगाद्वारे प्राप्त झालेली सुलभता वुड 
वेळीही-म्हणजे पॅकेज वापरत नसतानाही- मिळावी 
म्हणून आजकाल ' युजर फ़ेंडली ! सिस्टिम्स प्रच- 


अनुक्रमणिका 


गणकयंत्र ब भारत 


द्‌ 


७ 0४ प 


"युजर 


]णकशअंत्र -तज्ञ 


"यि 


मस्ट (हार्डळेऊर त 
सॉफ्टवेअर) 
युजर 'प्रोळांमर 
(इ) "गणक यंत्र 
डं (हाडवेज्ञर वसॉफ्टवेऊर पॅकेज' 
अथवा" 


मुजर फ्रेंडळि सिस्थ्मि) 


"२५५७५२०. 


आकृती क्र, ८ : सॉफ्टवेअ'र उत्क्रांतीतील टप्पे 


लित होऊ लागल्या आहेत. यामंध्ये युंजॅरलॉ स्वतःच 
प्रोग्रैमग करताना फार कष्ट पडू नयेत यासाठी 
तजवीज केलेली असते. यातील एक महत्त्वाचा 
भाग म्हणजे प्रोग्रॅमिंग सुकर व्हावे म्हणून जवळ- 
जवळ मानवी भाषेतच प्रोग्रॅमिंग करण्याची मुभा. 
४. गणक्यंत्रांचे विविध उपयोग ; 

आपण भाग २ मध्ये गणकयंत्रांचे वर्गीकरण व 
प्रत्येक वर्गातल्या गणकयंत्रांचा मुख्य उपयोग 
पाहिला. या भागामध्ये आपण गणकयंत्रांचे विविध 
उपयोग पाहणार आहोत; ते पाहताना भाग २ च्या 
वर्गीकरणाचा स्पष्ट उल्लेख करणार नसलो, तरी 
वाचकाने ते वर्गीकरण डोळ्यासमोर ठेवून हा भाग 
वाचावा ही अपेक्षा आहे. 

ढोबळ मानाने पृथःकरण करायचे झाले तर 
गणकयंत्रांच्या उपयोगाचे खालील भाग पडतात : 
अ) शास्त्रीय संशोधन | प्रोसेसिंग, ब) डाटा प्रोसे- 
सिंग व इन्फर्मेशन सिस्टिम्स (अवगम प्रणाली), 
क ) ' कंट्रोल'साठी गणकयंत्राचा वापर, ड) 
* सिम्युलेशन 'साठी (सदृशीकरणासाठी) वापर व 
ई) मानवाचा भार हलका करण्यासाठी केलेला 
गणकयंत्रांचा विशिष्ट प्रकारचा वापर. 

यांपैकी (अ) वर्गासाठी काही विशेष स्पष्टीकरण 
देण्याची "गरज नाही. या वापरासाठी गणकयंत्राचा 

न. भा. ९ 


वेग व त्याचे स्मरण या बाबी जास्त महत्त्वाच्या 
असतीत. अनेक कठीण प्रश्‍न वा निसर्गाची कोडी 
सोडविण्यासाठी गणकयंत्रांचा झालेला वापर आपल्या 
सर्वांच्याच परिचयाचा आहे. अधिकाधिक वेगवान 
गणकयंत्र बनवायच्या कार्याला या अश्याच उपयोगां- 
मुळे गती मिळाली व त्यातून काही नवीन तंत्रांचा 
शोध लागला. 

(ब) वर्गातील डाटा प्रोसेसिंगबद्दल असेच फार 
सांगण्याचे कारण नाही; परंतु यांपैकी दुसर्‍या 
भागाचे थोडेफार विश्‍लेषण करणे आवश्यक आहे. 
इन्फर्मेशन सिस्टिम्सच्या वापरामागचा हेतू साधा- 
रणतः असा असतो : जेव्हा एखाद्या संस्थेतील कार्य- 
क्षमता वाढविण्याचा विचार होतो तेव्हा मुख्यतः 
विशिष्ट प्रकारची माहिती जमा करण्याची गरज 
असल्याचे लक्षात येते. ही माहिती उपलब्ध अस- 
ल्यास तिचा वापर करून योग्य ती व्यवस्थापकीय 
धोरणे ठरवण्यास वा आडाखे बांधण्यास मदत होते 
व यायोगे कार्यक्षमता वाढू शकते. ही माहिती दर- 
वेळी पाहिजे तशी उपलब्ध असतेच असे नाही. अश्ञा 
वेळी जी काही दुसरी (पूरक) माहिती उपलब्ध 
असेल तिच्यातून विद्लेषण करून ही माहिती 
निर्माण करणे ब एखाद्या अहवालाच्या रूपात 
सादर करणे हे या इन्फर्मेशन सिस्टिम्सचे मुख्य 


६६? 


कार्य असते. याचे निरनिराळे पैलू म्हणजे १) इन्फ- 
मॅशन रिट्रायव्हूळल- म्हणजे असलेली माहिती शोधून 
त्यातून पाहिजे ती माहिती उपलब्ध करणे, २) मॅनेज- . 
मेंट इन्फमेशन सिस्टिम- म्हणजे विश्लेषणात्मक 
नवीन माहिती उपलब्ध करणे व ३) डिसीजन 
सपोटं सिस्टिम- म्हणजे व्यवस्थापकीय निणेयासाठी. 
माहिती उपलब्ध करणे एवढेच नव्हे तर एखाद्या 
निर्णयाचा काय परिणाम होईल याचा आडाखा 
बांधण्यास मदत करणेवगैरे. | 

यांपैकी आपल्याला सवंसाधारणपणे माहीत अस- 
लेले एक रूप म्हणजे एअरलाइन रिक्षव्शंन सिस्टिमं . 
वा लवकरच वापरात येणारी बँका, रेल्वे. यांमधील 
सिस्टिम्स. या सिस्टिम्स मुख्यतः इन्फमॅशत- सिस्टि- 


ठिकाणे जोडून एखादी सिस्टिम बनवायची -असते, 
तेव्हा कॉम्प्युटर नेटवक्संचा (जाळ्याचा) वापरही" 
यामध्ये केला जातो. वेग हा जरी एक महत्त्वाचा . 
पैलू अंसेला, तरी निरंनिराळ्या प्रकारे. विश्लेंषणं 
करावयाची 'क्षमता हा यां सिस्टिम्सचा' महत्त्वाचा 
भाग आहे. 


नियंत्रेणे ठेवायचे ती. गोष्ट हाताबाहेर जाण्याची : 
शक्यता अंसंते. गॅणकयंत्राने चालविलेले कारखांने'वो 
आयिगाड्या. ही यांची उदाहरणे होत.. कॅलिफोर्निर 
यातील 9/1२1"ही. रेल्वे संपूर्णतः गेणंकयंत्राद्वारेच 
चालिविली जातें, ती अश्याच उंपयोंगांद्वारे: टेलिंफोने 
एकसंचेंजमधील गणकर्‍यंत्रांचा वापर हां पणं याचं. 
"(ड) बर्गमिध्ये गणकयेत्रांचां वापर हा एखांद्या, 
खंन्यी सिस्टिमंचा. ओंभासं निर्माण करण्यासाठी 
कॅलॉ जातो. असे करण्यामागे कंमी खर्चात प्रत्यक्षा- 
तील ऐखाद्या सिंस्टिमंबरहकूम काम करणारी 
सिल्टिंम बेनंकणे हा हेतू असतो, तर कधी. मांनवीं 
औणपला निर्माण होणारा धोका 


टाळेण्यासांठी 


'नेवभारत 


स्स्तत्त्वांचे 


म्सच आहेत, जेव्हा भौगोलिक दृष्ट्या लांबलांबंची ' 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


त्याचा उपयोग करतात. विमानांतील कॉकपिटचें 
सिम्युलेशन.हें याचे प्रातिनिधिक उंदाहरण. नवीन 
वैमानिकाला शिकताना कॉकपिटमधील निरनिराळे 
कंट्रोल्से व विमानांवर त्यांचा होंणांरा परिणाम 
यांची सांगंड घालण्यासाठी याचा उपयोग होतौ. 
प्रत्यक्ष विमानातून उड्डाण न करताही शिक्षण 
देण्यामागे खर्च कमी . करणे तसेच प्राणाचा धोका 
टाळणे हे दोन्ही उद्देश आहेत. सिम्युलेशनचा उप 
योग भंविष्यकांळासांठी आडाखे बांधण्यात अर्थ- 
शास्त्रामध्ये तसेच समाजशास्त्रातही केला जातो. 

:: वरील अ- ब- क-दंड हे वंर्गीकरणं खरे तरं 
गॅणकयंत्रांच्या .उपयोगांचे न मानता त्यातील 
तत्त्वांचे मानले जावे. कारण एखाद्या प्रत्यक्ष उप. 
योंगात त्यांचे मिश्रण आढळण्याचीही शक्‍यता आहे. 
उदाहरणाथ, सिम्युलेशनचा उपयोग डिसीजन सपोटं 
सिस्टिममध्ये होतो. एअरलाइन रिझर्वेशन सिस्टिम 
ही-बस्तुत:- (ब)-व. (क) यांचे मिश्रण मानली जाते, 
वर्गते. आपण (ई) मध्ये जे उपयोग बघणार आहोत 
त्यामध्येही.असेच़ मिश्रण. आपल्याला; आढळन 'यरऊ 


1 $ 


मेन ,(कर्याल्यीन स्वयनंत्नः 
गणकयंत्रांचा वापर. 

मोनंवार्चा भारे हुंलकां करणे - यामध्ये. “नोकर- 
कपातीची भावना नंसूंनंपनिव्वळ जीवन जास्त सुकर; 
सुलभ करणे हीच भावना: महत्त्वाची. योड्या. 
श्रमात . नेहमीचे 'काम यांच्यांत निव्वेळ श्रमं वाच- 
विणे हा दृष्टिकोण फारसा फलदायी ठरू 
नाही. अरा वेळी नेहमीच्याच श्रमात 
जास्त चांगलें कामं हाचं दृष्टिकोन 
गला- पाहिजे, 

'शिक्षेणांमध्ये गणकयंत्रांचा उंपंयोग 
ठरू ' शकेल: ' सर्वसांधोरणते: 
असा असतो की, एकोच वर्गात अनेंक' प्रकारची 
असतात. काही खूप हुशार, 
तर काही मेद बुद्धीची. शिक्षकाला 


रू. शकंतं 
ी री नेहमीपेक्षा 


येम वाळं- 


अनुक्रमणिका 


गणकयंत्र वः'भारत 


मुलांच्या वेगाने चालणे शक्‍य नसते; * तसेच अति- 
हुशारांच्या गतीने चालणेही अशक्यच असते. त्यामुळे 
साधारण मुलांच्या वेगानेच तो जाणे . पसंत करतो. 
यामध्ये मंद बुद्धीची मुळे मागे पडतात व अति 
हुशार मुले कंटाळून जातात. कम्प्यूटर असिस्टेड 
इंस्ट्रकशनने ( गणकयंत्राच्या साहाय्याने मिळालेल्या 
सूचनांद्वारे) हे तोटे टाळता येऊ शकतील. तज्ज्ञ 
शिक्षक कोणतीही गोष्ट शिकवण्यासाठी एक 
आराखडा तयार करतात. त्यात. काही व्याख्या 
असतात, काही स्पष्टीकरणवजा मजकूर असतो, 
तर काही प्रश्‍न असतात. या सर्वे गोष्टी गणक- 
यंत्राच्या स्वाधीन करण्यात येतात. -विद्यार्थी शिक- 
ण्यासाठी गणकयंत्राच्या समोर बसतात. व्याख्या 
व स्पष्टीकरण वाचून मग प्रश्‍न सोडवतात. विद्या- 
र्थ्यांचे उत्तर. तज्ज्ञ शिक्षकाने दिलेल्या उत्तराक्षी 
'ताडून त्याप्रमाणे विद्यार्थ्याला तो विषय समजला 
आहे किवां नाही, हे ठरवता येते. उत्तम ।तयारी 
असलेल्या विद्यार्थ्याला जलद गतीने विषय 
शिकायला मिळतो. साधारण मुलाला थोडी जास्ती 
स्पष्टीकरणे दिली जातात, तर मंद! बुद्धी मुलाला 
“तोच विषय दोन तीन वेळा शिकवला जातो-:यामुळे 
. प्रत्येक मुलाला त्याच्या वकुबानुसार . शिकायला 
.मिळते. शिक्षकांची गरजच नांही, असा मात्र त्याचा 
अर्थ नाही. तज्ज्ञ शिक्षकांव्यंतिरिक्‍त प्रत्येक वर्गाला 
शिक्षकाची गरज राहणारच. शिक्षक सवे मुलांच्री 
प्रगती पाहुन त्यांपेकी ज्याला मार्गदर्शनाची गरज 
आहे अक्या विद्यार्थ्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. 
: ऑफिस ऑटोमेशनमध्ये गणकयंत्राचा वार्पर 
प्रामुख्याने एकाच स्वरूपाची पत्रे लिहिण्यासाठी. व 
* पत्ने ज़ास्त चांगल्यां * गेट-अप 'ची ( दर्शनीय मांड- 
णीची ) दिसण्यासाठी .केला जातो. अश्या एखाद्या 
पत्राचा. मजकूर गणकयंत्राच्या स्मरणविभागात ठेवून 
देता येतो. हे पत्र ज्या कोणा १०-२५ वा १०० 
लोकांना पाठवायचे असेल त्या लोकांची नावे व पत्ते 
दिल्यास 'गणकयंत्र त्यांच्या नावे पन्ने आपोआप तेयार 
करू शकेल. यामुळे सेक्रेटरींची गरज' संपंत' नाही, 
पण कामाचे स्वरूप बदलते व प्रत बरीच.सुंधारते 
छोट्या-छोट्या उपकरणांमध्ये मायक्रोप्रोसेसरचा 
वापर करून उपकरणे अधिकं अंद्यय़नावत व स्वयं- 
चलित बनवता येतात. मोटारींमध्ये वा स्वयंपाक- 


व्द्ञ 
घरातील ओव्हनमध्ये याचा उपयोग अद्याच धर्तीचा. 
अनेक छोटीछोटी कामे पार पाडण्यास याचा उपयोग 
होतो. उदाहरणाथे; मोंटारीची:सवं 'दारे बंद आहेत 
वा नाहीत, पेट्रोल व तेल योग्य प्रमाणात उपंलब्ध 
आहे की नाही, इंजिन नीट चालते आहे कां वर्गैरे 
अनेक कामी त्याचा उपयोग होतो. यांमर्थ्येही जीवन 
सुलभ करणे हाच एक हेतू असतो. 

*- गेल्या काही वर्षांमध्ये गणक्यंत्रांने अनेके नेवींत 
क्षेत्रांमध्ये पदापेण केले आहे. नवनवीन उंपयोंग 
नित्य शोधले जात आहेत. या भागांमध्ये यां संव 
उपयोगांची यादी. करणे हा उद्देश नंव्हंता (आणि 


असता तरी. असा उद्देश कधीच सफल होणे शक्‍य 


नाही), तर गणकयंत्राच्या वापराची तृत्त्वे व प्रकार 
पाहणे हा उद्देश होता. बहुतेक सवे. धतींचे उपयोग 
वरील अ-ई मध्येच मोडतील. 
५) गणययंत्रे च भारत 

मायक्रोप्रोसेससं वापरून केलेले मायक्रो-कॅम्प्युठसं 
सध्या वाढत्या प्रमाणात उपयोऱरात येत असलेले 
आपल्याला दिसतात. . किंबहुना यांच्या योगे भारत 
अखेर गणकयंत्रांच्या युगात येऊन पोहोचल्याचे 


आपणास दिसते. जेव्हा १९७०-७५ या कालखंडात 


मिनीकम्प्युटसंचे युग सवे जगभर आले, तेव्हा 
आपणं मागे राहिलो होतो. याचे कारण मुख्यतः 
आथिक आंहे. मायक्रो-क॑म्प्युटसंच्या कमी किंमती- 
मुळे आता आपण सर्वार्थाने गणकयंत्र-युंगात येत 
ओऔंहोत. परंतु आपणं हेही लक्षात घेतले पाहिजे 


' की, आपणं जेव्हां हे करीत आहोतं, तेव्हा पश्‍चिमेत 


पर्सनल केम्प्युटसंचे युग येत आहे. किंबहुना कांहीं 
जाणकारांच्या मते. तेथील हे युंग आता नोसर- 
ण्याच्या' मोर्गावर आंहे 

पर्सनल कम्प्युटसंबरोबरच आणखी एका गोष्टी- 
पासून आपण आजतरी वंचित राहिलेले दिसतो; 
ती म्हणजे दैनिक जीवनाच्या अंनेक क्षेत्रामध्ये 
झालेला कम्प्युटसंचा प्रादुर्भाव. . जरी उतरल्या 
किसतीः.हे एक जागतिक पातळीवरील सत्य असले. 
तरी त्यामुळे आपल्या जीवनात काही फार फरेक 
पडल्याचे आपल्याल दिसत नाही. याची दोन कारणे 
अंसू शकतील. एकं म्हणेजे किंमती अजूनही आंपल्या 
आवाक्याबाहेर असणे. दुसरे म्हणजे योग्य त्या 
प्रमाणात मायक्रोप्रोसेसर्सचा पुरवठा नसणे. सरकारी 


अनुक्रमणिका 


६८ 


क्षेत्रातल्या एका नव्या कारखान्यामध्ये मायक्रो- 
प्रोसेससंचे उत्पादन सुरू करून सरकारने निदान 


दुस*या कारणासाठी तरी काही उपाययोजना 
केल्याचे दिसते. अर्थात यामुळे एकंदर कितपत 


फरक पडू शकेल हे, आत्ता तरी सांगणे कठीण 
आहे. किमती उतरतील किंवा नाही, हे अजून 
तरी तितकेसे स्पष्ट नाही. यावरोबरच एका 
तिसर्‍या कारणाचाही (वा तिसर्‍या अडथळ्याचा) 
विचार करणे आवश्यक आहे. हे कारण म्हणजे 
भारतीय कारखानदारी क्षेत्रामध्ये असलेला स्पर्धेचा 


अभाव. यामुळे नवीननवीन प्रयोग करण्याकडे 
कारखानदारांचा वा त्यांच्या कंपन्यांचा कल दिसून 
येत नाही (अर्थात हे म्हणताना प्रत्येक कारखान्या- 
मध्ये गणकयंत्रे वापरावीत, असे म्हणण्याचा अजि- 
बात हेत नाही. गणक्यंत्रांच्या उपयोगाने रोज- 
गारीवर होणारा परिणाम हा एक वेगळाच विषय 
आहे, आणि त्याचा अधिक विस्ताराने परामश पुढच्या 
'परिच्छेदामध्ये घेतला आहे ).. यामुळे नेहमीच्या 
उपकरणांमध्ये गणकयंत्रे वापरून सुधारणा केल्याचे 
फारसे कोठे दृष्टोत्पत्तीस येत नाही. तसेच नवीन 
उपयोग शोधण्याचीही कल्पकता कोणी दाखवीत 
नाही. त्यामुळे हा लेख वाचणाऱ्या वाचकांच्या 
मनात देखील असा प्रश्‍न साहजिकच उभा राहील 
को, हे असे उपयोग कोणत्या उपकरणांमध्ये होऊ 
शकतात ? यासाठी एक अगदी साधे उदाहरण 
खाली दिलेले आहे. 

गणेशोत्सवात व इतरत्रही रोषणाई करताना 
निरनिराळ्या आकारांची फुले वा इतर आक्रत्या 
बनणाऱ्या विजेच्या बल्बच्या तक्‍त्यांचा उपयोग 
आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा आहे. आकृती क्र. ९ 
मध्ये अशी एक तबकडी दाखविली आहे. तिच्यावर 


रोगा 


तक्ता 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


अनेक बल्ब रांगेने बसविलेले असतात. कोणत्याही 
एका वेळेस त्यांपैकी काही विशिष्ट बल्ब पेटतात. 
त्यामुळे एखादी आकृती आपल्याला तकत्यावर 
दिसते. पुढच्या क्षणी हे बल्बस्‌ विझून जवळपासचे 
दुसरे बल्बस्‌ पेटतात. त्यामुळे एखादी आकृती 
मोठी-ल्हान होताना वा बदलताना आपल्याला 
दिसते. हे कसे करतात ? आपण जर एकंदर 
यंत्रणेकडे पाहिले तर असे दिसून येईल की, त्यासाठी 
एक मोठा यांत्रिक सांगाडा वा प्रणाली एका कायम 
फिरणाऱ्या शाफ्टवर काही वेगवेगळया आकारांची 
चक्रे बसविलेली असतात. फिरतांना त्यांचा एखाद्या 
इलेक्ट्रिक मोटरमध्ये असतात, तक्षा स्प्षकांश्ी 
(ब्रशेसशी) स्पर्श होतो व त्यामुळे बल्बसूचा एखादा 
संच पेटून तक्‍्त्यावर एखादा विश्षिष्ट आकार 
दिसतो. या एकंदर यंत्रणेला मोठी जागा ( कमीत 
कमी ६ > ६ ) व मोठ्या प्रमाणावर वीज लागते. 
त्याशिवाय ककेश आवाज होतो तो वेगळाच. अश्या 
जागी एखादा मायक्रोप्रोसेसर वसवला असता 
प्रोग्रॅमिगद्वारे, दिव्यांच्या उघडझाप होण्यावर 
नियंत्रण ठेवता येते. साधारण १" > १९% ६. 
जागेत हे उपकरण सहज मावेल. त्याला वीज 
कमी लागेल व त्याचा आवाजही कमी होईल. 
याशिवाय एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 
सहज बदलू करता येण्याची शक्‍यता. सध्या प्रच- 
ल्ति असलेल्या यंत्रणेमाफंत बदळ करायचा 
झाल्यास सवे यांत्रिक प्रणाली (मेकॅनिकल सिस्टिम) 
बदठून पुन्हा जोडावी लागेल. यात खप खरचं 
येणार ऱ्य वेळ जाणार. याउलट जर मायक्रो- 
प्रोसेसर्स वापरले, तर प्रोग्रॅम बदलताच निरनिराळ्या 
आछृत्या दाखविणे सहज शक्‍य होईल. हे एक निव्वळ 
उदाहरण झाले. अनेक यंत्रे व उपकरणे यांची 
उनरचना करून त्यांचे आकारमान कमी तशीच उप- 
उन्तता जास्त करता येईल. अक्षा प्रकारचे संशोधन 
आपल्याकडे अजून तरी होऊ लागले नाही. ते जेव्हा 
होईल तेव्हा आपल्या उपकरणांचे स्वरूप पालटेल च 
क्षमता विस्तारतील. हे जेव्हा होईल तेव्हाच आपण 
गणकयंत्रांच्या युगात सर्वार्थाने प्रवेश केला, असे 
म्हणता सेईल. * 
_ अशा उपयोगांखेरीज उपयोगाचे एक महत्त्वाचे 
क्षेत्र म्हणजे कारखानदारी, सावेजनिक संस्था व 


अनुक्रमणिका 


न्य 


गणकयंत्र व भारत 


उद्योग. या क्षेत्रांम“्से गणकयंत्रांचा उपयोग जास्त 
काळजीनिश्ीी करावयास पाहिजे. कारण यांमध्ये 
कर्मचारीवर्गाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. सरकारने 
साहजिकच अश्या उपयोगांवर पक्के नियंत्रण ठेवलेले 
आहे व योग्य तेथे व योग्य त्या रीतीनेच गणक- 
यंत्रांचा वापर होईल, अशी व्यवस्था केली आहे. 
या विचारांबरोबरच खोलवर विचार करून व 
एखाद्या उद्योगधंद्याचे भविष्यातील बदलते स्वरूप 
पाहुनच असे निर्णय घ्यायला पाहिजेत. सध्याच्या 
परिस्थितीत रोजगारी कमी होऊ नये हे 
बरोबर; परंतु याचा अथे गणकयंत्रांचा वापर 
कधीच होऊ नये हे अयोग्य आहे. याच विचाराने 
बँकांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन सरकारने 
गणकयंत्रांचा वापर करण्याचे ठरवले व कामगार 
संघटनांनीही त्याला विरोध केला नाही. आयुविमा 
महामंडळातही हाच विचार होतो आहे. आणखी 
अनेक क्षेत्रांमध्ये हा विचार व्हायला पाहिजे. आपण 
केव्हा व कितपत दूरदृष्टी ठेवून हे निर्णय घेतो, 
यावर बरेच अवलंबून काहे, कारण मनुष्यबळ व 
आथिक, नैसगिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करणे 
हे कोणत्याही देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने 
अतिशय महत्त्वाचे. 

जर गणकयंत्रांचे योग्य तऱ्हेचे उपयोग व्हायला 
हवे असतील, तर त्यासाठी दोन प्रकारच्या प्रय- 
त्नांची गरज आहे. एक म्ह्णजे वर पाहिल्याप्रमाणे 
कोणत्या प्रकारचे उपयोग करता येतील, याचा 
विचार करणे. दुसरे म्हणजे समाजामध्ये व विशेषतः 


(७ 


६९ 
नवीन पिढीमध्ये या प्रश्‍नाबाबत जागृती निर्माण 
करणे. कारण उद्याच्या गणकयंत्रांच्या युगामध्ये 
आपल्या सर्वे समाजाला पुर्ण विश्‍वासाने वावरायचे 
आहे. जर गणकयंत्रांचे स्वरूप व त्याच्या वापराचे 
परिणाम याबाबत अज्ञान व भयगंड राहिला, तर 
त्यांचा पुरेपुर उपयोग करून घ्यायला आपण असमर्थ 
ठरू. ज्याप्रमाणे यंत्रक्रांतीमध्ये मागे पडलेले देश व 
समाज योग्य ती प्रगती साधू शकले नाहीत, त्या- 
प्रमाणेच भविष्यामध्ये गणकयंत्रांचा वापर न करू 
शकणाऱ्यांचे होणार आहे. या दृष्टीने अनेक पात- 
ळ्यांवर अनेक प्रकारचे प्रयत्न होणे आवश्‍यक आहे. 
या वर्षीपासून सरकारने २५० शाळांमध्ये गणक- 
यंत्रांचे वर्ग सुरू केळे आहेत. लौकरच ही संख्या 
२,५०,००० झाळांपर्यंत वाढविण्याची योजना आहे, 
परंतु सरकारनेच सर्वे काही करावे अंश्ी आपण 
भारतीय सवे, क्षेत्रांमध्ये अपेक्षा करतो, हे चुक आहे 
विशेषतः आधीच आथिक साधनांचा तुटवडा अस- 
तांना पाहिजे त्या प्रमाणावर सरकारी प्रयत्न होऊ 
शकत नाहीत. त्याचवरोबर नोकरश्याहीने राबव- 
लेल्या योजना चाकोरीबद्ध व कल्पनाशक्तीच्या 
दृष्टीने तोकड्या असतात. यासाठी अनेकविध योजना 
आखण्याची व कार्यान्वित करायची गरज आहे. 
शैक्षणिक संस्था व व्यावसायिकांच्या संस्था यांनाच 
हे आव्हान अखेर पेलावे लागणार आहे, हे ओळ- 
खून जितक्या लवकर याबद्दल प्रयत्न व्हायला लाग- 
तील तितके चांगले, अन्यथा या नवीन येणार्‍या युगा- 
मध्येही आपण मागासलेले राहण्याची शक्‍यता आहे. 


महाराष्टातील शासकीय आणि स्वयंसेवी वैज्ञानिक संशोधनर्सस्था 


प्रभाकर सोवनी 


महाराष्ट्रात वैज्ञानिक संशोधन आणि कशिक्षेण 
यांची सुरुवात अव्वल इंग्रज अमदानीत, शंभर 


सवाशे. वर्षांपूर्वीच. झालेली आहे. महाराष्ट्रातील 


सांस्कृतिक चळवळी आणि .विद्याव्यासंग या दोन्ही 
बाबतींत पुढाकार घेणारी दोन महंत्त्वांची शहरे 


म्हणजे मुंबई आणि पुणे. येथील समाजधुरीणांना ' 
राष्ट्राच्या अभ्युद्यासाठी भारतात आधुनिक विज्ञा- ' 


नांचे शिक्षण आणि संशोधनकायं सुरू होण्याचे 
महत्त्व पटले होते. मुंबई विद्यापीठाची स्थापना जुले 


आधी- १८४१ मध्येच एल्फिन्स्टन इन्स्टिट्यूट या 
नावाने सुरू झालेल्या संस्थेत- गणित, रसायनशास्त्र, 
वनस्पतिशास्त्र आणि निसगेविज्ञान ( नॅचरल 


फिलॉसफी ) या विषयांचे शिक्षण. दिले जात होते. . 


१९४५ मध्ये -मुंबईलाच वैद्यकीय शिक्षणाचे विद्या- 
ल्यही सुरू झाले होते. पुण्यासही १८५४ मध्येच 
पूना इंजिनियरिंग क्लास अँण्ड मेकॅनिकल स्कूल या 
नावाने सुरू झालेले अभियांत्रिकी शिक्षणाचे विद्या- 
लय पुढे विस्तार पावून त्याचेच खू्पांतर कॉलेज ऑफ 
इंजिनियरिंग झाले. त्याचप्रमाणे १८७८. मध्ये बी. 
जे. मेडिकल स्कूल या नावाने सुरू झालेल्या वैद्य- 
कीय विद्यालयाचे बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये 
ख्पांतर झाले. शिक्षणाचा सवं थरांत प्रसार कर- 
ण्याच्या उद्देशाने १८८४ मध्ये डेक्कन एज्यूकेशन 
सोसायटीची स्थापना होऊन जानेवारी १८८५ मध्ये 
फर्ग्युसन महाविद्यालंय सुरू झाले; पण केवळ 
वैज्ञानिक शिक्षण देऊन भागणार नाही, त्याबरोबरच 
हे विज्ञान परकीय देह्यातून उसनवारीने न घेता 
भारतीयांनी स्वतः संशोधन करून या क्षेत्रात स्वयं- 
पुर्ण होण्याची आवश्यकता आहे, याची जाणीव 
न्यायमूर्ती म. गो. रानडे यांच्यासारख्या समाज- 
धुरीणांना क्षाली होती. न्या. मू. रानडे यांच्या 
मृत्यूनंतर ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी त्यांच्या 


स्मृतिप्रीत्यथं सुमारे एक लक्ष रुपयांचा निधी' जमा 
करून १९०८ मध्ये पुण्यास्‌ दी रानडे इंडस्ट्रियल 
अण्ड इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूट नावाची संशोधनसंस्था 
स्थापन केली. पुढे हीच संस्था प्रसिद्ध रसायनशास्त्रज्ञ 
द. बा. लिमये थांच्या संचालकत्वाखाली जाग- 


: तिक कीर्तीचे . संशोधन करणारी मान्यवर. संस्था 


म्हणून ख्यातनाम झाली. मुंबईतही शास्त्रीय संशो- 
घनाळा चालना देण्याच्या दृष्टीने १८८३ मध्ये 


न गुळ .बाम्बे नॅचरल हिस्टरी सोंसायटी या संस्थेची स्थापना 
१८५७ मध्ये. झाली; पण .त्यापुर्वीही सोळा वर्षे : 


झाली होती. पाठोपाठ १८८६ मध्ये अॅन्थ्रॉपॉलॉजि. 
केल सोसायंटी ऑफ बॉम्बे याही संस्थेची स्थापना 


* झाली. 


हे सवे लिहिण्याचा उद्देश हाच आहे की, स्वातंत्र्य- 


प्राप्तीनंतर भारतात सवच . राज्यांत वैज्ञानिक, 


तांत्रिक, औद्योगिक आणि कृषिविषयक संशोधनाला 
फार मोठ्या प्रमाणात उत्तेन आणि साहाय्य 
न असले, तरीही वैज्ञानिक शिक्षण व संशो- 
सुरुवात त्याच्या र र 
कला 1च्या आधीच सुमारे १०० वर्षे 
सध्या विविध वैज्ञानिक क्षेत्रांत काम 
इतक्या संस्था भारतात तसेच खुद्द 
आहेत की, त्या सर्वांची जंत्री करायची म्हटले, तरी 
त्यात अपुरेपणा राहण्याची शक्‍यता आहे. खरे 
म्हणजे या लेखात अशा प्रत्येक संस्थेचे विशेष उल्ले- 
खनीय' काय, भारतीय औद्योगिक, तांत्रिक व वैज्ञा 
निक क्षेत्रांत या संशोधनामुळे पडलेली भर र 
प्रकारचे मूल्यमापन असणे आवश्यक आहे. । व 
मूल्यमापन करण्याइतकी सविस्तर नील 


म करणाऱ्या 


माहिती आहे (उदा., रसायन 
शाळा, खडकवासला येथील केंद्रीय जल 
संशोधन केंद्र) त्यांची माहिती द्यावयाची 

प्रत्येक संस्थेवर एकेक लेख लिहांबा लागेल ला 


महाराष्ट्रातील शासकीय आणि स्वयंसेवी वैज्ञानिक संशोधनर्सस्था 


येथे. महाराष्ट्रातील काही वैज्ञानिक संस्थांची त्रोटक 
यादीवजा माहितीच देत आहे. यावरून महाराष्ट्रात 
कोणकोणत्या विषयांवर - संशोधनकाये चालू आहे, 
यांची फक्त चुणुकवजा कल्पना येईल. पुढील 
माहिंतीत संस्थेचे इंग्रंजी नावं देंऊनं कंसातं संस्थेचे 
मराठी नाव अथवां नावांचा अर्थ दिला. आहे. प्रथम 
मुंबई येथील संस्था, नंतर पुण्याच्या संस्था आणि 
त्यानंतर नागपूर, नासिक इत्यादी ठिकाणच्या संस्था 
दिल्या आहेंत. | 
बॉम्बे नॅचरल. हिस्टरी. सोसायटी .( मुंबई 
निसगंविज्ञान मंडळ ) : 

स्थापना. १८८३, उददेश : प्रामुख्याने निसर्गातील 
पशु, पक्षी, कौटंक, वनॅस्पती' 'यांची * अभ्यासं. त्या: 
मॅनुंषंगांने'पर्यावेरणांचॉ अंभ्यासॅ, नष्ट होऊ पाहणार्‍या ' 
प्राणि-वनस्पतींचे रक्षण आणि संगोपंन॑ करणे. 
संस्थेचे सध्याचे अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) डॉ. सलींम॑ अंली 
आहेत. संस्थेचे सुमारे १७२२ सभासद आहेत. 
ग्रंथालयात सु. ९०९०० ग्रंथ आहेत. संस्थेचे  हॉर्न- 
बिल * या नावाचे नियतकालिक (जनेल) प्रसिद्ध 
होते. संस्थेचा पत्ता : हॉर्नविल॑ हाउस, शहीद भगत- 
सिंग, रस्ता, मुंबई - ४०००२३. ु 
अन्धॉपॉलॉजिकल सोसायटी ऑफ. 'बम्बे 
(मुंबईची मानवशास्त्रीय संस्था ) : 

. स्थापना::. १८८६; मानवाचे मूळ, मानवी 
संस्कृती इत्यादींसंबंधी संशोधन व अभ्यास. पत्ता : 
२०९ डॉ; दादोभाई.नवररोजी रस्ता, मुंबई-१. 
हाफकिन इन्स्टिट्यूट :- 

: स्थापना : १८९६. उद्देश : प्रामुख्याने वैद्यकीय 
आणि आनुषंगिक क्षेत्रांत संशोधन, सूक्षमजंतुशास्त्र - 
(बॅक्टेरिऑळॉजी ), जीवरसायनशास्त्र ( बायो- 
केमिस्ट्री ) , रसायनचिकित्सा (केमोथेरपी ) , निदानीय 
विकृतिविज्ञान (क्लिनिकल पॅथॉलॉजी), प्रतिरक्षा 
कनक (इम्यूनो हेमॅटोलॉजी ), प्रतिरक्षाविज्ञान 
( ), औषंधि 'क्रियांविज्ञान '(फार्मेकोी- 
लॉजी), प्रारण जीवविज्ञान ( रेडिएशन: बार्यॉ- 
लॉजी.), विषविज्ञान (टॉँक्झिकॉलॉजी), मानवी 
औरष्षधिक्रिया' विज्ञांन ( हंथूमन फार्मेकोलॉजी- ), 
विषाणूशॉस्त्र (व्हायरॉलॉजी), प्राणिजन्य मानवी: 
रोग (झूनॉसिस) इत्यादी स्वतंत्र विभाग असून त्या.. 


७१ 


त्या विभागांत वैज्ञानिक अधिकारी व विद्यार्थी-यांचे 
संशोधनकार्य चालते. दरवर्षी वाषिक अहवाल. 
प्रसिद्ध होतो. तसेच “ बुलेटिन ऑफ दी हाफकिन, 
इन्स्टिट्यूट ' हे संशोधनपर लेखांचे नियतकालिकही 
प्रसिद्ध होते. सु. ८००० ग्रंथ असलेले ग्रंथालय आहे. 
पत्ता : परळ, मुंबई-४०००१२. 

टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामैटल रीसर्च - 
(टाटा मूलभूत संशोधनसंस्था) : 

स्थापना : १९४५. उद्देश: शुद्ध तसेच अंनु-: 
थोजित गणित, भौतिकशास्त्र, खगोलीय “भौतिकी, 
उच्च उर्जा भौतिकी, - विश्‍वकिरण . भौतिकी, 
सौर-भौतिकी, अणुगर्भीय - भौतिकी; निम्न -तप-. 
मानीय भौतिकी इत्यादी भौतिकशास्त्राच्या उप- 
शाखांत आणि रेडिओ, खगोलशास्त्र (अस्ट्रॉनॉंमी), 
अवकाश' खंगोलविज्ञान ( स्पेस अस्ट्रॉनॉमी), रेण- 
ब्रीय॑ जीवविज्ञान ( मॉलिक्यूलर बार्योल्मिंजी ) , 
जलविज्ञान (हाॉयड्रॉलॉजी), धन अवस्था इलेक्ट्रॉ- 
निकी (सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स), संगणकशास्त्र 
(कॉम्प्यूटर सायन्स), स्पीच 'रेकग्निशन, सूकमतरंग 
अभियांत्रिकी (मायक्रोवेव्ह इंजिनिर्यारग) इत्यादी- 
शाखांमध्ये. मूलभूत स्वरूपाचे संशोधन करणे. 
संस्थेचे संचालक : डॉ. श्रीकांतन्‌. संस्थेच्या ग्रॅथा- 
लयात ७० हजारांहून अधिक ग्रंथ आहेत. पत्ता 
होमी भाभा रस्ता, मुंबई- ४००००५. 
भाभा अटॉमिक रीसर्च सेंटर (भांभाः 
अणुशक्ती. संशोधंन केंद्र ) : 

' भारत _ संरंकारचे भअणुशक्‍तीच्या शांततामय 
वांपरांसांठीं अंणुदक्तिसंशोधन व॑ विकास करण्याचे 
केंद्र. या केंद्राची सुरुवात डॉ. होमी जहांगीर भाभा- 
यांच्या संचालकत्वोखाली झाली. सध्या येथे 
सायरंस ((11२(159) नावांची ४० मे. वॉ शक्तीची 
संशोधनं अणुभट्टी, अप्सरा नावाची एक में. वॉ. 
शक्‍तीची. अणुभट्टी, झलिना' नावाची झीरो एनर्जी 
अणुभट्टी, पूणिमा . नावाची झीरो एनर्जी - फास्ट 
रीअक्टरं. अद्या अणुभट्ट्या असून त्यांशिवाय 
थोरियम प्लॅट, फ्युएल फ़ॅब्रिकेशन प्लॅट, प्लुठोनियम 
व्ळॅट, व्हान .डी ग्राफ ऑक्सिलरेटर, आयसोटोप- 
प्रॉडक्शन युनिट आणि जड पाणी, . झिर्कोनियम', 
टिटॅनियम, युरेनियम इत्यादी - धातुनिर्मितीच्याः- 


७रै 


प्रायोगिक संशोधनशाळा आहेत. या केंद्रात एकूण 
३५६६ वैज्ञानिक आणि ५४६२ तंत्रज्ञ कर्मचारी 
काम करीत आहित केंद्राच्या ग्रंथालयात १२९,००० 
ग्रंथ असून १५६० संशोधनपर नियतकालिके आणि 
५२०,००० तांत्रिक अहवाल आहेत. केंद्राचे संचा- 
लक डॉ. रामण्णा आहेत. केंद्रातर्फे “ न्यूक्लीयर 
इंडिया ' नावाचे एक नियतकालिक प्रसिद्ध केले 
जाते. केंद्राचा पत्ता : ट्रॉम्बे, मुंबई- ४०० ०८५ 


इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑक जिओमेस्नेटिझम 
( भारतीय भू-चुंबकत्व संशोधन संस्था ) : 

स्थापना : १९७१. भूचुंबकत्वाच्या अभ्यासासाठी 
भारतात अलिबाग, अन्नामलाईनगर, त्रिवेंद्रम, 
जयपुर, उज्जैन, गुलमर्ग आणि शिलाँग येथे खास 
वेधशाळा आहेत. तेथील पाहणीचा व अभ्यासाचा 
समन्वय करणे, वातावरणातील चुंबकीय स्पंदने व 
आकस्मिक फेरफारांची नोंद करणे, भूचुंबकीय 
वेधांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांची निर्मिती करणे 
इ. कार्य या संस्थेत होते. पत्ता : नानाभाई मूस 
मार्गे, कुलाबा, मुंबई- ४०० ००५ 
बॉम्बे टेक्स्टाइल रीसर्च असोसिपशन 
( मुंबईची कापड उद्योगविषयक संशोधन 
संस्था ): 

स्थापना : १९५७. कापसांचे (सुती), तसेच 
कृत्रिम मानवनिमित धाग्यांच्या कापड्निमितीविषयी 
संशोधन आणि प्रशिक्षण देण्याचे कार्य येथे होते. 
वस्त्रनिमितिविषयक परिसंवादही आयोजित केले 
जातात. पत्ता : लालबहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर, 
मुंबई- ४०००्ट६्‌ 
कॉटन टेकनॉलॉजिकळ रीसचे लॅबोरेटरी 
( कापूसविषयक तांत्रिक संश्ोधनशाळा ) : 

स्थापना : १९२४. ही प्रयोगशाळा इंडियन 
कौन्सिल ऑफ अॅग्रीकल्चरल रीसर्चच्या क्षेत्रातील 
अनेक संशोधनशाळांपैकी एक असून येथे कापूस- 
लागवड, जाती, प्रत, इत्यादींविषयी संशोधन 
केले जाते. कापसाचे धागे, सूत आणि कापड 
यांची बळकटी तपासण्याच्या पद्धतीही येथे 
विकसित केल्या जातात. पत्ता : एडनवाला रोड, 
माटुंगा, मुंबई- ४०००१९ 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोवह., १९८४ 


सिल्क अण्ड आट॑ सिल्क मिल्स रीसचे 
असोसिपशन (रेशीम आणि कृत्रिम रेशीम 
गिरण्यांची संशोधनसंस्था. ) : 


स्थापना : १९६१. 'सास्मिरा' ह्या नावाने ओळ- 
खल्या जाणार्‍या या संशोधनसंस्थेत मानवनिर्मित 
धागे, त्यांच्या निमितीचे तंत्र, रसायनशास्त्र, इत्यादीं- 
विषयक संशोधन केले जाते व उद्योगसमूहांना सल्ला 
देण्यात येतो. संस्थेच्या ग्रंथालयात २ हजार ग्रंथ 
असून संस्थेतफे * सास्मिरा बुलेटिन ' आणि * टेक्ति- 
कल डायजेस्ट ' ही नियतकालिके प्रकाशित होतात. 
पत्ता : सास्मिरा मार्ग, वरळी मुंबई- ४०००२५ 


इंडियन रबर मॅन्युफेक्चरस रीसर्च असो- 
सिएशन (भारतीय रबर उद्योजकांची 
संशोधन संस्था ) : 


स्थापना : १९५९. रबर आणि आनुषंगिक 
पदार्थासंबंधी संशोधन आणि विकास. पत्ता : प्लॉट 
क्र. वी. ८८, वागळे औद्योगिक वसाहत, ठाणे, 


कॅन्सर रीसर्च इन्स्टिय्यूट : 


ककेरोगासंबंधी सवे प्रकारचे संशोधन, पत्ता, 
परळ, मुंबई- ४०००१२ 


इंडियन कॅन्सर सोसायटी : 


सेवाभावी ट्रस्टतफे चालवण्यात येणारी संस्था. 
ककेरोगासंबंधीच्या संशोधनासाठी साहाय्य, तसेच 
ककंरोगाने पीडित रुग्णांचे निदान, उपचार आणि 
पुनर्वसन यांसंबंधीच्या सोयी उपलब्ध करणे. संस्थेचे 
“ इंडियन जर्नल ऑफ कॅन्सर ! हे व्रैमासिक तसेच 
* न्यूजलेटर प्रकाशित होते. 


पत्ता : डा. ई. बो्जेस मार्ग, परळ, मुंबई- 
४०००१२ आणि युकॅरिस्टिक बिल्डिंग, 
स्ट्रीट, मुंबई- ४०००० १ 


इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन : 

औषधनिमिती इत्यादींसंबं 
शित करणारी संस्था. ' इंडियन जर्नल ऑफ फार्मा- 
स्युटिकल सायन्सेस ' आणि * फार्मा-टाइम्स! ही 
नियतकालिके प्रसिद्ध होतात. 


इ ठे * पत्ता, 
साताक्रूझ (पुर्व) मुंबई-४०० ०९८ 


५ कॉन्व्हेंट 


धी संशोधनलेख प्रका- 


कालिना 


अनुक्रमणिका 


मद्दाराष्ट्रातील शासकीय आणि स्वयंसेवी वेक्षानिक संशो घनसंस्था 


इंडियन खोसायटी ऑफ अनेस्थेटिस्ट्स : 

बधिरके व ती देणारे तज्ञ यांसंबंधी कार्य कर- 
णारी संस्था. स्थापना, १९४७ * इंडियन ज्नंल ऑफ 
अनेस्थेशिया ' हे त्रैमासिक प्रकाशित होते. पत्ता : 
डिपार्टमेंट ऑफ अँनेस्थेशिथॉलॉजी, के. ई. एम्‌. 
हॉस्पिटल, परळ, मुंबई- ४०००१२. 

असोसिएशन ऑफ मायक्रोबायॉलज़िस्ट 
ऑफ इंडिया ; 

स्थापनां: १९३८. ' इंडियन जर्नल ऑफ मायक्रो 
बायॉलॉजी ' हे नियतकालिक प्रसिद्ध होते. पत्ता- 
फौंडेशन फार मेडिकल रीसर्च, ८४ ए. आर. जी. 
थडानी मार्ग, वरळी, मुंबई-४००० १८. 


ऑल इंडिया ऑफ्थॅल्मोलॉजिकल 
अहॉ'सायटी : 

: ज्ेत्रविकार व त्यांवरील उपचार यांविषयी संशो- 
धन. ' इंडियन जनेल ऑफ ऑप्थॅल्मोलॉजी ' हे 
दैमासिक प्रकाशित होते. पत्ता- द्वारा डॉ. बी. टी. 
मस्कती, १११ / ११२ समर व्हिल, भुलाभाई 'देसाई 
रस्ता, मुंबई-४०००२६. 
पुण्यातील संस्था : 

खेंटूल वॉटर अण्ड पॉवर रीसचे स्टेशन 
(केंद्रीय जल आणि शक्‍तिसंशोधन संस्था ) : 


स्थापना : १९१६. भारताच्या सवे प्रदेशांतील 
नद्या, धरणे, पूर, कालवे, सागरकिनाऱ्याची धूप, 
खाड्या, जलशक्ती, इत्यादींसंबंधी प्रायोगिक संशो- 
धन करणारी संस्था. या संस्थेत पुरनियंत्रण, पूल 
बांधकाम, नद्यांचे पात्र आणि कालवे यांच्या मार्गांचे 
नियंत्रण, धरणामागील़ पाण्याचा फुगवटा, पाण्याची 
उंची, पाणी सोडण्याची दारे, झडपा, वेगाने वाह- 
णाऱ्या प्रवाहाचे विश्‍लेषण, बंदरे, भरती-ओहोटीच्या 
लाटांचा अभ्यास, सागरकिनाऱ्यांचा अभ्यास, 
जहाजांची जलगणिकी ( हायड्रोडायनॅमिक्‍्स ) 
इत्यादी एकूण ४६ विभाग आहेत. जलशकक्‍्ती व 
जलाशय यांशिवाय काँक्रीट टेस्टिंग, रॉक मेकॅनिक्स 
आणि भूकंप (सूक्ष्म भूकंपलेखन) इत्यादी विष- 
यांचाही अभ्यास व संशोधन येथे केले जाते. संस्थेत 
१७२ इंजिनिअर तज्ज्ञ आणि १२० वैज्ञानिक काम 


करतात. ग्रंथाठयात ३४. हजाराहून अधिक ग्रंथ 
न. भा. १० 


७३ 


आहेत. दरवर्षी * मेम्वार्स' आणि ' टेक्निकल मेमो- 
रॅन्डा ? प्रकाशित केले जातात. पत्ता- खडकवासला, 
पुणे-४११०२४. 

नॅशनल केमिकल लेबोरेठरी ; ( राष्ट्रीय 
रसायन संशोधन शाळा ) 

स्थापना : १९५०. भारतात कौन्सिल ऑफ सायं- 
टिफिक अँण्ड इंडस्ट्रियल रीसर्च ( वैज्ञानिक आणि 
औद्योगिक संशोधन परिषद) या भारत सरकारच्या 
संस्थेमाफंत ज्या अनेक संशोधनशाळा स्थापन झाल्या, 
त्यांपँकी एक. येथे रसायनशास्त्राच्या सर्व शाखांमध्ये 
उदा., अकाबेनी (इनऑरगॅनिक), कार्बनी (ऑर- 
गॅनिक), बहुवाटिक (पॉलिमर), जीवरसायनशास्त्र 
(बायोकेमिस्ट्री), भौतिक रसायनशास्त्र (फिजिकल 
केमिस्ट्री), रासायनिक अभियांत्रिको ( केमिकल 
इंजिनिअरिंग) इत्यादींविषयक औद्योगिक उपयोगाचे 
संशोधन केले जाते. संचालक- डॉ. दोरायस्वामी, 
ग्रंथालयात ७५ हजार ग्रंथ आहेत. पत्ता- पाषाण, 
पुणे-४११००८. 
महाराष्ट्‌ असोसिएशन फॉर दी कल्टिव्हेशन 
ऑफ सायन्स ( विज्ञानवधिनी, महाराष्ट्र ) : 

स्थापना : १९४६. वैज्ञानिक क्षेत्रात काम करून 
निवृत्त झालेल्या व पुण्यात स्थायिक झालेल्या काही 
मान्यवर संशोधक वैज्ञानिकांनी ही संस्था स्थापन 
केली आणि वाढवली. प्रथमपासून सवंश्री ह. पु. 
परांजपे, एस. एल. आजरेकर, ना. वि- जोद्यी, 
शं. पु. आघारकर अश्या वैज्ञानिकांचा या संस्थेच्या 
वाढीत मोलाचा हातभार लागला. सध्या. या 
संस्थेत वनस्पतिशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, वनस्पति- 
रोगविज्ञान, कवकशास्त्र ( मायकॉलॉजी ) जीव- 
रसायन शास्त्र, कीटकशास्त्र, कृषि-रसायनशास्त्र, 
मृदा-विज्ञान; पुराजीवशास्त्र, इत्यादी विज्ञान- 
शाखांत संशोधन चालू आहे. संस्थेचे संचालक-- डॉ. 
सुरंगे; पत्ता- लॉ कॉलेज रस्ता, पुणे-४११००४ 
रानडे इंडस्ट्ियेळ अण्ड इकॉनॉमिक इन्स्टि- 
ट्यूड ( रानडे औद्योगिक आणि आंथिक 
संस्था ) 

स्थापना : १९०८. ना. गोपाळ कृष्ण गोखले 
यांनी न्या. मू. रानडे यांच्या स्मृतिप्रीत्यथे स्थापन 
केलेल्या या संस्थेचा उद्देश भारतात औद्योगिक, 


१9्छि 


-तांत्रिक आणि वैज्ञानिक ज्ञांनाचा. प्रसार करणे हा 
होता. या संस्थेच्या * टेकनो-केमिकल ' संशोधन- 
शाळेचे संचालक म्हणून द. बा. लिमये यांची 
नेमणूक झाली: त्यांती औद्योगिक काबंनी रसायन- 
शास्त्रात कीर्तीचे संशोधन केले. १९४९ पासून. ही 
संशोधत्तश्वाळा पुणे.विद्यापीठाकडे देण्यात आली. 
क्नॅंशनल. इन्स्टिटयूट ऑफ व्हायरॉलॉजी : 
. > पुण्यास असलेली ही, संस्था विषाणू .(व्हायरस) 
आणि. तदुजन्य रोग, त्यांचे नियंत्रण, निदान, उप- 
चार इत्यादींसंबंधी. संशोधन करते. इंडियन 
कौन्सिल ऑफ मेडिकल. रीसचं या. दिल्ली येथील 
अखिल भारतीय संस्थेची ही एक शाखा (विभाग) 


आहे. ी , 
एक्सप्लोझिव्ह , रीसचे अण्ड डेव्हलपमेंट 
ळबोरेटरीज!. 

पुण्यास पाषाणनजीक असलेल्या या संशोधन- 
संस्थेत स्फोटके व दारूगोळा यांविषयीचे संशोधन 
चालते. भारत सरकारच्या संरक्षणखात्य़ाचा ही 
संशोधनशाळा हा महेत्त्वाचा विभाग आहे. 
भार्मासेन्दूस रीसच अण्ड डेव्हलपमेंट 

नि 

ही संस्था पुण्यास पाषाणनजीकच. असून भारत 
सरकारच्या संरक्षणविभागोतर्फे तिची स्थापना 
झाली आहे. लष्करासाठी लागणारी बंदुका, तोफा, 
ब्रॉम्ब, .तोंफगोळे इत्यादी हत्यारे व अस्त्रे 
य्राविषय़ीचे संशोधन व विकास करण्याचे काम येथे 


होते. 

इंडिया ( स्वयंचलित वाहनविषयक संशोधन 
संस्था )$ 

...स्थापना १९६८, स्वर्यचंलिंत वाहनांविषयी सर्व 
प्रकारचे संशोंधनं येथे केले जाते. 

-पत्ता : पोस्ट.बॉक्स ८३२, पुणे-४११००४. 


नॅशनल इनव्हिरॉनमेटल इंजिनियरिंग रीसंचे 
इन्स्टिटयूड ( राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी 
संशोधनसंस्या.) ! न 


'श्यापना : १९५८, झहूरातीह सांडपाणी, कार 
ह. 


नंवभारतं 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


खान्यांतील  मलद्रव्ये, हवेचे व पाण्याचे प्रदूषण 
करणारे पदार्थ इत्यादींसंबंधी सवे प्रकारचे संशोधन. 
संचालक डॉ. सुंदरेशन्‌. प्रकाशने- “ इंडियन जनेल 
ऑफ एनव्हिरॉनमेंटल हेल्थ ! आणि ' टेक्निकल 
डायजेस्ट'. ही नागपूरची संस्था आहे. 

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स : 

' स्थापना : १९४८. भारतीय सरकारची खाण- 
कामविषयक संशोधन आणि विकासकार्य करणांरी 
संस्था, प्रंकांदाने- ' इंडियन मिनरल्स इयर बुक * 
* मिनरल स्टॅटिस्टिक्स ऑफ इंडिया ! (अर्धवाषिक); 
“क्विक रीलीज टु द मिनरल स्टॅटिस्टिक्स ऑफ 
इंडिया ' ( मॉसिके ), ' बुलेटिन ऑफ मिनरल 
स्टॅटिस्टिक्स अँण्ड इन्फर्मेशन ( द्विमाही ), 'मिन- 
रल इंडस्ट्री अट अं शलॉन्सं ' ( बार्षिक ). 

पत्ती- न्यू सेक्रेररिएट बिल्डिंग; नागपूर-१, 
नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ ओशंनोम्रॅफी 
( राष्ट्रीय सागर संशोधन संस्था १: 

-' स्थापना: १९६६. सागरविषयक भौतिक, रासा- 
यनिक, भूशास्त्रीय, जैविक इ. सर्वे. प्रकारचा 
अभ्यास आणि संद्योधन. हिंदी महासागरासंबंधी 
महत्त्वाच्या माहितीचे संकलन. 'सागरतळावरून 
खनिजग्रंथी काढण्याच्या पद्धतींचा विकास. अंटा- 
क्टिका खंडाच्या संशोधनार्थ मोहिमा, प्रकाशने- 
अ महासागर ' ( त्रैमासिक ); वाषिक महवाल, 
पत्ता मिरामार, पणजी, गोवे. 
(त इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिटूट 
महाराष्ट्र अभियां संशो 
ब्ला): ष्ट त्रिकी संशोधन 


स्थापना: १९४९, पाटवंधारे, वीजनिमिती, इमा. 
, रॅस्ते व पुल यांची बांधकामे व 


पुरनियंत्रण डु 11 पाणीपुरवठा, 

साची बंदरांच्या समस्या, औद्योगिक बसाह- 

काये भारी, इत्यादीविषयीर सामग्री व अभिनव 
पद्धती इर 


१९८३ अखेर येथे १५०० टि ल 
स्यांचा अभ्यास पूर्ण झाला होता व १९८४ साही 


१७० संमस्यांविषयी संशोधन » 

येथे तुमारे ३०० अभियंते व शर अरे. सध्या 
व १ 

वैज्ञानिक काम करीत भाहेत. "याचक 


: पै्ता ; दिंडोरी रस्ता -... 
७७ 4 तासिका | 


अनुक्रमणिका 


खर्‍या .अर्थाने आधुनिक प्रकारच्या वैज्ञानिक 
संशोधनाला भारतात या शतकाच्या प्रारंभी सुरुवात 
झाली, असे म्हणता येईल, म्हणून. काही अपवांदं 
वगळता या लेखात या. शतकातील शास्त्रज्ञ व 
संशोधक यांचा विचार केला आहे. संख्येच्या दृष्टीने 
पाहिले असता शास्त्रज्ञांच्या बाबतीत हल्ली भारताचा 
. जगात तिसरा क्रमांक लागतो, हे खरे आहे. मात्र 
प्रत्यक्ष संशोधनकार्यात गुंतलेल्या शास्त्रज्ञांची संख्या 
एकूण शास्त्रज्ञांच्या मानाने पुष्कळच कमी आहे, हे 
मान्यच केले पाहिजे. त्यामुळे वैज्ञानिक संशोधनाच्या 
दृष्टीने ज्या भारतीय शास्त्रज्ञांचे काये मोलाचे ठरले 
आहे, अश्शा शास्त्रज्ञांच्या व संशोधकांच्या चरित्रांचां 
आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्यांनी भारतातील 
वैज्ञानिक संशोधनाचा पाया घातला व त्याला 
चालना अथवा नवीन दिश्या दिली अश्या शास्त्रज्ञांचे 
कार्य येथे थोडक्यात दिले आहे; तर स्वतंत्र भारंताचे 
विज्ञानविषयक व तंत्रविद्याविषयक धोरण निश्चिंत 
करण्यामध्ये ज्यांचा वाटा मोठा आहे, अशा शास्त्र- 
ज्ञांची थोडी अधिक माहिती दिली आहे. नोबेल 
पारितोषिके व लंडनच्या रॉयल सोसायटीचे सदस्यत्व 
(एफ. आर. एस.) लांभलेल्या बहुतेकं भारतीय 
शास्त्रज्ञांचा समावेश या लेखात केला असून ज्यांचे 
संशोधन उपयुक्‍तं ठरले आहे, अश्या. महांराष्ट्रीय 
शास्त्रज्ञांच्या कार्याचा त्रोटक आढावा घेण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. शेवटी विविध प्रकारच्या उच्न्चपदस्थ 
व प्रसिद्ध अशा शास्त्रज्ञांचाही केवळ उल्लेख केला 
आहे. शास्त्रज्ञांना मिळणाऱ्या काही बहुमानांतुन 
त्यांच्या कार्याचा अप्रत्यक्ष निदेश होतो, हे लक्षात 
घेऊन त्यांचा माहितीत समावेश केलेला. आहे. 
शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ! 
मुरूड येथे २१ जुल १८५३ रोजी जन्मलेल्या 
दीक्षितांचे शिक्षण मेंट्रिकपर्यंत काले होते; मात्र 
त्यांनी केलेले काये हे महाराष्ट्रातील आधुनिक वैज्ञा- 


निक संशोधनाची. सुरुवात करून देण्याच्या दृष्टीने 
महत्त्वाचे ठरले आहे. भारतातील ज्योतिषशास्त्रीय 
अध्ययनाचा आढाव घेऊन त्यांवरून त्यांनी काही 
घटनांचा व ग्रंथांचा काळ निंश्‍्चित केला! तसेंच 
पुस्तके लिहून विशेषकंरूंने भारतीय ज्योतिषं- 
शास्त्राच्या अध्ययनालां चालना दिली. त्यांपैकी 
भारतीय 'ज्योतिःझास्त्र (१८९७), ज्योंतिंव्लिस 
(१८९३), ' सोपंपत्तिक अंकगणित '(१८९७) बं 
सृष्ट्यचमत्कार (१८८२) ही. विज्ञांनाची संबंधित 
पुस्तके होत. ते २७ एप्रिंह १८९८ रोजी पुणे येथे 
मृत्यू पावलें. 

शिवकर बापूजी तळपदे : 

(१८६४-१९१७) हे संस्कृत पंडित मुंबईच्या 
स्कूल ऑफ आर्टसमध्ये शिक्षक होतें. त्यांनी 'वेदां- 
मधील मंत्रांच्या आधारे एक विमान तंयार केले व 
त्याला “ मरुत्सखा ' असे: नांवही दिले. १८९५ 
साली त्यांनी हे विमान मुंबईच्या चौपाटीवर उंडवून 
दाखविले होसे. तेव्हा हे विमान १००० फूंट उंचीवर 
जाऊंन खाली उतरले होते. हे उड्डाण पोहण्यासाठी 
न्यायमूर्ती रानडे, सयाजीराव गायकवाड. इत्यादींना 
पाचारण करण्यात आले होते 
कान्होबा रणछोडदास कीर्तिकर : 

( १८४९-१९१९) 'या कंवींचा जन्म मुंबईत 
झाला. ते लष्करात वैद्यकीय अधिकारी व ग्रॅडं मेडि- 
कल महाविद्यालयात प्राध्यापकही होते. १९०७ 
सालच्या जळगावं येथींल कंविसंमेलंनांचे तसेच बडोदे 
येथील मराठी साहित्य संमेलनाचे (१९०९) ते 
नंध्यंक्ष होते. त्यांनी मुंबई इलांख्यातील चिषारी 
वनस्पती तसेच भारतीय उपखंडातील अपुष्प व 
औषधी वनस्पती यांविषयी संशोधन केले होते. 
ध्रीनिवास रामानुजन :. 

तामिळनाडूतील एरोड या गावी २२ डिसेंबर 
१८८७ रोजी जन्मलेले व केवळ २३ वर्षांचे आयुष्य 


विसाव्या हतकातील भारतीय शास्त्रज्ञ व संशोधक 


अ. ना. ठाकूर 


७६ 


लाभलेले (मृत्यू : दि. २६ एप्रिल १९२०) 
रामानुजन्‌ हे थोर गणिती होते. मद्रास पोटे ट्रस्ट 
येथे साधा कारकून असलेल्या या तरुणाने सत्ता- 
विसाव्या वर्षी केंब्रिज विद्यापीठात दाखल होऊन 
तेथील बी. ए. पदवी संपादन केली. त्यांनी गणिता- 
तील अनेक विषयांवर संशोधन केले असून अंक- 
सिद्धांतावरील त्यांचे संशोधन महत्त्वाचे आहे. विशेष 
औपचारिक शिक्षण नसलेल्या या तरुणाला रॉयल 
सोसायटी या प्रतिष्ठित संस्थेने आपले सदस्यत्व 
१९१८ साली बहाल केले. हे सदस्यत्व लाभलेले ते 
पहिले भारतीय होत बंगलोर येथे त्यांच्या स्मरणार्थ 
रामानुजन्‌ मॅथेमॅटिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ही संस्था 
उभारण्यात आली आहे; तर टपालखात्याने त्यांच्या 
स्मृतिप्रीत्यथथे एक पोस्टाचे तिकोट काढले होते 
( फेब्रुवारी १९६३ ). 
शंकर आबाजी भिसे : 

अमेरिकन हज हृमध्ये ( व्यक्तींच्या वा चरित्र 
कोल्यात ) नाव समाविष्ट झालेले पहिले भारतीय 
गृहस्थ. त्यात त्यांचा उल्लेख ' भारताचे एडिसन ' 
असा करण्यात आला होता. कारण त्यांनी सुमारे 
२०० शोध लावले होते व ४० च्या वर एकस्वे 
(पेटंटे) घेतली होती. मुंबई येथे २९ एप्रिल १८६७ 
रोजी जन्मलेल्या भिसे यांना विज्ञानाची मनापासून 
आवड होती. १८९३त त्यांनी विज्ञानाच्या प्रसाराथं 
द सायंटिफिक क्लब ही संस्था स्थापली होती; 


तसेच त्यांनी ' विविध कलासंग्रह ' नावाचे मासिकही 
चालविले होते. 


भिसे यांचे मुद्रणविषयक संशोधन अधिक मह- 
त्वाचे आहे. ' गुणित मातृका ' नावाचे सेकंदाला 
सुमारे २० खिळे ( टंक ) पाडणारे यंत्र त्यांनी 
बनविले होते. मिनिटाला २४०० टाइप पाडणारे 
यंत्रही त्यांनी शोधून काढले व त्याला 'भिसो टाइप' 
असे नाव दिले होते. या यंत्राचे अमेरिका, फ्रान्स, 
जमनी वगैरे देशांत एकस्वही मिळविले होते. 
आयडियल टाइप कास्टर (अमेरिकेत एकस्व घेतले), 
सिंगल टाइप कास्टर वुइथ युनिव्ह्संल मोल्ड इत्यादी 
अनेक मुद्रणविषयक यंत्रे त्यांनी बनविली होती. 
यांशिवाय त्यांनी अनेक यंत्रांचा, औषधांचा, रसा- 
यनांचा शोध लावला होता. त्यांपैकी काही पुढील- 
प्रमाणे होत : कपडे धुण्याचे ' हेला ' नावाचे संयुग, 


नवभारत 


ऑक्टो .-नोव्हे., १९८४ 


बेसलीन व आटोमिडीन ही औषधे, पाण्याचा प्रवाह 
चालू करणारे यंत्र, समुद्रतळावर प्रकाशणारा दिवा, 
सायकल थांवताच ती जागच्या जागी उभी करणारे 
यंत्र, वातावरणातील विविध वायू वेगळे करणारे 
यंत्र, विजेच्या उपकरणाद्वारे छायाचित्र दूरवर 
पाठविण्याचा शोध, पुष्कळ जाहिरातींचे एकदम 
प्रदर्शन करणारा दिवा, दगडी कोळशापासून वायू 
बनविणारे यंत्र, सूर्याच्या शक्‍तीवर चालणाऱ्या 
विद्युतु्मोटरीचा आराखडा इत्यादी. लंडनच्या 
सोसायटी ऑफ सायन्स, लेट्स अँड आर्टस या 
संस्थेने त्यांना आपले सदस्यत्व दिले होते. कारण 
संस्थेने आयोजित केलेल्या स्वथंपाक यंत्रनिमिती 
स्पर्धेत ते पारितोषिकाचे मानकरी ठरले होते. 
त्यांच्या साठाव्या वाढदिवशी न्यूयॉक विद्यापीठाने 
त्यांना डी. एस्सी. ही सन्माननीय पदवी दिली, तर 
तेथील संस्थांनी मानपत्र अर्पण केले. नॅशनल इन्स्टि- 
ट्यूट ऑफ इन्व्हेंटस या संस्थेचे ते सदस्य होते. 
मोट व्हे्नान येथील चेंबर ऑफ कॉमर्सने त्यांना 
पीएच्‌. डी. व डी. एस्सी. या पदव्या दिल्या होत्या. 
अमेरिकेत त्यांनी लोटस फिलॉसफी सेंटर स्थापन 
करून जागतिक धर्माचा पुरस्कार केला होता व 
एक देऊळही स्थापन केले होते. ते न्ययाँक येथे 
७ एप्रिल १९३५ रोजी मृत्यू पावले. 
सर जगदीशचंद्र बोस : 
भारतात विज्ञानाचे अध्ययन साकल्यवादी दष्टीने 
व्हायला पाहिजे हे या शतकाच्या प्रारंभी अ 
नसल च रुभी त्यांनी 
के होते; तसेच सजीव व निर्जीव अज्ली 
दिसणारी भिन्नता ही वरवरची आहे, असे त्यांनी 
या रे आणि सजीव व निर्जीव ही सृष्टीची 
वळ दे पे 
[ त्यांच्या वतनाती क व. शोते 
ह ची अधिक 
माहिती याच अंकातील ' भारताच्या वैज्ञानि 
तंत्रवेज्ञानिक धोरणाचे मल्य शं 


नट मापन । लख 
वी ऱ्ल्यमापन ' या लेखात 
र _ जगदीशचंद्रांचा जन्म विक्रमपुर (मेमनसिंग) 
यथ ३० ऑक्टोबर 


१८५८ रोजी झाला. केंब्रिज 
विद्यापीठाची पदवी संपादन केल्यावर ( १८८४) ते 


कलकत्ता विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून दाखल झाले 
क शै ९७, 
तेथे देशी व परदेशी- म्हणजे गोर्‍्या- प्राध्यापकांना 


वेगवेगळा पगार असे. हा पगारातील काळागोरा 


पर्ल 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या दातकातील भारतीय शास्त्रक्ञ व संशोधक 


भेद त्यांनी नष्ट करायला लावला त्यासाठी 
त्यांनी तीन वर्षे पगार न घेऊन एक तऱ्हेने 
सत्याग्रहूच केला होता. १९१७ साली त्यांनी बोस 
संशोधन संस्थेची स्थापना केली व ते तिचे संचालक 
झाले. या देशाभिमानी वैज्ञानिकाचे निधन गिरिडी 
येथे २३ नोव्हेंबर १९३७ रोजी झाले 

वनस्पतींनाही विचारशक्ती असते, भावना अस- 
तात, हे त्यांनी जगाला सर्वप्रथम दाखवून दिले. 
वनस्पतींची होणारी वाढ तसेच प्रकाश, वीज, 
स्प्षे इत्यादी बाह्य उद्दिपनांना वनस्पतींकडून 
मिळणारा प्रतिसाद यांविषयी त्यांनी अतिशय 
महत्त्वाचे संशोधन केळे आहे. त्यासाठी त्यांनी 
अतिशय संवेदनश्लील अशी अनेक उपकरणे बन- 
विली; त्यांपैकी काहींचे काये आपोआप चालत 
असे (उदाहरणाथ, केस्कोग्राफ नावाच्या त्यांनी 
बनविलेल्या उपकरणाच्या साहाय्याने वनस्पतीच्या 
वाढीचे निरीक्षण करता येई. कारण यामध्ये वाढ 
१ कोटीपट मोठी करून निरखिता येते. वनस्पतीं- 
द्वारे होणाऱ्या प्रकाशसंरलेषणाची नोंद करणारे एक 
उपकरणही त्यांनी बनविले होते.) . अशा प्रकारे 
वनस्पतीही संवेदनाग्रहणक्षम असतात, असे त्यांनी 
दाखवून दिले होते. उदाहरणार्थ, इजा झाल्यास 
वनस्पती थरथर कापते हे त्यांनी सप्रयोग दाखवून 
दिले. यासंबंधातील त्यांची पुढील पुस्तके महत्त्वाची 
आहेत : रिस्पॉन्स इन द लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग 
(सजीव व निर्जीव यांच्यातील प्रतिसाद, १९०२), 
प्लँट रिस्पॉन्स अज ए मीन्स ऑफ फिजिऑलॉजिकल 
इन्व्हेस्टिगेशन (वनस्पतींचा प्रतिसाद हे त्यांच्या 
शरीरक्रियाविज्ञानाच्या अनुसंधानाचे एक साधन, 
१९०६ ), द मोटर मेकॅनिझम ऑफ प्लॅँट्स 
( वनस्पतींची प्रेरक यंत्रणा, १९२८). यांशिवाय 
त्यांनी स्वतः लिहिलेले शोधनिबंध स्वतःच प्रकाशित 
केले होते (१९२८). विद्युतचुंबकीय तरंगांविषयीचे 
त्यांचे संशोधनही महत्त्वाचे आहे. 

जगदीशचंद्र बोस यांच्या कार्यांचा गौरव त्यांचे 
शिक्षण जेथे झाले त्या केंब्रिज विद्यापीठाने डी. 
एस्सी. ही सन्माननोय पदवी देऊन ( १८९६ ) 
तर त्यांना गोऱ्या प्राध्यापका एवढे वेतन (प्रथम) 
नाकारणाऱ्या ब्रिटिश सत्तेने ' सर ' ही पदवी देऊन 
( १९०७ ) आणि गुणांची कदर करणार्‍या रॉयल 


७७ 


सोसायटीने आपले सदस्यत्व १९२० साली देऊन 
केला होता. 
सर प्रफुलचंद्र रे: 

या विज्ञानवादी राष्ट्रभक्‍ताचा जन्म खुलना 
जिल्ह्यातील रासली कातिपारा या गावी २ ऑगस्ट 
१८६१ रोजी झाला. त्यांनी आधीचे शिक्षण भारतात 
घेतले व एडिवरो विद्यापीठाची डी. एस्सी. पदवी 
१८८७ साली घेतली. १८८९ साली ते कलकत्त्याच्या 
प्रसिडन्सी महाविद्यालयात रसायनशास्त्राचे 
प्राध्यापक म्हणून दाखल झाले. तेथून १९१३ साली 
निवृत्त झाल्यावर मृत्यूपर्यंत (१६ जून १९४४) त्यांनी 
समाजकार्याला वाहून घेतले. नायट्रोजन व त्याची 
संथुगे यांवरील त्यांचे संशोधन महत्त्वाचे आहे. 
१८९५ साली त्यांनी मक्‍युरस नायट्रेट हे संयुग 
वनविण्यात यश मिळविले. त्यांनी सल्फ्यूरिक अम्ल 
बनविण्याची एक नवीन योयना आखली होती. 
त्यांचे राष्ट्रप्रेम उदात्त होते. त्यांनी भारतीय रासा- 
य॑निक मंडळाची स्थापना केली व हिंदू रसायन- 
शास्त्राचा इतिहास ( हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री ) 
लिहिला. शिवाय बेंगॉल केमिकल अँण्ड फार्मास्युटि- 
कल ॒ वर्क्स या देशी औषधी कंपनीची स्थापनाही 
केली होती. याद्वारे भारतीयांची अस्मिता जागी 
करण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांना ज्ञानाविषयी 


अतिशय प्रेम होते व विज्ञानाचा प्रसार सामान्य 
जनतेतही झाला पाहिजे असे त्यांना वाटे. त्यामुळे 


त्यांनी आपल्या शास्त्रीय लेखनाची शेली ललित 
स्वरूपाची राहील अशी दक्षता घेतली. कदाचित 
यामुळेच ते वंगप्रांतीय साहित्यसंमेलनाचे व भारतीय 
विज्ञान परिषदेचे अध्यक्ष ( १९२० ) होऊ शकले. 
बिरबल सहानी: 

वनस्पतींचेही अवशेष शिळारूप होतात (उदा- 
हरणा्थ, खोडाचे पूर्णतया दगडात रूपांतर होणे किवा 
पानांचे ठसे दगडावर उमटणे ). अश्या अवक्षषांचे 
अध्ययन म्हणजे पुरावनस्पतिविज्ञान (पॅलिओबॉटनी) 
होय. भारतातील या विज्ञानाचे आद्य प्रणेते म्हणून 
बिरबल सहानी प्रख्यात आहेत. कारण त्यांनी 
केवळ वनस्पतींच्याच शिळारूप अवक्षेषांचे म्हणजे 


जीवाइमांचे अध्ययन करण्यासाठी लखनौ येथे एक 
संस्था स्थापन केली. त्यांच्या मृत्यूनंतर ( १० 
एप्रिल १९४९ ) या संस्थेला ' बिरबल सहानी 


अनुक्रमणिका 


७्ट८ 
इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅलिमोबॉटनी ' असे नावं देण्यात 
आले असून ती आता या विषयातील जगामधील 
एक अग्रगण्य संस्या गणली जाते. १९३९ साली 
त्यांनी * पॅलिओोबॉटनी ' इन इंडिया या नावाचे 
नियतकालिकंही सुरू केले होते. 
“ पंजाबातील. भेरां येथे १४ नोव्हेंबर १८९१ रोजी 
जन्मलेल्या सहानींनी लंडन (१९१९) व केंब्रिज 
(१९२९) या दोन्ही विद्यापीठांकडून पीएच्‌. डी. 
ही पदवी संपादन केली होती लखनौ विद्यापीठात 
तें प्राध्यापक होते. ते भारतीय विज्ञान परिषदेचे दोन 
वेळा (१९२१ व १९३८) अध्यक्ष झाले होते व 
रॉयल सोसायटीने त्यांना १९३६ साली आपले सदस्य 
करून घेतले होते. तसेच सडबरी हाडमन, बकेली, 
सर सी. भार. रेड्डी इत्यादी पारितोषिके त्यांना 
मिळाली हीती. त्यांनी पुरावनस्पेतिविज्ञानविषयक 
एक पुस्तक व अनेक लेख लिहिले. प्राचीन भारता- 
तील नाणी पाडण्याच्या पद्धतींविषयीच्या त्यांच्या 
प्रबंधाला नेल्सन रीट पारितोषिक मिळाले होते 
( १९४६ ). त्यांची लेखनदीली उत्कृष्ट होती; 
लोककथा सांगण्याची त्यांची हातोटी सुंदर होती 
आणि त्यांना मातीची चित्रे बनविण्याचा छंद होता. 
येछप्रगदा खुव्बाराव : 

या शास्त्रज्ञांचा जन्म पूर्व गोंदावंरी जिल्ह्यात 
जुल १८९६ मध्ये झालां. मद्रास येथील वैद्यकीय 
महाविद्यालयातून वैद्यकीय शिक्षण पुण केल्यावर 
त्यांनी लंडनच्या युनिव्हसिटी स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल 
भेडिसिनमध्ये व नंतर अमेरिकेतील हाव्हेड मेडि- 
सिन स्कूलमध्ये शिक्षण घेतलें. त्यांनी जीवरसायन- 
शास्त्राचे अध्ययन करूत हाव्हेंड विद्यापीठाची पीएच्‌: 
डी. पदवी संपादन केली ( १९३० ). यां काळात 
त्यांना अर्थाजंनासाठी साफसफाई, रुग्णालयातील 
सेवा, भट्ट्या पेटविणे, प्रयोगांसाठी मांजरे पकडणे 
इत्यादी कामे करावी लागली. नंतर १० वर्षे त्यांनी 
तेथेच संशोधन केले. त्यांनी सूक्ष्म प्रमाणांतील' 
फॉस्फरस मोजण्याची एक पद्धती शोधून काढली, 
ती पुढे “ फिस्के-सुन्बाराव पद्धती ' या नावाने 
ओळखली जांऊ लागली. १९४२ साली ते सुप्रसिद्ध 
लेदल या कंपनीचे प्रमुख संचालक झाले. या काळात 
त्यांनी तेथील ग्रंथालय समृद्ध केले. त्यामुळेच नंतर 
त्याचे नामकरण ' सुब्बाराव स्मोरक ग्रंथालय ! 


नंवभारते 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


असे. करण्यात आले. बलसाड येथेही लेदले प्रयोग- 
शाळेत त्यांचे स्मारक आहे. त्यांनी फॉलिक अम्लावर 
संशोधन करून करून ते कृत्रिम रीतीने तयार केले 


"(१९४५ ). हे अम्ल पांडुरोग व संग्रहणी .यांवर 


गुणकारी ठरले, तसेच त्यांनी शोधलेळे डायएथिल 
कार्बमॅझिन नावाचे रसायन हत्तीरोगावरील 
उपचारांत उपयुक्त ठरले. आहे. मॉरिओमायसीन 
क्लोरटेट्रासायल्कीन या जंतुनाशकाची मोठ्या प्रमा- 
णावर उत्पादन करण्याची पद्धती शोधून काढ- 
ण्यात त्यांनी मदत केली होती व फॉस्फोक्रेटीन हे 
रसायनही शोधून काढले होते. त्यांना स्वयंपाक करणे, 
पोहणे, बागकाम, अशवारोहण, मोटार व विभान 
चालविणे या गोष्टींची आवड होती. त्यांनी 
अमेरिकेचे नागरिकत्व स्वीकारले होते. ते ९ ऑगस्ट 
१९४८ रोजी मृत्यू पावले. 
भेघनाद साहा: नोबेल पारितोषिकासाठी नाव 
सुचविले जाण्याइतक्या उच्च गुणवत्तेचे संशोधन 
करणारे साहा हे महान भौतिकीविज्ञ होते. त्यांचा 
जन्म डाक्का जिल्ह्यातील सिभोराताली या गावी 
६ ऑक्टोबर १८९३ रोजी झाला. कलकत्त्याच्या 
प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयात त्यांना प्रफुल्लचंद्र रेव 
जगदीशचंद्र बोस यांच्यासारखे आचार्य लाभले. कल- 
कत्ता विद्यापीठाची एम्‌. एस्सी. (१९१५) पदवी 
संपादन केल्यावर त्यांनी लंडन विद्यापीठाची डी. 
एस्सी. पदवीही मिळविली होती (१९१९), 
तार्‍यांच्या त्यांचे संशो 
मौलिक स्वरूपाचे आहे. याद्वारे त्यांनी वारीत 
वर्णपटांचे स्पष्टीकरण दिले. सुर्याच्या वर्ण 
काही रेषा जाड का दिसतात, हे त्यांनी 
बहन शी पे परोंधातीड अणूंचे आयनीभवन 
कणांत (अणूंत [त) रूपांतर 
भाणि या आयनीभवनामुळे नी क वाल क 
असे त्यांनी प्रतिपादिले. शिवाय र, 
मानामुळेच नी 
मुळच आयनीभवन होणे असे नाही, तर घटत्य 
शो वाढत जाते, हेही त्यांनी शोधून काढले 


* अशा प्रकारे त्यांनी 
व अणू यांच्यात नाते जोडले. ची परिणामी ग्रहतारे 


या शास्त्रज्ञांनी साहा यांचे नाव नोबेल 
आडी डुचचिळे होते. त्यांच्या जायनीभवन सिड ते 


विसाब्या शतकातील भारतीय शास्त्रक्ष व संशोधक 


रेडिओ तरंगांचे प्रक्षेपण, स्फोटक क्रिया इत्यादींमध्ये 
व्यावहारिक उपयोगही झाला. प्रकाशदाबाविषयीचे 
त्यांचे संशोधन मूलभूत स्वरूपाचे असून त्यांनी तो 
मोजण्याचे उपकरणही ब॑नव्लि होते. याशिवाय 
अणूची रचना व किरणोत्सर्गी विघटन यांविषयी 
त्यांनी महत्त्वाचे संशोधन केले होते. जमन भाषा 
शिकून त्यांनी आइन्स्टाइन यांच्या प्रबंधाचा अनुवाद 
केला होता. 

नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्सेस, अॅकेंडेमी 
ऑफ सायन्सेस, इंडियन फिजिकल सोसायटी, 
इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिअर फिजिक्स (कलकत्ता) 
इत्यादी संस्था उभारण्यात त्यांचा वाटा मोठा आहे. 
पैकी झेवटच्या संस्थेचे ते संचालक होते व पुढे 
तिला त्यांचेच नाव देण्यात आले, भारतीय विज्ञान 
परिषद ( १९३४ ), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ 
सांयन्स ( १९३७-३८ ), पंचांग सुधार समिती 
वगैरेंचे अध्यक्षंपंद? इंडियंन असोसिएशन फॉर .द 
कल्टिव्हेशन ऑफ सायन्सचे संचालकपद (१९५५- 
५६) ; लंडनची रॉयल सोसायटी ( १९२७ ), 
विद्यापीठ अनुदान आयोग इत्यादींचे सदस्यत्व; 
कॉलिंग पुरस्कार ( १९४१ ) वगैरे अनेक सन्मान 
त्यांना लाभले. १९३५ साली त्यांनी “ सायन्स अँड 
कल्चर ' हे नियतकालिक सुरू केले. त्यांनी पाच 
पुस्तके व अनेक लेख लिहिले. ते पहिल्या राष्ट्रीय 
नियोजन मंडळाचे एक सल्लागार होते आणि १९५२ 
साली ते लोकसभेवर स्वतंत्रपणे निवडून आल्याने 
पहिल्या संसदेचे सदस्य झाले होते. त्यांनी दामोदर 
खोरे योजनेत लक्ष घालून ती योजना लवकरं मार्गी 
लावण्यासाठी. प्रयत्न केले होते. ते १६ फेब्रुवारी 
१९५६ रोजी दिल्ली येथे निधन पावले. 
चेद्ररोखर वैकट रामन : 

७ नोव्हेंबर १८८८ रोजी त्रिचनापल्ली येये 
रामन यांचा जन्म झाला. १९०७ साली मद्रास 
विद्यापीठाची एम्‌. ए. पदवी संपादन केल्यावर 
त्यांनी काही काळ सरकारच्या अर्थखात्यात कलकता 
येथें नोकरी केली. तेव्हा ही नोकरी सांभाळून ते 
इंडियन सायन्स असोसिएशन येथे संशोधनही करीत 
असत. नंतर ते कलकत्ता विद्यापीठात भौतिकीचे 
प्राध्यापक ( १९१७-३३ ) व इंडियन इन्स्टिटयूट 
ऑफ सायन्सचे संचालक ( १९३३-४२ ) होते. 


७९ 


शेवटी त्यांनीच स्थापन केलेल्या रामन रिसचे इन्स्टि- 
टयूटचे ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत (२१ नोव्हेंबर १९७०) 
संचालक होते. ते निर्व्येसनी, शाकाहारी व विनोदाची 
आवड असलेले शास्त्रज्ञ होते. त्यांना साहित्याची 
गोडी होती व रामायण, महाभारत हे त्यांचे 
आवडते ग्रंथ होते. त्यांनी आपल्याच 'पोटजातीतील 
मुलीशी ( लंकासुंदरी ) विवाह केल्याने त्यांच्या- 
वर त्या काळात टीका झाली होती. 

प्रकाशतरंगांचा पदार्थाच्या रेणूवर काय परिणाम 
होतो व हा परिणाम रेणूच्या अंतर्गेत रचनेवर कसा 
अवलंबून असतो, हे त्यांनी शोधून काढले. त्यांच्या 
या शोधालाच नोबेल पारितोषिक मिळाले व अद्या 
तऱहेने. नोबेल पारितोषिक मिळविणारे ते पहिले 
भारतीय शास्त्रज्ञ ठरले. या शोधाला पुढे “ रामन 
परिणाम * म्हणण्यात येऊ लागले. प्रकाश्याला दाब 
असतो व प्रकाश रेणूंवर आपटल्याने त्यांना धक्का 
बसतो, हे यावरून. दिसून आले. प्रकाश रेणूवर 
आपटल्याने त्याच्या वणेपटात बदल होतात. कारण 
क्दार्थावर पडलेल्या प्रकाशाचे विकीरण होते व विक्री; 
रित प्रकाश्याच्या वर्णेपटात नवीनच म्हणजे मूळ 
प्रकाशाच्या वणेपटात नसलेले वणे दिसतात. या 
नव्या प्रकाशाला “ रामन प्रकाश ' म्हणून ओळख- 
ण्यात येते व वर्णेपटविज्ञानाच्या या शाखेला “* रामन 
वर्णपटविज्ञान ' असे संबोधिण्यात येते. रेणूतील 
अणूंमध्ये असलेल्या बंधांविषयीची माहिती या 
परिणामामुळे मिळू शकते. म्हणून हा परिणाम घन- 
रूप, द्रवरूप व वायुरूप अशा सर्वे पदार्थांची रेण- 
बीय रचना व रासायनिक संघटन यांच्या अभ्यासात 
उपयुक्‍त ठरला आहे. 

रामन यांनी प्रकाशाच्या विवतेनाचाही अभ्यास 
केला. तसेच स्फटिकांचे व रत्नांचे संशोधन हा 
त्यांच्या आवडीचा विषय होता. यांशिवाय त्यांनी 
फुलांच्या रंगांविषयी व ध्वनिशास्त्रविषयक संशो- 
धनही केले. भारतीय वाद्यांविषयी ( उदाहरणाथ, 
सतार, दिलरुबा, तंबोरा, मुदंग, तबला ) संशोधन 
करून त्यांनी प्रमाणबद्धता हे भारतीय वाद्यांचे 
वैशिष्टय असल्याचे दाखवून दिले होते. ते. स्वत; 
व्हायोलीन चांगले वाजवीत असत. इंडियन. अँकॅ- 
डेमी ऑफ सायन्सेस ही संस्था स्थापण्यात त्यांनी 
पुढाकार घेतला होता व ते तिचे अध्यक्षही झाले 


स्या." 


4८५ 


'([१९३४), तसेच “ इंडियन जनेंल ऑफ फिजिक्स 
च 'करंट सायन्स * या नियतकालिकांचे ते संस्थापक 
संपादक होते. शिवाय भारतात वैज्ञानिक संशो- 
धनाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून आणि त्यासाठी 
'अशा संस्था स्थापून त्यांना मदत मिळावी यासाठी 
त्यांनी खूप प्रयत्न केले, त्यांनी पाच पुस्तके व अनेकं 
'छहेख लिहिले. र 
नोबेल पारितोषिकाखेरीज त्यांना पुढील 
'संन्मानही मिळाले होते : रॉयल सोसायटी (१९२४), 
सोव्हिएट अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस (१९४७), पॅरिस 
अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस (१९४९) इत्यादी संस्थांचे 
संदंस्यंत्व; भारतीय विज्ञान परिषदेचे अध्यक्षपद 
(१९२८); सर हा किताब; राष्ट्रीय प्राध्यापकपद 
(१९४९); भारतरत्न हा सर्वोच्च बहुमान; लेनिन 
पोरितोषिक ( १९५७ ); मॅथ्यूची (१९२९ ), 
हंयूजेस (१९२३०), फ्रॅक्लिन वगैरे पदके आणि अनेक 
विद्यांपीठांच्या व संस्थांच्या सन्माननीय पीएच्‌. डी. 
व॑ डी. एंस्सी. यौ पदव्या. 
खर मोक्षगुंडम्‌ विद्वेदवरअय्या : 
(१८६१-१९६१) या कुशाग्र बुद्धीच्या अंभि- 
यंत्याचा जन्म मदनहंळुळी येथे व मृत्यू बंगलोर येथे 
झांला. बंगलोर वं पुणे येथे शिक्षण झाल्यावर मुंबई 
इंलाख्याच्या बांधकामविभागात १८८४ ते १९०४ 
या काळात त्यांनी अभियंता म्हणून काम' केलें. पुढे 
१९१२ पर्यंत ते निजाम सरकारचे सल्लागांर होते. 
शेवटी त्यांनी म्हैसूर संस्थानचे मुख्य अभियंता व 
दिवाण म्हणून काम केले. 
. खंडकवांसला धरणावरील स्वयंचलित पुरनियंत्रंक 
दरवाज्यांची कल्पना त्यांचीच आहे. सिंचनामंधील 
पाणीवाटफाची विभांग वा गट (ब्लॉक) पद्धत 
त्यांनीच शोधून काढली. जमिनींत तुंबून रहाणाऱ्या 
पाण्यांचा निचरा करण्याचे उपाय त्यांनी सुचविले 
होते. म्हैसुर संस्थानात त्यांनी उद्योगंधंदे व तंत्र- 
शिक्षणाच्या संस्थांची उंभारणी केली. तसेच भद्रावती 
येथोल लोखंड व पोलादाचा कारखाना भरभराटीला 
आणिला. कोंवेरी नदीवर घरण बांधून कृष्णराज हा 
भ्रचंड जलाशय ब त्यांच्यालाली उद्यान (वृंदावन) 
निर्माणं करण्याची योजना त्यांचीच होती. याशिवाय 
मुंबई इलाल्याची तंत्र व औद्योगिक समिती(१९२१ ), 
मुंबई महापालिका काटकसर . समिती (१९२४) व 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


'हिंदुस्थानंची आथिक समिती (१९२५) यांचे अध्यक्ष 


तसेच बॅक बे रिक्‍्लेमेशन समितीचे सदस्य म्हणून 
त्यांनी केलेले कार्यही महत्त्वाचे आहे. ते अखिल 
भारतीय कामगार संघाचे अध्यक्ष होते. रिकन्स्ट्रक्टिग 
इंडिया, लॅंड इकॉनॉमी फॉर इंडिया व॑ प्रॉस्पॅरिटी 
४€ इंडस्ट्री ही त्यांची पुस्तकेही महत्त्वाची आहेत, 
शांतिस्वरूप भटनागर ; 
. भारताच्या औद्योगिक विकासाला चालना देणाऱ्या 
या रसायनशास्त्रज्ञांचा जन्म भेडा येथे दि. २१ फेब्रु 
१८९४ ' रोजी झाला. कौरमंनं स्िश्चन महा- 
विद्याल्यांतुंन एम्‌. एस्सी. झाल्यावर (१९१८) ते 
लंडन विद्यापीठात दाखल झाले व तेथून डी. एस्सी. 
हों पदवी त्यांनी १९२१ साली मिळविली. त्यांनी 
बनारस व लाहोर विद्यापीठांत रसायनशास्त्राचे 
प्राध्यापकं म्हणून काम केले व पुढे भांरतसरकारच्या 
सेवेत विविध पदांवर त्यांनी काम केळे. त्यांचे वैय- 
क्तिंक संशोधनं व॑ देशाच्या संदर्भात केलेले काम, 
अशी त्यांच्या कार्यांची विभागणी करता येण्या- 
सारखी आहे. 
पदार्थाचे चुंबकीय गुंगंधमे आणि त्याची आण- 
वीय-रेवणीय' रचना यांच्यात पारयगतंत भता, 
या परस्परसंबंधांचा अभ्यास |॥ 
ज्या शाखेत केला जातो, तिला चुंबकीय रसायन- 
शास्त्र असे म्हणतात. भटनागर यांच्या संशोधनाची 
डुल्वात या झालेतील संतोधनाने क्ञाली (१९२६) 
यातूनच त्यांनी के. एंसं. माथूर यांच्या मदतीने 
चुंबकीय व्यतिकरण सतुलनमापक हे 
बनविले व त्याचे एकस्व मिळविले' के 
रै भटनागर-माथुर र चुंबकीय तरांजू ह क 
बरी पुर चुंबकीय तराजू ' असेही म्हणतात 
या दोघांनी मिळून * प्रिन्सिपल्स ओंड ऑप्लिकेबर 
क ह आती . (१९३५) नावाचे पुस्तक 
रसायनशास्त्रावरचे पहिले पुस्तक 
डागा भटनागर यांनी आपले लक्ष औद्योगिक 
लेखनाकडे. « त्याकरिता 


चरबीचा वापर करता येणे शक्य 


व्रिक्े होते. पोचा.न येणारी घातुंची नये विमत्य 


भोंडी, विषारी 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या शतकातील भरितीये शास्रज्ञ व संशोधक 
वायुंप्रतिबंधेक रोगर्णे, मिंश्र प्लॅस्टिक 'सूंयशेंगडी, 


रंग, औंषधे, स्टेनलेस स्टील, का्बॅन विंदुत्‌अप्रे, 
ग्रॅफाइट इत्यादींच्या संदर्भात त्यांनी संशोधन केले. 
तसेच कलील रसायनशास्त्रातील त्यांचे संशोधनही 
मॅहंत्त्वांचे आंहे. अंशा प्रकारें त्यांनी अनेक उपंकरणे 
व॑ रासायनिक प्रक्रिया यांची एंकस्वे मिळविली होतीं. 

कॉउन्सील ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल 
रिंसर्चे या संघंटनेचे पहिले संचालक :( १९५० ), 
नैसगिक सांधनसंपंत्ती व॑ वैज्ञानिक संशोधन खात्याचें 
पहिले सचिव (१९५१), अखिल भारतीय तात्रिक 


शिक्षण मंडळांचे सचिव (१९५४), स्वतंत्र भारताचे आहे. 


विज्ञानसंघटक, विद्यापीठ अनुदान मंडळांचे पंहिले 
अध्यक्ष आणि अणुशक्ती आयोगाचे सदस्य, संचिंव 
अंक्षा विंविध पंदांवरं त्यांनी काम केले. त्यांमुळे 
भारतातील औद्योगिक विकास, तांत्रिक शिक्षेण, 
वैज्ञानिक संशोधन इ. क्षेत्रांतील सरकारच्या धोरणा- 
वर त्यांच्या कार्याची छाप पडली. त्यांच्यांचं 
प्रेरणेने भारतातील पहिली राष्ट्रीय . प्रयोगशाळा 
म्हणजे पुण्यातील नॅशनल केमिकल लेंबोरेटरी 
१९५० साली स्थापन झाली आणि पुढे आणखी. १३ 
राष्ट्रीय प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या, तसेच 
त्यांनी वैज्ञानिक संशोधन केंद्रांचे. जोळेचं देशभर 
निर्माण केले. या प्रयोगशाळां वे केंद्रे यांची उंभा- 
रणी ही त्यांची देशाच्या दृष्टीने सर्वांत बेहुंमोल 
अशी कामगिरी आहे. अर्थात हे सवे करीत असंताना 
त्यांचे स्वतःचे संशोधनही चालूच होते व त्यांनी 
सुमारे १७० च्या वर शोधनिबंध लिहिले. तसेच 
* इलमुलबक॑ ' हा विदुत्शास्त्रावरील उत्कृष्ट ग्रंथही 
लिहिला. शिवाय ते केवळ. शास्त्रज्ञच नव्हते, तर 
कवीही होते, हे त्यांच्या “ लाजवंती ' या उंदूं 
क्वितासंग्रहावरून दिसून येते 

ऑर्डर ऑफ दि ब्रिटिश एंपायर (१९३६) 
-नाइट (१९४१), रॉयल सोसायटीचे संदस्य झालिले 
पहिले भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ (१९४३), सोसांयंटी 
ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीजचे सदस्य (१९४३) व उपा- 
ध्यक्ष, इन्स्टिट्यूट ऑँफ केमिस्ट्स ऑफ ग्रेट ब्रिटनचें 
पहिले भारतीय सदस्य, भारतीय विज्ञान पेरिषदेचें 
अध्यक्ष (१९४५), पद्मविभूषण आणि विविध विद्या- 
पीठांच्या सन्माननीय पदव्या वगैरे सन्मात॑ त्यांना 
लाभले. त्यांचे निधत नंदी दिल्ली येथे १ जानेवारी 

न. भा. ११ 


ट्रे 
१९५५ रोजी झाले: त्यांच्या स्मरणार्थ काउन्सिल 
ऑफ " सायंटिफिक अँड इंडंस्ट्रियल रिसंचे' या 
संघेंटनेतफ १९५७ पासून दरवर्षी ५-६.“ 
स्मृतिपारितोषिके ( वा पुरस्कार') दिली जांतोर्त. 
होमी जहांगीर भाभा : 

भारतांच्या अणुकर्जीविषयंक : धोरणाची दिशा 
निश्चित करणारे: व अगुऊर्जा केंवळ 'विंधयिक' 
कामासाठी वापरावी या": मताचा हिरोशिंमावरे 
अणुबाँब पडण्यापुर्वीपासुन पाठपुरावा करणारे थोरे 
शॉस्त्रेज्ञ म्हणून भाभांच्या कार्याला विज्ञेषं महत्त्व 


भाभाऱयांचा;जन्म. मुंबईला एका.,श्रीमंत पारशी: 
कुटुंबात २० ऑक्टोबर १९०९ रोजी झालां.. त्यांचे 
आधीचे' शिक्षण कॅथिडूल व जॉन कॉनन हायस्कूल- 
मध्ये-झाले. नंतर. काही काळ ते मुंबईच्या. एल्फिन्स्टन 
महाविद्यालयात व इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्समध्ये: 
शिकले. त्यांना लहानपणापासूनच संगीत वः चित्र: 
कला यांविषयी .विश्षेष गोडीः वाटत होती. परंतु 
वडिलांच्या-इच्छेखातर त्यांनी अभियांत्रिकी व तंत्र<. 
विद्या या विषयांचे . अध्ययन कररण्याचे. ठरविले. 
त्याकरिता ते केंब्रिज येथील गॉनव्हिले अँड कोंयस 
कॉलेजात दाखल झाले. व तेथून ते मेकॅलिकल 
सायन्सेस ट्रॉयपॉस ही. प्रीक्षा. उत्तीणे _झाले. 
( १९३०.). १९३४ साली त्यांनी केंब्रिज विद्यी- 
पीठांची पीएच्‌. डी. पदवी संपादन केलीं. काही 
काळं त्यांनी 'डिरॅक यां नोबेल पारितोषिक 
विजेत्या भौतिकींविज्ञांच्या मार्गेदेशनाखांली अध्ययन 
बं संशोधन केले. डिरॅक यांच्या  प्रंभावामुळे ते 
आणेंबीय भौतिकी यां विषयाकंडे वळले. याच 
सुंमांरास त्यांचा अनेक ख्यातेनाम भौतिकीविज्ञांशी 
व॑ त्यांच्या संशोधनकार्याशी प्रेत्यक्ष संबंघही आला 
होता. १९४० साली ते बॅंगलोरच्या इन्स्टिट्यूट 
ऑफ सायन्समध्ये दाखल झाले व १९४र साली ते 
तेथे प्राध्यापंकही झालि. मात्र मूलभूत संशोधंना- 
विषयीच्या ओढीमुळे त्यांनीं टोटां इंन्स्टिंट्यूंट ऑफ 
फंडामेंटल रिसंचं . हीं संस्था उभारण्यात पुंढांकार 
घेतला व ते तिचे -संचोलंक झालें, पुढील काळांत ते 
अणुकर्जा आयोगांचे - अध्यक्ष, नणुऊर्जी खात्यांचे. 
सचिव, भारत सरकारचे वैज्ञानिक संल्लागार होते: 
यां नीरस म्हणता येतील अक्ष! केवमोमेष्येही त्यासी 


अनुक्रमणिका 


ठरे 


आपल्या ,,कलासक्त-मनाच]. तजेला टिकवून ठेवला 
होता.. ते. उत्तम-:चित्रे काढीत, संगीतात: डुंबून जात 
आणि. वास्तुशिल्पाविषयी. आस्था, बाळगीत. असत. 
त्यांनी उभारलेल्य़ा संस्थांवर, त्यांच्या या कलाप्रेमी. 
वृत्तीचा ठसा उमटलेला दिसतो. 

अँडॅम्स, :हॉपकिन्स :: क्नंगैरेसारखी पारितोषिके. 
फेलो.ऑफ रॉयळ सोसायटी ( लंडन व एडिंबर्ग ), 
भारतीय विज्ञान परिषदेचे अध्यक्षपद, 'पद्मभूषण 
वगैरेसारखे बहुमान आणि विविध. द्वेशी. व परदेशी 
विद्यापीठांच्या, सन्मांनतीय पदव्या यांद्वारे: त्यांच्या 
कार्याचा उचित गौरव झाला आहेच. शिवाय त्यांच्या 
अपघाती मृत्यूनंतरः ( २४ जानेवारी १९६६ ) 
तुर्भे येथील संशोधन केंद्राचे - नामकरण * भाभा 
अणु संशोधन: केंद्र ' असे करण्यांत आले व त्यांच्या 
नावाने'विकास योजनांकरिता एक निधी उभारण्यात 
आला होतां. या.निघीला फोर्ड फाउंडेशनने. मदत 
केली होती. भाभा यांच्या कार्याचे पुढील तीनं 
भाग पाडता येण्यासारखे आहेत. त्यांचे केवळ 
वैज्ञानिक.संशोधन, अणुऊर्जेच्या शांततामय उपयोगां- 
साठी त्यांनी केलेले कार्य आणि ' भारतातील अणु- 
ऊर्जाविषयक कार्याची उभारणी. : 


... ईलेक्‍्ट्रॉन व पॉझिट्रॉन हे अणूचे घटक मुळकण. 
असून त्यांचे द्रव्यमान सारखे असते; परंतु त्याच्या- 
वर अनुक्रमे करणं व धनविद्युत्भारं असतो. जेव्हा 
या दोन कणांचे एकमेकांवर भाघात होतात व ते 
विखुरठे जातात तेव्हा विखुरले जाण्यासाठी एक 
लक्षणीय क्षेत्रफळ उपलब्ध होत असते. या क्षेत्रफ- 
ळाला वैज्ञानिक परिभाषेत प्रकीरणेनाचा काटच्छेंद 
म्हटले जाते. या काटच्छेदाचे गणन करण्याचे 
भाभांचे काय हे त्यांचे पहिले संक्षोधन होय. 
त्यामुळे याला “ भाशा प्रकीणन ' असे संबोधण्यात 
येते. 


अवकाशातून सवव कि्यांनी' पृथ्वीवर अतिशय 
भेदक किरण येत असतात, . त्यांना प्राथमिक विष्व- 
किरण म्हणतात... .हे किरण वातावरणात घुसताना 
त्यांचा. हवेतील अणूंवर आघात होत. असतो. परि- 
णामी. इलेक्ट्रॉन निर्माण होतात व हे इलेक्ट्रॉन मूळ 
विशवकिरणांच्या दिशेत क्षतिशय बेगाने पुढे जातातं. 
त्यवा ह्रितीयक इलेक्ट्रॉन . वर्षाव स्हटले.. जाते..या. 


“नैवभादइत 


ऑक्टो.-नोव्हें.,. १९८४ 


वर्षावाचे कोडे:पन्नास, वर्ष शास्त्रज्ञांना सतावीत होते. 
तथापि भाभा व-डब्ल्यू. हाइटलर या दोघांनी मिळून 
याः वर्षावाचे पुढील प्रकारे स्पष्टीकरण दिले. अव- 
काक्षांवून- येणाऱ्या, प्राथमिक विश्‍वकिरणांतील 
प्रोटॉन .हे उच्च ऊर्जायुक्त कण हवेच्या अणूंवर 
झआदळतातः व.त्यांमधील क्रियेतून शेवटी गॅमा किरण 
निर्माण होतात. योग्य. प्ररिस्थितीत गॅमा किरणांचे 
पुनश्‍च इलेक्ट्रॉन-पॉझिट्रॉन युग्मांत॑ रूपांतर होते.,यां 
दोल्ही निमितीच्या क्रिया. एकापाठोपाठ पुन:पुन्हा 
होत असतात. ..त्यामुळे भूपृष्ठालगतच्या . भागांतील 
इलेक्ट्रॉनांची -संख्या खूप वाढतें म्हणजे इलेक्ट्रॉन. 
वर्षांव होंतों. या स्पष्टींकरणाला * भाभा-हाइटलर 
सिद्धांत ' असे संबोधण्यात येते, 

* मेंसॉन नांवाच्या मूलकणाचें आंस्तित्ब ओळ* 
खंण्यांसोठी भाभांच्या संशोधनाची फार मदत झाली 
आहे; य़ा. मूलकणाच्या . शोधासाठी पुढे “हिंडेकी 
युकावा;यांना नोबेल पारितोषिक मिळाले. भाभा 
यांनी संक्षोधनपर असे विपुल लिखाणही केले आहे. 
त्यांचा पहिला लेख १९३३ साली प्रसिद्ध झाला. 
त्यांचे,५०; हून अधिक लेख उच्च अर्जा भौतिकी- 
संबंधीचे आहेत. पुंजसिद्धांत, मूलकण व वैश्विक 
प्रारण.यांविषयीचे त्यांचे लेखन प्रसिद्ध झाले आहे. 
-':अणुऊर्जा केवळ शांततामय कामासाठीच वाप- 
रलीःजावी या मताचा पुरस्कार त्यांनी हिरोशिमा- 
वर अणुबाँब टाकळा जाण्यापूर्वीपासूनच केला होता. 
१९५५ साली संयुक्त राष्ट्रांनी अणुऊर्जेच्या ज्यांतता- 
मय: उपयोगांवर पहिली आं परिषद भर- 
विली होती व भाभा हे तिचे अध्यक्ष होते. त्या. 
परिषदेत त्यांनी. अणुऊर्जेच्या निमितीवर आंतर- 
राष्ट्रीय नियंत्रण असले पाहिजे व अण्वस्त्रांची; 
निमिती न करण्याचा निश्‍चय प्रत्येक राष्ट्राने केला 
पाहिजे, असे ठामपणे सांगितले होते. अणुऊर्जा हा 
सातवाला सापडलेला अमयोद ऊर्जेचा साठा आहे, 
असेही. त्यांचे मत होते. अर्थात किरणोत्सर्गी खनि- 
जांच्या मर्यादित साठ्यांची व अणुऊर्जा निमितीतून 
उत्पन्न होणार्‍या टाकाऊ पदार्थांच्या विल्हेवाटीची 
त्याना कल्पना होती. त्यावर त्यांनी तीन प्रकारच्या 
अणुभट्ट्या वापरण्याचा उपाय सुचविला होता. 
आतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या ( एजन्सीच्या ) 


वैज्ञानिक सल्लागार समितीचे. भ्ढ्धस्यू ..असतानाही 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या शतकातील भारतीय शास्त्रक् व संज्योधक 


त्यांनी आपल्या या मतांचा सातत्याने. हिरीरीने 
पुरस्कार केला होता. 

. भाझा याना भारताच्या अणुऊर्जाविषयकः-धघोर- 
णाचे शिल्पकार म्हणता : येऊ शकेल. कारण-ते 
भारताच्या अणुऊर्जा आयोगाचे पहिले. अध्यक्ष 
(१९४८), स्वतंत्र अद्या अणुऊर्जा खात्यांचे पहिले 
सचिव (१९५४), भारतातील पहिल्या 'अणुभट्टीच्या 
उभारणीचे शिल्पकार (- १९५६ )'. होते. त्यांनी 
मलभत संशोधनाचे महत्त्व ओळखून टाटा इन्स्टि- 
ट्यट 'ऑफ फंडामेंटल रिसचे या" विश्वविख्यात 
संस्थेची उभारणी करण्यात पुढाकार घेतला व 
संस्थेच्या सुरुवातीच्या काळात तिच्या संचालक- 
पदाची जबाबदारी स्वीकारून भारतातील मूलभूत 

गोधनाला निश्चित दिशा दिली. तसेच भारता- 
ल अवकाश संशोधन कार्याचा पाया घालण्याचे 
येही त्यांनी केले आहे. भारत सरकांरच्या इले- 
क्ट्रॉनिकीविषयीच्या समितीचे आणि केंद्रीय मंत्रि- 
मंडळास विज्ञानविषयक सल्ला देणाऱ्या समितीचेही 
ते अध्यक्ष होते. याशिवाय आअतिझय, महत्त्वाची 
म्हणता येईल अशी गोष्ट म्हणजे भारंताच्या पहिल्या 
पंतप्रधानांशी त्यांची असणारी वैचारिक जवळीक 
आणि उभयतांमध्ये असलेले सामंजस्य. या सर्वे 
गोष्टींचा पंरिणाम' भारताने स्वीकारलेल्या विज्ञान व 
तंत्रविद्याविषयक धोरणावर निश्‍चितच झाला आहे. 
अशा प्रकारे भारताने. केलेल्या वैज्ञानिक व तांत्रिक 
प्रगतीतील भाभांचा वाटा मोठा व महेत्त्वाचाही 
आहे. स्वित्झेलंडमधील माँट ब्लांक यां शिंखरांवर 
विमान कोसळून भाभांचे अंकांली निधन झाले, 
त्यांचा हा अपघाती मृत्यू केवळ भारताच्याच नंव्हे 
तर जागतिक वैज्ञानिक संशोधनाच्या व..वैज्ञानिक 
विचारांच्या दृष्टीनेही हानिकारक म्हणावा लागेल. 


दौळतर्सिंग कोठारी 

भारताच्या संरक्षण खात्यातील. तंत्रविद्याविषयक 
आस्थापना विभाग व प्रयोगशाळा यांची उभारणी 
करण्यात यांचा वाटा. सिंहाचा आहे. कोठारींचा जन्म 
६.जुले १९०६ रोजी झाला. त्यांनी अलाहाबाद 
विद्यापीठाची एम्‌. एस्सी. व केंब्रिज विद्यापीठाची 
पीएच्‌. डी. पदवी संपादन केली. दिल्ली . विद्या- 
पीठात प्राध्यापक ( १९३४-४८), संरक्षण खात्याचे 
वैज्ञानिक सल्लागार (१९४८-६१), विद्यापीठ 


८३ 


अनुदान भायोगाचे अध्यक्ष. (१९६१) व केंद्रीय 
शिक्षण समितीचे अध्यक्ष (१९६४) ही' त्यांनी भूषवि- 
'छेली प्रमुख. पदे. होत. इंडियन- फिजिकल सोसायटीचे 
अध्यक्षपद, नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ. सायन्सेस ऑफ 
इंडियाचे उपाध्यक्षपद, पद्मभूषण (१९६२), इंडि- 
यत्त .सायंन्स काँग्रेसचे अध्यक्षपद ,( १९६३ )-इत्यादी 
सन्मान त्यांना मिळाले आहेत. - त्यांनी . सांख्यिकीय, 
-उष्मागतिकी, लघुतम तार्‍्याविषयीचा सिद्धांत वगैरे 
विषयांवर अत्तेक.लेख लिहिले असून * न्यूक्लिअर 
एक्सप्लोझिव्हज्‌- अँड .देअर इफेक्ट्स हे. त्यांनी संपा- 
दितः केलेले. पुस्तक वैज्ञानिक: :जगतात विशेष गाजले 
... द्रव्याचे :तापमान.:.सल्गपणे वाढवीत.. गेल्यास 
त्याचा. प्रथम. वायू, नंतर साधी संयुगे, तदनंतर 
घटक मूलद्रव्यांचे रेणू , मग-अणू, व हेवटी विद्युत्‌- 
भारित..अणू म्हणजे आयन व इलेक्ट्रॉन निर्माण 
होत ,जातात..:उष्णतेऐवजी केवळ दाबाह्वारे अणूचे 
तुकडे करून. आयनीकरण करणे शक्‍य असल्यांचे 
त्यांनी सवंप्रथम दाखवून दिले त्यांच्या या मताला 
“ द्वाबर आयन्नीकरण . सिद्धांत ' म्हणतात. यानुसार 
पूर्णतया ' थंड ' द्रव्याच्या बाबतीत हा. दाब दर 
चौरस सेंटीमीटरला .कोट्यवधी किलोग्रॅम. एवढा 
( म्हणजे पृथ्वीच्या मध्याशी असलेल्या दाबाच्याही 
अनेक पट ) असेल अर्थात पृथ्वीवर . एवढा दाबं 
असणे वा निर्माण करणे शक्‍य नाही., मांत्र लघुतम 
ताऱ्यांमध्ये. एवढा दाब. असतो. त्यामुळे तेथील 
द्रव्य हे अणूची केंद्रे व इलेक्ट्रॉन . ही पुर्णपणे एक- 
मेकांजवळ येऊन . बनलेले असेल. द्रव्याच्या या 
अवस्थेला * ऱ्हसित द्रव्य ' म्हणतात; याला आयनी- 
भूत द्रव्य असेही . म्हणता येईल. अश्ना लघुतम 
ताऱ्याची त्रिज्या गुरूच्या त्रिज्येपेक्षा जास्त असणार 
नाही, असेही त्यांनी दाखविले. 

संरक्षणविषयक सल्लागार झाल्योवंरचे ' त्यांचे 
संशोधन हे पुष्कळ प्रमाणात गुप्त राहाणे . साहजि- 
कच होते. अर्थात त्यांच्या वरील संशोधनाचा 
उपयोग - त्यांनी रास्त्रांच्या भेदनक्षमतेचे ' शास्त्र 
जाणून घेण्यासाठी केला, काडतुसातील दारू व 
गोळी यांमधील पोकळीभोवती पातळ पत्र्याचे 
अस्तर असते. दारूच्या स्फोटाने निर्माण होणाऱ्या 
दाबाच्या प्रभावाखाली या अस्तराच्या घातूचे वेर्तने 


अनुक्रमणिका 


छे 


कसे होत असते... हे अभ्य़ांसण्यासांठी त्यांनी : वरील 
-सिंद्धांताचा-उपंयो्‌ंग केला होता. 

-संरक्षणखात्यात राहून केलेले. त्यांचे: इतर 
'संदोधने' गुंप्त स्वरूपाचे आहें. मात्रे .यां खात्यांतील 
'तंत्रेविद्याविषयक आस्थापना विभांगं वे या खांत्यांली 
निंगडिंत असलेल्या प्रयोगशाळा. ( उदा. , हैदराबाद 
येथील: डिफेन्स'. मेटॅलजिकलं ' रिसच लंबोरेटंरी ) 
यांची उभारणी. करण्याचा कायंक्रम';' यदस्वी- 
पणे पार पाडण्यात त्यांनी 'खूप परिश्रम घेतले. 
याकरिता प्राक्षेपिकी; इलेक्ट्रॉनिकी, धातुविज्ञान, 
अपंघातंप्रवणता,.. .मृदास्थये, . वैमॉनिकी, अन्नाचे 
परिरक्षण यांसारख्या अगदी भिन्न प्रकारच्या 
विविध विषयांचा अभ्यास ' होणे: आवश्यक होते. 
तसेच 'साधनरसंपंत्तीच्या कमंतरतेला.तोंड द्यावे 'लागत 
'होते. शिवाय' शांस्त्रज्ञ''व. सेनाधिकारी यांच्यांत 
सांघिक भावना निर्माण करणेही आंवेंब्यॅके होते. या 
सवे गोष्टी साध्य करण्यासांठी.केवळ तांत्रिक कौशल्य 
पुरेसे नव्हते, तर या कौशल्याला विचांरांची जोंड 
देणे आवश्यक होते. यामध्ये ते. यशस्वी झाले; कारणं 
संरक्षणंविज्ञानंविषयक . संघटनेचे प्रमुख म्हणून 
असतानाच्या आपल्या दहा. वर्षांच्या कारकीर्दीत 
त्यांनी या कार्याला निष्ठेने वाहून घेतले होते. अज्ञा 
प्रकारे देशाला संरक्षणविषयक बाबींमध्ये स्वयंपुर्ण- 
तेच्या मार्गावर आणण्याच्यां कामी कोठारींनी बहु- 
मोल कामगिरी केली आहे. 

हे काम करीत असतानाही त्यांचे दिल्ली विद्यां- 
पीठाशी जिंव्हाळयाचे संबंध. होते. त्यांच्यामुळेच या 
विद्यापीठाला एक प्रकारची प्रतिष्ठा व ख्याती प्राप्त 
झाली. विद्यापीठ अनुंदांन आयोंगाचे'व केंद्रीयं शिक्षणं 
संभिंतीचे अंध्यक्ष असताना त्यांनी जे शिक्षणंविषयकं 
कार्य केले तेही महत्त्वाचे आहे. 
विक्रम अंबाळाळ साराभाई: 

भाभा यांनी भारताला अणुयुगाची दारे उघडून 
दिली, तर साराभाई यांनी या देशाला अवकाह्- 
युगात प्रवेश मिळवून दिला, असे . म्हणता येईल: 
यांचा जन्म एका श्रोमंत घराण्यात १२ मगस्ट 
१९१९ रोजी अहमदाबाद येथे झाला. त्यांचे आधीचे 
शिक्षण घरीं उभारलेल्या प्रयोगशाळेतही झाले. 
१९३९ साली ते केंब्रिज विद्यापीठाची निसगंविज्ञान 


ऑक्टो डर नोव्हें. र १९८४ 


.शोखेची ट्रायपॉस .ही पंरीक्षा उत्तीणे झाले, नंतर 
एम. ए. (१९४२) व पीएच्‌. डी. (१९४७) या 
पदव्या. त्यांनी मिळविल्या. काही काळ त्यांनी सी. 
व्ही: रामन यांच्या मार्गद्शंनाखाली विश्‍वकिरणांचे 
संशोधन केले. पुढे त्यांनी अहमदाबाद येथे फिजिकल 
रिसर्च लेंबोरेटरी ही प्रयोगशाळा उभारली (१९४७) 
व तेथेच आपले संशोधन चालू ठेवले, अद्ययावत यंत्र- 
सांमग्री 'व उपकरणे यांनी . सुसज्ज असलेल्या या 
प्रयोगशाळेकडे आंतरराष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्षात एक 
'अ्रकल्प सोपविण्यात आलो होता. ते या प्रयोगझ्याळेचे 
'संचालकही झाले (१९६५). 

जे उंद्योगधंद्याविषयीचा अनुंभव व व्यापारातील 
के]शल्य त्यांच्या अंगी होतेचं. त्याचा त्यांना पुढील 
आयुष्यात उंपयोग झाला. अहमदाबाद टेक्‍्संटाइल 
इंडंस्ट्रीज॑ रिसंचे असोसिएशन ही संस्था स्थापन 
करून त्यांनी भारतातील कापडधंद्यातील संशो- 
घेनांचा पाया घांतला. तें या संस्थेचे १९४७-५५ 
या काळात अंध्यंक्ष होते. त्यांनी अहंमंदांबाद येथील 
इंडियंन , इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट या . संस्थेची 
उभारणी .कंरण्यांत पुढाकार घेतला व तें तिचे 
१९६२-६५ या काळात: सन्मान्य संचालकही होते. 
विज्ञानविषयक शिक्षणाचा दर्जा उंचावला जावा या 
हैतूने त्यांनी नेहरू प्रतिष्ठानच्या मदतीने अहमदाबाद 
येथे समाजविज्ञान केंद्र स्थापन केले. पुढे त्याचे 
' विक्रम ए. साराभाई कम्युनिटी सायन्स सेंटर ' 
असे तामकरण करण्यात आले. भारतामध्ये पग्वाश 
तो स्थापन करण्यातही त्यांनी पुढाकार घेतला 

1. 


साराभाई यांनी भारतातील अवकाशविषयक 
संशोधनाला संघटित असे रूप दिले व त्यामुळे या 
विज्ञानाच्या प्रगतीला योग्य दिशा व गती लाभली. 
स्पेस सायन्स टेक्नॉंलॉजी सेंटर ( थुंबा ), श्रीहरि- 
कोटा येथील रॉकेट उड्डाण केंद्र व अहमदाबाद येथील 
एक्स्परिमेंटल सॅटेलाइट कम्युनिकेशन अथ स्टेशन 
(१९६७) यांची उभारणी त्यांनीच केली व १९६३ 
सालीचे थुंबा येथून पहिले रॉकेट यशस्वीपणे उड- 
विण्यात आलें. आर्वी येथील दळणवळण केंद्राची 
उभारणी करताना त्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात 
तंत्रज्ञांचा उपयोग केला. पुढे या केंद्राला * विक्रम 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या शतकातील भारतीय शोस्त्रज्ञ ध संशोधक 
'प्रशांतचद्रे- मद्दालनोबीस : 


-अर्थ स्टेशन ' असे नांव देण्यांत आले. उटी येथील 
रेडिओ दूरदर्शक व्हेरिएबल एनर्जी सायक्लोट्रॉन -हा 
प्रकल्प : त्यांनी अद्याच प्रकारे उभारला. देशी बना- 
-वटीचा उपग्रह तयार करण्याची योजनाही त्यांनी 
आखली होती. हे सवे करीत असतानाच त्यांनी 
अणुऊर्जा आयोगाचे (दुसरे) अध्यक्ष म्हणून -अस- 
-केली आपली जबाबदारीही उत्तम रीतीने. पार 
पाडली (१९६६ पासून मृत्यूपयेत). यांशिवाय 
अवकाश संशोधनविषयक भारताची राष्ट्रीय समिती 
(१९६२ ), इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया 
(१९४७), भारतीय अवकाश संशोधनसंघटना यांचे 
अध्यक्ष तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची वैज्ञानिक सल्ला- 
गार समिती व. विज्ञान व तंत्रविद्या. समिती, 
संयुक्‍त राष्ट्र सल्लागार समिती, आंतरराष्ट्रीय 
सौरविज्ञान मंडळ इत्यादींचे ते सदस्य होते. शिवाय 
१९६१ सालापासून ते अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट्स 
इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉंलॉजी या जगप्रसिद्ध संस्थेत 
:अभ्यागत . प्राध्यापक म्हणूनही जात असत:. याच 
काळात त्यांनी भापल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ५० 
च्या वर शोधनिबंधही लिहिले. बाह्य अवका- 
शाचा. उपयोग केवळ शझांततापुणे कार्यासाठीच 
व्हावा याकरिता सूचना क्तरण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रां- 
तर्फे होणार्‍या परिषदेची: तयारी'. करण्यासाठी जी 
ससिती. स्थापन करण्यात आली होती, त्या समि- 
तीचे भध्यक्षपद साराभाईंना देण्यात. आले: होते 
परंतु ही परिषद भरण्यापूर्वीच ३० डिसेंबर १९७१ 
रोजी. त्यांचे..त्रिवेंद्रम येथे निधन झाले. अशा तर्‍हेने 
संगीत. व' काव्य यांची गोडी असणारा; विनयशील, 
मृदुभाषी, शांत, मनमिळाऊ, सभ्य व मानवताव्मदी 
थोर शास्त्रज्ञ अकालीच आपल्यातून निघून गेल्याने 
देशाचे फार मोठे नुकसान झाले. 
भटनागर स्मृति-पारितोषिक (१९६२), पद्म- 
भूषण (१९६५), मेकॅनिकल एंजिनिभसं असोसिए- 
शनचे सुवर्णपदक (१९७२, मरणोत्तर) इत्यादी देशी 
सन्मान तर त्यांना मिळालेच; पण आंतरराष्ट्रीय 
खगोलशास्त्रविषयक संघटनेने त्यांच्या सन्मानार्थ 
चेंद्रावरील. एका स्थळाला “* साराभाई ' असे नाव 
किले आहे (सुधा गोवारीकर यांच्या याच अंकातील 
£ भारतीय अंतरिक्ष. कायंक्रम ' या लेखात यांच्या 
कार्यांची अधिक माहिती आलेली आहे ). 


2५ 


यांनी -भारताच्या आथिक नियोजनोंलां आंकांर 
देण्याचे बहुमोल कार्य केळे व. सेख्याज्ञांस्त्र यो 
विषयाचा भारतांत प्रसार व विकास केलां. यांचा 


' जन्म कलकत्ता येथे. १९ जून १८९३ रोजी झाला. 


तेथील प्रेसिडेन्सी महाविद्यालंयातूनं १९१२ साली 
पंदवी संपादन केल्यावर.ते केंब्रिजंला' गेले. वं तेथे 
गणित व निसगेविज्ञान या. विंषयांची ट्रायंपॉसं 
'परीक्षा उत्तीणे झाले. १९१५ साली ते केंब्रिज 
विद्यापीठाची एम. ए. पदवी : मिळवून भारतात 
आले. व आपल्याच महाविद्यालयातं भौतिकीचे 
प्राध्यापक झाले. तेथे असतानाच त्यांना' संख्याक्यांस्त्र 
यां विषयाची गोडी लागली. त्यातूनच त्यांनी एकं 
छोटी संख्याशोस्त्रीय संस्था स्थापन. -केली (१९३१) 
'व ते तिचे संचालक झाले. या इंडियन स्टॅटिस्टिंकल 
"इन्स्टिट्यूटमध्ये आता हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतं 
असतात. त्यांनी “ संख्या ' नावाचे' संख्याशांस्त्र- 
विषयक नियतकांलिक सुरू केले ( १९३३ ) व त्याचे 
ते प्रथमपासून संपादक होते. ते कलंकंत्ता विद्या- 
पीठातील पदव्युत्तर संख्याशास्त्र विभांगांचें प्रमुख 
( १९४५-४७) ब प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयाचे 
प्राचार्यही ( १९४५-४८) झाले. त्यांनी संख्या- 
शास्त्रात एक मापनपद्धती शोधून काढलीं व ती 
महालनोबीस डिस्टन्स ' या नावाने ओळंखली 
जाते. त्यांनी प्रंयोगाची एक नवीन पद्धतीही 
'शोधली.; .-तसेच मोठ्या 'प्रसोणावंरील . नमुंना 
-पाहणीविषंयीचा एक सिंद्धांत सांडून त्याचे प्रात्यंक्षि- 
कही केले, त्यांच्या .संख्याशास्त्रातील ज्ञानाचो 
उपयोग देशात तर झालाच; शिवाय परदेह्यातह्ी ते 
आघाडीचे संख्याशास्त्रज्ञ मानले जात होते हे त्यांनी 
भूषविलेल्या पुढील पदांवरून दिसून येईल. संयुक्‍त 
राष्ट्रांच्या संख्याशास्त्रवियक  उपआयोगाचे 
सदस्य .( १९४७ ) व अध्यक्ष (१९५४-६०) 
संयुक्‍त राष्ट्रांच्या नमुना चाचणीविषयक्र उपर 
आयोगाचे अध्यक्ष ( १९४७-५१ ), संयुक्‍त- 
राष्ट्रांच्या .संख्याशास्त्रविषयक समितीचे संपर्का- 
धिकारी, आंतरराष्ट्रीय जीवसांख्यिकी परिषदेचे 
उपाध्यक्ष (१९४७), आंतरराष्ट्रीय संख्याशास्त्र 
संस्थेचे मानद अध्यक्ष (१९५७), तसेच अभेरिकन 
स्टॅटिस्टिक्स असोसिएशन, आंतरराष्ट्रीय अ्थेमिती 


अनुक्रमणिका 


८६ 


संस्था, रण्ियन अकॅडमी ऑफ सायन्सेस, पाकि- 
स्तानची संख्याशास्त्रविषयक संस्था, रॉयल स्टॅटि- 
स्टिकल सोसायटी इत्यादींचे ते सदस्य होते. 
महालनोबीस हे १९४९ सालापासून भारत सर- 
कारचे संख्याह्यास्त्रविषयक सल्लागार होते व १९५५- 
६० या काळात ते. योजना आयोगाचे सदस्य होते. 
ड्क्वऱा प्रंत्रक्राष्रिक ग्रोजनेचा आराखडा तयार कर- 
ण्याचे काम त्यांनी केले (१९५७) व हा आराखडा 
पुढील पंचवाषिक योजनांसाठी आधारभूत धरण्यात 
येऊ लागला. अश्या तर्‍हेने नियोजनविषयक तज्ज्ञ 
सल्लागार म्हणून त्यांची जगभर ख्याती झाली व 
त्यामुळे त्यांना १९५८ साली ब्रिटिश गियानाच्या 
आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी 
पाचारण करण्यात आले होते. भारतातील आथिक 
नियोजनासाठी त्यांनी संख्याशास्त्रीय पद्धतींचा अव- 
लंब करण्याचा प्रयत्त केला (उदाहरणार्थ, शेती- 
विषयक प्रयोगांसाठी त्यांनी वापरलेल्या पद्धती ह्या 
क्रांतिकारक म्हणता येतील अद्या होत्या). अशा 
प्रकारे त्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात आथिक 
नियोजनाला एक निठ्चित वळण लावले व 
देशाची आथिक उन्नती व विकास करण्याच्या दृष्टीने 
महत्त्वपूर्ण कार्य केले. ि 
भारतातील संपत्ती व उत्पादनाची साधने यांचे 
जे केंद्रीकरण झाले आहे त्याची पाहणी करण्या- 
साठी १९६० साली नेमलेल्या समितीचे ते अध्यक्ष 
होते. मोठमोठे उद्योगधंदे व हस्तव्यवसाय एकाच 
वेळी विकसित होऊन बेकारी कमी होईल व जन- 
तेच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढेल, असे त्यांचे मत 
होते. 
_ विज्ञानाची अमूर्त बाजू व त्याचे व्यावहारिक 
उपयोग या दोन्हींविषयी त्यांना आस्था होती. या 
शिवाय ते बंगालमधील सामाजिक, सांस्कृतिक व 
वैचारिक चळवळीतही रस घेत असत. त्यांनी गुरुवयं 
रवींद्रनाथ टागोर यांना विश्वभारती विद्यापीठ 
उभारण्यात खूप मदत केली व काही काळ ' विदव- 
भारती पत्रिका ' या नियतकालिकाचे संपादनही 
केले. हे सवे व्याप सांभाळीत असतानाच त्यांनी 
तीन' पुस्तके व असंख्य शोधनिबंध लिहिले. वर 
उल्लेख केलेल्या सन्मानांव्यतिरिक्‍त पुढील बहुमानही 
त्यांच्या वाट्याला आले होते. केंब्रिज विद्यापीठाचे 


नर्वभारंत 


ऑक्टो.-नोव्है., १९८४ 


वेल्डन पदक ( १९४४ ), रॉयल सोसायटीचे सद- 
स्यत्व (१९४५), अखिल भारतीय विज्ञान परिषदेचे 
अध्यक्षपद (१९५०), इंडियन अकॅडेमी ऑफ 
सायन्सेसचे सदस्यत्व, कलकत्ता विद्यापीठाचे सर्वाधि- 
कारी पदक (१९५७) आणि पद्मविभूषण (१९६८). 
यांशिवाय अनेक विद्यापीठे व संस्था. यांनी त्यांना 
सन्माननीय पदव्या, पारितोषिके व पदके बहाल 
केली. भारतातील सल्याश्यास्त्राचे जनक ठरलेले 
महालनोबीस २८ जून १९७२ रोजी कलकत्ता येथे 
मृत्यू पावले. 
पंचानन महेश्वरी : 

यांनी भारतातील वनस्पतिविज्ञानाच्या अध्यय- 
नाला व संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त 
करून देण्यासाठी अविश्रांत प्रयत्न केले. यांचा जन्म' 
जयपुरला ९ नोव्हेंबर १९०४ रोजी झाला. तेथील 
शालेय शिक्षणानंतर त्यांनी ्एव्हिग ख्णिश्‍चन 
महाविद्यालय व अलाहाबाद विद्यापीठ येथे पुढील 
शिक्षण घेतले. ते १९२७ साली एम्‌ . एस्सी..व 
१९३१ साली डी. एस्सी. झाले. अलाहाबाद, आग्रा, 
लखनौ, ढाका व दिल्ली या विद्यापीठांत त्यांनी 
वनस्पतिविज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून काम केले. 
शिवाथ अमेरिकेतील इल्निय विद्यापीठात ते अभ्या- 
गत प्राध्यापक म्हणून गेले होते व अनेक आंतर- 
राष्ट्रीय परिषदांत सहभागी झाले होते. तसेच 
१९२२ साली त्यांनी दिल्ली विद्यापीठात वनस्पति- 
विज्ञानाचा आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद भरविला होता. 
त्यांनी वनस्पतींच्या गर्भविज्ञानाविषयी महत्त्वाचे 
संशोधन केले असून त्यांचे एकूण संशोधन हे आथिक 
दृष्टीने चांगलेच उपयुक्‍त ठरले आहे. त्यांचे संशोधन 
उच्च प्रतीचे असून त्यांच्या हाताखाली संशोधन 
केरून सु. ७० विद्यार्थ्यांनी डॉक्टरेट पदवी संपादन 
केलो. त्यांनी स्वत: व इतरांच्या जोडीने ३०० 
पेक्षा अधिक संशोधनपर निवंध लिहिले. शिवाय 
काम म्हणज उपासना मानणारे हे शास्त्रज्ञ भारता- 
तीळ वनस्पतिविज्ञानाची अधेशतकातील प्रगती, 
भारतातील आथिक दुष्ट्या महत्त्वाच्या वनस्पतींचा 
कोश, वनस्पतींचे गर्भविज्ञान इत्यादी 


अनेक पुस्तके 
लिहिण्यात सहभागी होते. शिवाय एका नियत- 
कालिकाचे ते संपादकही होते. ते अनेक संस्थांचे 
सल्लागार होते. न 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या दॉतकांतीळ भारतीय शास्त्रज्ञ व संशोधक 


अलाहाबाद, मॅकगिल इत्यादी विद्यापीठांच्या 
सन्माननीय डी. एस्सी. पदव्या; बिरबल सहानी 
(१९५८), व्होरा स्मॉरंक (१९६४) वर्गरे पदके; 
नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्सेंसचें संस्थापक सदस्यं 
तसेच रॉयल सोसायटी ( १९६५ ), अमेरिकन 
अकॅडेमी ऑफ आर्ट्स अँड सायन्सेस (१९४७), 
इंडियन अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस (१९२३४) इत्यादी 
सँस्थांचें सदस्यत्व; भारतीय वनस्पतिवेज्ञानिक संस्थेचे 
अध्यक्षपद (१९४४), अखिंल' भाोरतीय' विज्ञान 
परिषदेच्या अधिवेशनाचे उपाध्यक्षपद इत्यादी 
अनेक सन्मान त्यांना मिळाले होते. १८ मे १९६६ 
रोजी त्यांचे दिल्ली येंथे निश्नन झाले, 
हरगोविंद खोराना : 

रेणंवीय जीवविज्ञानातील संशोधनासाठी प्रसिद्ध 
असलेल्या या शास्त्रज्ञांचा जॅन्म॑ रायपूर ( पंजाब, 
आता पाकिस्तानात ) येथे ९ जानेवारी १९२२ 
रोजी एका तलाठ्याच्या पोटी झाला. १९४५ साली 
त्यांनी पंजाब विद्यापीठाची एम्‌. एस्सी. पदवी 
मिळविली; मांत्र फाळणीमुळे निर्वासित होऊन 
त्यांना १९४७ साली दिल्लीला यावे लागले. नंतर 
त्यांनी १९४८ साली लिव्हरपूल विद्यापीठाची 
पीएच्‌. डी. पदवी संपादन केली (१९४८) व नंतर 
दोन वष त्यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये संशोधन केळे ( तेथे 
त्यांचा एका स्विस मुलीशी विवाह झाला ). नंतर 
त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाची पीएच्‌. डी. पदवी 
संपादन केली (१९५२). भारतात परतल्यावर त्यांनी 
नोकरीसाठी प्रयत्न केले; पण योग्य नोकरी न 
मिळाल्याने शेवटी १९६० साली ते अमेरिकेतील 
विस्कॉन्सिन विद्यापीठात गेले व १९६२ साली तेथे 
प्राध्यापक झाले. १९७० साली मॅसेंच्युसेट्स इन्स्टि- 
ट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीत दाखल झाले वते तेथे 
रसायनशास्त्र व जीवविज्ञान यांचे स्लोन प्राध्यापक 
म्हणून आहेत. 

गुणसूत्रांद्वारे आनुवंशिक लक्षणे एका पिढीतून 
पुढील पिढीत नेली जातात. या गुणसूत्रांचे घटक 
म्हणजे जनुके (जीन) त्यांवर माळेतील मण्यांप्रमाणे 
गुंफलेली असतात. काही जनुकांमाफत पेशींची विविध 
कार्ये नियंत्रित केली जात असतात, कारण जी 
माहिती पेशीत व जनुकांवर संकलित झालेली असते, 
ती माहिती अश्या नियामक जनुकांमाफ़ेत पेशीच्या 


4-4 


कार्योपर्यैत॑ पोचविली जाते. हें कसे घडून येते हे 
खोराना यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या स्पष्टीकर- 
णाने आनुवंशिकेतील गूढ बाबीक्ट प्रकाश पडला 
व तिची यंत्रणा समजून घेणे सोपे झाले. 

१९६९ साली त्यांनी निर्जीव रसायनांपासून 
जगातील पहिले कृत्रिम जनुक तयार केले. डी एन ए 
म्हणजे डी ऑक्सीरिबोन्युक्लिइक अम्ल व आर 
एन ए म्हणजे रिबोन्युक्लिडक अम्ल हे जनुकाचे 
महत्त्वाचे घटक असतात... ते त्यांनी कृत्रिम 
रीतीने बनविले. या अम्लांच्या रेणूंमधील 
न्युक्‍्लिओटाइंडे हें घटक असतात व हे घटक जोड- 
ण्याची पद्धती शोधणे हा त्यांच्या निमितीतील 
महत्त्वाचा टप्पा होता व ही पद्धती त्यांनी शोधून 
काढली'. प्रथम साध्या पद्धतीने त्यांनी ४ मूल- 
भूत न्युक्लिओटाइडे बनविली व नंतर ७७ 
न्यूकिल्ओोटाइडे त्यांनी शोधलेल्या पद्धतीद्वारे एकत्र 
गुंफली अशा तर्‍हेने पहिले कृत्रिम जनुक निर्माण 
झाले. तसेच डी एन ए रेणूवरील संदेश आर एन ए 
रेणूंद्रारे पेश्ीपर्यंत नेले जातात, हे त्यांनी दाखवून 
दिले अश्या तऱहेने डी एन ए, आर एन एव जनुक 
यांची निभिती करून व नियामक जनुके पेशींची 
कार्ये कशी निश्चित करतात ते स्पष्ट करून त्यांनी, 
आनुवंशिकीविषयक ज्ञानात मोलाची भर घातली.. 
त्यामुळे त्यांना १९६८ सालचे वैद्यकाचे नोबेल पारि-. 
तोषिक मिळाले. याशिवाय त्यांना मके ( १९५८), 
हाइनमान ( १९६७) , ही पारितोषिके; रेमझेन,, 
लुइझा ग्रॉस हॉविट्झ, लास्कर फाडंडेशन ही पदके, 
व पद्मभूषण (१९६३), दिल्लीसहित अनेक विद्या- 
पीठांच्या सन्माननीय पदव्या आणि विविध संस्थांचे 
सदस्यत्व हे बहुमान मिळाले आहेत. 

१९७६ साली त्यांच्या नेतृत्वाखालील शास्त्र- 
ज्ञांच्या तुकडीने जिवंत पेशीत कार्य करणारे दुसरे 
जनुक बनविले. त्यामुळे जनुकाचे काथ समजण्यास 
अधिक मदत झाली. कृत्रिम जनुकांचा उपयोग 
भावी काळात इन्शुलिनासारखी मोलाची प्रथिने 
बनविण्यासाठी करता येणे शक्‍य आहे; तसेच 
कदाचित मानवात आढळणारे आनुवंशिक रोग बरे 
वा समूळ नष्ट करण्यासाठीही ही जनुके उपयुक्‍त 
ठरू शकतील. अर्थात काहींच्या मते यांचा विघातक 
कामांसाठीही वापर केला जाण्याची शक्‍यता तजरे- 


द्द 


आड'करून चालणार नाही. मात्र हा प्रश्‍न :प्रत्येक 
संशोधनाच्या बाबतीत उपस्थित होत असतोच. 
उुन्नह्मण्यन्‌ 'चंद्ररोखर : 

त्यांनी लघुतम तार्‍्याविषयी जो सिद्धांत मांडला 
आहे, त्यामुळे तार्‍याच्या उत्क्रांतीमधील क्षेवटच्या 
टप्प्याचे स्पष्टीकरण मिळते; तसेच सामान्य ताऱ्या- 
प्रेक्षा अब्जावधीपट दीप्त असलेल्या अतिदीप्त नव- 
ताऱ्याच्या निमितीविषयीही निश्चित कल्पना करता 
येते. अशा तर्‍हेने त्यांच्या संशोधनामुळे विशवरचना- 
शास्त्रातील विचारांना एक निश्चित दिशा मिळाली 
असून गेल्या २५-३० वर्षांत त्यांचे विचार सर्व- 
साधारणपणे मान्य पावले. असून या विषयातील 
संद्धांतिक चर्चेत त्यांना महत्त्वाचे स्थान प्राप्त 
झाले आहे. र 

चंद्रशेखर यांचा जन्म १९ आऑक्टोवर १९१० 
रोजी लाहोर येथे झाला. झाळेत शिक्षण घेतः 
असताना ते वक्तृत्व, निबंध वगेरेंच्या स्पर्धामध्ये भागं 
घेत असत. अश्याच एका स्पर्धेत त्यांना सर एडिग्टन 
या खगोलवैज्ञानिकांचे “ इंटनॅळ कॉन्स्टिटयूशन 
ऑफ स्टा्से' हे पुस्तक बक्षीस मिळाले होते. बहुधा 
त्याच्या वाचनातूनच त्यांची खगोलविज्ञानाची आवड 
निर्भाणे झाली असावी. मद्रास विद्यापीठांची पदवी 
मिळविल्यावर ( १९३० ) ते कोंब्रिजला गेले व 
तेथे त्यांनी पीएच्‌. डी. ( १९३३ ) व डी. एस्सी. 
( १९४२ ) या पदव्या संपादन केल्या. या काळात 
स्क्रॉटलंडमधील कुकण पक्ष्यांचो ( फेजंडची ) 
शिकार करणाऱ्यांसाठी हाकाऱ्या म्हणून काम 
करून ते पसे मिळवीत असत. त्यांना मूलभूत 
संशोधनाचा वारसा बहुधा त्यांच्या काकांकडून 
म्हणजे सी. व्ही. रामन यांच्याकडून मिळाला 
असावा, या संशोधनाच्या प्रेमापोटीच त्यांनी काही 
काळ केंब्रिजमध्ये अध्यापन केल्यावर अमेरिकेत 
जाऊन' राहण्यांचा निर्णेय घेतला. असावा. त्यांना 
तेथील चंन्नीच्या जीवनाची भुरळ - पडली. असे 
म्हणता येत नाही. कारण सहा वषे विलायतेत 
घालविल्यानंतरही आपल्या वर्गमंत्रिणीचा. त्यांना 
विसर पडला नाही व केवळ तिच्यांशी-ललिता 
दोरायस्वामी हिच्याशी-विवाहबद्ध होण्यासाठी ते 
भारतात आले. - शिकागो विद्यापीठातील यर्कीझ 
वेधंशाळेत्रील वात्तावरण त्यांच्या संशोधनकार्याला 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


इतके मानवले आहे की, ते १९३७ सालापासून 
तेथेच काम करीत राहिले. ते शाकाहारी, नास्तिक 
मतांचे व भीडस्त स्वभावाचे आहेत. संगीताची 
त्यांना विशेष आवड असून वाद्यवृंद, जलसे ऐकणे 
हा त्यांचा विरंगुळा आहे. त्मांनी चार पुस्तके 
लिहिली असून त्यांपैकी एन इन्ट्रॉडक्शान टू द स्टडी 
आफ स्टेलर स्ट्रक्चर ( १९३९ ) हे पुस्तक सर्वांत 
महत्त्वाचे आहे. त्यांनी १२ मोठे प्रबंध ब १०० पेक्षा 
अधिक शोधनिबंधही लिहिले आहेत. शिवाय 
१९५२-७१ या काळात त्यांनी * अँस्ट्रोफिजिकल 
जनंळू ' यो नियतकालिकाचे संपादन करून त्यांला 
उच्च दर्जा प्राप्त करून दिला. ब्रूस व रॉयल अस्ट्रॉ- 
नॉमिकल सोसायटीचे सुवणेपदक; रम्फडं, रॉयल व 
हेन्री ड्रेपर ही पदके, विविध संस्थांचे सदस्यत्व, 
अनेक विद्यापीठांच्या सन्माननीय . पदव्या, फ्द्मवि- 
भूषण (१९६८), जी. डी. 'बिर्ला पुरस्कार (ऑक्टो- 
बर १९८४ ) इत्यादी अनेकानेक सन्मान त्यांना 
लाभले आहेत. १९८३ साली त्यांना भोतिकी या 
विषयाचे .नोबेल परितोषिक मिळाले. ताऱ्यांची 
रचना व उत्क्रांती यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अस- 
लेल्या भ्रक्रियांविषयी त्यांनी केलेल्या संशोधनाबद्दल 
हे पारितोषिक त्यांना मिळाले असून हेच त्यांचे 
सर्वांत महत्त्वाचे संशोधनकार्य आहे. 

रघुतम ताऱ्याविषयी त्यांनी मांडलेल्या सिद्धांतात 
या संशोधनाचा समावेद आहे. हा सिद्धांत त्यांनी 
पुढीलप्रमाणे मांडंला आहे : तार्‍्यातील सवे हायड्रो- 
जन जळून गेल्याने संपल्यावर ताऱ्यातील ऊर्जा- 
निमितेचे प्रमाण कमी होईल व तारा भघिकाधिक 
संकोच पावत जाईल. त्यामुळे त्यातुन प्रारण बाहेर 
पडण्याचे प्रमाण घटत जाईल. मात्र 
स्थिर राहील. परिणामी त्याची घनता वाढत 


द्रव्य' म्हटले जाते. या अवस्थेत अणुकेद्रे व इलेक्ट्रॉन 
ही एकमेकांच्या इतकी जवळ आलेली असतात की 
ती आणखी दाबली जाणे शक्‍य नसते), यामुळे 
तारा आणखी संकोच पावू शकणार नाही. म्हणजे 
तार्‍्याठ़ा हृघुतभ ताऱ्याची अवस्या प्राप्त. होईल 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या शतकातील भारतीग्र शात््क्ष व संशोधक 


(अशा तार्‍याच्या अत्युच्चे तापंमानांमुळे '-त्यातून 


सूर्याप्रमाणे पिवळा प्रकाश बाहेर न पेडेता अंत्यंत ' 


पांढरा शुभ्र प्रकांश बाहेर पडतो वया ताव्याचें 
आकारमान लहान- जास्तीत जास्तं गुरूएवढे- 
असते म्हणून आज्या ताऱ्यांना “ इवेत बटू तारे 
असेही म्हणतात). अक्षा प्रकारे गुरुत्वाकेषेणांभुळे 
जास्त वस्तुमान असलेल्या ताऱ्याची घनता जास्त 
होत जाईल ( काड्याच्या पैटींभर ब्रेथ्यांचे वजन 
कित्येक हैनं भरेल). मोत्र अशी घॅनंता. वाढत 
जाण्यालांही मर्यादा असेल, मेस चंद्रशेखर र्यांनी 
दाखवून दिलें. सूर्याच्या वस्तुमांनाच्या १४४५२ 
पंटीपर्यंते वॅस्तुंमांन अंसंणा*्या तार्‍यांच्या बाबतीतच 
अंशी घनता बॉढत॑ जाईल, असें त्यांनी सांगितले 
(म्हणन या वस्तुमानाला * चंब्रशेखर सीमा” असे 
संबोंधिले जाते ). यापेक्षा. अंधिक वस्तुमानोांच्या 
ताऱ्याचे जादा वस्तुमान प्रचंड स्फोटाने 'त्यातून 

निघून जाईल व त्यामुळे त्याचे तेज अब्जावंधीपट 
वाढेलं म्हणजेच अतिदीप्त नवताऱ्याचा जन्म होईल 
मात्र अवकाशातील बहुसंख्य ताऱ्यांची वस्तुमाने 
वरील सीमेच्या आत असलेली ओंढळताते. त्यामुळे 
अतिदीप्त नवताऱ्यांची संख्या थोडीच असते, असेही 
त्यांनी दाखवन दिले. हा सिद्धांत ताऱ्यांची रचंना 
समजन घेण्यासाठीही उपयुक्‍त ठरला आहि. अँज्षा 
प्रकारे गेली सुमारे पन्नास वर्षे चंद्रशेखर यांच्या 
या विचारांची विश्‍वरचनाशास्त्रावर. छाप पडलेली 
आहे. 

लघुतमताऱर्‍याच्या सिद्धांताशिवायं त्यांचे पुढील 
संशोधनही महत्त्वाचे आहे : हायड्रोजनच्यां अहण 
विद्युतुभारित अणूसंबंधी त्यांनी संशोधन केले असून 
त्याच्या साहाय्याने सुर्याचा दीप्तिगोळ अपारदशेक 
"का आहे, ते. स्पष्ट करता येते. त्यांनी आकोक्षांच्या 
'निळया रंगाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ताऱ्यांचे 
रासायनिक संघटन, तार्‍यांच्या व ग्रहांच्या वातावं- 
रणातील ऊर्जेत होणारे बदल, सूर्याच्या . पृष्ठभागा- 
वरं उष्ण द्रव्याच्या जागी थंड द्रव्य आल्याने निर्माण 
होणारे प्रवाह ( सूर्यावरील डांगांविषयीची . नवींन 
उपपंत्ती ) , चुंबंकीय क्षेत्रात असणार्‍या ब्रेवखूप वा 
वायुरूप पदार्थांत होणारे अभिसरण इत्यादींविषयी 
त्यांनी संशोधन केले असून एक निराळ्या प्रकारचे 
* गुरुत्वीय घर्षेण. ' त्यांनी शोधून काढळे आहे. 

न. भा, १२ 


८९ 
संर कार्यमाणिक्केम्‌ श्रीनिवास कृष्णन 


या भौतिकीविंदांचा जन्म तामिळंनाड राज्या- 
तौल॑ रामनांड तालक्यांतील ' वंत्रेप था गांवी 
४ डिसेंबर १2९८ रोंजी झाला. मेंद्रास विद्यापीठाच्या 


'एमू. 'ए. वं डी.' एंस्ती. यो पदव्या संपादने केल्या- 


वर काही कांळ त्यांनी तेथील ख्रिश्‍चन महांविद्यां- 
ल्यांतं अध्यापनाचे कोम केले. नंतर॑ १९२३-२८ 
या काळात सर सी. व्ही. रामनं: यांचे ते साहोय्येक 
हौते. पुढे डाक्का, कलकत्ता व 'अलाहाबाद यम 
विद्यापीठांतून . भौतिकीचे. प्राध्यापक 'म्हणून त्यांनी 
कॉम. केळे. शेवटी १९४७ साली ते. दिल्ली. येथील 


नॅशनल फिजिकल. लॅवोरेटरीचे संचालक. झाले व 


मृत्यूपयंत ( दिल्ली, १४ जून १९६१) ते या पदा- 
वर. होते. ते अणुऊर्जा आयोगाचे- सदस्यही झाले 
होते (१९४७) 
सी. व्ही. रामून यांच्या. मार्गदर्शनाखाली त्यांनी 
प्रकाशकी व रेणवीय भौतिकी या विषयांचे संशो- 
धन. केले. .रामन परिणामाच्या ( याच . लेखातील 
सर सी. व्ही. रामन. यांच्या विषयीच्या .माहितीत 
या . परिणामाविषदी अधिक माहिती आलेली 
आहे ) संशोधनाच्या . वेळी , रामन यांना कृष्णन 
यांची खूप - मदत झाली. - त्यामुळेच -समन. यांनी 
कुष्णन यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली. . होती 
रेणूंमधील चुंबकीय ग्रहणक्षमता व वेगवेगळ्या 
अक्षांशांच्या दिशांमध्ये स्फटिकांचे - चुंबकीय गुणधम 
वेगवेगळे असतात, हे तपासून .पाहंण्यासाठी त्यांनी 
निरनिराळी उपकरणे व युक्त्या यांचा वापर . केला 
त्यांमुळे स्फटिकांच्या . अंतर्गत. रचनेचा अभ्यास 
करण्यासाठी एक नवीन पद्धती. उपलब्ध . झाली. 
म्हणून त्यांचे:हे. संशोधन महत्त्वाचे मानले जाते 
स्फटिकांच्या प्रकाशाच्या संदर्भातील गुणधर्मा 
विषयीही त्यांनी संशोधन केले; .तसेच द्रव 
पदार्थातूने जाताना प्रकाशाचे विकिरणं कश्या प्रकारे 


'होते- म्हणजें प्रकाश द्रव पदार्थात कसा विखुरला 


जातो-. हे त्यांनी शोधून काढले. तापविलेल्या 
पृष्ठांतून इलेक्ट्रॉन अथवा ऑयंन भ्हणेजे विद्युतू- 
भारित अणू, रेणू अथवा अणुगट हे. बाहेंर _दाकले 
जातात. या आविष्काराला तापायॅनिक उत्सर्जन 
म्हणतात व॑ याविषयीच्या अंध्येयनाला तॉफोयनिकी 
(.थ्भियॉनिक्सं. ) म्हेणतांत. य विषयातील त्यांचे 


अनुक्रमणिका 


९० 


संशोधन. महत्वाचे आहे.. ते एक आदशे व 'उत्कृष्ट 
शिक्षकही होते. त्यांनी अध्यापनाचा एक नवा 
मागे दाखवून दिला होता. 

कृष्णन लंडनच्या रॉयल सोसायटीचे तसेच अनेक 
इतर देशी व परदेशी संस्थांचे सदस्य होते. पदाभूषण 
(१९६३), भटनागर स्मृति-पारितोषिक (१९६१), 
भौतिकीचे राष्ट्रीय प्राध्यापकपद इत्यादी. बहुमान 
त्यांना मिळाले होते. 
शंकर: लक्ष्मण गोखले : 

१ डिसेंबर १८६९ रोजी वाई येथे जन्मलेल्या 
गोखंल्यांचे शिक्षणं कलकत्ता बिद्यापीठात झाले. 
तेथून रसायनं्यास्त्र घेऊन १८९३ साली व॑ भौतिकी 
हा विषय घेऊन १९०५ साली त्योनी एम. ए. ही 
पदवी दोन वेळा मिळविली. नंतर त्यांनी नागपूर, 
पाटण व इंदूर येथे प्राध्यापक म्हणून काम केले, 
वस्तुच्या अंणूरेणूंवरं होणारा चुंबकीय क्षेत्राचा 
परिणाम मोजण्यासाठी एंक सूत्र त्या काळी वापरीत 
असतं. हे सूत्र बरोबर नसल्यानें त्यांनी दाखवून 
दिलेच व शिवाय नवे सुधारित सूत्रही तयार केले. 
त्यालांच पुढे * गोखले नियम ' म्हणून संबोधण्यात 
येऊ लांगलें शास्त्रीय उपकरणे बनविणे, त्यांची 
चाचणी घेणे व या बाबतीत सल्ला देणे ही त्यांची 
कामगिरीही महत्त्वाची नाहे. जलद काम देणारे 
वै्चसॅमापक, अचूकपणे काम करणारे विदिष्ट 
प्रकारचे विदयुतूप्रवाहमापकं वगैरे उपकरणे त्यांनी 
बनंविली होती. तसेच गॅल्न्हॉनोमीटर या उपकरणात 
सुधांरणा केल्या. विज्ञानाशिवाय त्यांना धार्मिक 
साहित्यातही रस होता. अर्थात तेथेही त्यांनी आपली 
संशोधनाची वैज्ञानिक दृष्टी सोडली नव्हती. 
महाभारत, ग्रींता, भागवंत (रासक्रीडा) यांतील 
प्रक्षिप्त भाग त्यांनी उघड केले होतेच; पण 
बायबलंमध्येही असे प्रक्षिप्त भाग असल्याचे त्यांनी 
दांखंविळे होते. वाईला जन्म, कलकत्त्याला शिक्षण 
व विविध ठिकाणी अध्यापन वं संशोधन करणारा 
हा शास्त्रज्ञ ५ ऑक्टोबर १९६२ रोजी अमेरिकेत 
मृत्यू पावला. 

_.जागतिक कीर्तीचे ककंरोगतज्ज्ञ म्हणून प्रख्यात 
असलेल्या खानोलकरांनी. . भारतातील . विक्रति- 


नवभारत 


-रोग पेशीविज्ञान प्रतिष्ठानाचे मानपत्र, 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


'विज्ञानाविषयीच्य़ा (पॅथॉलॉजींच्या) अंध्यंयनोंचां व॑ 


संशोधनाचा: विकास केला. त्यांचा जन्म १८९५ 
'साली झाला.. १९१३ साली लंडनं विद्यापीठाची 
एंभ्‌. डी, ही. पंदधी संपादन केल्यावर ते प्रथम 
मुंबईच्या ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक 
होते, नंतर ते तेंथींलं जी. एंस्‌ं. वैद्यकीय मंहाविंद्या- 
लयोतं विंकृंतिविज्ञानाचे प्राध्यापक .व विभाग- 
प्रमुख म्हणून होते (१९३६-४१). पुढे १९६३ 
पर्यंत तें टाटा मेंमोंरियंल रुग्णालयात विकृतिविज्ञान 
संशोधनविभाग्राचे संचालक होते. तेथून निवृत्त 
झाल्यावरही त्यांचे संशोंधंन स्वंतंत्रंपणें चाळू होतें. 
मुख्यतः त्यांनी ककंरोगाविषयी संशोधन केले; 
त्यांचे हे संशोधन महत्त्वाचे व मूलभूत स्वरूपाचे 
मानले जाते. ककरोगाचा प्रादुर्भाव का व कसां 
होतो, . याविषयीं त्यांनी संशोधन केले. जंनतेचौ 
राहणी व॑ संवंयी यांचा कर्करोग होण्याशी काही 
संबंध. असतो का, याविषयीही त्यांनी अभ्यासं 
केलां होता. उदाहरणाथ, कोइमीरसारख्या थंड 
प्रदेशातील .लौक हिवाळचात कपड्यांच्या भात 
पोटालगतं कांगडी नोवांची पेडलेंली दोंगंडी झंशीर 
उबदार: रहावे म्हणून बांधतात; तसेचं कांही 
'दागिन्यांचा वापर य़ा .. राहणींच्या पद्धती आणि 
धूम्रपान, तंबाखू खाणे यांसारख्या संबंयी योचा 
ककंरोगाशी काही संबंध असू शकेल का, याबद्दल 
त्यांनी संशोधन' केळे होते. विशेषत: भारतामध्ये 
ककेरोगाचे निदान व त्यावरील उपचार वेळच्या 
वेळी होत नाहीत, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या 
कार्यामुळे भारतीय कर्करोग 

संशोधन केंद्राचे प्रमुखपद, आांतरराष्ट्रीय कक रोग 
संशोधन आयोगाचे अध्यक्षपद (१९५० ), कके- 
रोगाच्या निर्मूलनाथ असंलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघट- 
नेचे अध्यक्षफ्द ( १९५८-६२ ) अमेरिकेतील कके- 
नातून निर्माण होणार्‍या ह की 
करण्याच्या हेतूने. नेमलेल्या आंतर-वेज्ञानिक समि- 
तीचे उपाध्यक्षपंद इत्यादी बहुमान त्यांना लाभले. 
र्य सरकारने त्यांना पद्मभूषण हा सन्मान द्लि 
क्करोगाशिवाय त्यांनी कृष्ठरोगाची कारणे व 
चिकित्सा. यांविषयी संशोधन केले होते. कृष्ठरोगाचा 


विसाव्या शतकातील भांरतीयं शास्त्रश्न व संशोधक 


संबंध मज्जासंस्थेतील विकृतीशीं . असतो, असे 
त्यांनी दाखविले होते. जीवरसायेनक्षास्त्र, जीव- 
भौतिकी, संख्याशास्त्र यांचे वैद्यकशास्त्राशी असलेले 
निकटचे संबंध त्यांनी स्पेष्ट केले व त्यामुळे हे 
विषय वैद्यकाच्या अभ्यासक्रमांत समाविष्ट झाले. 
देशाचा वैज्ञानिक विकास हा तेथील राजकीय व 
सामाजिक परिस्थितीवर अवलंबूनं असतो, असे 


त्यांचे मत होते. त्यांनी अनेक संशोधनपर लेख' 


लिहिले, त्यांना जमंन, फ्रेंच, उर्दू, पशियन इ. भाषा 
अवगत होत्या. मुंबई विद्यापीठांचे कुलगुरू (१९६० 
-६३ ), विविध भारतीय. व परदेक्षी संस्थांचे व 
संघटनांचे सदस्य, वैज्ञानिक संशोधन .संस्थांचे सल्ला- 
गार, अणुसंशोधन केंद्राचे जीवविज्ञान व वैद्यक 
विभाग व इतर संस्थांचे मार्गेदशेक म्हणूनही त्यांनी 
काम केले होते. 


बिट्ठल नागेश शिरोडकर! 


गर्भाशयाला होणाऱ्या रोगांचे तज्ज्ञ म्हणून ओळ- 
खले जाणारे शिरोडकर शिरोडे येथे .१८९९ साली 
जन्मले. १९२७ साली त्यांनी एम्‌. डी. ही पदवी 
मिळविली. १९३५-५५ या काळात ते मुंबईच्या ग्रँड 
मेडिकल महाविद्यालयात प्राध्यापक होते. वरचेवर 
गर्भपात होणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांनी एक 
नवीन शस्त्रक्रिया करण्याचे तंत्र .शोधून- काढले. 
त्यामुळे अशा स्त्रीची गर्भधारणा टिकवून ठेवणे शक्‍य 
झाले. या शस्त्रक्रियेलाच नंतर ' शिरोडकर शस्त्र- 


क्रिया ' असे संबोधण्यात येऊ लागले. त्यांनी संतति-. 


नियमन व स्त्रीरोगविषयक इतरही संद्योधन केले' 
असून त्यासंबंधी अनेक लेख लिहिले. “ काँट्रिब्युशन 


ट॒ ऑब्स्ट्रेट्रिसस अँड गायनेकॉलॉजी '. हे, पुस्तकही. 
त्यांनी लिहिले. ते गोल्फ या खेळातील तज्ज्ञ समजले.- 


जात. त्यांना चित्रकला व गाण्याची आवड होती 
आणि ते उत्तम वक्‍्तेही होते. रॉयल कॉलेज भॉफ 
गायनेकॉलॉजिस्ट्सचे ते पहिले भारतीय सदस्य होत. 
याशिवाय विज्ञान परिषदेचे अध्यक्षपद, पद्मभूषण, 
रॉयल कॉलेज ऑफ सजंन्सचे व इतर अनेक संस्थांचे 
सदस्यत्व वर्गरे अनेक बहुमान त्यांना मिळाले होते. 


शंकर पांडुरंग आघारकर : 


यांचा जन्म मालवण येथे १८ नोव्हेंबर १८८४ 


रोजी झ्षाला. त्यांनी बलिंन विद्यापीठाची डॉक्टरेट 


रश 


पदवी. संपादन केली. होती: भारतातील रुक्ष भागांत 
उगवणाऱ्या. वनस्पतींचा प्रसार कसा होतो वं त्यांचे 
मूलस्थान 'कोणते यांविषयी . त्यांनी 'संशोधन केले 
होते. शिंवाय' कृषिविषयक व. वनस्पंतिविज्ञानविषंयक 
त्यांचे इतर . संशोधनही महत्त्वाचे आहें (. उदा; 
भात, केळी, आंबां वगरे). विज्ञांनवधिंनी महा साष्ट्र 
म्हणजे महाराष्ट्र. अंसोसिएझन फॉरं-द कल्टिव्हेशन 
ऑफ सायन्स ही संस्था उभारून महाराष्ट्रांतील 
वैज्ञानिक -संशोधंनांची ' मुहृंतमेढंच त्यांनी रोवली, 
असे म्हणता येईल. शिंवाय “ सृष्टिज्ञान'' हे विज्ञांन- 
प्रसाराला वाहिलेले मासिक सुरू करण्यातही त्यांचा 
वाटा महत्त्वांचा आहे. ते २ सप्टेंबर १९६० रोजी 
निधन पावले. 


शिशिरकुमार मित्रः! 

२४' ऑक्टोबर १८९० रोजी कलकत्ता येथे. 
जन्मलेल्या 'मित्र यांनी कलकत्ता (१९१९) व 
पॅरिस (१९३३) य़ा विद्यापीठांची" डी. एस्सी 
पदवी संपादन. केली होती. त्यांनी कलकत्ता, विद्यार 
पीठात प्राध्यापक (१९२३-५५) व पश्चिम बंगाल, 
माध्यमिक शिक्षण मंडळांचे प्रशासक (१९५६-६२) 
म्हणून काम केले. 

वातावरणाच्या उच्च भागातील विविध आवि" 
ष्कारांविषयी त्यांनी मोलाचे संशोधन केले. भूपुष्ठा- 
पासून सुमारे. ४० किलोमीटर उंचीच्या वरं अस- 
लेल्या .वातावरणाच्या कित्येक भागांचे वैशिष्ट्य 
म्हणजे तेथे मोठ्या प्रमाणांवर इलेक्ट्रॉन व॑ आयनं हे 
विद्युत्‌ूभारित कण आढळतात. या. भागाला आयनां- 
बर .म्हणतात. याविषयीचे त्यांचे संशोधन महत्त्वाचे. 
असून आयनांबराचे संशोधन करण्यासाठी त्यांनी 
कलकत्त्याला एक संस्था स्थापन केली. ते रेडिंञो 
तरंगविषयक संशोधनक्षेत्रातील एकं अग्रेसर क्षास्त्रज्ञ 
होते. काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँण्ड इंडस्ट्रियल - 
रिसर्च या संघटनेतील रेडियो संशोधनविषंयंक 
समिती स्थापण्यांत'त्यांती पुढाकार घेतला होता व 
ते या समितीचे पहिले अध्यक्षही होते (१९४३- 
४८). त्यांनी द अप्पर अॅटमॉस्फिअर, द अँटॉमिक 
एज व अँटॉमिक वेपन्स अँण्ड देअर लॉजिंक ही 
पुस्तके वै अनेक लेंख लिहिले. 

राजे पंचम जाँजे रौप्यं महोत्सवी 'पदक (१९३५), 
जयकिसन- मुखर्जी सुवर्णपदक (१९४३), सर देव- 


अनुक्रमणिका 


९२. 


प्रसाद सर्वाधिकारी सुवर्णपदक (१९६१ ) पद्मभूषण : 
वः भौतिकीचे, राष्ट्रीय- प्राध्यापकपद - (१९६२), - 
रॉयल सोसायटी .(. १९५८ .) व: आंतरराष्ट्रीय:- 
भभौतिकी वर्षासाठी नेमलेल्या. भारताच्या राष्ट्रीय 


समितीचे' सदस्यत्व, : तसेच एशियाटिक. सोसायटी . 


( १९५१-५२), ,भारतीय विज्ञान: .परिषद- संस्था 


( १९५५), .इंडियन सायन्स न्यूज असोसिएदान. 


(१९५६-५८) व. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस. 
ऑफ इंडिया. (१९५९-६०) यांचे अध्यक्षपद हे 
सन्मान त्यांना, मिळाले. शिवाय ते अनेक नियत- 


कालिकांच्या -संपादकमंडळांवर होते. १३ ऑगस्ट. 


१९६३ रोजी. ते मृत्यू पावले. 
दामोदर धर्मानंद कोसंबी : 

आनुवंशिकी संख्याशास्त्र, : गणित, -.भारतविद्या, 
पुरातत्त्वविद्या आणिं नोणकशास्त्र या. विषयांत संशो- 
धन केरणाऱ्या या. गणितज्ज्ञांचा व .प्राच्यविद्या- 
पंडिंतांचा जन्म ३१, जुळे, १९०७ रोजी कॉस्बेन 
(गोवा) येश्रे झाला. अकराव्या. वर्षीच वडिलांबरोबर 
अमेरिकेत. जावे लागल्याने त्यांचे ,शिक्षण परदेश्ीच: 


झाले व. १९२९ साली त्यांनी हाव्हंडं विद्यापीठाची 
एम. ए. पदवी मिळविली. बनारस व अलीगड विद्या-: 


पीठांत तसेच फर्र्युसन. महाविद्यालयात (१९२२- 
४६) प्राध्यापक .म्हणूंन काम केल्यावर ते. मुंबईला 
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसचं या. संस्थेत 
संख्याक्यांस्त्र विभागाचे प्रमुखं म्हणून होते (१९४६- 
६२). १९६४ पासून ते काउन्सिल ऑफ सांयंटिफिक 
अँण्ड इंडस्ट्रियळ रिसचे व सायंटिस्ट एमिरिटस यांचे 
ते सदस्य हीते. प्रिन्स्टन व शिकागो (अभेरिका ) 
तसेच 'चीतं. व. रशिया येथील विद्यापीठांत ते..भभ्या- 
गत प्राध्यापक म्हणून जात असत. 

. त्यांनी सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासात गणितीय 
ज्ञानाचा वापर मोठ्या. प्रमाणावर केला, आंनुंवं- 
क्षिकीशास्त्रांत त्यांनी एक गणितीयं सिंद्धांत मांडला 
होता, तो * कोसंबी प्रमेय ' म्हणून सुपरिचित आहे. 

त्यांच्या अध्ययन्यमुळे नाणकक्षास्त्रा ब्र पुरातत्त्वविद्या 
या शाखांच्या अध्ययनास, एक तवीन. वळण. लागले, 
गणितातील प्रदिश विंहलेषणाविषयीचे. (हेन्सॉर.. 
अँनॅलिसिसविषयीचे ) त्यांचें संशोधन महत्त्वाचे 
आहे. त्यांनी गणिताविषयीक्ते ६१ व इतर विषयांचे 
सुमारे ७५ लेख लिहिले. प्राइ्य नंबेसं (अविभाज्य 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


संख्या). हे.. त्यांनी. लिहिलेले शेवटचे पुस्तक होय: 
रामानुजन्‌. स्मृति-पारितोषिकासारखी अनेक पारि- 
तोषिके. व जागतिक शांतता संघटनेसह अनेक 
संस्थांचे .सदस्यत्व त्यांना मिळाले होते. त्यांना 
सहली. काढून निसगे-निरीक्षण करण्याची व ब्रिज 
खेळण्याची. आवड, होती. रोज ते मुंबईला जाऊन 
येऊन नोकरी करीत असत. त्यामुळे ' डेक्कन क्वीन 
या रेल्वेगाडीच्या पत्त्यावर त्यांना पत्रे येत व ती 
व्यवस्थितपणे त्यांच्यापयंत पोचत, ते पुण्याला २९. 
जूनः १९६६ रोजी मृत्यू पावले. 

दाराश्या नौरोरवान वाडिया: 

- (१८८३-१९६९). वाडियांचा जन्म २५ ऑक्टो. 
१८८३ रोजी झाला. मुंबई विद्यापीठाची एम. एस्सी. 
पदवी संपादिल्यावर १९०७-२१ या काळात ते 
जम्मू येथील प्रिन्त ऑफ वेल्स महाविद्यालयात 
प्राध्यापक होते. नंतर, त्यांनी भारतीय भूर्वज्ञानिक 
सर्वेक्षण संस्थेत उपअधीक्षक, श्रीलंकेत शासनाचे 
खंनिजवैज्ञानिक, भारत सरकारचे खनिज संपत्ती- 
विषयक सल्लागांर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्सचे 
पहिले संचालक आणि अणुऊर्जा आयोगाच्या कच्च्या 
खनिजांसाठी असलेल्या विभागाचे प्रमुख म्हणून 
त्यांनी काम केले. 

' आयुष्यभर त्यांनी हिमालय पर्वताचा अभ्यास 
केलां, या पवंताच्या संबंधात जे भूर्वैज्ञानिक प्रश्‍न 
शास्त्रज्ञांपुढे उभे होते, त्यांची उत्तरे शोधून काढण्या- 
साठी त्यांनी संशोधन केले. भारताच्या खनिज 
संपत्तीविषयीची ( विशेषकरून, कच्च्या रूपातील 
तांबे, अभ्रक, युरेनियमसारखी किरणोत्सर्गी मूल- 
द्रव्ये असलेली खनिजे, मोनॅझाइट या खनिजासारखी 
जड खनिजे वगैरे ) माहिती संकलित करण्यासाठी 
त्यांनी भतिशय परिश्रम घेतले. 

लंडनची 'रॉयल सोसायटी, जिऑलॉजिकल सोसा- 
यटी ऑफ अमेरिका, जमंनी व बेल्जियम, जिऑ- 
लॉजिंक सोसायेंटी ऑफ इंडिया (अध्यक्ष, १९५ १- 
५२), मार्येनिंग, जिऑलॉजिकल अँण्ड मेटॅलजिकल 
सोसायटी ऑफ. इंडियां ( अध्यक्ष, १९५१-५२), 
रॉयल एशिऑटिक सोसायटी, इंडियन इन्स्टिट्यूट 
ऑफ मेटल्स व जिऑलॉजिकल सोसायटी ऑफ 
लंडन यांचे सदस्यत्व; जिऑग्राफसं असोसिएशन 
ऑफ इंडिया (१९५५), इंटरनॅशनळू जिऑलॉजिकळ 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या शतकातील भारतीय 'ास्त्रक्ञ व संशोधक 


काँग्रेस (दिल्ली), एंजिनिभरिंग' जिऑलॉजिकल 
सोसायटी ऑफ इंडिय़ा ( १९६५-६६ ), जिओो- 
केमिकल सोसायटी ऑफ इंडिया, इंडियन सायन्स 
काँग्रेस असोसिएझान (१९४२-४३) 'व इंडियन 
नॅशनल सायन्स असोसिएशत'.(. १९६५-६६) यांचे 
अध्यक्षपद, पद्मभूषण (.१९६२), लिओपोल्ट फोन 
प्लेकेट व साहा पदके. (१९६२) आणि खेतान व 
सर्वाधिकारी सुवणेपदके (१९६४ ) तसेच कलकत्ता 
विद्यापीठाची सन्माननीय डी. एस्सी. पदवी हे 


सन्मान त्यांना मिळाले होते. त्यांनी अनेक लेख, 


लिहिले असुन ' जिभॉलॉजी ,ऑफ इंडिया हे. 
त्यांचे पुस्तक महाविद्यालयांतून पाठय़पुस्तक म्हणून 
वापरले जाते. . 


हृर्मेन गिल्ड सांतापाव : 


या वनस्पतिवैज्ञानिकांचा जन्म ५ डिसेंबर १९०३ । 


रोजी स्पेनमंधील ला गॅलेरा या गांवी झाला. 
१९२८ साली त्यांनी रोम विद्यापीठाची तत्त्वज्ञानाची 
पीएच्‌. डी. पदवी मिळविली व पुढे लंडन विद्या- 


पीठातूनही हीच पदवी संपादन केली. १९४९ साली 


ते भारताचे नागरिक झाले. त्यांनी भारतीय वने- 
स्पतिंवैज्ञानिक संर्वेक्षण संस्थेचे प्रमुख वनस्पति- 
वैज्ञानिक ( १९५४-५५ ) व संचालंक ( १९६१- 
६८ ) म्हणून काम केले. भारतातील वनस्पतींच्या 
वर्गीकरणांविषयी त्यांनी महत्त्वाचे संशोधन केले. 
परिणामी अनेक वंनस्पतींची शास्त्रीय नावे तयांर 
करतांना त्यांचे नांव त्यात गोवण्यात आलेले आहे. 
चहां ही वंनस्पती भारतातून चीनमध्ये गेल्याचे 
त्यांनी दाखवून दिळे होते. त्यांनी विपुल ' लेखन 
केले अंसून त्यांचें ३०० च्या वर निबंध व अंनेक 


पुस्तके प्रसिद्ध झालीं आहेत. शिवाय त्यांनी ७० 


हजारांहून अधिक वनस्पति-नमुने गोळा केले होते 
पद्मश्री (१९६७), अनेक संस्थांचे सदस्यत्व व 
पदके देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यांत आला 
होता. ते मुंबई येथे १३ जानेंवारी १९७० रोजी 
मृत्यू पावले. 
नारायण महादेव आठवले: 

( जन्म १५ डिसेंबर १८८८) फर्ग्युसन महा- 
विद्यालयातुन पदवी मिळविल्यावर ते काही काळ 
तेथेच प्रयोगशिक्षक होते. १९१६ साली ते महर्षी 


शडे 


कर्व्यांच्या महिला विद्यापीठाचे आजीव सेवक 
झोले. त्यांत्री काही काळ खाजगी कारखान्यांतून 
नोकरीही केली. मात्रे विज्ञानाचा विकास,'होण्यासाठी 
यंत्रा-उपकरणांची आवद्यकता.. अंसते;..असे त्य़ांचे 
ठाम मत होते व त्यांमुळेच त्यांनी, आयुष्यभर उप- 
करणनिमितीला. वाहूनं घेतले; त्यांनी पहिला वर्णे 
पटमापक बनविला. होता. व आल्थडिस.  सिर्नलिंग 
दिवे. तयार केले होते. १९४४ ते. १९६२. याः 
काळात. त्यांनी शंभराहून अधिक .उपंकरणप्नकारांची 
त्रिमिती केली. त्यांनी , प्रकाशीय 'उपंकरणांसाठी 
लागणारी भिंगे बनविण्याचा कारखाना .क्राढेला 
होता आणि देशी बनावटीची भिंगे वापरून विविध 
प्रकांरंच्या दुबिणी तयार केल्या होत्या. १९६६ 
साली त्यांनी देशी. टेपरेकॉडेरची निर्मिती केली 


(जन्मं २४ ऑगस्ट १८९८) र्या. भूर्वज्ञानिकांचे 
शिक्षण त्रिचनापल्ली, मद्रास व॑ लंडन येथे . झाले 
काही काळ त्यांनी उस्मानियां व आंध्र विद्यापीठांत 
अध्यापनाचे काम केलें आणि नंतर ते इंडियनं व्यूरो 
ऑफ माइन्स ( १९४८-५१ ) व भारतीय भूँवेजञा- 
निक सर्वेक्षण संस्था ( १९५१-५५ ) यांचे प्रमुख 
होते. शिवाय इंडियन सांयन्सं काँग्रेस, इंडियन स्कूल 
ऑफ  मांडइन्स ( धनबांद ), नैसर्गिक. साधनसंपत्ती 
खाते, राष्ट्रीय भूंभौतिकीय संशोधन संस्था' यांच्या 
कार्यातही त्यांनी भागं घेत्तला होता. त्यांनी खॅनिज- 
विज्ञान व॑ भूविज्ञांन यांविषयी संशोधने. केले. विषोष 
करून भारंताच्या संदर्भातील त्यांचे यां विषयांचे 
अध्यंयंनं महत्त्वाचे आहे. त्यांनी अनेंक लेखं व चार 
पुस्तके लिहिली असून त्यांपैकी “* जिभॉलॉजी 
ऑफ इंडिया अँड बर्मा ' हे त्यांचे पुस्तक पाठंघ- 
पुस्तक म्हणून वापरले जाते. 
द्स्तात्रय बाळकृष्ण लिमये : 

३१ जुलै १८८७ रोजी मणचे (तालुका देवगड). 
या गावी यांचा जन्म झाला. १९११ साली ते मुंबई 
विद्यांपीठाची . रसायनक्ास्त्राची एम्‌. ए. परीक्षा 
उत्तीणे झाले. त्यांनी मुख्यतः रानडे इंडस्ट्रियल 
अँड इकॉनॉमिक इंन्स्टिट्यूट या संस्थेत प्रथम 
संशोधन मांगेंदर्शेक .व नंतर संचालक म्हणून 


अनुक्रमणिका 


९8 


काम केले. त्यांनी तरवड या झाडाची साल कातडी 
कमाविण्यास उपयुक्‍त असल्याचे व पांगळ्यामध्ये 
कापरासारखा पदार्थ असल्याचे दाखवून दिले. 
त्यांनी करंजेल तेलातील करंजीन' या द्रव्याचा 
शोध लावला व त्याची रासायनिक रचना निश्चित 
केली ( १९२२) आणि नंतर हे द्रव्य कृत्रिम रीतीने 
तयारही केले. याच तर्‍हेने विडगीन या द्रव्याचाही 
त्यांनी शोध लावला होता. रासायनिक संशोधनाला 
चालना मिळावी व आथिक साहाय्य करता यावे 
म्हणून त्यांनी एक निधी स्थापन केला (१९२५ ). 
या निधीचे मुखपत्र म्हणून त्यांनी “ रसायनम्‌ हे 
इंग्रजी नियतकालिक १९३६ साली स्थापन केले व 
१९५६ सालापर्यंत चालविले. पुढे त्यांनी कौटोन 
नावाच्या रसायनांच्या वर्गातील पदार्थ तयार कर- 
ण्याची एक रासायनिक प्रक्रिया शोधून काढली व 
तिला या निधीवरून ' निधोत पद्धती ' असे नाव 
दिले. त्यांनी आपल्या संशोधनाविषयीचे ६२ लेख 
लिहिले होते पुणे विद्यापीठांने डी. लिट्‌. ही पदवी 
देऊन त्यांचा सन्मान केला होता. फेब्रुवारी १९७२ 
मध्ये त्यांचे पुण्यात निधन झाले. 
नरसिंह्द नारायण गोडबोले : 

यांचा जन्म धारवाड येथे १८८७ साली डिसेंबर 
महिन्यात. झाला. १९१० साली त्यांनी विज्ञानाची 
एम्‌. ए. व १९२५ साली बलिन विद्यापीठाची 
पीएच्‌. डी. या पदव्या मिळविल्या. कराची, लाहोर 
व काशी येथे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी अध्यापन 
केले, तर १९४९-५८ या काळात ते राजस्थान 
राज्याचे उद्योगसंचालक होते. बनारस हिंदू विदव- 
विद्यालयात असताना त्यांनी औद्योगिक रसायन्‌- 
शास्त्र या विषयासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला 
होता. कारण त्यांना मनापासून औद्योगिक रसा- 
शास्त्रात रस होता. त्यांचे पुढील विषयातील 
संशोधन याची साक्षच म्हणता येईल : त्यांनी मुख्यत्वे 


तेले, साबण व चरबी यांविषयीचे संशोधन केले. 
शेंगदाण्याच्या तेलात सिरोटिक अम्ल असते, हे 


त्यांनी दाखवून दिले. तसेच मेणबत्त्या, ताक, लोणी, 
दुध ( पाश्‍चरीकरण व पूर्णान्न ), दही, साबण 
वगरे विषयांवरही त्यांनी संशोधन केले. तुपातील 
भेसळ ओळखून काढण्याची नवीन वर्णपट पद्धती 


त्यांनी शोधून काढली. तिला ' गोडबोले वर्णपट . 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


पद्धती ' म्हणतात. याशिवाय सांबर सरोवरातील 
मीठ कसे निर्माण झाळे, याची नवीन उपपत्ती 
मांडली आणि कृत्रिम रेशीमनिमिती, छोट्या 
प्रमाणावरील सीमेंटनिमितीची साधने, अंड्याचे 
पोषणमूल्य, टक्कल पडणे इत्यादी अनेक विषयांवर 
त्यांनी संशोधन केले. त्यांनी सुमारे ११० लेख 
आणि अनेक उपयुक्‍त पुस्तके लिहिली, १९६५ साली 
पद्मभूषण हा किताव देऊन शासनाने त्यांचा गौरव 
केला होता. ते खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सल्ला- 
गारही होते. 

सत्येंद्रनाथ बोस: 

* बोस-आइन्स्टाइन सांख्यिकी ' या नावाने 
भोतिकीमध्ये सुपरिचित असलेल्या सिद्धातामुळे जाग- 
तिक कीर्ती लाभलेले शास्त्रज्ञ. त्यांचा जन्म ( १ 
जानेवारी १८९४ ) व शिक्षण कलकत्त्यालाच झाले 
व त्यांनी अध्यापनही तेथेच केले. १९१५ साली 
ते एम्‌ . एस्सी. झाले. त्यांनी मॉरिस, ब्रॉडली व 
आइन्स्टाइन या प्रख्यात शास्त्रज्ञांबरोबर संशोधन 

केले. फोटॉन नावाने ओळखण्यात येणारे ( प्रकार- 
कण ) हे एकरूपच असतात व त्यांच्यात व्यक्‍तिगत 
पातळीवर भेदाभेद करता येत नाही व एखादी 
पुजस्थिती कितीही फोटॉनांना प्राप्त होऊ शकते या 
गृहितकाच्या आधारे बोस यांनी * प्लांक प्रारण 
( कणरूप ) नियम ' सिद्ध केला; तर आइन्स्टाइन 
यांनी याचाच विस्तार भारी कणांकरिता केला 
( म्हणून याला ' बोस-आइन्स्टाइन सांख्यिकी ' 
असे म्हटले जाते ). हे संख्याशास्त्र ज्या कणांच्या 
( उदाहरणार्थ, फोटॉन, पायमेसॉन इत्यादी ) 
बाबतीत लागू पडते त्या कणांना बोस यांच्यावरून 
' बोसॉन “ असे संबोधिण्यात येते. बंगाली भाषेतून 
विज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी ' बंगीय' 
विज्ञान परिषद ' ही संस्था व * ज्ञान ओ विज्ञान ! 
हे नियतकालिक सुरू करण्यात पुढाकार घेतला 
होता. भारतीय विज्ञान परिषदेचे अध्यक्ष (१९४४), 
विश्वभारती विद्यापीठाचे कुलगुरू (१९५६-५८ 1 
रायल सोसायटी (१९५८) व राज्यसभा (१९५२ 
"५८ ) यांचे सदस्य, पद्मविभूषण ( १९५८ ), 
ना मुह चल ह का पदवी इत्यादी 

९७४ रोजी कलकत्ता येथे म्‌त्यू च आश 

ृत्यू पावले. 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या हातकातील भारतीय शास्रक्ष ब संश्योधक 


तिरू्यंकठ राजेंद्र दोषादी : 

वनस्पतींपासून मिळणाऱ्या पदार्थांच्या रांसायं- 
निंक अंध्ययंनांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या या शास्त्र- 
ज्ञांचां जन्म तिरुचिरॉपल्ली जिल्ह्यातील कुलित्तलाई 
(तमिळतांडू) यां गावी ३ फेब्रुवारी १९०० रोजी 
झीलां. त्यांचे शिक्षण मद्रासच्या प्रेसिडेन्सी महा- 
विद्यालयात झाले व १९२१ साली ते मद्रास 
विद्यापीठाची बी. एस्सी (ऑनर्स) ही पदवी उत्तीर्ण 
झीलें. वनस्पतींत, विशेषतः फुलांमध्ये, आढळणाऱ्या 
अँथोसायानिने नांवोच्या रंगद्रॅब्यांवर संशोधन करून 
त्यांनी मँचेस्टर विद्योपीठाची पीएच्‌. डी. ही 
पदवी संपादन केली (१९२९). १९३३-४९ या 
काळात आंध्र विद्यापीठात आणि १९४९-६५ यां 
कोंलावंधीतं दिल्ली विद्यापीठात ते रसायनशास्त्र 
विभागाचें प्रॅरमुख॑ होतें. विश्षेंष करून वतस्पतींच्या 
फुलांमध्ये व मोहरांमध्ये आढळणारी अँथौसांयॉनिने 
वें अँथोअँथिंनें यां नांवांची रंगव्रव्ये, वनस्पतींपासून 
मिळणारी औषधी द्रव्ये व कौटंकनॉशंक म्हणून 
उंपयुक्‍त ठरणारी वनस्पतिज द्रव्ये यांविषयी त्यांनी 
महत्त्वपूर्ण सँशोधंन॑ केलें. वनस्पतींच्या घटकांचे 
संश्‍लेषण कसे व कोणत्या पद्धतीने करता येईल, हे 
शोधून काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. काबेनी रसा- 
प्रॅनशास्त्रातील सूक्ष्म विश्लेषणाच्या पद्धतींचे महत्त्व 
ओळखून त्या विषयीही त्यांनी संशोधन केले आणि 
अक्या प्रकारचे सूक्ष्म विश्‍लेषण करू शकणाऱ्या अद्य- 
यावत प्रयोगशाळा विविध देशी व परदेशी विद्यापीठां- 
तून उभारण्याकरिता त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी 
सुमारे १,००० शोधनिबंध व अनेक पुस्तके लिहिली 
असून ' केमिस्ट्री ऑफ व्हिटॅमिन्स अँण्ड हार्मोन्स 
हे त्यांचे महत्त्वाचे पुस्तक आहे. शिवाय त्यांच्या 
मार्गदर्शनाखाली १५० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी 
पीएच्‌. डी. पदवी संपादन केली. त्यांनी भारत 
सरकारच्या शिक्षण, विज्ञान, आरोग्य, शेती, संरक्षण 
व अणुशक्ती मंडळाचा रतायनशास्त्र विभाग तसेच 
युनेस्को ही जागतिक संघटना यांचे सल्लागार 
म्हणूनही काम केले. 

रॉयल सोसायटीचे सदस्यत्व (१९६३), पद्मभूषण 
(१९६३), तसेच आचार्य प्रफुल्लचंद्र रे, आचाय 
जगदीशचंद्र बोस, भटनागर व साहा ही पारितोषिके 
आणि आंध्र, बनारस, दिल्ली, उस्मानिया व व्यंकटे- 


९५ 


इवर या विद्यापीठांची सन्माननीय डी. एस्सी. 
पदवी या सन्मानांचे ते मानकरी ठरले होते. ते २७ 
सप्टेंबर १९७५ रोजी मृत्यू पावले. 
पांडुरंग चिमणाजी पाटील: 

कृषिविषयक अर्थशास्त्रात महत्त्वाचे संशोधन 
करणाऱ्या यां कृषितज्ज्ञांचा जन्म कोल्हापूर जिल्ह्या- 
तील वडगाव या गावी १९ जून १८७७ रोजी 
झोला एल्‌. एजी. ( १९०५ ) व एम्‌. एस्सी. 
(१९२२) था पदव्या संपादन केल्यावर १९२५ 
साली ते पुण्याच्या कृषी नंहाविद्यालयात कृषी अर्थ- 
शास्त्र या विषयाचे पहिले प्राध्यॉपक म्हणून नियुक्‍त 
झाले. पुढे या. महाविद्यालयाचे ते पहिले भारतीय 
प्राचांय॑ झाले आणि मुंबई प्रांताचे पहिळे भारतीय 
कृंषी-संचालक होण्याचा मानही त्यांना मिळाला. 
प्राचाये असताना त्यांनी पुण्याच्या कृषी महाविद्या- 
ल्यॉला संशोधन संस्थेचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न 
केला. न॑वीत॑ प्रकारची अवजारे (उदाहरणाथे, 
लोखंडी नांगर), नवे बियाणे व नवीन खते यांचा 
वॉर्पर करून कृषीला आधुनिक युगात आणण्याचे 
प्रयत्नही त्यांनी केले. उसाच्या लागवडीची नवीन 
रुंद सरीची मांजरी पद्धती त्यांनीच शोधून काढली. 
त्यांनी गूळ तयार करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा 
केल्या. त्यांचा अनेक दोक्षणिक संस्थांशी जवळचा 
संबंध होता. त्यांनी अनेक लेख व तीन पुस्तके 
तसेच आत्मचरित्र लिहिले. रावबहादुर (१९२४) 
तसेच मुंबई विद्यापीठाची डी. एस्सी. व महात्मा 
फुले कृषी विद्यापीठाची डी. लिट्‌. ही पदवी वगैरे 
सन्मान त्यांना मिळाले होते. ते ७ ऑगस्ट १९७८ 
रोजी म्हणजे शंभरी पार केल्यावर कोल्हापुर येथे 
मृत्यू पावले. 


श्रीधर सर्वोत्तम जोशी: 

१८९८ साली यांचा जन्म झाला. १९२४ साली 
बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालयातून एम्‌. एस्सी. व 
१९२८ साली लंडन येथून डी. एस्सी. पदवी संपा- 
दिल्यावर ते शेवटपर्यंत बनारस हिंदू विश्‍वविद्या- 
ल्यात आचाये म्हणून होते. प्रकाश रासायनिक 
विक्रियांचे संशोधन करीत असताना पुढील गोष्ट 
त्यांच्या लक्षात आली : वायूमधून विद्युतप्रवाह जाऊ 
देताना त्याच्यावर प्रकाशाचा झोत टाकला, तर 


९६ 


विद्युतूप्रवोाह कंमी होतो व कधीकंधी तो थांब- 
तोही. म्हणून या परिणामाला पुढे 'जोशी परिणाम" 
असे म्हणण्यात येऊं लागले. या अपेक्षेविरुद्ध आढेळ- 
ठेल्या गोष्टीचे स्पष्टीकरणही त्यांनी पुंढीलंप्रमाणे 
दिले होते : विसर्जनामुळे पृष्ठशोषकासारखा थर 
निर्माण होतो व त्यातून प्राथमिक. स्वरूपाचा विद्युत्‌ 
भार उद्‌भवल्याने असे घडते. त्यांनी हा शोध १९४३ 
साली प्रसिद्ध केला, याशिवाय त्यांनी क्रियाशील 
नायट्रोजन बनवून त्याचा अमोनियाचे संरलेषण 
कंरण्यासाठी वापर केला होता. तसेच कलिल 
रसायनशास्त्र, विद्युत्‌ रसायनशास्त्र, विद्युत्‌ उत्सर्ज- 
नातून उद्‌भवणाऱ्या भौतिकीय. रासायनिक विक्रिया 
इत्यादी शाखांत संशोधन केले होते. औद्योगिक 
दृष्ट्या उपयुक्‍त असे पुढील संशोंधनही त्यांनी केले : 
देशी. कच्च्या मालापासून पोटॅशियम परमॅगनेट, 
पोटेशियम डायक्रोमेट, लेमन क्रीम, तसेच क्लोरो- 
सल्फॉनिक अम्ल वापरून निर्जल असिटिक अम्ल, 
अँसिटिल क्लोराइड वगरे रसायने त्यांनी तयार केली. 
सूक््मळांयामापक व नवीन प्रकारची विजेची भट्टीही 
त्यांनी बनविली होती. त्यांनी ३०० च्या वर लेख 
लिहिले असून त्यांना काउन्सिल ऑफ सायंटिफिक 
अण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्चचे पारितोषिक, आचार्य 
श्रफुल्लचंद्र रे पारितोषिक इत्यादी बहुमान मिळाले 
होते. त्यांना संगीत ब क्रिकेट यांची आवड होती. 
२४ जुल १९८४ रोजी त्यांचे पुणे येथे निधन झाले. 
हरीदाचंद्र : | 

११ ऑक्टोबर १९२३ रोजी या गणित्यांचा जन्म 
कानपूर येथे झालां. ते १९४३ साली अलाहाबांद 
विद्यापीठातून एम्‌. एस्सी. झाले, तर १९४७ साली 
त्यांनी केंब्रिज विद्यापीठाची डॉक्टरेट पदवी मिळ- 
विली. १९५९ सालापासून ते अमेरिकेतील कोलंबिया 
विद्यापीठात गणिताचे प्रांध्योपकं होते व १९६२ 
पासून ते प्रिन्स्टन येथील इन्स्टिटयूट ऑफ 
अँडव्हान्स्ड स्टडीज येथे गणिताचे प्राध्यापक होते. 
ते. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिस्चंमध्ये 
अभ्यांगत प्राध्यापक म्हणूनही होते १९७६ साली 


त्यांनी अमेरिकेचे तागरिंकत्व स्वीकारले. ते गणिता- . 


तीळ गटसिद्धांत या विषयातील एक अधिकारी 
ब्येक्ती म्हणून गणले जात, त्यांनी या झ्याखेतील 
*“ लाय. गट ' यो नावाने : ओळखण्यात येणाऱ्या 


ऑक्टो.-नोव्हें,, १९८४ 


विषंयॉत महत्त्वाचे सेंशोधन केले होते.: शिवाय 
विभक्त श्रेणी: व ह्रात्मक विश्लेषण यांविषयीही 
त्यांनी संशोधन केले होते. त्यांनी अंनेंकं शौर्धनिंबंधं 
व ४ पुस्तके लिहिली. कोल पारितोषिक (१९५४), 
रामानुजन्‌ पदक (१९७४), तसेच रॉयल सोसायटी 
( १९७३ ), अमेरिकेची नॅशनल अकॅडेमी ऑफ 
सायन्सेस, इंडियन नॅशनल सायन्स अकॅडेमी, इंडियन 
अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस इत्यादी संस्थांचे सदस्यत्व 


.वगैरे बहुमान त्यांना मिळालें होते. ते प्रिम्स्टन येथे 
नोव्हेंबर १९८३ मध्ये मृत्यू पावले, 


सलीम अली : 

यांचे पूणे नांव सलीम मोईशझुद्दीन अब्दुळ अली 
असे आहे. त्यांचा जन्म मुंबईला १२ नोव्हें. १८९९ 
रोजी झाला. त्यांनी भारतीय उपखंडातील बहुतेक 
अज्ञांत भागांत (उदाहरणाथ, पश्‍चिम हिमालय, 
सिंककीम, भूताने व अरुणाचल प्रदेश) तसेच तिबेट 
व॒ अफगाणिस्तान येथेही पक्षिविज्ञानविषयक मोहिमा 
आखल्या, यांद्वारे त्यांनी पक्ष्यांचा अभ्यास तर 
केलाच; शिवाय विशेषकरून पक्ष्यांच्या आणि एकूण 
वन्य. जीवांच्याही संरक्षणासाठी आयुष्यभर प्रयत्न 
केले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांतूनच अनेक अभयोरण्ये 
उभारली गेली आहेतः ' बाँबे नॅचरल हिस्ट्री सोसा- 
यटीचे अध्यक्षपद, इंडियनं नॅशनल सायन्स अकेंडेमी 
(१९५८) व इंडियन अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस 
(१९७५) यांचे सदस्यत्व; अलीगड (१९५८), 
दिल्ली (१९७१) या विद्यापीठांची सन्माननीय डी. 
एस्सी, पदवी; जयंगोविद लॉ. पदक (१९५३), 
युनियन सुवणंपदक ( १९६७ ), जॉन फिलिप्स 
स्मृतिपदक (१९६९), सुंदरलाल होरा स्मृतिपदक 
१३ १९७० ), भांतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षणाचे 
पॉल ग्रेटी पारितोषिक ( १९७६ )/ पद्मभूषण 
(१९५८) जागतिक वन्यजीवन निधीकडून ऑर्डर 
ऑफ द गोल्डन आकं ( १९७३), पद्मविभूषण 
(१९७६) व राष्ट्रीय संशोधन छात्रवृत्ती (१९८९) 
हे सन्मान त्यांना आतापर्यंत लाभले आहेत. भार- 
तातील, कच्छमधील, डोंगराळ भागातील, ज्नोवंण- 
कोर॑ व कोचीन या भागांतील, सिक्कीममधील 
व स, केरळातील पक्ष्यांविषयीची त्यांची संहा 
पुस्तके असून भारत-पाकिस्तान यांच्यातील पक्ष्यां- 
विषयीचा १० खंडांचा कोश (एसु, डिलॉन रिप्ली 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या शतकातील भारतीय शास्त्रज्ञ व संशोधक 


यांच्या साहाय्याने) आणि पूर्वे हिमालयातील पक्ष्या- 
विषयीचे मार्गदर्शक पुस्तकही त्यांनी लिहिले आहे. 
पुस्तकांशिवाय त्यांचे अनेक लेखही प्रसिद्ध झाले 
आहेत. 
शंकर रामचंद्र दाते ! 

भुंद्रॅणंविंषयंक तंज्ज्ञं असलेल्या मामारांव दात्यांचा 
जन्म १८९८ साली झाला. बी. ए. पयंत शिक्षण 
झाल्यावर त्यांनी १९२९ पर्यंत लोकसंग्रह छापखाना 
स्वतः चालविला व पुढे १९४० पर्यंत तेथेच व्यवे- 
ह्यापकीय काम केले. १९४० तै ५५ व॑ १९६७ 
बँत॑र त्यांनी * काळ ' हे दैनिक चालविले व 
१९५७-६५ यो. काळात मुब्रॅणव्यंवंसॉय॑ केला. 
ऑवश्यक तैः खिळे (टाइप) पाडून त्यांनी देवनागरी 
लिपी मोनोटाईप यंत्रावर बसविली. त्यांनी जमंनीत 
जाऊने संशोधन केले आणि इंग्लंडमध्ये देवनागरी 
खिळधांच्या जुळणीचे मोनोटाइंप यंत्र तयार केले. 
मोनोटाइंपचा मराठी की-बौर्ड तयार केला. 
देव॑नॉगंरी ठेंकलेंखन' यंत्रातंही त्यांनी सुधारणा 
केल्या. वैलांट्या, मात्रा, उकार हे जसे लिहिलें 
जातात, तसे टंकलेखन यंत्रावर मुद्रित (टंकित) 
करण्याची पद्धती त्यांनी तयार केली. त्यांनी “भागां- 
नेगर स्ट्रगल ' व * चक्षुर्वेसत्यम्‌ ' ही पुस्तके व अनेक 
लेख लिहिले असून त्यांचे मुद्रणाविषयीचे .संशोधन 
अजूनही चांलू आहे. 
रांजचंद्र बोस! 

या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या गेणिंती वै संख्या-. 
शास्त्रज्ञांचा जन्म मध्य प्रदेशातील होशंगाबाद येथे 
१९ जून १९०१ रोजी झाला. १ ९२४ साली दिल्ली 
विद्यापीठाची शुद्ध गणिताची एम्‌. ए- पदवी व पुढें 
कलकत्ता विद्यापीठाच्या अनुप्रयुक्त गणिताची एम्‌ ए. 
ब्र डी. लिंटू. या पदव्या त्यांनी संपादन केल्या. 
कलकत्त्याचे आशुतोष महाविद्यालय व इंडियन 
श्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट ( १९३०-३८) येथे काम 
क्रेल्यावर त्यांनी. १९४९ पयंत कलकत्ता विद्यापीठात 
अध्यापनाचे काम केले. नंतर १९७१ पयंत तें उत्तर 
कॅरोलायना विद्यापीठांत प्राध्यापक होते व १९७ १ 
पासून ते कोलोरेंडो स्टेट विद्यापीठात गणित व 
संख्याशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. बहुचारात्मक 


विश्लेषण, प्रयोगांचा अभिकल्प व समचयात्मंक 
न. भा. १३ 


९७ 


सिद्धांत या विषयांतील त्यांचे संशोधन महत्त्वाचे 
आहे. त्यांनी प्रश्ञांतचंद्र महालनोबीस यांना संशोधन- 
कार्यात साहाय्य केले होते. इंटरनेशनल स्टॅंटिस्टिकल 
इन्स्टिट्यूट, इन्स्टिटयूट ऑफ -मॅथेमॅटिकल स्टेंटि- 
स्टिक्स, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ़ सायन्सेस (भारत), 
अमेरिकन असोसिएशन: फॉर अँडव्हान्समेंट ऑफ 
सायन्स, न्यूयॉक अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस, अमेरिकन 
स्टॅटिस्टिकळ असोसिएशन व -नॅश्शनल ..अकेंडेमी 
ऑफ सायन्सेस ( अमेरिका ).. यांचे ते सभासद 
असून त्यांना सन्माननीय डी. एस्सी. व॒ डी. लिट्‌. 
( झ्ञांतिनिकेतन विद्यापीठ ) पदव्याही मिळाल्या 
आहेत. 
बेंजामीन पिअरी पाल ः 

कृषी व वनस्पतिविज्ञान या विषयांत संशोधन 
करणाऱया या शास्त्रज्ञांचा जन्म पंजाबमधील सूकुंद- 
पूर या गावी २६ मे १९०६ रोजी. झाला. त्यांनी 
अह्मदेश्षातील रंगून विद्यापीठाची एम. एस्सी. 
(ऑनर्स) व कॉंब्रिज विद्यापीठाची पीएच. डी. 
संपादन .केली. अल्प काळ ब्रह्मदेशातील मध्यवर्ती 
भात संशोधन केंद्रात काम केल्यावर १९३३ साली 
ते पुसा (बिहार) येथील इंडियन अँग्रिकल्वरल 
रिसर्च- इन्स्टिटयूट , (आताचे . नाव) .मध्ये.. दाखल 
झाले. १९५० ते ६५ या काळात तेया संस्थेचे. 
संचालक होते. नंतर १९७२ पर्यंत-ते इंडियन काउ- 
न्सिळ ऑफ ऑग्रिकल्चरळ रिसचचे-या संस्थेचे पहिळे 
महासंचालक व नंतर तेथेच गुणश्री प्राध्यापक झाले, 
- पाल: यांनी आनुवंशिकी व वनस्पतींचे प्रजनन 
यांविषयी मूलभूत स्वरूपाचे महत्त्वपूर्ण व उपयुक्‍त 
संशोधन केले. उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने 
त्यांनी गव्हाचे अनेक प्रकार शोधून काढले. तंबाखू 
व बटाटा यांच्या बाबतीतसुद्धा त्यांनी- अश्याच 
तऱहेने संशोधन केले. शिवाय त्यांनी गुलाबाचे अनेक 
प्रकार निर्माण केले व शोभिवंत वनस्पतींवर 
संद्षोधन केले. याव्यतिरिक्त त्यांनी कृषिविषयक: 
शिक्षणात सुधारणा करण्याचा व कृषिविषयक, संशो-. 
धन सामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न 
केला. 

पाल यांनी अनेक देशी व परदेशी पंरिषट़रांतूत 
भाग घेतला असून त्यांना अनेक देशी-परदेशी संस्थ: 
ब संघटनांनी आपले सदस्य करून तेतळे. झाठे- ते 


श्‌ट 
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शास्त्रीय सल्लांगार' समितीचे 
प्रंथमंपासुंन सभासद होते. 'रफी अहमद किंडवाई 
स्मृंतिपारितोषिक ( १९६५ ), ' बिरबल सहानी, 
रोमानुजन्‌, ग्रॅट, बाकंली इत्यांदी पदके; पद्मश्री. 
(१९५८) ब पस्मभूषण (१९६८) आणि ' पंजाब, 
सरदार पटेल, उत्तर प्रदेश व हरियाना कृषी विद्या- 
पीठांची सन्माननीय ' डी.एस्सी. पदवी हे सन्मान 
त्यांना लाभले आहेत. 
विष्णू माधव घाटगे : 

 विंमानविषयक संशोधन करणाऱ्या या शास्त्रज्ञांचा 
जन्म कोल्हापूर जिल्ह्यातील 'हसुर या गांवी' २४ 
ऑक्टोबर १९०८ रोजी झाला. त्यांनी १९३२ साली 
रीना विद्यापीठाची एम्‌. एस्सी. व १९३६ साली 
मेनीतील गटिंगेन विद्यापीठाची डी. फिल. या 
पॅदव्या मिळेविल्या. त्यांनी मुंबई विद्यापीठात 
भौतिकीचे (१९३६-४१) व बंगलोरच्या इंडियन 
इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये वैमानिकीय अभि- 
यांत्रिकीचे प्राध्यापक म्हणून काम केले. १९४७ 
पासून तें बंगंलोरच्या हिंदुस्थान एअरक्राफ्ट लि.चें 
प्रमृंख' अभिकल्पक॑ व उपमुख्य व्यवस्थापक तर 
तेथील हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्स लि. चे १९७० पर्यंत 
प्रमुख व्यवस्थापक होते. तेव्हापासुन ते तेथील 
: प्रॉडक्‍ट डिझायनर्स प्रा. लि. चे व्यवस्थापकीय 

संचालक आहेत. ग्लायंडर, एचे. टी. २ हे शिकाऊ, 
पुष्पक हें हलके व कृषिविषयक कामांस उपयुक्‍त 
असलेले कृषक व विमानशिक्षणांस उपयुक्त किरण 
इत्यादी विमानांचे अभिकल्प, त्यांत सुधारणा करणे 
व या विमानांचा विकास करणे यांविषयी त्यांनी 
महत्त्वाचे कायं केले आहे. इंडियन अंकॅडेमी 
ऑफ सायन्सेस, एंरॉनॉटिकळ सोसायटी ऑफ 
इंडिया, रॉयल एरॉनॉटिकल सोसायटी (लंडन), 
अमेरिकेतील इन्स्टिट्यूट ऑफ एरॉनॉटिक्स अँड 
अस्ट्रॉनॉटिक्स, इंडियन नॅशनल सायन्स अकॅडेमी, 
इन्स्टिट्यूट ऑफ एंजिनिअर्स (इंडिया) इत्यादी 
संस्थांचे संदंस्यत्व व पद्मश्री सन्मान 
डा मातत (१९६५) हे सन्मान 
कळ्याणपुंडी राधाकृष्ण राव: 
' या संख्याश्षास्त्रज्ञांचा जन्म हृदगळी येथे १०७ 
सप्टेंबर १९२० रोजी झालां. त्यांनी गणित विषय 
घेऊन आंध्र 'विद्यांपीठाची (१९४०) व संख्याशास्त्र 


नेवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे. ) ९१९८४ 


घेऊंन कलकत्ता विद्यापीठाची (१९४३) एम्‌. एं. 
पदवी मिळंविली. नंतर त्यांनी केंब्रिज विद्या- 
पीठाच्या पीएच्‌. डी. ( १९४८) व डी. एस्सी 
(१९६५ ) या पदव्या मिळविल्या. ते भारतीय 
संख्याशास्त्र संस्थेत प्राध्यांपकं म्हणूंन कोंमं कह 
लागले व॑ १९७६ पासून तेथे जवाहरलाल नेहरू 
प्राध्याफ्क म्हणून आहेत. १९६३ पांसून ते “ सांख्य ' 
या. नियतकालिकाचे :सहसंपादक आहेत. त्यांनी 
संख्याश्यास्त्राच्या अनेक शाखांत॑ मूलभूत स्वरूपाचे 
संशोधन केले असून त्यातील दोन सिद्धांत त्यांच्या 
नावाने ओळखले. जातात. आनुवंशिकी, जीव- 
सांख्यिकी व मानवशास्त्र या विषयांतही त्यांना 
रस असून त्यांनी संख्याशास्त्र व मानवमिती या 
विषयांतील ५ पुस्तके व १०० हुन जास्त लेख 
लिहिले आहेत.. शिवाय अनेक ठिकाणी त्यांना 
व्याख्यानासाठी निमंत्रणे येत असतात. रॉयल सोसा- 
यटी ( १९६७) व अनेक संस्थांचे सदस्यत्व, 
अध्यक्षपद, तसेच अनेक पारितोषिके, सन्माननीय 
पदव्या व पदके आणि पद्मभूषण ( १९६८) हे 
सन्मान त्यांना मिळाले आहेत. 
गोपाळससुद्रम्‌ नारायण रामचंद्रन : 

यांचा जन्म केरळातील एर्नाकुलम येथे ८ 
ऑक्टोबर १९२२ रोजी झाला. त्यांनी मद्रास विद्या- 
पीठाच्या एम. एस्सी. व डी. एस्सी. आणि केंब्रिज 
विद्यापीठाची पीएच्‌. डी. या पदव्या मिळविल्या 
आहेत. १९४६-५२ या काळात त्यांनी बंगलोरच्या 
इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्समध्ये भौतिकीचे 
अध्यापन केले; नंतर १९६४ पर्यंत मद्रास विद्या- 
पीठात जीवभौतिकीचे प्राध्यापक व पुढे १९७०. 
पर्यंत तेथील सेंटर. ऑफ अँडव्हान्स्ड स्टडी इन. 
बायोफिजिक्सचे सचिव व संचालक म्हणून त्यांनी 
काम केळे आणि १९७० पासून ते बंगलोरच्या 
इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ सायन्समध्ये गणितीय 
तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक आहेत. तसेच मिशिगन व 
शिकागो विद्यापीठांत ते अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून 
जातात, * करंट सायन्स' (१९५०-५८) व * जर्नल 
ऑफ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ' ( १९७३ 
1 ताया क 
ते अनेंक व परदेशी नियतकालिकां 
संपाक्क मंडळांवरही आहेत. लििष्यी 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या शतकातील भारतीय शास्त्रक्न व संद्योधक 


जीवभौतिकी व जेव वहुवारिकांच्या स्फटिकांच्या 
रचनेचे विश्लेषण यांविषयी त्यांनी महत्त्वाचे संशो- 
धन केले आहे. अश्या प्रकारे त्यांनी अनेक जैव 
रेणूंची रचना स्पष्ट केली आहे. उदाहरणाथं, त्वचा, 
स्नायू व हाडे यांमधील संयोजी म्हणजे जोडणार्‍या 
ऊतकांती आढळणाऱ्या. कोलॅजेन नावाच्या प्रथि- 
नाच्या' रेण्ची रचना कशी असते हे त्यांनी स्पष्ट 
केले. त्य़ांनी बंगलोरच्या वरीलः संस्थेत रेणवीय 
जीवभौतिकी या विषयाचा स्वतंत्र विभागच सुरू 
केला आहे. त्यांनी आठ पुस्तके व अनेक लेखही 
लिहिले आहेत 

इंडियन अकॅडेमी, ऑफ सायन्सेस ( १९५० ) 
लंडनची रॉयल सोसायटी ऑफ आटस व रॉयल 
सोसायटी. ( १९७१), बोर्ड ऑफ, सायंट्रिफिक 
अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडिया ( १९६२-६५ ), 
अमेरिकन सोसायटी ऑफ बायॉलॉजिकल केमिस्ट्स 
( १९६५ ), अमेरिकन अकंडेमी ऑफ सायन्स 
( १९७१ ), नॅशनल कमिटी फॉर .बायोफिजिक्स 
वगैरे संस्थांचे सदस्यत्व; नॅशनल कमिटी . फॉर 
क्रिस्टलोग्राफीचे अध्यक्षपद (,१९६३-७०-); 
भटनागर (१९६१), वाटुमल प्रतिष्ठान (१९६४), 
जॉन आथंर विल्सन ( १९६७ ), मेघनाद साहा 
( १९७१ ), जगदीशचंद्र बोस. ( १९७५ ), रामा- 
नुजन्‌ (१९७५), डिस्टिग्विश्ड आलम्नी (१९७८), 
फोग्रेटी ( वॉशिंग्टन, १९७८ ), सी. .व्ही. रामन 
(१९८२) या नावांनी ओळखली जाणारी पदके, 
पारितोषिके व पुरस्कार हे. सन्मान त्यांना लाभले 
आहेत. शिवाय १९६८-७० मध्ये त्यांना जवाहर- 
लाल नेहरू शिष्यवृत्ती मिळाली होती व १९८० 
साली आंतरराष्ट्रीय रोटरी चळवळीने त्यांचा 
जाहाला “ सायंटिस्ट ऑनर ' म्हणून गौरव केला 

व 
मोनकोंबू सांबशिवन स्वामीनाथन : 

याः जीववैज्ञानिकांचा जन्म तामिळनाडूतील कुंभ- 
कोणम्‌ येथे ७ ऑगस्ट १९२५ रोजी झाला. ते 
१९५२ साली केंब्रिज विद्यापीठाचे पीएच्‌. डी. 
झाले. त्यांनी कटक येथील मध्यवर्ती भात. संशोधन 
संस्थेत ( १९५४ ) व नंतर भारतीय कृषिसंशोधन 
संस्थेत १९७२ पर्यंत काम केले; पैकी १९६६-७२ 
या काळात ते तेथे संचालक होते. हल्ली ते फिलि- 


$९ 


पीन्समध्ये असलेल्या - आंतरराष्ट्रीय भात. :संशोधन 
संस्थेचे महासंचालक आहेत. 

बुटक्या 'जाती:च्या गव्हाचा , भारतात. .प्रसार 
करण्यासाठी व जादा :उत्पादन ' देणाऱ्या... बिया- 


'ण्यांच्या लागवडीच्या कार्यक्रमास: चालना देण्या: 


बद्दल ते प्रसिद्ध. आहेत. याकरिता त्यांनी. बरस़ापएय़ांत 
सुधारणा,करणे, प्रायोगिक ..प्रकल्पांची संख्या वाढ- 
विणे,;भरपुर उत्पन्न देणाऱ्या विशेषत:-गृहू- व भात 
यांच्या जातींचा शोध, घेणे वर्गैरे कामे केली. त्यांनी 


'कोस्डवाहू हेंती व मिश्रपिके. यांसंबंधात सुधारणा 
:करण्याचे.' कार्यही. केळे आहे. रॉयल *सोसायटी 
- (१९७३), अमेरिकेची नॅशनल अकॅडेमी ऑफ साय- 


न्सेस, स्विडिश सीड्स असोसिएशन, इंडियन. तॅश- 


नल सायन्स अकॅडेमी, इंडियन . अकॅडेमी. ऑफ 


सायन्सेस, 'लेनीन अकेंडेमी ऑफ ऑग्रिकल्वरल साय- 
न्सेस यांचे सदस्यत्व; न्यूट्रीशन . सोसायटी, ऑफ 
इंडिया (१९७२), इंडियन सोसायटी ऑफ न्यूक्लिअर 


'टेक्तिक्स इन ऑग्रिकल्चर अँड बायॉलॉजी (१९७६), 


इंडियन सोसायटी फॉर अऑँग्रिकल्वरं इकॉनॉमिक्स 
(१९७७) यांचे अध्यक्षपद तर इंटरनॅशनल काँग्रेस 
ऑफ जेनेटिक्स (१९६३) व यूनोचा प्रोटिन अॅड- 
व्हायझरी ग्रुप यांचे उपाध्यक्षपद, भारतातील कृषी 
व ग्रामीण विकासाचे सचिवपद (१९७९-८०), 
योजना आयोगाचे सदस्यत्व . (१९८०-८१) वगैरे 
पदे त्यांनी भूषविली . असून त्यांना शांतिस्वरूप 
भटनांगर पदक. ( १९६१ ), झेकोस्लोव्हाकियांचे 


-पेडल शताब्दी स्मृति-पारितोषिक ( १९६५), बिरबल 


सहानी पदक. ( १९६५ ), पग्नरश्री (१९६७), 


पद्मभूषण ( १९७२ ) रॅमन मॅगसेसाय पदकं 


( १९७१,), बाकले. पदक इत्यादी सन्मानही 
मिळाले आहेत. 
अवतारसिंग पेंटल : 

यांचा जन्म ब्रह्मदेशातील मोगॉक येथे २४ सप्टे, 
१९२५ रोजी झाला. त्यांचे वैद्यकीय शिक्षण लखनौ 


. येथे झाले.. त्यांनी एम. बी. बी. एस., एम. डी. व 


पीएच, डी. या पदव्या संपादिल्यावर संशोधनाद्वारे 
एडिबगं विद्यापीठाची डी. एस्सी. पदवी मिळविली 
हल्ली ते दिल्ली विद्यापीठाच्या वल्लभभाई पटेल 
चेस्ट इन्स्टिट्यूटचे संचालक आहेत. कानपूर येथील 
संरक्षणविषयक प्रयोगशाळेत त्यांनी सैनिकांना 


अनुक्रमणिका 


१०७०७ 


देण्यात येणारे कपडे वं औषधे तसेच छाती व पोटाचे 
विकार यांचे अध्ययन केले. त्यांनी फुप्फुसातील * जे 
संवेदनाग्राहक ' ( रिसेप्टर ) शोधून काढले या 
संवेदंनाग्राहकांमुळे श्‍१वास मंद होतो किंवा कधीकधी 
'थांबंतोही, अंसे त्यांना दिसून आले. लंडनच्या रॉयल 
सोसायंटीचे वद्यकातील ते पहिले भारतीय सदस्य 
झांले (१९८१). याशिवायं एडिबगे रॉयल सोसा- 
यटी, इंग्लंड वे भारत येथील फिजिऑलॉजिकल 
सोसांयटी, इंडियन नॅशनल सायन्स अकेंडेमी, इंडियन 
कॉलेज. ऑफ अलर्जी अँड इम्युंनॉलॉजी, अकॅडेमी 
नॉफ मेंडिकल सायन्सेस, इंडियन काउन्सिल ऑफ 
'मेडिंकल रिसचे इत्यादींचे सदस्यत्व त्यांना लाभले 
असून' त्यांना बसंती देवी अमीरचंद पारितोषिक 
(१९६७), बी. सी. राय पुरस्कार (१९७३), 
बार्केले पदक (१९८२), बनारस हिंदू विशवविद्या- 
ल्याची सन्माननीय डी. एस्सी. पदवी (१९८२), 
रांमेदवरदास बिर्ला राष्ट्रीय 'पुरस्कार (१९८२- 
:८३) व जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार (१९८२) हे 
सन्मानही मिळाले आहेत. 
मांबिल्लीकलाथिळ गोविंद कुमार मेनन: _ 
एम्‌. जी. के. मेनन म्हणून चटकन लक्षात 
येणाऱ्या या झांस्त्रज्ञांचा जंन्म कर्नाटकांतील मंगळूर 
येथे २८ नॉँगस्ट १९२८ रोजी झाला. त्यांनी 
एम्‌. एस्सी. व पीएच्‌. डी. ( ब्रिस्टॉल विद्यापीठ, 
१९५२) या पदव्या संपादिल्या असून १९५५ मध्ये 
तें टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामॅटल रिसचंमध्ये 
दाखल झाले. १९६६-७५ या काळात ते या 
संस्थेचे संचालंक होते व या संस्थेच्या विकांसात 
त्यांनी मोलाची भर घातली आहे. भारत सरकारच्या 
इलेक्ट्रॉनिक्स आयोगाचे व विज्ञान खात्याचे अध्यक्ष 
(१९७१-७८) ; सरंक्षण खात्याचे वैज्ञानिक संल्लां- 
गार, संरक्षण संशोधन व विंकांस संघटनेचे मंहा- 
संचालक व संरक्षण संशोधनांसाठी असलेल्या संरक्षण 
खात्याचे संचिव (१९७४-७८), काउन्सिल ऑफ 
सायंटिफिक अंड इंडस्ट्रियल रिसंचेचे महासंचालक 
(१९७८-८१), विज्ञांनं व॑ तंत्रविद्या खात्यांचे सचिव 
(१९७८-८२), अतिरिक्‍त ऊर्ना उद्गंमांसाठी अस- 
छेल्या आयोगाचे अध्यंक्ष (१९८१-८२), केंद्रीय 
मंत्रिमंडळाच्या वैज्ञानिक सल्लॉगार समितीचे सदस्य 
(१९८९ पासून), अवकाश आयोगाचे सदस्य 


मंवभारंते 


ऑक्टो नु नोव्हें. 4 शट ४ 


(१९७२ पासून) इत्यादी पदांवर त्यांनी काम केले 
आहे आणिं हल्ली ते योजना आयोगाचे सदस्य 
आहेतं. 

मुख्यतः त्यांनी विशवकिरणांविषयी संशोधन केले 
असून या किरणांची नोंद करण्यासाठी लागणारे 
तंत्र व साधनसामग्री यांविषयीचे त्यांचे संशोधन 
महत्त्वाचे आहे. न्यूट्रिनो नावाच्या मूलकणां- 
विषयीची माहिती मिळविण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न 
केले असून त्यांचे साठांहून अधिक लेख प्रसिद्ध 
झाले आहेत. इंडियन सायन्सं काँग्रेस असोसि- 
एशन व इंडियन नॅशनल सायन्स अकेडेमी यांचे 
अध्यक्षपद ( १९८१-८२), इंडियन अकॅडेमी 
ऑफ सायन्सेस ( अध्यक्षपद १९७४-७६ ), रॉयल 
सोसायटी ( १९७० ) महाराष्ट्र अकॅडेमी ऑफ 


सायन्सेस (संस्थापक) , इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 
अँड टेलिकम्युनिकेशन एंजिनिञअर्स ( इंडिया ), 
नॅशनल अंकॅडेमी आफ सायन्सेस, एरॉनॉटिकल 


सोसोयंटी ऑफ इंडिया, अमेरिकन अकॅडेमी ऑफ 
आर्ट्स अँड सायन्सेस, विकासाथं विज्ञान व तंत्र- 
विद्येचा अवलंब करण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 
महासचिवांना सल्ला देण्यासाठी असलेली समिती 
( १९७२-७४ ), रोमची पाँटिफिकल अकेंडेमी 
ऑफ सायन्सेस ( १९८१ पासून ),. रशियन 
अकंडेमी ऑफ सायन्सेस ( १९८२ ), स्टॉकहोम 
येथील फेडरेशन ऑफ इन्स्टिट्यूट्स फॉर अँडव्हान्स्ड 
स्टडी, आशिया इलेक्ट्रॉनिकी संघटना वगैरेंचे सद- 
स्यत्व; भटनागर पुरस्कार ( १९६० ), पद्मश्री 


(१९६१), पद्मभूषण ( १९६८ ), खेतान पदक 


( १९७३ ) इत्यादी सन्मान त्यांना लाभले आहेत 
आणि दिल्ली, जोधपुर, श्री वेंकटेश्‍वर, अलाहाबाद, 
सरदार :पटेल, रूरकी, बनारस हिंदु विश्व. 
विद्यालय व जादवपूर या विद्यापीठांककन आणि 
मद्रासच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉंलॉजी 


' कडून त्यांना सन्माननीय डी. एस्सी. पंदवी मिळाली 


आहें. हा शांत व धीरगंभीर स्वभावाचा क्रास्त्रज्ञ 
शेक्षणिक, सामाजिक व औद्योगिक प्रकल्पांतही 


संहंभांगी होत असतो. 


देवेंद्र लाल: 


या भौतिकीविदांचा जन्म १४ फेब्रुवारी .१९२९ 
रोजी वाराणसीला झाला. -बनहरस- हिंदू विष्व- 


“न्थदधान” 
नी कीक 


अनुक्रमणिका 


विसाव्या दातकातील भारतीय शास्त्रश्ञ व संशोधक 


विद्यालयातून 'एम. एस्सी. व. मुंबई विद्यापीठाची 
पीएच. डी. यो पदव्या . त्यांनी मिळविल्या आहेत. 
टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (१९४९- 
७२) व 'अहमदाबादची फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी 
यांचे संचालक (१९७२-८३) म्हणून काम केल्या- 
वर ते याच लॅबोरेटरीमध्ये १९८३ पासून प्राध्यापक 
आहेत. अणुकेंद्रीय भौतिकी आणि पृथ्वीविषयक 
विज्ञाने व अवकाशविज्ञान यांतील रसायनशास्त्राचा 
उपयोग यांविषयी त्यांनी विज्षेष संशोधनंकाये केले 
आहे. विदवकिरण, भूभौतिकी, भौतिकीय रसायन- 
शास्त्र, उल्का व अशनी हे त्यांच्या खास अध्ययनाचे 
विषय आहेत. सूर्यकुल, उल्कापात व चंद्रावरील द्रव्य 
यांविषयीही त्यांचे अध्ययन चाळू आहे. 'शिवाय 
किरणोत्सर्गी . काबेनाच्या साहाय्याने भारतातील 
पुरातत्त्वविद्येच्या संशोधनाला हातभार लावण्याचे 
त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यांनी २०० पेक्षा जास्त 
शोधनिबंध लिहिले आहेत. १ 

इंडियन नेशनल सायन्स अकॅडेमी, इंडियन 
अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस, इंडियन जिभोफिजीकल 
युनियन, रॉयल सोसायटी (१९७९), अमेरिकेतील 
मिंटिऑररॉलॉजिकल सोसायटी , अमेरिकन नॅशनल 
अंकेंडेमी -ऑफ सायन्सेस (१९७५), इंडियन 
सोसायटी फ़ॉर प्रिहिस्टॉरिक. अण्ड. क्वाटनंरी स्टडीज 
इत्याद्री संस्था-संघटनांचे सदस्यत्व त्यांना मिळाले 
आहे. तसेचं कृष्णंन्‌ पदक ( १९६५ ), भटनागर 


पुरस्कार(१९६७), पद्मश्री (१९७१), बनारस हिंदू . 


विश्वविद्यालयाची सन्माननीय डी. एस्सी, पदवी 
वगरे सन्मानही त्यांना मिळाले आहेत. 

चिंतामणी. नागेश रामचंद्र राव: .. 

* यांचा जन्म बंगलोर येथे झाला असून त्यांनी 
बनारस, पर्‌ंड्यू व म्हैसूर विद्यापीठांच्या -अनुक्रमे 
ऐंम. एस्सी., ''पीएच. डी. व डी. एस्सी, या पदव्या 
मिळविल्या आहेत. कानपूर येथील इंडियन इन्स्टि- 
ट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये रसायनशास्त्र विभाग- 
प्रमुख व हिंदुस्थान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेडचे 
अध्यक्ष ' (१९७०-७५) म्हणून त्यांनी काम केले 
असून सध्या ते बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ 
सांयन्समंधील सॉलिड स्टेट अँड स्ट्रक्चरल युनिटचे 
अध्येक्ष व प्राध्यापक आहेत. याशिवाय त्यांनी केंद्रीय 
मंत्रिमंडळाच्या वैज्ञानिक सल्लागार समितीचे सदस्य 


" आयुर्वेदाच्या. अध्ययनास चालना 
* केशव लक्ष्मण दप्तरी ( १८८०-१९५६ ) यांनी 
'ज्योतिर्गेणितासंबंधी संशोधन केले आणि केशवराव 


१०७३१ 


व परड्यू (१९६७-६८), ऑक्सफडे (१९७४- 
७५), लेंट्रोबे. (ऑस्ट्रेलिया) व केंब्रिज (१९८३- 
८४) या विद्यापीठांत अभ्यागत प्राध्यापक व विद्या- 
पीठ अनुदान आयोगाचे रसायनशास्त्राचे राष्ट्रीय 
प्राध्यापक म्हणूनही काम केले आहे. . .! 
धनभवस्था रसायनशास्त्र, पृष्ठीयविज्ञान, . वर्णे- 
पटविज्ञान, रेणूंची रचना हे. त्यांच्य़ा संशोधनाचे 
विषय आहेत. त्यांनी १२ पुस्तके व ३५० पेक्षा 
जास्त संशोधनपर लेख लिहिले असून ते. अनेक 
आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांच्या .:संपादकमंडळां- 
वरही काम करंतात. जंबराहरलाल नेहरू फेलो 


-( १९७३-७५ ), तसेच रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ 


केमिस्ट्री, इंडियन अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस, इंडियन 
नॅशनल सायन्स अकॅडेमी, अमेरिकन केमिकल सोसा" 
यटी ( १९७६ ), युगोस्लाव्हियांची अकॅडेमी ऑफ 
सायन्सेस १९८१), रॉयल सोसायटी '( १९८२.) , 
यांचे सदस्यत्व त्यांना मिळाले असून आफ्रालाशियन 
अकॅडेमी ऑफ सायन्सेसचे तें संस्यापकसदस्य आहेत. 


. शिवाय मार्लो पदक (१९६७), भटनागर. पुरस्कार 


( १९६८ ), यदेनापल्ली पदक व पारितोषिक 
(-१९७३ ), पद्मश्री ( १९७४ ), रामन पुरस्कार 
( १९७५ ), सत्येंद्रनाथ बोस व रॉयल सोसांयटी 
ऑफ केमिस्ट्री ( लंडन ) चे पदक (१९८१) आणि 


.केर्नाटक राज्य पुरस्कार ( १९८२ ) हे सन्मान 


त्यांना मिळाले आहेत. 

पुरुषोत्तमझ्षास्त्री गणेशशास्त्री. नानल (१८८४-- 
१९४४) यांनी आयुर्वेदाविषयी संशोधन केले व 
दिली; तर 


कृष्णराव दाते (१९१२-८३) या प्रसिद्ध हृद- 
रोगतंज्ज्ञांनी मधुमेह, अतिरक्तदाब, वजनातील 
वाढ व हृदयबिकार यांविषयी संशोधनपर लेख 
लिहिले. माधव नारायण कामत (जन्म १८९७) 
यांनी वनस्पतिरोगविज्ञान व कवकविज्ञान या विष- 


' यांचे संशोधन केले तर एस्‌. के. कुलकर्णी-जतकर 


(जन्म १८९७) यांनी रसायनशास्त्रातील अनेक 
विषयांवर (उदा., पाणी, नायट्रोजन, डायपोल 


मोमेंट इत्यादी ) संशोधन केले असून श्रीधर 


शांताराम आजगावकर ( जन्म १७ जून १९०७ 


अनुक्रमणिका 


१०२ 
रोजी मालवणला; पदद्या : एफ्‌. ए. आय्‌. आय्‌. 
डी. , एफ्‌. सी. जी. पी. , एफ्‌. आय्‌. एम्‌. एस्‌. व 
एलू. एम्‌.) यांनी मधुमेहाविषयी संशोधन व लेखन 
केले आहे व त्यांच्या या कार्यामुळे त्यांना मधुमेहा- 
विषयीच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्था- 
संघटनांत स्थान प्राप्त झाले आहे. पांडुरंग वासुदेव 
सुखात्मे (जन्म १९११) यांनी जीवसांख्यिकी व 
पोषण यांविषयी संशोधन केले असून ते संयुक्‍त 
राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेचे संचालक झाले. 
भालचंद्र नीळकंठ पुरंदरे (जन्म १९१ १) या प्रसिद्ध 
स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी कुटुंबनियोजनाविषयी महत्त्वाचे 
काम केले आहे. आत्माराम भैरव जोशी ( जन्म 
१७ नोव्हेंबर १९१६ रोजी जवलपुरला; पदव्या : 
एम्‌. एस्सी. पीएच्‌. डी. केंब्रिज. ) यांनी वनस्पति- 
प्रजनन व आनुवंशिकी या विषयांत संशोधन केले 
असून त्यांनी या विषकेच्क करकररष्ट्रोय संस्था-संघ- 
टनांवरही काम केले आहे. त्यांना पद्मश्री व बोरलाग 
पुरस्कार (१९७६) हे सन्मान लाभले आहेत. 
रा. वा. ताम्हणकर (जन्म १९१७; एम्‌. एस्सी, 
पीएच्‌. डी. पॅरिस ) यांनी धातुविज्ञानातील अनेक 
विषयांचे संशोधन केळे असून ते मिश्रधातू निगम, 
डिफेन्स मेटेंठर्जीकल लॅबोरेटरीजचे संचालक होते. 
बाळ दत्तात्रय टिळक (जन्म २६ सप्टेंबर १९१८ रोजी 
करंजा येथे; पदव्या : पीएच्‌. डी., डी. फिल्‌., डी. 
एस्सी, ऑक्सफडं ) . या पुण्याच्या राष्ट्रीय रासायनिक 
प्रयोगशाळेच्या माजी संचालकांनी रंजकद्रव्यां- 
विषयी व कार्बनी रसायनशास्त्रात संशोधन केले 
आहे. वासुदेव बानर्जी पदक (१ ९५९), भटनागर 
पुरस्कार (१९६३), पद्मभूषण (१९७२) इत्यादी 
सन्मान त्यांना मिळाळे आहेत. वसंत झंकर हुजुर- 
बाजार (जन्म १९१९) यांनी गणितीय संख्या- 
शास्त्र, गणितीय तकंशास्त्र व संभाव्यता सिद्धांत 
यांविषयीचे संशोधन केले आहे, तर कृष्ण राजाराम 
सुरंगे (जन्म १९२०)या लखनौच्या बिरबल सहानी 
इन्स्टिटयूट ऑफ पॅलिओबॉटनी या संस्थेच्या 
माजी संचालकांनी व पुण्याच्या विज्ञानवधिनी 
महाराष्ट्राच्या संचालकांनी पुरावनस्पतिविज्ञान या 
विषयात संशोधन केले आहे. होमी नसेरवानजी 
सेठना [ जन्म २४ ऑगस्ट १९२३ रोजी मुंबईला; 
पदव्या : बी. एस्सी. (टेकू), मुंबई व एमु. एस्‌. 


नवेभारतं 


ऑक्टो. -नोव्है. 7 १९८४ 


ई. (रासायनिक अभियांत्रिकी), मिशिगन ]या 
अणुऊर्जा आयोगाच्या माजी अध्यक्षांनी तुभे येथील 
प्लुटोनियमचे संयंत्र उभारण्यात मोलाचे कार्य केले 
आहे. त्यांना भटनागर पुरस्कार (१९६०), सर 
विल्यम जोन्स स्मृतिपदक (१ ९७४), पद्मश्री 
(१९५९), पद्मभूषण (१९६६), पद्मविभूषण 
( १९७५ ), सर्वाधिकारी सुवणपदक (१९७५) व 
अनेक विद्यापीठांच्या सन्माननीय पदव्या वगैरे 
सन्मान मिळाळे आहेत. राजा रामण्णा (जन्म 
२८ जानेवारी १९२५ रोजी बंगलोरला; पदव्या : 
बी. एस्सी. ऑनसं, पीएच. डी., लंडन ) 
या अणुऊर्जा आयोगाच्या अध्यक्षांनी अणुकेंद्रीय 
भौतिकीत विशेष संशोधन केले असून त्यांना भट- 
नागर पुरस्कार (१९६३), मेघनाद साहा पारि- 
तोषिक (१९८४) व अनेक सन्माननीय पदव्या 
इत्यादी बहुमान मिळाले आहेत. विश्‍वनाथ अनंत 
अळतेकर (जन्म ४ मार्च १९२५ रोजी साताऱ्याला; 
"देव्या : एम्‌. एस्‌., डी. एस्सी.) या १९६९ 
पासून जमशेटपुर येथील राष्ट्रीय धातुवैज्ञानिक 
प्रयोग शाळेचे संचालक असलेल्या धातुरवैज्ञानिकांनी 
जस्ताविषयी खास संशोधन केले आहे. त्यांना अनेक 


कामानी सुवणंपदक, १९ 


् १९२६ रोर्ज 
बाद्याला; पदव्या : एम्‌. बी. बी. गा डन 
एस्सी. , एम्‌. डी.) मुंबईच्या त संस्थेचे 


माजी संचालक (१ ९७२--७८ 
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ( 
प्रयोग्ञाळीय सेवेमध्ये प्रादेशिक 


न क सल्लागा ४ 
लल्या या शास्त्रज्ञांनी ओऔष£ि कीय 


केले असून या विषयाची पुस्तकेही वा 
भालचंद्र माधव उदगावकर (जन्म ३4 वळ 
१९२७ रोजी कऱ्हाडला; एम. एस्सी.) ग 
प्रथम मूलकणांविषयी व नंतर उच्च ऊज त 
कोतील संशोधन केले असून बे 


वै सून सध्या ते टाटा 
ट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च व 


रसच या 
तिक भौतिकी गटाचे प्रमुख आहेत 
अत्त्यकर (जन्म १९२८ साली; पदव्य 


इन्स्टि- 


कृष्ण दामोदर 
1: एम. एस्सी. 


विस्य़ा शतकातील भारतीय शास्त्रज्ञ व संशोधक 


पीएंचं. डी., कॅलिफोंनिया) यांनी ज्योतिषशास्त्र व 
वर्णपटविज्ञान यांमध्ये संशोंधन केले असून ते हैत्रा- 
बादच्या उस्मानिया विद्यापीठात ज्योतिषशास्त्राचें 
प्राध्यापक आहेत. वसंत र. गोवारीकर (जन्म १९३२; 
एम'. एस्सी., पीएच. डी., बंकिंगहॅम) विक्रम सारा- 
भाई रॉकेट रिसर्च स्टेशनचे संचालक असलेल्या या 
वैज्ञानिकांनी एस. एल. व्ही.-३ या उपग्रहवाहकाच्या 
विकासात महत्त्वाचे काये केले आहे. जयंत विष्णू 
नारळीकर (जन्म १९ जुले १९३८ रोजी कोल्हा- 
पूरला; पदव्या : एम. ए., पीएच. डी., डी. एस्सी. 
केंब्रिज) विश्वाच्या स्थिर-अवस्था उपपत्तीविषयीचे 
यांचे संशोधन महत्त्वाचे असून त्यांनी हॉइल यांच्या 
जोडीने विश्‍वातील द्रव्याच्या निमितीसंबंधी गणि- 
तीय विवरण केले आहे. १९६४ साली त्यांनी 
गुरुत्वाकर्षणाचा एक नवीन सिद्धांत मांडला व त्यात 
जडत्व हा वस्तूचा मौलिक गुणधर्म नसून त्याचा 
विश्वाच्या रचनेज्ी संबंध असल्याचे त्यांनी म्हटले 
आहे. त्यांनी व के. एम. व्ही. अप्पाराव यांनी 
विश्‍वात कृष्णविवरांप्रमाणेच शवेतविवरेही असून ती 
द्रव्य व ऊर्जा यांची उगमस्थाने आहेत, असे मत 
मांडळे आहे. नारळीकर यांना हायसन पदक 
(१९६०), स्मिथ व अँडम्स पारितोषिके (१९६२ 
व १९६७), फ्ह्मभूषण (१९६५), केंब्रिज विद्या- 
पीठाची एस्सी. डी. पदवी (१९७६), भटनागर 
पुरस्कार (१९७८), फाय फाउंडेशनचा ' राष्ट्र- 
भूषण ' पुरस्कार (१९८३) इत्यादी अनेक बहुमान 
मिळाले आहेत. १९७२ सालापासून ते मुंबईच्या 
टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसचे येथे प्राध्या- 
पक आहेत. 

यांशिवाय विष्णू पी. साने (लखनोच्या राष्ट्रीय 
वनस्पतिवैज्ञानिक संशोधन संस्थेचे उपसंचालक ) 
हे वनस्पतिवैज्ञानिक व कृषितज्ज्ञ; बळवंत शंकर 
जोशी (अमेरिकेतील जॉजिया विद्यापीठाच्या इन्स्टि- 
ट्यूट ऑफ नॅचरल प्रॉडक्टमध्ये १९८२ पासून 
संशोधक ) हे रसायनशास्त्रज्ञ, बाळकृष्ण गणेश 
देशपांडे (महाराष्ट्र विज्ञान वाधिनीतील भूविज्ञानाचे 
मानद प्राध्यापक), गजानन राजाराम उदास ( अणु- 
ऊर्जा खात्याच्या किरणोत्सर्गी खनिज विभागाचे 
संचालक) हे भूवेज्ञानिक; शरच्चंद्र शंकर श्रीखंडे 
(अंलाहाबाद येथील गणित व गणितीय भौतिकी- 


१०२३ 


विषय्रीच्या संशोधन संस्थेचे १९८३ पासून संचालक) 
हे गणिती; विष्णू गणेश भिडे (पुणे विद्यापीठाचे 
कुल्गृरू), माधव रामचंद्र भिडे (पुणे विद्यापीठाच्या 
भोतिकी विभागाचे प्रमुख), बाजी विनायक ठोसर 
(टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च येथील 
गुणश्री प्राध्यापक) हे भौतिकीविज्ञ; माधव काशी- 
नाथ दळवी (भारत सरकारचे वनांविषयीचे महा- 
निरीक्षक) हे वनविद्यातज्ज्ञ; प्रमोद काळे व ई. व्ही. 
चिटणीस (अहमदाबाद येथील सॅटेलाइट टेक्नॉंलॉजी 
सेंटरचे संचालक) हे अवकाशविज्ञानातील तज्ज्ञ; 
अच्युत पुरुषोत्तम कानविदे (नवी दिल्ली) हे वास्तु- 
विश्यारद; प्रभाकर रामचंद्र बापट (मुंबई), वसंत 
द्वारकानाथ देसाई (मुंबई), मुरलीधर विनायकः 
देशपांडे (पुणे), प्रमोद आनंद परांजपे (बंगलोर) , 
भास्कर विठ्ठल रोटकर ( नागपूर), संरोश् इराच 
तारापोरवाला (मुंबई), गंगाधर सदाशिव तेंडोलकर 
(मुंबई), सुरेश रामराव विजयकर (हैदराबाद) हे 
अभियंते; महादेव कृष्णाजी गणपुळे (बंकानेर), 
किरण शरच्चंद्र कणिक ( अहमदाबाद ), माधव 
गणेश कुलकर्णी ( मुंबई ), शामराव हरिदृचंद्र 
म्हात्रे (मुंबई), गोपाळकृष्ण बी. नाडकर्णी (मुंबई), 
आनंद जी. नाईक-कुराडे (नवी दिल्लो), मनोहर 
विश्‍वनाथ निमकर (मुंबई), वसंत माधव पै 
(मंगलोर), सीताराम प्रताप पंडित (मुंबई), 
मधुकर दिनकर पारकर (मुंबई), श्रीकृष्ण 
पुरुषोत्तम पोतनीस (मुंबई), भगवंत सीताराम 
रांगणेकर (ठाणे), कृष्ण विनायक तालचेरकर 
(नवी दिल्ली) हे विविध तंत्रविद्यांमधील तज्ज्ञ; 
आनंद माधव देशपांडे (पुणे), अश्विनीकुमार जे. 
ध्रुव (मुंबई), गोविद रामचंद्र गोडे ( नवी दिल्ली), 
सुरेंद्र गजानन तळवळकर (मुंबई), जॉन बानेबस 
(अहमदनगर), दिनकर शिवराम प्रधान (मुंबई), 
ओबैद सिद्दिकी (मुंबई), पद्माकर सदाशिव बिडवई 
(बुरहानपुर), लेखा कमलाकर पाठक (मुंबई), 
शांतिकुमार ज्ञानेश्‍वर भांडारकर (मुंबई), चितामण 
वासुदेव तळवळकर (मुंबई), रामचंद्र दत्तात्रय लेले 
(मुंबई), नौशीर एच्‌. वाडिया (मुंबई), मधुकर डी. 
देशमुख (मुंबई), पी. एम्‌. पै (मुंबई), माधव 
गजानन देव (मुंबई), शांताराम गोपाळ देवधरे 
(मुंबई), रजनीनाथ शांताराम सातोस्कर (मुंबई), 


१०७ 


नरहर शंकर देवधर (पुणे), गोपाळ अनंत पानसे 
(मुंबई), पद्माकर विष्णू साठे ( औरंगाबाद ), 
दाराष जहांगीर जस्सावाला (मुंबई), कमलाकर 
चितामण गद्रे (मुंबई), पंढरीनाथ प्रभाकर कणिक 
(मुंबई), स्वामीदास रघुनाथ रेगे (मुंबई), स्नेहलता 
शामराव देशमुख (मुंबई), शरद पांडे (मुंबई), 
गुरुकुमार भालचंद्र परूळकर (मुंबई) हे वैद्यक- 
शास्त्राच्या विविध शाखोपशाखांतील तज्ज्ञ; संभाजी 
नारायण भावसार (पुणे), मनोहर गोपाळ वडाळकर 
(पुणे) हे आयुर्वेदातील तज्ज्ञ; मित्रचंदा लक्ष्मण 
ढवळे ( मुंबई ), कुमुदीश परमानंद मुजुमदार 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


( मुंबई ) हे होमीओपॅथीतील तज्ज्ञ; महंमद मुख्तार 
इलाही ( मुंबई ) हे युनानी वैद्यकातील तज्ज्ञ इत्यादी 
विविध विज्ञानांतील तज्ज्ञांची नावे ' इंडिया हूज हृ 
१९८४! (आय. एन. एफ्‌. ए. - इंडियन न्यूज अँड 
फिचर अलायन्सेसचे प्रकाशन) मध्ये आढळतात. 


[ खंदर्भे : १) अर्वाचीन भारतीय वैज्ञानिक, 
भाग १ ते ४ (भालबा केळकर), २) भारताची 
विज्ञानभूषणे (ना. बा. कोगेकर), ३) सम एमिनंट 
इंडियन सायंटिस्ट्स (जगजित सिंग), ४) मराठी 
विश्‍वकोश. ] 


७ ७ ९७ 


साभार पोच 


वि % मो; जेनी - अ. अं. कुलकर्णी; श्रीविद्या प्रकाशन, 
२२५ शनिवार पेठ, पुणे ४११०३०; १९८४; 
पृ. १५४; कि. रु. २२-५० 

१. . बंद दरवाजा - लक्ष्मण माने; ग्रंथाली प्रकाशन, 
३४/९०२, नेहरूनगर, मुंबई ४०००२४; 
१९८४; पृ. १९१; कि. ३० रुपये. 


प. कृ. अस्यंकर 5. 0011, 11, 5. 
मॅनेजर 


&७&€6&6€3€&6€9€9&6€9€9€9€9€9€93€>€ 


। सतूफलाय सह्कारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... 


दि वाऔ अर्बन को-ऑप. बँक लि. 
वाहे ( सातारा ) 


कै मुदत ठेवोंवर आकर्षेक व्याज श्र बचतोच्या विविध योजना शै सुलभ हप्त्यांचो 
हायरपरचेस योजना कै सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय ष्र तत्पर सेवा 


शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० 


€3*3€3€>€>€>€>€>६>€>€3>€9 ६ €&&9€9&88888989&:8 


शे स्त्रो-पुरुष - छाया दातार; ग्रंथाली प्रकाशन, 
३४/९०२, नेहरूनगर, मुंबई ४०००२४; 
१९८४; पृ. १६८, कि. २२ रुपये. 


क्र खिल्ली - पु. ल. देशपांडे; श्रीविद्या प्रकाशन, 


२५० शनिवार पेठ, पुणे- ४११०२०; १९८४; 
पृ. २१२; कि. ४० रुपये, 


€9:€>€3€>€>€>€>€>*<€>€€>€>€><€>€9€>€>€>€>€3€>€>€>€9>:€>€) 


€3€&3न्स््रे 


फोननं७ 


दृ. न. पटवधन 
चेअरमन 


&$€9€5€3€53<€3€>€&€3€9€>€3€>€& 


अनुक्रमणिका 


प्रारंभिक छिक्षणाच्या सावैत्रिकीकरणाच्या संदर्भात 


प्राथमिक विज्ञान-शिक्षण : आढावा आणि काही विचार 3 


वि. गो. कुलकर्णी 


ध्रांत्ताविक 

शिक्षण हे सामाजिक पुनरंचनेचे एक प्रभावी 
सॉधंनं हिं. शिक्षणाचे सावंत्रिकीकरण झाल्याविना 
म्हणजे सवे भारतीय जनता निदान अंडाणीपणाच्या 
कोंडवाड्यातुन बाहेर पडल्याविना, सुबत्ता आणि 
सामर्थ्य संपादन करण्यासाठी आखलेल्या विकासाच्या 
योजनांना गती आणि रुचिर रूप-रंग मिळत नाही 
इत्यादी सामाजिक जाणिवा तक्षा खूप जुन्या आहेत. 
अव्वल इंग्रजीतही स्वराज्याच्या चळवळीबरोबरच 
सामाजिक सुधारणा, विशेषेकरून शिक्षणाधिष्ठित 
सुधारणा हाती घेण्यात आल्या. निदान महाराष्ट्रात 
तरी या दूरदृष्टीचा अभाव जाणवला नाही. तत्का- 
लीन भारताचे चित्र पाहता बंगाल, महाराष्ट्र अग्रेसर 
असून इतर प्रांत कमीअधिक प्रमाणात ह्यांचे अनु- 
करण करीत असत, असे दृश्य दिसून येई. महाराष्ट्रात 
तर स्त्री-शिक्षण, कमवा आणि शिकवा, दुबेल 
घटकांसाठी शिक्षण, स्वाभिमान जागृत करणारे 
राष्ट्रीय शिक्षण, उत्सवादी कार्यक्रमांतून जनतेचे 
उद्‌बोधन असे अनेकविध कल्पक आणि धाडसी 
प्रयोग करण्यात आले. त्यांसाठी आवड्यक ते 
मनुष्यबळ आणि पैसा गोळा करण्यात तत्कालीन 
नेतृत्वाला अपयक्ष आले नाही. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शिक्षणाचे नियोजन कर- 
'ण्याची अभूतपूर्व संधी आम्हास मिळाली. त्या काळी 
तज्ज्ञ गटाच्या अभ्यास मंडळाने असा निष्केषे काढला 
की, भारतीय शिक्षणपद्धतीत तीन ढोबळ उणिवा 
आहेत. जिला शिक्षणसंस्था असे म्हणंता येईल, 
म्हणजे ज्या संस्थेचे जाळे देशभर पसरलेले आहे ती 
मॅकॉलेप्रणींत संस्था असून, इंग्रजांची चाकरी करू 
इच्छिणाऱ्या मूठभर एतददेशींयांना तयार करण्या- 
पलीकडे उच्च वा पवित्र ध्येय तिच्यासमोर नाही. 
जुंन्या पाठशाळा तर अगदीच अस्तंगंत झालेस्या. 

न. भा. १४ 


/““ “१५८... 


२५... 


अश्या परिस्थितीत शिक्षणाची पुनरंचना 
होणे आवश्यक आहे, असा विचार मांडण्यात आला: 
शिक्षणाचे सावंत्रिकीकरण. करून, “ शहाणे करून 
सोडावे. सकल जना ” हे एक अंग. नव्या भारत्ताच्या: 
उभारणीस आवद्यक ते मनुष्यबळ तयार करण्या- 
साठी, केवळ चाकरमान्यांच्या दृष्टीने आखलेल्यम' 
शिक्षणपद्धतीत योग्य ते बदल करून, नकी: पद्धती 
सिद्ध करणे हे दुसरे अंग. आणि तितकीच>महत्त्वाचीं 
गोष्ट म्हणजे कोणते राजश्री काय. म्हणतात याच्या 
पाढा वाचण्यावर भर न! देता स्वयंप्रज्ञा जोपासल्मी' 
जाईल, नवे विचार, नवे शोध, नव्या क्लृप्त्या या 
भरतभूमीत उदय-पावतील असे कसदार शिक्षण देणेः 
हे तिसरे अंग. या तीनही अंगांचा विचार आपल्या 
नेत्यांनी केला आणि हे तीनही कार्यक्रम एकाच वेळी 
हाती घेणे आथिकदृष्ट्या परवडण्यासारखे: नसल्या: 
मुळे, शिक्षणाच्या सावंत्रिकीकरणाला अग्रक्रम देण्यातः 
आला. 

वरवर विचार करिता यात काहीतरी गफलतः 
झाली असे वाटेल. एखादी यंत्रणा ल्हान असते 
तोवरच तिचे स्वरूप बदलणे सुलभ असते; परंतु 
तिने एकदा विराट खूप धारण केले.की, मग तिला 
इष्ट तो आकार देणे दुघट होते. म्हणून शिक्षणाचा 
कस वाढविणे, भारतीय विकासकायंक्रमांना अनु- 
कूल तसेच आपणास पुज्य वाटणार्‍या मूल्यांचे 
संवधन करू शकेल अश्या प्रकारची थिक्षणयंत्रणाः 
प्रथम सिद्ध करून मगच तिचे  सावेतरिकीकरण' 
करावयास हवे होते, असाही एक मतप्रवाह होता; 
आजही आहे. तथापि इतर विकसनशील देशांच्या 
अनुभवांचे परिशीलन केल्यावर आपला निर्णय 
कितीतरी सुदैवी होता असे वाटू लागते. 


दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगातील 
अंनेंक देशांना स्वातंत्र्य मिळाले, यांत आफ्रिका 


अनुक्रमणिका 


८. 
“० रि > षे. 


१०६ 


आणि दक्षिण अमेरिका खंडांतील अनेक देश आहेत. 
तेथे वसाहतवादी राज्यसत्ता अंतर्धान पावली हे 
खरे; परंतु तिच्या जागी आलेल्या स्वदेशी हुकूम- 
शहांनी, “ परकी बरे” असे म्हणायची पाळी 
आणली. त्या देश्यांत जे मूठभर अर्धशिक्षित लोक 
होते, त्यांना नव्या शासनयंत्रणेत फारच मोठी 
पदे मिळाली, आणि या सार्‍यांचा परिणाम म्हणजे 
जनतेच्या दुर्देवास पारावार राहिला नाही. आज 
तेथे शिक्षणाची सुधारणा या शब्दप्रयोगाचा एकच 
अर्थ जनतेस समजतो, तो म्हणजे या कूरकर्म्या 
शास्त्यांचे पिळवणुकीचे हत्यार अधिक तीक्ष्ण करणे, 
या भूमिकेने संतप्त झालेल्या जनतेला चुचकारून 
घेऊन शिक्षणाची पुनरंचना करणे जवळ जवळ 
असाध्य झाले आहे. गेल्या शतकातील भारतीय, 
विशेषेकरून मराठी नेत्यांच्या दुरदर्शीपणामुळे आम्ही 
निदान या गर्तेत तरी पडलो नाही. रानडे, गोखले, 
फुले, भाऊराव पाटील, आगरकर या नावांचे 
आदरयुक्त कौतुक आजही होते; परंतु त्यांच्या 
कार्याचे महत्त्व जेवढ्या तीव्रतेने उमगावयास 
पाहिजे तेवढे उमगत नाही असे वाटल्यावरून, 
विषयांतराचा दोष पत्करूनही हे विवेचन केले. 

: शिक्षणाचे सावंत्रिकोकरण करावयाचे असे 
धोरण ठरल्यानंतर त्याची कार्यवाही खूपच तडफेने 
करण्यात आली आहे. सहा ते चौदा या वयोगटा- 
तील प्रत्येक मुलास चाळत शाळेत जाता येईल 
इतक्या शाळा बांधण्यात आल्या. अगदी दुर्गम 
ठिकाणीसुद्धा, एकशिक्षकी का होईना, शाळा चालू 
करण्यात आल्या. लोकसंख्या भराभर वाढत 
असतानाही इयत्ता पहिलीमध्ये सहा वर्षाची जवळ 
जवळ सवे मुले पटावर दाखल होतील इतकी प्रगती 
आपण केली. गरीब देशामध्ये शिक्षणाचा कसलाही 
खर्च पालकांना परवडत नाही हे लक्षात घेऊन 
प्राथमिक शिक्षण सक्‍तीचे आणि मोफत तर केलेच, 
शिवाय पुस्तके, वह्या इत्यादी साधनांची घाऊक 
निर्मिती करून, तसेच शिष्यवृत्त्या, पुस्तक-पेढ्या 
अशा नवनवीन योजना आखून शिक्षणाचा आन- 
षंगिक खर्चही कमी केला आहे. तामिळनाड 
सरकारची दुपारच्या भोजनाची योजना हे अगदी 
अलीकडे उचललेले महत्त्वाकांक्षी पाऊल. या साऱ्यांचे 
कोतुक करावे तितके थोडेच. इतर विकसनशील 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


देशांच्या तुलनेने ही प्रगती केवळ लक्षणीय नव्हे तर 
अक्षरशः नेत्रदीपक आहे. 


तथापि, या सार्‍या परिश्रमांचे जे इष्ट आणि 
अपेक्षित फळ ते मात्र दुलंभच राहिले आहे. प्राथमिक 
स्तरावरील प्रचंड गळती, शालेय अभ्यासक्रमातील 
सत्त्वहीनंता या साऱ्यांमुळे बहुजन समाज एक तर 
शिक्षणापासून वंचित राहिला; आणि ज्या काही 
थोड्यांना शालेय शिक्षण पूर्ण करता आले त्यांना 
आपण मिळविलेल्या प्रशस्तिपत्राला बाजारात फारशी 
किमत नाही, असा अनुभव येत आहे. शिक्षणाच्या 
नवीन सुधारणांचे हसे होऊ लागल्यामुळे त्या साऱ्या 
यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्‍वास उडत चालला आहे. 
तसेच, भारताच्या विकासकार्यातील विज्ञान आणि 
तंत्रज्ञान यांचे स्थान, आणि कल्पक तसेच तज्ज्ञ 
वैज्ञानिक व तंत्रज्ञ यांच्या अभावी विकासाला पड- 
लेली खीळ यांच्या सामाजिक जाणीवेने शिक्षणा- 
वरील टीकेला फारच धार येऊ लागली आहे. 
यातील उच्च शिक्षणाच्या अंगाचा विचार येथे 
करावयाचा नाही. प्राथमिक स्तरावरील प्रचंड 
गळती, आणि तीमुळे साक्षरतेसारख्या पायाभूत 
उद्दिष्टांचीसुद्धा होत आलेली पीछेहाट, तसेच त्यावर 
उपाय म्हणून प्रचलित असलेले विविध प्रयोग, यांचा 
आढावा घेऊन शिक्षणासंबंधी एक ठोस विचार 
मांडणे यासाठी या लेखाचा प्रपंच. 


औपचारिक शिक्षणातील समस्या 


पहिल्या एक-दोन वर्षांतील गळतीचे प्रचंड प्रमाण 
ही औपचारिक शिक्षणातील सर्वात मोठी समस्या 
आहे. ग्रामीण भागात तसेच स्त्री-वर्गात हे प्रमाण 
फारच मोठे आहे. स्त्रिया शिक्षणापासून वंचित 
राहिल्याने, शिक्षणाचा जो काही प्रसार व्हावयाचा 
तोही चिरस्थायी होत नाही. सामान्यत: साक्षर स्त्री 
आपली मुळे निरक्षर राहू देत नाही, हे लक्षात 
घेता वरील विधानाचे महत्त्व लक्षात येईल. ग्रामीण 
भागात शिक्षणाचा प्रसार होण्याची आवश्यकता 
यावरही भाष्य करण्याची जरूरी नाही. प्राथमिक 
स्तरावरील ही गळती थांबवून शिक्षणाचे खऱ्या 
अर्थाने सावंत्रिकीकरण करण्यासाठी जे संशोधन- 
प्रकल्प, शासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रांत, हाती घेतले 
जातात त्यांचे तीन प्रमुख वर्ग आहेत. या वर्गाची 


प्राथमिक विज्ञान-शिक्षण : आढ1वा आणि काही विचार 


भूमिका संक्षेपाने मांडून नंतर त्यांच्या अनुभवांचे 
वि्लेषण करणे उपयुक्‍त ठरेल. 

पहिला विचार असा की, गळतीचे खापर दारि- 
द्रयावर फोडण्यात फारसे स्वारस्य नाही. दारिद्रय 
हे गळतीचे प्रमुख कारण आहे हे खरे असले तरी, 
अशा विवेचनातून दारिद्रयामुळे गळती आणि गळती- 
मुळे विकासाला खीळ या दुष्टचक्रातून बाहेर पड- 
ण्याचा मार्गे दिसत नाही. त्यापेक्षा दारिद्रथाहून 
अन्य अशी काही कारणे गळतीस कारणीभूत होत 
असतील, तर त्यांचा अभ्यास करून, निदान ती 
तरी कारणे दूर करता आली तर पाहावे, या विचा- 
रातून काही प्रकल्प निर्माण झाले. अभ्यासक्रम, 
पाठ्यपुस्तकातील तसेच वर्गात शिक्षकांनी वापरा- 
वयाची भाषा, ज्यांचे पालक निरक्षर आहेत अश्या 
मुलांच्या शेक्षणिक समस्यांची जाणीव शिक्षकांना 
करून देणे इत्यादी उपायांनी शाळेचा धसका कमी 
करता आला तर गळतीचे प्रमाण कमी करता येईल 
आणि बहुजनसमाजात शालेय शिक्षणाचा प्रसार 
दृढमूल करता येईल असा हा विचार आहे. 

दुसरा विचार असा की, औपचारिक शिक्षण- 
पद्धती हीच मुदलात दोषी आहे. शिक्षणाच्या 
सावेत्रिकीकरणाच्या प्रचंड प्रयत्नांमुळे ज्यांच्या 
घरांत शतकानुशतके अक्षरांचा स्पर्श झालेला नाही 
अक्ला घरांतील मुले उमेदीने शिकण्यासाठी शाळेत 
येतात. परंतु तेथील अभ्यासक्रम, शिकवण्याची आणि 
शिकण्याची पद्धत, शाळेची वेळ आणि एकूणच तेथे 
वावरण्यासाठी लागणाऱ्या चालीरीतींचे अज्ञान, या 
व अश्या कारणांनी नाउमेद होऊन मुले शाळेच्या 
बाहेर पडतात. काहीतरी थातुर-मातुर सुधारणा 
करून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. त्यासाठी जीवना- 
भिमुख, ज्याची उवयुकक्‍्तता निरपवाद असून तत्काल 
फलदायी आहे, अशा अनोपचारिक शिक्षणक्रमाची 
निर्मिती केली पाहिजे. रात्रीच्या वेळी, दमून-भागून 
आलेल्या कष्टजीवी मुलामुलींना हसत-खेळत शिक्षण 
देणारी पद्धतीच हे काये करू शकेल, असा या 
विचाराचा पाया. 

तिसरा विचार असा की, औपचारिक काय किवा 
अनौपचारिक काय, एका माहीतगार व्यक्‍तीने काही 
विद्यार्थी गोळा करून प्रत्यक्ष संपर्कातून, गुरुमुखाने 
ज्ञान देणे ही प्रक्रियाच नवीन तंत्रज्ञानामुळे जुनाट 


१०७ 


ठरली आहे. आजची माध्यमे अत्यंत प्रभावी आहेत. 
त्यांचा वापर केल्यास अल्प खर्चात ज्ञानदान करता 
येईल. दुर्गम ठिकाणीही दूरचित्रवाणी पोहोचू शकते. 
तसेच दृक-श्राव्यादी सर्वे माध्यमांचा उपयोग त्यात 
असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यास प्रवृत्त करणे, 
आल्यावर खिळवून ठेवणे इत्यादी समस्या अल्प- 
खर्चात आणि सहज सुटतील. 

या तीनही विचारांत थोडे थोडे तथ्य आहे. 
तसेच या प्रत्येक विचारात “ हत्ती आणि सहा 
आंधळे ” या कथेतील एकांगीपणाचा दोषही आहे. 
याखेरीज एका अत्यंत मूल्भूत अश्या समस्येकडे या 
तीनही विचारसरणींचे दुलंक्ष झाले असून, शिक्षणाचे 
सर्वांत महत्त्वाचे उद्दिष्ट कोणते या प्रश्‍नाची पुन्हा 
एकवार चिकित्सा करणे आव्यक आहे, असे मला 
वाटते. या प्रश्‍नाचा ऊहापोह करण्यापुर्वी वरील 
तीनही विचारसरणींतून निर्माण झालेल्या प्रकल्पांचे 
काही अनुभव लक्षात घेणे उद्बोधक ठरेल. 
औपचारिक शिक्षणपद्धतीतील सुघारणा 

टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ फंडामेण्टल रिसर्च या 
संस्थेतील होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केन्द्राने महारा- 
ष्ट्राच्या ग्रामीण भागात औपचारिक शिक्षणपद्धतीत 
सुधारणा घडवून आणण्याचा एक संश्योधन प्रकल्प 
१९७५ते ७८या तीन वर्षांत हाती घेतला होता. या 
प्रकल्पाचे वेशिष्ट्य असे की, ग्रामीण विभागातील 
प्राथमिक शाळांची परिस्थिती, शिक्षकांची गुणवत्ता, 
पाठबपुस्तके वगैरे सर्व बाबी आहेत तशाच गृहीत 
धरण्यात आल्या होत्या. अध्यापनपद्धती या एका 
घटकात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला 
होता. ग्रामीण विभागात प्राथमिक स्तरावर शिक्ष- 
णाच्या सावेत्रिकीकरणामुळे, ज्या घरांतून झालेय 
शिक्षणाचा संस्कार शतकानुशतके झालेला नाही 
अश्या घरांतील मुळे बहुसंख्येने पटावर दाखल होत 
आहेत. त्यांच्या काही खास समस्या असतात. या 
समस्यांची जाणीव शिक्षकांना करून देऊन त्यांवर 
मात करण्यासाठी योजिलेली नवीन अध्यापनपद्धती 
त्यांना शिकवणे, हा सदर प्रकल्पाचा प्रमुख हेतू 
होता, 

इयत्ता पहिलीमध्ये शालेय शिक्षणाची सुरुवात 
होते, असे आपण गृहीत धरतो. हा समज तितकासा 
बरोबर नाही. ज्या घरांतुन शिक्षणाची परंपरा आहे 


अनुक्रमणिका 


१०८ 


तेथील मुलांचे शाळेत दाखल होण्यापुर्वी कितीतरी 
शिक्षण झालेले असते. घरातील सुशिक्षित वडील. 
धाऱ्यांशी बोलून त्यांची शब्दसंपत्ती वाढलेली असते. 
आपल्या मनातील विचार त्यांना पुर्ण वाक्यात व्यक्‍त 
करता येतो, एवढेच नव्हे तर निरनिराळे भाव असलेले 
निवेदनही करता येते. उदाहरणार्थ, “ मला सिनेमा 
पहायचा होता, म्हणून मी थिएटवर गेलो; परंतु 
मला तिकीट मिळाले नाही, त्यामुळे माझी फार 
निराशा झाली. ” इतपत निवेदन करता येते. घरी 
एंकलेल्या रामायण महाभारतातील गोष्टी, कविता 
किंवा स्त्रोत्रे यांचे पाठांतर इत्यादी संस्कारांमुळे 
हा पाया तयार झालेला असतो. याउलट, बहुसंख्य 
मुलांना मोठ्या माणसांशी बोलण्याची, गप्पा मार- 
ण्याची, प्रसंगी वाद घालण्याची संधीच मिळालेली 
नसते, त्यामुळे मोठ्या माणसांशी बोलण्याचे त्यांना 
धाडस होत नाही. अगदी साधा प्रश्‍न विचारला 
तरी उत्तर देण्याचे धैय आणि पुर्ण वाक्य बोलण्याचे 
कसब नसल्याने ती मुकाट बसतात. शिक्षकही अशा 
मुलांकडे दुलेक्ष करून बोलक्या मुलांवर लक्ष केंद्रित 
करू लागल्यास अबोल मुले कंटाळून शाळा सोडून 
देतात. 

ही सवे परिस्थिती शिक्षकांना समजावून सांग- 
ण्यात आली. जळगाव जिल्ह्यातील खिरोदा आणि 
त्याच्या परिसरातील पंधरा खेड्यांत राबविण्यात 
आलेल्या या प्रकल्पात नव्याने शिक्षण घेऊ पाह- 
णाऱ्या या मुलांना बोलके कसे करता येईल, चर्चा 
करण्याची संधी सर्वे मुलांना समान प्रमाणात 
मिळावी यासाठी काय करता येईल, याचे प्रशिक्षण 
शिक्षकांना देण्यात आले. दर महिन्याला प्रकल्पा- 
तील शाळांना भेटी देऊन शिक्षकांना मार्गदशनही 
करण्यात आले. प्रकल्प विज्ञानशिक्षणासंबंधीचा 
असल्यामुळे मुळे बोलू लागल्यानंतर त्यांच्या दैनंदित 
जीवनातील अनुभवांच्या आधारे विज्ञान कसे शिक- 
वावे याचे प्रामुख्याने शिक्षण देण्यात आले. 
शाळांमध्ये प्रयोगसाहित्य नसते. राज्याचा शिक्षण- 
विषयक अर्थसंकल्प पाहता प्राथमिक स्तरावर 
भरपूर प्रयोगसाहित्य पुरविणे नजीकच्या काळात 
शक्य होईल असे वाटत नाही. म्हणून आसपास 
सहज मिळणाऱ्या, जवळ जवळ टाकाऊ, अल्ला वस्तू 
वापरून शैक्षणिकदृष्ट्या उपयुक्त आणि मनोरंजक 


नेवभारते 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


असे प्रयोग कसे करता येतील याचेही शिक्षण 
देण्यात आले. 

या प्रकल्पाचे तपशीलवार मूल्यमापन करण्यात 
आले आहे. त्यासाठी लागणारी नवीन मूल्यमापन 
पद्धती सिद्ध करून शास्त्रीय पद्धतीने हे मूल्यमापन 
करण्यात आले. त्याचे काही प्रमुख निष्कर्षे 
येथे देत आहे. शिक्षकांना ही नवी पद्धत 
खूपच आवडते. वर्गातील बहुसंख्य मुळे बोलू 
लागतात. परंपरेचा आधार असलेली आणि 
नव्यानेच शाळेत येणारी मुले सारख्याच सफाईने 
बोलू लागतात. वर्गातील वातावरण पुष्कळच खेळी- 
मेळीचे होऊन विद्यार्थी स्वतःचे अनुभव सांगून चर्चा 
समृद्ध करू शकतात. त्याच परिसरातील इतर 
झाळांशी तुलना करून हे निष्कषे काढले आहेत. 
सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की, विज्ञान शिक- 
विताना शिक्षकांना सर्वेस्वी पाठयपुस्तकांवर अव- 
लं॑बून राहावे लागत नाही. आपापले अनुभव सांगून 
विद्यार्थी चर्चा इतकी रंगवितात की, त्यांतून वेज्ञा- 
निक तत्त्व अगदी सुलभतेने स्पष्ट होते. अशा रीतीने 
विज्ञान आणि भाषा या दोनही क्षेत्रांत बहुसंख्य 
विद्यार्थ्यांची भरपूर प्रगती होते. 

दोन बाबतींत मात्र निराश्या दिसते. एक तर 
जे मुद्दे प्रशिक्षणामध्ये स्पष्ट केले नव्हते, ज्या 
अनुभवांची पूर्वी कधीही चर्चा झाली नव्हती 
अशा नवीन गोष्टी शिक्षकांच्या पाठामध्ये सहसा 
दिसल्या नाहीत. म्हणजेच संकुचित पाठ्यपुस्तकाचा 
खूप मोठा विस्तार करण्यात प्रकल्पाला यदा 
आले एवढेच. या विस्तारात ग्रामीण अनुभवांना 
महत्त्वाचे स्थान मिळाले ही बाजू जमेची धरली, 
तरी शिक्षक स्वतःच्या पायांवर उभे राहून 
सर्जेनशीलतेचा आनंद उपभोगू लागले असे म्हणणे 
कठीणच. काही पाठांत नव्या गोष्टी दिसत हे खरे, 
इतर शाळांच्या तुलनेने प्रकल्पातील शाळांत या 
गोष्टी खूपच अधिक प्रमाणात दिसत हेही खरे. 
तथापि आपल्या जबाबदारीवर नवीन काहीतरी 
करण्याचा उत्साहू वा तयारी एकूण कमीच. कदा- 
चित हे बी रुजण्यास तीन वर्षे अपुरी पडली असतील. 
दुसरी निराशा अशी की, प्रयोगविज्ञानाचे भरपूर 
प्रशिक्षण देऊनसुद्धा वर्गात फारसे प्रयोग होत नसत. 
एकच प्रयोग किती विविध प्रकारांनी करता येतो 


अनुक्रमणिका 


ध्राथमिक विक्षान-शिक्षण : आढावा आणि काही विचार 


याचे शिक्षण दिलेले असूनही चाकोरीबाहेर जाऊन 
नवे प्रयोग कोणीही केळे नाहीत. एकूण असे दिसते 
की, प्रयोग केले असता विज्ञानाचे मम चांगले सम- 
जते यावरच फारसा कुणाचा विश्‍वास नव्हता. 
प्रकल्पाचे हे एक मोठे अपयश मानावे लागेल. 
भाषेचे असाधारण महत्त्व 

खिरोदा प्रकल्पाची सर्वांत मोठी देणगी म्हणजे 
प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणात दुर्बोध भाषेचा अड- 
सर किती मोठा आहे याची स्पष्ट कल्पना आली. या 
अडसराचे काही मोजमाप घेता यावे म्हणून इयत्ता 
पाचवी, सहावी आणि सातवीसाठी लाविलेल्या 
“सामान्य विज्ञान” या पुस्तकांची मराठी भाषा 
आणि अनुक्रमे त्याच इयत्तांसाठी लाविलेल्या 
“८ बालभारती ” या मराठीच्या पुस्तकातील मराठी 
भाषा यांची तुलना करून पाहिली. या तुलनेत असे 
दिसते की, विज्ञानाच्या पुस्तकातील मराठी भाषा 
त्याच इयत्तेच्या मराठीच्या पुस्तकातील भाषे- 
पेक्षा अधिक दुर्बोध आहे. विज्ञानाच्या पुस्तकात 
पारिभाषिक शब्द असतात. असे शब्द अपरिहार्य- 
पणे संस्कृत असतात. त्यामुळे येणारी दुर्बोधता 
येथे अभिप्रेत नाही. विवेचनाची भाषा अकारण 
क्लिष्ट केल्यामुळे येणारी दुर्बोधता हा या चर्चेचा 
विषय आहे. उदाहरणार्थ, “ या प्रयोगावरून असे 
दिसते ” याऐवजी *“ वरील प्रयोगावरून असे 
दृष्टोत्पत्तीस येते की ” असे लिहिल्यामुळे विवेचन 
उगीचच दुर्बोध होते. संस्कृतप्रचुर भाषेचा हव्यास, 
लांबलचक वाक्ये, दूरान्वय इत्यादी अनेक दोषांनी 
विज्ञानाची पुस्तके दुर्बोध झाली आहेत. हे दोषं काढून 
टाकून तीच पुस्तके सोप्या व सुटसुटीत भाषेत 


लिहिली, तर बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा खूपच फायदा 
होईल, असे खिरोदा प्रकल्पात वारंवार जाणवले. 


नंतर असा प्रयोग पद्धतशीरपणे करण्यात आला, 
महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महापालिका यांच्या 
सहकार्याने हाती घेतलेल्या या प्रकल्पात सामान्य 
विज्ञान इयत्ता ५, ६ व ७ या पुस्तकांच्या सुलभ 
भाषेतील आवृत्त्या तयार करण्यात आल्या. 
अभ्यासक्रम, चित्रे, आकृत्या, पारिभाषिक शब्द, 
फार काय विवेचनाची एकूण शब्दसंख्या यांत फरक 
न करता फक्त विवेचनाच्या भाषेतील वर सांगित- 
लेले दोष दूर केले. मुंबई महापालिकेच्या २९ प्राथ- 


१०९ 


मिक शाळांत (सुमारे १२,००० विद्यार्थी) ही 
पुस्तके लावण्यात आली. त्याच परिसरातील इतर 
२९ झाळा तुलनेसाठी निवडल्या असून त्यांत अर्था- 
तच महाराष्ट्र शासनाची मूळची क्रमिक पुस्तकेच 
वापरण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाचे खास वैशिष्ट्य 
असे की, प्रकल्पातील शिक्षकांना कोणत्याही प्रका- 
रचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. फक्त दुर्बोध 
पुस्तके काढून त्यांऐवजी सुलभ भाषेतील पुस्तके 
दिली आहेत. 

या प्रकल्पाचा अनुभव फारच. चांगला आहे. 
पुस्तकातील भाषा सोपी असल्यामुळे शिक्षक वर्गात 
सोप्या भाषेत बोलतात. त्याचा परिणाम म्हणून 
मुलेही अधिक बोलकी झाली आहेत. वर्गात चर्चा 
होऊ लागली आहे. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकाबाहेरील 
अनेक अनुभवांची वर्गात दखल घेतली जाते आणि 
विज्ञानाचा दैनंदिन जीवनाशी असलेला संबंध स्पष्ट 
होतो. शैक्षणिक प्रकल्पाचे य्ञापयश॒ परीक्षेतील 
निकालावर मोजण्याची आपली पद्धत आहे या 
दृष्टीनेही सदर प्रकल्पास भरघोस यझ्ञ आले आहे. 
प्रकल्पातील विद्यार्थ्यांना महापालिकेनेच घेतलेल्या 
सहामाही व वाषिक परीक्षांत, तुलनेसाठी निवड- 
लेल्या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या मानाने. कितीतरी 
चांगळे गुण मिळाळे आहेत. तथापि परीक्षेत 
चांगले गुण मिळविणे हे काही शिक्षण सुधार- 
ल्याचे व्यवच्छेदक लक्षण होऊ शकत नाही. 
विज्ञानातील संकल्पना मुलांना खरोखरच समजल्या 
आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी काही खास 
चाचण्या तयार करण्यात आल्या. या चाचण्यांतील' 
प्रश्‍न अर्थातच अवघड होते. ज्यांना विषय स्पष्ट 
समजला आहे, त्यांनाच उत्तरे देता येतील अद्या 
प्रकारचे ते प्रत होते. या चाचण्यांत तर, सोप्या 
भाषेतील पुस्तके वाचणारी मुले आणि दुर्बोध 
पाठयपुस्तके वाचणारी मुले यांच्या गुणांतील फरक 
अधिकच स्पष्ट झाला. 

माझ्या दृष्टीने हा प्रयोग फार महत्त्वाचा आहे. 
पाठ्यपुस्तके लिहिताना भाषेच्या अंगाकडे अधिक 
लक्ष पुरविल्याने शासनाच्या तिजोरीवर भार पडत 
नाही. तसेच या एकाच बदलामुळे अध्ययन-अध्या- 
पत्त पद्धतीत, वर्गातील वातावरणात, तसेच विद्या- 
थ्यांच्या आकलनांत इतका ढोबळ फरक पडत असेल, 


११० 


तर ही सुधारणा ताबडतोब अमलात आणणे इष्ट 
ठरेल. अर्थातच केवळ एवढी एकच सुधारणा 
करून भागणार नाही. परंतु तो मुद्दा नंतर विचारात 
घेऊ. दुर्बोध भाषेचा अडसर दूर केल्यानंतर समाजा- 
तील सवे स्तरांतील मुले विज्ञानासारखा विषय 
आत्मसात करू शकतात, हा अनुभव दिलासा देणारा 
आहे. 

भनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण 


प्रज्ञा, प्रतिभा, आकलनशक्ती, सर्जनशीलता 
इत्यादी गुणांचा ताम्रपट निसर्गाने कोणत्याही 
जनसमुदायाला लिहून दिलेला नाही. अथंप्रधान 
संस्कृतीतील सामाजिक विषमतेमुळे काही गट 
शिक्षणापासून वंचित राहत असतील, तर तो समाज- 
रचनेचा दोष आहे. अद्या गटांतील विद्यार्थ्यांना 
थोड्याह्या प्रगतीसाठीसुद्धा भरपुर प्रोत्साहन द्यावे 
हे माणुसकीला धरूनच आहे. तथापि त्यांची श्ञालेय 
जीवनातील गुणवत्ता निरपवादपणे वाढवावयाची 
असेल, तर अवास्तव प्रोत्साहनावर अवलंबून राहता 
येणार नाही. त्यासाठी काही संशोधनप्रकल्प 
आखून खास या गटांसाठी उपयुक्त अशी शिक्षण- 
पद्धती निर्माण करावी लागेल. 


असाच प्रयत्न होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र 
गेली ४ वर्षे करीत आहे. मुंबई महापालिकेच्या 
माध्यमिक शाळांत इयत्ता ८ वीमध्ये शिकणाऱ्या 
गरीब आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांपैकी 
चाचण्या देऊन शिकण्याची इच्छा असलेल्या ४० 
विद्यार्थ्यांची १९८० साली निवड करण्यात आली. 
त्यानंतर प्रतिवर्षी अशाच ४० विद्यार्थ्यांची निवड 
करण्यात आली. हे विद्यार्थी शाळेच्या परीक्षे- 
मध्ये उत्तम यश मिळवत होते असे नाही. 
त्यांतील बहुसंख्य विद्यार्थी ४». ते ४५ टक्के गुण 
मिळवणारेच होते. निवडलेले विद्यार्थी आठवड्यातून 
अर्धा दिवस होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्रात 
प्रशिक्षणासाठी येत. तेथे त्यांना अडीच ते तीन तास 
भार्गेदर्शन करण्यात येई, दिवाळीची व वाषिक सुटी 
लक्षात घेता, शैक्षणिक वर्षात सुमारे ३० आठवडे 
असतात. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांचा व आमचा संपर्क 
वर्षातुन सुमारे १०० तास इतका मर्यादित होता. 
या १०० तासांत त्यांना भौतिकी, रसायनशास्त्र, 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


जीवशास्त्र, बीजगणित, भूमिती आणि इंग्रजी या 
सहा विषयांचे शिक्षण देण्यात येई. 

या प्रकल्पाचा सर्वांत महत्त्वाचा निष्कषे असा 
को, यश आणि अपयश यांतील दरी कितीही मोठी 
असली, तरी अपयशाची अनेक कारणे क्षुल्लक असु 
शकतात. काही अगदी साध्या साध्या गोष्टी कोणी 
स्पष्टपणे न सांगितल्यामुळे त्यांचे बोळे ज्ञानगंगेच्या 
प्रवाहात अडथळे आणतात. असे अडथळे नेमके हेरून 
हे बोळे काढून टाकले की प्रवाह आपोआप सुरू 
होतो. त्यासाठी वेगळे प्रयत्त करावे लागत नाहीत. 
उदाहरणार्थ, प्रकाशशास्त्र शिकत असताना परावर्त- 
नाच्या नियमाशो बहुसंख्य मुले अडतात. येथे परा- 
वर्तनाच्या नियमातील दुर्बोधता आड येत नाही. एक 
अगदी क्षुल्लक गोष्ट आड येते. आकृती काढताना 
आरसा म्हणून फ्त एक रेषाखंड काढावा असा 
संकेत आहे हे त्यांना समजून सांगावे लागते. या 
प्रकल्पात असे अनेक अडथळे हेरण्यात आले. त्यांचे 
सविस्तर विवेचन करण्याचे हे स्थळ नव्हे. फक्त 
एवढेच स्पष्ट करावयाचे आहे की, दारिद्रय आणि 
सामाजिक विषमता यांमुळे या विद्यार्थ्यांना ज्ञाळेत 
शिक्षकांकडून मिळणाऱ्या मार्गदशनावरच संपूर्णपणे 
अवलंबून रहावे लागते. त्यांच्या मनातील क्षल्लक 
परंतु शिक्षणात अडथळा शंकांची 
शिक्षकांना कल्पनाच नसल्यामुळे योग्य ते मार्गदर्शन 


काहीतरी 
र्थ्यांचा ग्रह 
पकीच्या पैकी 
धीही यश येत 


प्राथमिक स्तरावर पहिल्या 
गळतीचे प्रमाण फार मोठे असल्यामुळे, औष 
शिक्षणपद्धतीतील सुधारणा संशोधः आ 
भाकर्षक वाटल्या आणि त्यामुळे शालेय वि 
पद्धती काही अंशी सुधारली. तरीसुद्धा, अन्ना सवार. 


इयत्तांतच 


अनुक्रमणिका 


प्राथमिक विज्ञान-शिक्षण : आढावा आणि काही विचार 


१११ 


तक्ता 


१९८३ आणि १९८४ साली झालेल्या शालांत परीक्षेत प्रकल्पातील विद्यार्थ्याच्या दोन 
तुकड्यांनी मिळविलेल्या गुणांचे श्रेयीवार वर्गीकरण. तुलनेसाठी महानगरपालिकेच्या शाळांतील 


_ [मनपा] विद्यार्थ्याच्या गुणांची सरासरी दिली आहे. 


उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 


विषय त... ७४०000. त. 
१ प्रथम श्रेणी | द्रितीय श्रेणी | तृतीय श्रेणी नापास 
८१ टर ० ० 
विज्ञान ८३ 34 ३ ० 
१९ [मनपा ] | ३६ [मनपा] | २४ [मनपा] ! २१ [मनपा] 
पु ज्र १६ £; 
गणित ६७ १९ ८ । ६ 
१० [मनपा ] | १४ १६ [मनपा ] | ५९ [मनपा ] 
00000 दा 
३१ २८ | ३१ र्‌ 
इंग्रजी १९ २५ | ९० | 
६ [मनपा ] । १० [ मनपा] ३१ [मतपा] ' ५४ [मनपा ] 
तिक डी) की म के ही सि 
र तीळ ५७ 4 | ९ 16 
सवे विषय ष३ ३६ । । 


गुणांची बेरीज ण्‌ [ मनपा ] 


णांची फळे बहुजनसमाजापर्यंत जाऊन पोहोचू शकत 
तसल्यामुळे शिक्षणाचे खर्‍या अर्थाने सावेत्रिकी- 
करण होत नाही. निम्म्याहून जास्त मुले अशिक्षितच 
'राहतात. ग्रामीण भागातीस अशिक्षित मुलींचे प्रमाण 
तर ७५% आहे. अश्या परिस्थितीत शिळ्या कढीला 
पुन्हा ऊत आणण्यापेक्षा काही नवीन योजना 
आखली पाहिजे, अद्या विचारातून अनौपचारिक 
शिक्षणपद्धतीचा जन्म आणि विकास झाला. 
अनौपचारिक शिक्षणपद्धतीची ठळक वैशिष्टये 
साकल्याने पाहिली पाहिजेत. शाळेची बदललेली 
वेळ हे फक्त एक वैशिष्ट्य आहे, अनौपचारिक 
शिक्षणपद्धतीचे ते सर्वेस्व नव्हे. इतर वैशिष्टये- 
सुद्धा लक्षात धेतली पाहिजेत, उदाहरणार्थ, औप- 
चारिक शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थी दहा वर्षे सातत्याने 
शाळेत येणार आहे असे गृहीत धरून अभ्यास- 
क्रमाची आखणी केलेली असते. अनौपचारिक 
'श्विक्षणपद्धतीत एक-दोन वर्षाहून अधिक मुदतीचे 


८ 
२२ [मनपा ] । २९ [मनपा ] 


| 


। रे 
। ४५ [मनपा] 


नियोजन करता येत नाही. प्रदीर्घ मुदतीच्या 
अभ्यासक्रमात पाठयक्रमाची उपयुक्तता यथावकाश, 
प्रसंगी शेवटी सिद्ध झाली तरी चालते. अनौप- 
चारिक शिक्षणक्रमात प्रत्येक गोष्टीच्या उप- 
युक्‍ततेचा पडताळा तत्काळ यावा लागतो. वर्षा- 
दोन वर्षात जे ज्ञान द्यावयाचे ते इतके प्रभावी हवे 
को, त्याच्या साहाय्याने विद्यार्थ्याला स्वत:च्या 
पायावर उभे राहून, शिक्षकाच्या मदतीविना शिकत 
राहता आले पाहिजे. आणखीही एक. मुद्दा मह- 
त्वाचा आहे. औपचारिक शिक्षणात काही माहिती 
वा कौशल्ये पुढील इयत्तांत उपयोगी पडतील म्हणून 
दिली जातात. विद्यार्थीसुद्धा तक्रार न करता सर्व 
काही शिकतात. अनौपचारिक शिक्षणपद्धतीत हा 
निकष चालत नाही. म्हणजेच, पुढील इयत्तांसाठी 
तयारी करणे हा उद्देश मागे पडून, जीवनकलहात 
यशस्वी होण्यासाठी तयारी करणे हा उद्देश मह- 
त््वाचा ठरतो. याचाच आणखी एक अर्थ असा कौ, 


११२ 


सावकाश आणि सातत्याने तसेच हळूहल्‌ चढत्या 
भाजणीने विकसित होणारी. अध्यापनपद्धती येथे 
लागू पडत नाही. प्रत्येक पाठ्यमुद्दा लहान, स्वयंपूर्ण 
आणि तत्काळ उपयोगी पडणारा असावा लागतो. 

अनौपचारिक शिक्षणपद्धतीचे अनेक प्रयोग 
आपल्या देशात चालू आहेत. “ कॉम्प्रहेन्सिव्ह 
अँक्सेस टू प्रायमरी एज्यूकेशन ” यातील इंग्रजी 
भाधाक्षरे घेऊन बनविलेला “केप” नावाचा अभ्यास- 
करम राष्ट्रीय पातळीवर राबविण्यात येत आहे. 
या अभ्यासक्रमात द्यावयाची माहिती आणि कौदल्ये 
काही परिचित घटनांभोवती गुंफलेली असतात. 
उदाहरणार्थ, राम आणि व्याम हे दोन उत्साही परंतु 
अशिक्षित तरुण उपजीविकेसाठी चहाचा स्टॉल 
उघडण्याचे ठरवितात. मग चहाचा स्टॉल उघडणे, 
त्यासाठी बँकेकडून कर्जे मिळविणे, गिर्‍हाइकांना 
आकषित करण्यासाठी चहाबरोबर काही खमंग 
खाद्यपदार्थ पुरविणे, चहा तसेच हे पदार्थ कसे 
तयार करावेत याची माहिती, हिशोब कसे 
ठेवावेत याची माहिती इत्यादी गोष्टींवर लहान- 
“लहान सचित्र पुस्तिका तयार करण्यात आल्या 
आहेत. विद्यार्थ्यांचे अनेकविध अंगांनी शिक्षण 
व्हावे हा यामागचा हेतू. तसेच परसदारी भाजीपाला 
काढणे, सुतारकाम इत्यादी अनेक घटनांभोवती 
अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम गुंफण्यात येतो. या 
अभ्यासक्रमात एकूण किती विद्यार्थी सहभागी झाले 
आहेत, देशात अश्या प्रकारच्या किती शाळा उघडल्या 
आहेत वगरे माहिती उपलब्ध असली तरी, त्यामुळे 
शिक्षणाचे उद्दिष्ट कितपत साध्य होत आहे, याचे 
पद्धतश्ीर मूल्यमापन झालेले नाही. 

अनोपचारिक शिक्षणाचा अद्याप साचा बनलेला 
नाही ही एक जमेची बाजू. त्यामुळे या क्षेत्रात 
विविध प्रयोग होत आहेत. अशाच एका प्रयोगात 
होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केन्द्र सहभागी झाले 
आहे. पुण्याच्या “ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्य- 
केशन ” या संस्थेने सुरू केलेल्या प्रकल्पात विज्ञान 
शिक्षणाची बाजू सांभाळण्याचे कार्य गेली दीड वर्षे 
होमी भाभा केन्द्र करीत आहे. अनौपचारिक 
शिक्षषक्षेत्रात विज्ञानाचा अंतर्भाव करण्यात दोन' 
प्रमुख धोरणे होती. प्रथम विद्यार्थ्याला साक्षर 
करायचे आणि मग साक्षरतेच्या माध्यमातुन इतर 


नवभारत 


ऑक्टो.-नोवहे., १९८४ 


विषय शिकवायचे. या कार्यक्रमाचे अपयश आतां 
स्पष्ट झाले आहे. मजकूर वाचून ज्ञान संपादन 
करण्यासाठी पुरेशी साक्षरता मिळवायला बरेच 
कष्ट पडतात आणि वेळही खूप लागतो. अंनौपंचॉ» 
रिक शाळेत येणारी काहीशी प्रौढ मुले, तसेच प्रौढ 
शिक्षण योजनेतील स्त्री-पुरुष यांना साक्षर करे- 
पर्यंत प्रकल्पच संपतो. अक्षरांची ओळख पक्की 
करण्यासाठी, या वर्गाला वाचनीय वाटेल असे 
वाचनसाहित्यही उपल्ध नसते. परिणामतः मूळ 
धरण्याच्या आतच ही साक्षरता कोमेजून जाते 
आणि असे शेक्षणिक कार्यक्रम अल्पजीवी ठरतात. 
म्हणून या प्रकल्पात आधी साक्षरता आली पाहिजे 
असा हट्ट न धरता उपयुक्त माहिती देऊन वाच- 
नाची गोडी निर्माण करावी असा प्रयत्न करण्यात 
येत आहे. 

चाटू यूग हे विज्ञानाचे आहे. त्यामुळे दैनंदिन 
जीवनातील कितीतरी व्यवहार विज्ञानावर 
आधारलेले आहेत. या व्यवहारांची माहिती सचित्र 
पुस्तिकांच्या मदतीने दिल्यास अनायासे शिक्षण 
होऊन वाचनाची गोडी उत्पन्न होईल असे 
वाटले. पुस्तिकांसाठी विषयांची निवड करताना 
इयत्ता सातवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम विचारात घेतला. 
त्यातील जी माहिती तत्काळ व्यवहारोपयोगी नव्हती 
ती काढून टाकली आणि व्यवहारामध्ये अत्यंत उप- 
योगी परंतु पाठ्यपुस्तकांत नसलेली अशी माहिती 
समाविष्ट केली. आपले शरीर, त्याचे अवयव, 
त्यांची निगा, साथीचे रोग, स्वच्छता, आरोग्य, 
पोषण, आहार, कपडे, पर्यावरण, पाण्यासंबंधीची 
काळजी, नेहमीच्या वापरातील यंत्रे व त्यांची देख- 
भाळ अशा अनेक मुह्यांवर एक एक याप्रमाणे 
शभर सचित्र पुस्तिका तयार करण्यात आल्या. या 
ह म याजयतचततामाही वाचावयाच्या नाहीत. 
करीत त्यातील वती आ कन्या का 
घ्यावे आणि नंतर वाचावयास शिकवावे अ 
योजना होती. त्यासाठी शिक्षकांना प्रि बाज रिती 
ने शक्षण देण्यात 

इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ एज्यकेशन असे अनौप- 
चारिक वर्ग गेली चार-पाच वर्पे चालवीत आहे. 
तथापि होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केन्द्राच्या सह- 


अनुक्रमणिका 


प्राथमिक विक्षान-शिक्षण : आढावा आणि काही विचार 


कार्याने विज्ञान शिक्षणाचा अंतर्भाव गेल्या दीड 
वर्षातचं करण्यॉर्त आलां आहें या दीड वर्षात जे 
कांही ठळंक अंनुभव आले त्यांची नोंद करणे उर्दू- 
बोधंक ठरेल. पहिला अंनुभव अंसा को, विज्ञानावर 
आधारलेली ही माहिती सर्वांना हवी असते. काही 
खास विषयांची मागणी विद्यार्थी आणि शिक्षक 
यांनी केली. माहिती सांगून झाल्यानंतर तसेंच यथा- 
वँकाशं वौरचंता येऊं लाँगंल्यांनंतंर. पुंस्तिकांचे आंक- 
लन किती होते, याच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. 
तेन्हा भौपचांरिक ऑणि अंनौपचारिक पद्धतीने 
शिक्षणं धेणॉऱ्यां विद्यार्थ्यांचा आकलनांतं फारसा 
फॅरक दिसूंन आला नाही. तसेंच पुस्तिकांतील म॑ज- 
कुंरांचें आकलन साक्षंरतेवर अंवलंबून नसते, म्हणजे 
निरक्षर मुंलोंनां पुस्तिकां वोर्चूने दाखवल्या तर 
त्यांनाही त्याचे आकलन होते असे आढळून आले. 
याचाच अर्थ असा, की आसपास घडणाऱ्या घटनांचा 
अर्थ समजण्याइतके विज्ञान शिंकवावयाचे असेल, 
तर साक्षरतेसाठी अडून बसण्याचे कारण नाही. 
एंवढेचं नव्हे त॑र मुलांना शिक्षण घेण्यास प्रवत्त 
कॅरण्यॉसाठी अशा माहितीचा उपयोग होऊ शकतो. 
साक्षरतेच्या बाबतीतील अनुभवही सांगण्या- 
सारखा आहे. सामान्यपणे अक्षरे ओळखणे, जोडा- 
क्षररहित शब्द वाचणे, अश्या शब्दांची वाक्ये आणि 
नंतर परिच्छेद वाचणे, आणि त्यानंतर जोडा- 
क्षरांचे शब्द, वाक्ये व परिच्छेद वाचणे अश्ली 
साक्षरतेची शिक्षणपद्धदी आखली होती. वर्ग 
सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांनी परीक्षा घेतली 
असता जवळजवळ निम्म्या मुलांना साधे, जोडाक्षर- 
“विरहित शब्दही वाचता येत नाहीत, असे दिसुन 
“आले. परंतु यात नाउमेद होण्यासारखे काहीही 
'नाही. कारण याच मुलांना आणखी २-३ महि- 
न्यांतच बऱ्यापैकी वाचता येऊ लागते, वाचता येत 
नाही आणि वाचता येते यांतील फरक अवघ्या दोन- 
तीन आठवड्यांत भरून निघतो. पहिले काही महिने 
धीर न सोडता शिकवत रहावे लागते. अर्थातच हा 
अनुभव काही वर्गापुरताच मर्यादित आहे. असाच 
अनुभव इतर वर्गातूनही येतो किंवा कसे हे पडताळून 
पाहण्याची संधी येत्या २-३ महिन्यांत मिळेल तेव्हा 
हा अनुभव मूल्यमापनाच्या कसोटीवर पारखून घेता 
येईल न दै 
न. भा. १५ 


११३ 


प्रयोगांच्या बाबतीत मात्र या  प्रकल्पातही 
निराशाच झाली. अगदी साधेसाधे प्रयोग बिनखर्चाने 
करता यावेत म्हणून अगदी सुटसुटीत अशी साहि- 
त्यांची पेटी तयार केली होती. पेटीतील साहित्य 
कसे वापरावे याचे प्रशिक्षणही शिक्षकांना दिले होते. 
तथापि हे साहित्य वर्गात वापरले जात नाही याचा 
वारंवार अनुभव आला. असे का होते, याची चर्चा 
नंतर करू. 

प्रकल्पाचा एकूण अनुभव फार चांगला आहे. 
शाळेत तर्ग धरू न शकलेली वयस्कर मुले, विशेषत: 
मुली, या शाळांत मोठ्या आनंदाने येतात, हसत- 
खेळंत .शिकतात. जे शिकतात ते त्यांना आणि 
त्यांच्या पालकांनी आवडते. हे यश क्षुल्लक मानू 
नये; कारण या शाळेत शिकणे वाटते तितके सोपे 
नाही. मुत दमलेली, वेळ रात्रीची, कंदिलाचा अपुरा 
प्रकाश, शालान्त परीक्षेपयंतही मजल गाठू न 
शकलेले शिक्षक, तुटपुंजे साहित्य या सवे अडचणी 
असूनही मुले-मुली येतात. आरोग्य, स्वच्छता, 
अन्नपाणी, प्रथमोपचार, यंत्रांचा वापर इत्यादी 
माहिती करून घेतात. मिळालेली माहिती घरी 
पालकांना आणि आपल्या म्रित्रांना सांगतात, 
आपल्या सवयींत इष्ट तो बदल करण्याचा प्रयत्नही 
करतात. काही मृलांची तर पत्र लिहिण्याएवढी 
प्रगती होते. हे. सारे कौतुकास्पद आहे. परंतु या 
शिक्षणपद्धतीच्या मर्यादाही आता स्पष्ट होत आहेत. 

अनौपचारिक शिक्षणपद्धती ही एक पर्यायी 
शिक्षणपद्धती आहे असे मानले जाते. प्रसंगी अगदी 
प्रचारकी थाटाने हे मत ठासून मांडले जाते. पर्याय 
कशाला, याची आता चिकित्सा करणे आवश्यक 
आहे. माझ्या मते शिक्षणाच्या संपुण अभावाला हा 
पर्याय आहे. कारणे कोणतीही असोत, ज्यांना 
आओपचारिक शिक्षणपद्धतीत तग धरून उपजीवि- 
केचे साधन मिळविण्याइतपत “शिक्षण घेता येत 
नाही, त्यांच्यापुढे निरक्षर आणि म्हणून अडाणी 
राहणे हा एकच मार्ग मोकळा होता. अनौपचारिक 
शिक्षणपद्धती या अतिष्ट मार्गाला उत्तम पर्याय देऊ 
शकते. टिकून राहील इतपत साक्षरता आणि 
अडाणीपणाचा दोष न यावा इतपत व्यवहारज्ञान 
या पद्धतीने देता येते यात शंका नाही. तथापि 
परंपरेने आणि अनेक वर्षाच्या अनुभवाने विकसित 


११४ 


झोलेल्या औपचारिक शिक्षणपद्धतीला पर्याय म्हणून 
या पद्धतीकडे पाहता येणार नाही. १ 
दुसरा एक समज असा की, अंनौपचारिक 
शिक्षणपद्धती खूपच स्वस्त आहे. शालेय शिक्षण- 
पद्धतीवर होणाऱ्या खर्चाकडे बोट दाखवून असे 
सांगण्यात येते की, यापेक्षा कितीतरी कमी खर्चाची 
अनौपचारिक पद्धती सवंत्र रूढ करावी. केवळ 
आकडेवारी पाहता या विवेचनात तथ्य आहे असें 
वाटेल; परंतु या विघानाच्याही भर्यादा तपासुन 
पाहिल्या पाहिजेत. आज अनौपचारिक शिक्षणाचे 
वर्ग, वर्षे दोन वर्षांसाठी चालविले जांतात. तेथे 
क्षिकविणारे शिक्षक, अल्पशिक्षित असल्यामुळे म्हणा 
किंवा उत्साह, सामाजिक जाणिवा इत्यादींनी 
भारलेले असल्यामुळे म्हणा; अत्यल्प भानंघनांवर 
संतोषाने काम करतात. अभ्यासक्रमाचा आवाकाही 
मर्यादितच असतो. तसेच पाहिले तर आई-वडील 
कितीही मागास आणि अशिक्षित असले तरी त्यांची 
मुले कुटुंबात राहून सहवासाने, तसेच त्यांच्याबरोबर 
रोजंदारीवर जाऊन काही शिक्षण मिळवू शकतात. 
त्यापेक्षा दोन-चार पायर्‍या वर, एवढीच प्रगती 
एखाद्या शिक्षणपद्धतीला साधावयाची असेल तर 
गोष्ट वेगळी. यापुढील उच्च शिक्षणाचा विचार 
करावयाचा झाल्यास ही यंत्रणा तकलादू आहे 
याचा अनुभव येईल. दर दहा-पंधरा विद्यार्थ्यांमागे 
एक शिक्षक, मुलांच्या कलाने आणि त्यांना पचेल 
अश्या गतीने हसतखेळत शिक्षण द्यावयाचे असा 
निश्‍चय करून झालान्त परीक्षेपर्यंत मजल गाठाव- 
याची झाल्यास ते काम खूपच खर्चाचे होईल. प्रचलित 
शिक्षणपद्धतीला पर्याय म्हणून आणि बहुसंख्य मुलां- 
साठी म्हणून अशी पद्धत अंमलात आणणे जवळ- 
जवळ अशक्‍य आहे. अनौपचारिक शिक्षणपद्धतीवर 
टीका करण्यासाठी हे लिहिलेले नाही. तिच्या 
मर्यादा न ओळखल्यास विनाकारण अपेक्षा वाढतील 
आणि अयपेक्षाभंगाच्या निरादोतून शिक्षणविषयक 
सर्वेच प्रयोगांबद्दल सामाजिक अनास्था, कदाचित 


तितका वाढेल असे वाटल्यावरून हे विवेचन केले 
आहे. 


शिक्षणाची काही उद्दिष्टे 


क वि काही प्रकल्पांचा आढावा घेतला. 
"शक्षणप्रणाळी . कोणतीही असो, आपले बहुसंख्य 


नैवभारत 


ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


विद्यार्थी पढीक बनतांत, विज्ञानाची पोपटपंची कर- 
तांतं, परंतु वैज्ञानिक बनत नाहीत अशी तक्रार 
आपण नेहमी ऐकतो. असाही एक अनुभव येतो की, 
पदवीधरांची संख्या प्रचंड असली तरी तज्ज्ञ माणसे 
विरळाच. अंसें कां होते ? अध्यंयते-अंध्यापनपद्धतीतं 
थोड्याबहुत सुधारणा घडवून हा प्रश्‍न सुटणार 
नाही. त्यासाठी हुकलेली काही उद्दिष्ठे आणि काही 
नव्या दुंसौंचा बेसुमार पंगडा यांचा विचार करावा 
लागेल. | 
सामान्यपणे सुशिक्षित, विद्दीन आणि अंशिक्षित 
यांच्यामध्ये एक मोठा फरक कोणालाही जाणवेल 
इतकां स्पष्ट दिसतो. सुशिंक्षितांची भाषा अधिक 
समृद्धं असते, येथे समृंद्ध ही संज्ञा केवळ शब्दसंख्येच्या 
संदर्भात वापरलेली नाही. अभूर्त संकल्पना, कॉर्य- 
कारणभावाचे स्पष्ट दिग्दशेन इत्यादी अनेक अंगांनी 


यर्रातालत तो 
गागरा<ा[रस्श्रा ७॥॥॥५॥५ 71) 


विचारांची झेप आणि भाषेचे सामथ्ये परस्परावलंबी 
असतात. शतकानुशतके जमीन करणारा शोतकरी 
घटत्या उत्पादनफलाच्या सिद्धांताला जन्म देऊ शकत 
नाही. भाषेची समृद्धी वाढल्यावरच हे कार्य होते. 
जनसामान्यांची भाषा गोष्ट सांगणारी (कथेकरी) 
असते. या भाषेत सामान्य व्यवहारही करता 
येतात. परंतु अश्ली भाषा ' स्थिर ! असते. तिच्यात 
संपूर्ण नवीन विचार, नवीन तत्त्वे निर्माण होत 
नसतात. यासाठी प्रतिभासंपन्न “ चर ” भाषेची 
गरज असते. याचा अनुभव सवे क्षेत्रांत येतो. कथा, 
स्तुती, जनसामान्यांचे भावविश्व यांतुन कवितेला 
बाहेर काढण्याचे सामर्थ्यं एखाद्या मर्ढेकरांचेच. 
त्यांची * चर ' भाषा पचनी पडेपर्यंत दुर्बोध वाटत: 
राहते. आपला समाज परावलंबी राहू नये, विज्ञान-. 
रासा ज्ञानाच्या सवे क्षेत्रांत या भारतवर्षात 
नवर्निमिती व्हावी अशी आपली ईर्षा 
“ स्थिर ” भाषेकडून “ चर ” भाषेकडे अते ्ृ 
शिक्षणाचे एक प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे, 

पस्तु पा्याच्यांच्या अंध अनुकरणाने आपण 
नेमक्‍या उलट दिक्षेने जात आहोत. भाषेचे शिक्षणा- 
तील स्थान अगदीच गौण झा 


र लेले आहे. भावी 
इंजिनिअरला, या अभ्यासक्रमास प्रवेश देताना तुझे 
भाषेचे गुण लक्षात घेतले जाणार नाहीत असे 
आश्वासन देताना, या धोरणाचे दुष्परिणाम! किती 


यसाट असते 
ही भाषा समृद्ध असते. 


अनुक्रमणिका 


प्राथमिक विक्षान-शिक्षणं : आढावा आणि काही विचार 


गभीर होंतील याची जाणीव आम्हास झालेली नाही. 
दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकन रंगरूटांनॉां काही कौशल्ये 
झटपट शिकवण्यासाठी अनेक नव्या पद्धती अमेलांत॑ 
आणल्या. उदा., दोन आठवड्यांत नवी भाषा शिक- 
विणेव गैरे. युद्धासारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगी तसेच 
स्पष्ट आणि अगदीच मर्यादित असताना अक्या 
प्रशिक्षणपद्धभी अमलात आणता येतात. परंतु 
भावी पिढीचे शिक्षण आणि अमेरिकन रंगरूटांचे 
प्रशिक्षण यांतील फरक ओळखण्याचा पोच राहिला 
नौही. जी गोष्ट शिक्षणाची तीच परीक्षेची. बहुपर्यायी 
प्रश्‍ूनपद्धती इतकी बोकाळली. की, खरी सखोल 
परीक्षा अशक्यच झाली आहे. विद्यार्थ्यांना भरममाट 
गुण मिळतात आणि तीच आपली खरी गुणवत्ता 
आहे असा भ्रम होतो. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, 
ज्या ज्या गोष्टी बुद्धीला पैलू पाडू शकत असत 
त्या सर्व गोष्टी शिक्षणक्रमातून पद्धतशीरपणे हद्दपार 
करण्यात आल्या आहेत. भूमितीतील सिद्धता, 
प्रमेयावरील उदाहरणे, व्याकरण, संस्कृत अश्ली किती 
उदाहरणे द्यावी ? 


समाजातील सवे घटकांना शिक्षण घेण्याचा हक्‍क 
आहे, सामाजिक विषमतेमुळे काही दुर्बेल घटकांना 
हो हक्‍क बजावता येत नसेल, तर त्यांच्या मदतीला 
आपण धावून गेले पाहिजे हे सारे खरे; परंतु विद्या 
सर्वांना उपलब्ध आणि साध्य आहे हे सांगताना ती 
कष्टसाध्य आहे या गोष्टीकडे दुलंक्ष होऊ नये. 
ऑ्विनासायसाने शिकता येईल, तेवढेच सर्वांना शिकवू 
हे धोरण आत्मघातकी ठरेल; ठरत आहे. 


शिक्षणक्षेत्रात संशोधनाची गरज 
शिक्षणक्षेत्रात काही मूलभूत संशोधनाची गरज 
आहे. मुलांच्या मनात संकल्पना कशा तयार होतात, 
मुले भाषा कशी शिकतात इत्यादी विषयांत 
आपल्याकडे दर्जेदार संशोधन होतच नाही. अध्यापक 
महाविद्यालये आणि विश्‍वविद्याल्यातील शिक्षण- 


५ 


११५ 
क्षेत्रातील विभाग यांच्या दर्जाबद्दल न बोललेलेच 
बरे. या क्षेत्रात प्रगती होणे किती निकडीचे आहे 
याचे एक उदाहरण देऊन हे विवेचन संपवू. विज्ञान- 
शिक्षणात प्रयोग करण्यास फार महत्त्व आहे. परंतु. 
एखादा प्रयोग का करावा या प्रश्‍नाला मिळणाऱ्या 
उत्तराचा साचा. एकच. फलाण्या शास्त्रज्ञाने दोनशे 
वर्षांपर्वी तो प्रयोग केला म्हणून, किवा अभ्यास- 
क्रमातील एखादे तत्त्व त्या प्रयोगाने पडताळून 
पाहता येते म्हणून. खरे म्हणजे, आसपास घडणाऱ्या 
घटनांचा अर्थ लावण्याचे काम मुले आपापल्य़ा 
मगदुराप्रमाणे, करीत असतातच. अगदी अलीकडे 
झालेल्या संशोधनात आढळलेला एक किस्सा पहा- 
दगड पाण्यात का बुडतो ? असा प्रश्‍न विचारला 
असता काही मुलांनी, “ पाणी पुरेसे नाही म्हणून ” 
असे उत्तर दिले. ही मुले समुद्रकाठी राहणारी असून, 
ओहोटीच्या वेळी होड्या वाळूवर टेकलेल्या दिसतात; 
आणि भरतीच्या वेळी त्या तरंगतात हे त्यांनी पाहि- 
लेले होते. या अनुभवावर त्यांनी आपली उपपत्ती 
बसवली होती. याचाच अर्थ असा की; अशा 
बालिश विज्ञानाचा शोध घेऊन, जेणेकरून, त्यांना 
आपल्या उपपत्तीचा फेरविचार करावा लागेल 
असे. नवे अनुभव देणे हा प्रयोगाचा एक प्रधान हेतू 
असला पाहिजे. अश्या प्रकारच्या प्रयोगांनी विज्ञा- 
नाचे आकलन तर होईलच; शिवाय नवीन माहिती 
उपलब्ध झाल्यावर आपली जुनी उपपत्ती तपासून 
पहावी असा संस्कारही होईल. मला वाटते असे 
प्रयोंग उत्साहाने केले जातील. अश्या प्रयोगावर 
आधारलेला कार्यक्रम तयार करण्यासाठी मूलभूत 
संशोधनाची नितांत गरज आहे. असे संशोधन न 
करता त्याच जुन्यापुराण्या प्रयोगांसाठी स्वस्त 
साहित्य निर्माण करून शिक्षणात आमूलाग्र सुधारणा 
होणार नाही. शिक्षणाचे, विज्षेषतः विज्ञानशिक्षणाचे 
सावेत्रिकोकरण करण्याच्या दृष्टीने अस नवे प्रयोग 
सिद्ध करणे ही आजची निकडीची गरज आहे. 


8 ९७) 


११३ बवभारत ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 
जर्जेरजर्जर जेतजत्जरत्रर3 ९:34: 3:3:33६ 303033 36:3६3<3£ 33८33 3९3 


' नवभारत ' मासिकास हादिक शुभेच्छा ! 


दि गुतागरहेड पेसर्व बग शिगिटेड 


स्थापत्नाः १९१६ ] [ शेडघुल्ड बँक 


प्रधान कार्यालय- पोवड्ठे नाका, सातारा 


> आमच्या लोकप्रिय - 


धनवधिनी ठेव योजना 


शै संचित मुदत ठेव योजना 
श॑ कश सटिफिकेट योजना 
* पेन्शन योजना 
क पुनगुंतवणूक योजना 
शै मासिक व्याज ठेव योजना 
शै. अल्पमुदत व मुदत ठेव योजना 
शै अँन्युइटो योजना 


डं 


आपुलकीनं वागणारी माणसं ! 


4३३६३4६4९३ ३६३६३६३६३३६३९३६३९३९३६३६% 


त्रॅ4९३९३९4९364636364636 जर जरजरजर जेर जर 4९46 जर जॅश4९जेर्जेर 436 


शवा 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९८४ (१) 
><34६:६9<33233433अजजजअरकरजरजरजरजाजरजाज अजजत 


ज़ 
द्र षा फळा. (00१7”9)”शाटपा5 100॥1-- 
3 


१/॥]//, 
1.1२ (७1111२० 
71२1५५1 
1.10॥111.1) 
85/1, एप रिव, 7८-41] 029 


''ला, ४०७. 57244-45-46 
जा : ४७,७७०, 00७७८ 
गु'“ 1२०. 0145 879 


३९३९३६३६३६ कजरजकज% 33% ३६३%%%१३६३६३९३६% जतक 
ललल ला लत तमात ताता सातोल मिता तालात ताता सासातासाताता ताता ताता लालाला 


जर 


>३६%%३% कक कज ्कतवेर्तेर जेर जेर्जॅर्जिर जेर नेर जेर वेर अर जर मेर मेर जेर जेर जेर येर मेत्येर 


“य्य 
(> 
शनन 


कयाय कयास त रा ह ह कलमी 


विवा 


**क* "नको 
“१ ४४0७0 
४४४000४ ४४४५00७१४७ की १७१00१३00४ 0१७१0७९ 0० (0 9७९ "कक स्फट "पका ९४१ शका "को या पह कमान "क “क नका 
५१६११४१ “७९ "०४०0 *७* “७० १” "१४० "०७४०" ढ डर डे री 


तुमचा विकास - आमची प्रतिज्ञा 


सातारा जिल्हा मरती सह. बँक ति., सातारा 


मुख्य कार्यालय, शिवाजी सकल, सातारा 
फोन नं. २३३८, २८८०, २८०५, २६४६ तार : कृषिबँक 
् जिल्ह्यातील ११५ शाखांसह 
जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासासाठी सतत दक्ष असणारी 
जिल्ह्यातील एकमेव अग्रेसर बँक 


-: सांपत्तिक स्थिती :- 
खेळते भांडबल ... . रुपये ७३ कोटी ६१ लाख 
ठेवी -.- रूपये ५७ कोटी ५३ लाख 
कजे “-- रुपये ३६ कोटी २७ लाख 


: आमचे उपक्रम :-- 


. १) शेती उत्पादन वाढीसाठी अल्पमुदतीची कजे. 
२) शेतीला पूरक व्यवसायासाठी मध्यम मुदत कर्जे. 


३) गाई, म्हेशी, शेळ्या-मेंढ्या, ऊैक्कुट्पालन अशांसाठी सरकारी योजनेअंतर्गत 
अ्थेपुरवठा. 


४) ट्रॅक्‍टर, पंपसेट, इंजिन, इलेक्ट्रिक मोटार, पाईप ला 
मध्यम मुदत कर्जे. 

. ५) सोनेंतारणावर व्यक्तिगत कर्जे. 

६) ठेवतारणावर व्यक्‍तिगत कर्जे. 

७) या शिवाय सहकारी संस्थांना, संस्था 
प्रकारची कॅश क्रेडिट कर्ज. 


:< ८) आपल्या मोल्यवान चीजवस्तू सुरक्षित ठेवणेसाठी सेफ डिपॉझिट 


ईन व गोबर गॅस प्लंटसाठी 


वाढीसाठी व व्यवसायासाठी वेगवेगळ्या 


व्हॉल्टची 

अद्ययावत सोय, 

व्यं. ज्ञा. भोसले, रा. ग. चव्हाण, बाबुराव बा. घोरपडे 
व्यवस्थापक 


उपाध्यक्ष अध्यक्ष 


अनुक्रमणिका 


“मी 
प आ आ प डे पळ 23 11 लतता मलाय वाड काडा लाडा डा डवा 


नवभारत ऑक्टो.-नोव्ह., १९८४ 


४ ३- -र>., -५-(५५--०७- 
०४-९-५ 3-५ पिक. --<शि> --क- -<.पि७-५ -अी७-९ .- (३-९ रक 
वीक क “क. ०-७ “विक -५-५७-५ -4 ७-९ --04-१ --६५-.५ ५.१७. - ८. क एक "७ क. क “७-२ ७रिक ०३ %- -२.२ -4--2 -२७७- -९.क७- --१&९ ७ क -७-७--५ -४-७-९ “4.१७ ७७९३-५4-७२ - ७0७९ (१... "-* 


प्री 


दिवाळी विदोषांक, १९८४ रि) 


| कळा . 
& 

““लक्षदीप उजळून दिवाळी 

“_सोनेपाउली येई घरा, 


कणा कणांनी धनकण साधून 
“लक्षशतांची. बचत करा 


| 84 


आपल्या सेवेसाठो सदेव तत्पर 


प्रमुख कार्यालय : १४४४, शुक्रवार पेठ, 
थोरले बाजीराव रोड, पुणे-२ 


फोन : ४४३२५८ 


भा. रा. किराड | ह. ना. कुंदेन 
कार्याध्यक्ष कार्यकारी संचालक 


| 

| 

| 

शिप्र्ा 
जेतता सहकारी बँक ठि., एगो | 
| 

| 

| 

| 


2>>9706:4--:22>0000-4-44- 23-40 0104-44 '५4५५->5764-5450844::55:844 १५-५1. :-35.र्‍5- 1. “.:र्‍ 


वि न्नल्रालल््नल्याधन्नल्2७न्ता न्न्यटककर लता लन्ेपकस्पक नतअनक्र मल्य ७नकसर सल्येशश्‍न्द्वर र्न्ा 


(४) नवभारत ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 
पिम्यित तर जेर जरर जर्जर जर रसर त्र 


' नवभारत  विशेषांकास हार्दिक शुभेच्छा ! 
के. आबासाहेब वीर यांच्या प्रेरणेने आणि मा. ना. प्रतापरावजी 
भोसले, ग्रामीण विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्ग- 
दर्नाखाली विस्तारित गाळपशक्‍तीकडे वाटचाल 
करोत असलेला, कार्यक्षेत्रातील स्व सामान्य 
शेतकरी, कामकरी, यांच्या विकासासाठी 
कटिबद्ध असलेला आणि दाणेदार 
शुभ्र साखरेकरिता 
महाराष्ट्रातील 
अग्रकमी 


सहकारी साखर कारखाना ! 


सातारा सहकारी साखा कारखाता ति.. पज 


किसनवीरनगर, ता. वाई जि, सातारा 


तार- किलानसाकर ] [ फोन नं. भुईंज ४० 


९; 9 
२-७ २.» 

५ ल >> 
र भ 29: 


रा. बा. मोरे 


वि. रा. ऊफ बाबासाहेब जाधव 
कार्यकारी संचालक 


डी. बी. कदम 
व्हाईस चेअरमन 


चेअरमन 


८.७ कककहक्कककककयसकयक&अककसककसकयक्ॅख.अयययय ह ह क स. 
क काक क्क का का का क का स क डत 


जित जत जेदनजेईजेईपजेरप मेईर नेकमेरपेतपमेरपभेसमेरत र 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विदोषांक, १९८४ /(५) 


कृषि उत्पन्न बाजार सा्मेती, पुणे 


श्री छत्रपती शिवाजी माकट याडं, पुणे-३७ 


शेतीमालाची देशातील एक अग्रगण्य बाजारपेठ ! 
ज्षेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी उभारलेले अद्ययावत मार्केट यार्ड ! 


बाजारपेठेची व मार्केट याडंची काही वैशिष्ट्ये - 

& विक्री उघड लिलावाने. 

६ बजञनमाप त्वरित आणि रोख. 

४ विक्रीखचे किमान व हिदोबाची रक्कम त्वरित. 

& बिबादाची विनामूल्य तडजोड. 

४ शेतकऱ्यांना स्वतःचा माल स्वतः विकावयाचा असल्यास सवे प्रकारचे साह्वाय्य. 
& नाममात्र खर्चात शेतकऱ्यांची निवासव्यवस्था, 


जी. के. शिदे, बी. ए. एएळू. बी. प्रतापराव गायकवाड, बी. ए. किवाजीराव कोंडे 


सचिव उपसभापती सभापती 
> सदस्य - 

चंद्रकांत ऊफ बाळासाहेब विठ्ठल शिवरकर तुकाराम कोंडीबा काळोखे 

महापौर, पुणे बी.ए.प्ए्लएल.बी., देहू 
पोपटराव विठ्ठलराव काळजे गेनबा बाबुराव आल्हाट 

चऱ्होली मोशी 
मारुती खंडूजी पिंजण नारायण रामचंद्र खराडे 

ऊरळी देवाची पुणे 
नरसिंग तुकाराम तुपे विष्णू दगडू दांगट 

हडपसर शिवणे 
मुरलीघर पंढरीनाथ घुले नारायणराव कल्याणराव तापकीर 

पुणे चऱ्होली 
वसंतराव फकीरराव घोरपडे पांडुरंग एकनाथ खेसे 

फुरसुंगी बी.एस्सी.एलएल. बी., लोहगाव 
राणोजी बबनराव पोवळे मारुती माधव घुले 

मांजरी 


(द) नवभारत ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


॥शिप् महाराषर विकास 
पहांइत, पगासि 


ऱ्ज १, महात्मा गांथा पथ, रेडक्रॉस हाउस, 
२ रा मजला, पुणे ४११००१ 


लघुउद्योग विकासाच्या 
मागीवर घोडदोड ! 


उल्हास पवार, अध्यक्ष 


१. स्वयंरोजगारासाठी मदत केलेले सुशिक्षित बेरोजगार : २ ३ हजार 


२. सुल्षिक्षित बेरोजगारांना वाटलेले बीज भांडव 


ल : रु. १३ कोटी 
३. वरोल सुशिक्षित बेरोजगारांना 
स्वयंरोजगारासाठी वित्त संस्थांकडून मिळालेले कज : रु. १०० कोटी 
४. बोज भांडवल योजनेने निर्माण केलेला रोजगार ५० हजार 
, > व्यक्‍तोंना 
पॅकेज स्कीम 


१. लहान उद्योजकांना वाटण्यात आलेले स्पेशल 
कॅपिटल इन्सेन्टीव्ह, एम. आय. डी. सी. इन्सेन्टीव्ह 


व विक्रीकर कर्ज रु, ५ कोटी 
२. विक्रीकर माफी मिळवून दिलेले लह्वान उद्योजक : ९३९ 
२. पॅकेज स्कीमचा लाभ मिळवून दिलेले लहान उद्योजक २५२ 
४. पॅकेज स्कीमने निर्माण केलेला रोजगार : २० हजार 
हामंडळाची व्यक्तींना 
म वेशिष्व्ये 
१. बीज भांडवल योजनेत महाराष्ट्र राज्यात अग्रेसर 
२. पॅकेज स्कीमखालील सवलती वाटण्यात प्रथम क्रमांक 
जि. चिं. निवसरकर उल्हास पवार 
व्यवस्थापकीय संचालक ; अध्यक्ष 


.. 


र 


४ एकूण ठेवी : रु. १७१४-८२ लाख & एकूण कजंव्यवहार : रु, ९६७०-८७ लाख 
४४ खेळते भांडवल : रु. २१६१-६० लाख & एकूण शाखा: ४३ 


«०८८८2८ (0) 21. “वाम “०4020 22. (8 -224>. -ण६ 2:10 42:22.  “जद2205. य्यःज 24. “या, ०६-2०, “वड. “4922. ८६329... <<... 2०. “&£22. < 4६:12... ->>-1....च 


दिवाळी विशेषांक, १९८४ (७) 


ज्वाळा. “चया य. “2 व्या. पळ, मया: यालय, “2:25 “वदी... ६2:02. “यदीड:2>,. -5£2:05... ८2: “4:22... - 2:20. “०2: [च 


कर क्क 00070000008 ॥7000-- 


॥॥७८0०0£ 160 €॥182110६15 (2४. 1.0. 


1)-7 131005, 21० ॥४०. 54/24 & 25 
॥.1. 1. 6., ७101090 
7? ए॥॥ 411 019 


1710160 १ 84772 


- िहर्षतिंण्श$ ७ 
९0020॥1€110ए(920060 1. 7./8. 7. 
द: < ८22. “६००१७. “2:29. - ६222... “या: ८०-22. < ०६2252. “८2-02. “यप2>35.. -गढ(2:20न.. -ज्द5:), - ६ 3:00, द व-ळ. 


हार्दिक्र घुमेच्छा ! 
कष्टकऱ्यांचे हात- आमची मदतीची साथ । 
एकमेकांचे सहकार्याने करुया गरीबीवर मात । 


रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक ॥8., रत्नागिरी 
प्रधान कार्यालय : सहकार भवन, जवाहर पथ, रत्नागिरी 
स्थापना - दि. १ जुले १९८३ तार - किसान बँक 
ऑंडिटवर्ग - “अ?” दूरध्ववी - २६४१, २६४२, २६४३ 
दूरध्वनी - ( व्यवस्थापक ) २२२७ 
& स्वभांडवलळ $£ २०५०.५९ रु. लाख 


(दिनांक ११ ऑगस्ट १९८४ अखेर) 


म. चि. सांखळंकर शामराव पेज 
व्यवस्थापक अध्यक्ष 


या दळाण दा तिक तक दाण जण त्ता जाप जा मन्या टाक जलक "यस्य जन्यक जळ व्य नज» वयन क्ाऱ्दता० व्य 


धु 


(८) नवभारत ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


ढे 
ह 26 ह 2€-. ८ १» 2 १ <<) 6.0 6044. 600 


संगही ठेवावीत अशी भकाशने 


[ १. महाराष्ट १९८४ < ह 4. 'ताट ॥ताळाड्या (्पला0125 
। संती व दास्ताने, विनय हर्डीकर, रु. २प्‌ का 101. ४०३911 1)251133108 1२३. 50 1॥ 
[ 9 
[ २. महाराष्ट्राची सत्त्वघारा 2 5. फाळ दपवा'चरा22 8लाल्या€ | 
डाँ त ं गं व वर्टी खा एळटाए दयात फजातवष्टट 
वा वनू दनी पया सा 2 हात 1)65111)3100 17५. 45 | 
[ गो. म. कुलकर्णी, वि. त्र्यं. शेटे, रु. ५० न * 
| ३४१. बखर वाड्मय-उद्गम आणि विकास 3 क. पतात ण पुणा्याट | 
1 डॉ. बापूजी संकपाळ रु. ४५ हर 137. ४७६१ 1)6513.1तट 1॥ 
प्र ० ह .) । 
त दास्ताने रामचंद्र आणि कंपनी | 
८३०, सदाशिव पेठ, चित्रशाळा चौकाजवळ, पुणे- ४११०३० 
ट््उ 


/ 
/ 
/ 
( 
( 
; 
( 
/ 
) 
/ 
/ 
| 
( 
( 


९०॥॥3 €शाशला(. ४१5(॥ | 
$क्षीवरवात $आा5ऊ(002 [.(0. 
ळा. 8० ४०. 50, ए॥७॥]) (1915. वचा) 


-ा तट ३१८॥८८॥/॥८(८॥/८ - 


२. ८. ८. 95७" ९७०5 4/? ६० 487” पाढाा९6* 


: अकस्टक् क$ 
लार" ७ तर, ९३-0७या ७॥०0%५, 


[..॥0॥९$, 
2०01 हा3पा€$, ४४100०9) एवचिणा2$ ९ट, 
ज्र (| चट न न्हितळ/ रा णा एत (3) व 
62, ७॥९०]॥॥॥१५१॥, ॥॥116 ]ए०, 103/5, 


7१1०: 1१०. ॥ 1, & 2/1, 
-"॥.1.1).(!, तड, काट. 
$&1'१॥॥, 

एाजाट 2808 


1५९७ ]१५७]) 415 110 ऐन्या8-8811281012 रेत, 
ऐ॥ळा८ ०. 2520, 2754 ॥॥॥]०१७प, ए॥1२,५1) 
फऐखय८ 2492 


&इ. द एित्छाचा' $, प. 0२] ७ातर 
ष॥ळावे्डाप्ट )ट्लठा पववत 
बाबा ॥बल्जशल्यल><>5 ह 


&€<<२€<<२ &०/ट 6 > >“ 
पाहा लदाबारीचा ही 


अनुक्रमणिका 


दिवाळी विशेषांक, १९८४ 


ति सर्टिफिकेटस्‌ : 


तरीही 
तुम्ही यावर विसंबू शकता. 


पेक्ूकानम्यदरभा ७६ ::. .. 


काळाबरोबर रहाणे म्हणजेच समृध्दीकडे जाणे. 
जसा काळ पुढे जातो तसे बचतीचे महत्वही वाढते. 
आजच आमचे ३३७.९० रुपयांचे कॅश सर्टिफिकेट खरेदी करा 
र. व दहा वर्षांनी त्याचे १,000 रुपये घ्या. 


अधिक माहितीसाठी नजीकच्या शाखेला भेट द्या, 


(भारत सरकारचा उपक्रम) 
मख्य कचेरी : ''लोकमंगल'' १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५ 


(९) 


(१०) नवभारत ऑक्टो,-नोव्हे., १९८४ 


हा ६--३&-३&.अ€ ">€--६--&--%--£६--&६-->£-&-5ै *“-.£--4 >--&% "ग> >£ ६ > ->&£ >£-८-६ >£ > > त 
प्रभात रोडच्या शांत 


व निसर्गरक्य परिसरात 
प्रभात रोड १० वी गल्ली, पुणे- 899१००४ 


ग्र 


्शे 


& मोठय़ा व हवेशीर खोल्या & 


& प्रत्येक खोलीला बाल्कनी & अटेच्ड टॉयलेट & प्रत्येक 
खोलीमध्ये ३ चॅनेल म्युझिक व टेलिफोन & गरम 
व गार पाणी २४ तास & लिफ्टची सोय & 
लाँड्री व टुरिस्ट टॅक्सीची सोय «६ 


फोन : ५२६६१, ५२६६२ 


' कहे "किति कसम हकमत कितन "मॅम" के€"ऑँ€“-ॅ€"'ॅ€"-कॅ€ "अर "-ँ€-मँ "२6 "-अ€--९०-३€--२€--३६--46-.३६--३६--३६-----३६--३-३६-३६-३-७--३-३-३६-३६--३-€-& 
जिल 6666-33 -£-%-><जअ&-€->€->€--€---&-&--<-<--अ<-<--<---<-<-<-“-“-& 


र 
रः 
: 
कै 
र 
रः 
र 
ँ 
रः 
भ 
व 
ग 
र 
उ 
न 
(१ 
र्ध 
र 
कॅ 
न 
र 
गू 
र्क 
रॅ 
क 
र्क 


दिवाळी विशेषांक, १९८४ (११) 


॥॥ क्क > वढ मिह 
एऐ पल्स कोभॉपेतिह बँक ति 
मुख्य कचेरी : ६०६, सदाशिव पेठ, कुंटे चौक, पुणे ३० 
- बँकेची वेशिष्ट्ये - 
तत्पर, विनस्न, सहृदय सेवा. सवे बँकींगची कामे. स्नेहपूवेक व 
आदरयुक्त वागणूक. सर्वे प्रकारच्या अडीअडचणींमध्ये सहकार्यास 
तयार. लघुत्तरीय उद्योगक्षेत्र व दुर्बल घटकांस प्राधान्य देणारी. 
तरी सवे प्रकारच्या सेवेची कार्यक्षमता अजमावण्याकरिता 
खालीलपैकी कोणत्याही शाखेशी संपर्क खाघावा. 


१. पेरूगेट ज्ाखा, २. मॉडेल कॉलनी झाखा, 
१००६, सदाशिव पेठ १०९८/२ ब, मॉडेल कॉलनी 
पुणे ३०. फोन नं. ४४२१७२ “ सारंग बंगला ”, शि. नगर 

पुणे- १६, फोन नं. ५४१७५ 
३. मार्केट याड शाखा, ४. कसबा पेठ शाखा, 
“ कृषि ” उद्योग भवन, १०४५, कसबा पेठ, 
माकेट याडं, पुणे ९ “ अमि ” अपाटंमेंट, पुणे ११ 


फोन नं. ६०८८४ फोन नं. ४४०४२१ 
५. द्दाभुजञा गणपती सहकारनगर शाखा, 
८२/२, सहकारनगर नं. १, गांधी ट्रेनिंग कॉलेजसमोर, पुण ९ 
फोन नं. ३४७८५ 


| 


८३04402 यय् स्स्स स्ञी 


१/ 
"५ 


' नवभारता स शुभेच्छा ! 
€> ७) 6 र“ च 
व्ही. जाशी अड का 
रौप्यमहोत्सवी वर्ष ! 
ब्लॉकमेकर्स अँड आर्ट प्रिंट्स 
हनिपारनजीक, शेवडे बोळ 


पुणे- ४११००२ 
फोन- ४४३१८८/२३११६५ 


ज्जर्तेत्न्य 


0:32. 


अनुक्रमणिका 


(१२) नवभारत ऑक्टो.-नोव्हें., १९८४ 


ष जळ यक “क. "य तक. “गुळ “यक "णक, "यज “गक, यक “वक, "मुक “यु मक ्ट्जळ 


दि महाड को-ऑप. बँक लि. महाड, जि. रायगड | 
स्थापना- ३ जानेवारी १९३१ फोन नं. ७४, २१६ १ 
शाखा- श्रीवर्धन, मुरुड, म्हसळा, पोलादपूर, बिरवाडी प 
फोननं. १४ ५५. ४६ ५ । -- । 
“ __ रायगड जिल्ह्यातील अग्रगण्य नागरी सहकारी बँक प 
आमची वेशिष्टये १ 

१) आम्ही राष्ट्रीयकृत बँकांपेक्षा १ टक्‍का रा 
4 


४) लघु उद्योगांना सवलतीच्या व्याजदराने 
व्याज जास्त देतो. 


कर्जपुरवठा. 
५) बँकेच्या नवीन कल्याणकारी ठेव योजना ] 


२) सेफ डिपॉझीट लॉकसंची सोय. उदा., निरंतर आधार ठेव योजना, बचत- 


आयन क७> "टम “मटक "जगू मूटपुकळ “वमर मुज, “मूळ “जमटूजळ 


पत्र योजना व ६ वर्षांत दुपटीपेक्षा जास्त क 
३) रु. ३०,०००/- पर्यंतच्या ठेवीसाठी विम्याचे रक्‍कम देणारी शिदोरी योजना 
सपुण सरक्षण ) विनश्रन व तत्पर ग्राहकसेवा. १) 
दि. ३०-६-८४ अखेरची सांपत्तिक स्थिती ( रु. लाखात ) १ 
१) भाग भांडवल १२.१५ ४) लाभांश १२ टक्के 
२) एकूण निधी १७-८७ ५) खेळते भांडवल ४४७. ०९ १ 
३) एकूण ठेवी २८१.२७ ६) निव्वळ नफा ६.९० १) 
श्री. एस्‌ . पन्‌. ओक श्री. भा. खो. महासुणकर 


ऑ. मॅनेजिंग डायरेक्टर चेअरमन 


णल यान या लद किया शर 
) 


४ शका (जातिय 00॥ "शण 


प 
१॥/५. 1)९0] 
एलिा्लांड एप्रिलला | 
प 
१ 


अँड. एस्‌ . एस्‌ . सावंत ; 


पक पाल “क यालय 


“नक “मटक “मक आयग कळ मट भजा “नम्र वूट्यकृष्ळ, 
प 
टी 


1७/॥. (दयात (२०६, 
0७४६ ८06864 


2.4. ६22... न्न 


“णम न्य “कळ जगटमक मम्मा» “मूळ, "मटक 


/ 
| 


“वळु 2. 42. हव, 


| 
| 
प 


, 


दिवाळी विशेषांक, १९८४ (१३) 
अ >> जा > जा ऱ्व््क 


भै रः 
डू 1 8651 (१0110111161(5 1010 श् 
र ४ 
र 6४४१४. ४४/6£17/9९6 . 
१ ४४४८ (777 १ 
१ र 
ी ४ 
ी १ 
क 1 
शः 1 
भः र 
१! क क 
| 
री क 
रॅ रभ 
0 रभ 
! र 
१) भः 
री रश 
भै 860878 ह 
र १ 


ठरणे समेरपमेरेरेरेर मेर ाणेरजेरी नेर नेर जेर जेर ेरऱयेर जू 


रश 


अनुक्रमणिका 


(१४) नवभारत ऑक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


| प्र ४०८ ० एक पव 0220०7 ७00 2४०७७४०१८8 7985 १ 


0॥/९९ 09/0वाारल& (12) ॥पॉ२ट्च | 
प. 8. 1., एव्ा0पा0, 180111037-?700153 080, | 


॥॥॥॥, 02411 016 


%>:॥1] पीच्चापर्‍चविटाता-'5 0४ 
शिाव्चागा18०€01०६] एडिलवटाता 
$ाटा 99: 


1. 8. (3135, 


1. ४. $ळप01 9०७७७५, 
७४६१5 8 


एत ॥॥८१1०5] 1'प७11 
| 

कै 
| 


']'“०%- 0145-338 दात : 5पारा 0] / एएापार | 
गद्यळ1०ा6 : 82958 / 82959 / 83367 “ 


्स्च्य््क््त्स्् साल्या, बक शा स्य स्स प्ट्््ड्त्ड्स्स् 
व जपन मन्यकनप्कस्टा न्यासा मवश्रयाडामरककम््यक न्यत नड 


८&--<*->-&--&> ८&-००&--&>-& £%>-&> -<%---&& १-4 २. ८७२ -&-- > ण न्य क ऱ्ि 


दिवाळी विशेषांक, १९८४ (१५) 


वयम. “नयन. “च्य सक. “पऱ्या क “च्य पलजच्क, “वायचळ. यचा. प्यास यज पक पण शत् चप "न्स. “च्य 
शट चा च्याय “च्या य. वाप पलक, “जळी: प. वळी &: ळा. चड: 3 च्या: “वढी, जव्हा 0... - 6 525.. ववी. -व्यस्ि.. - ८८ ज्र 


याळ: 02. “या... 


धापा छळ (्य[र्‍!१यालयड ][000- ् 
४ | 

ह 

४) ४) | | 
134101 क ॥]] 1 
(017४101 क, हं 


(व 

र 

| ढु 

र 

व्र - ् 
/ 2) डं 
; री 


न््ल्जक् ल्ल टस 


चि 


०2:25. “०20. 2-2. -च622.. &>3. 27... “च्य: | -&५2. .ळ 2.12. “०5: 705. 


"यवान आयाळ, न्याळ '्यजच 


ल 
ह 0 


१ । 
प 
|| ढै 
री / 
१ 1183, $॥४०]॥॥132, ,! 
/ ?॥॥६ 411 005 ” 


(१६) नवभारत अक्टो.-नोव्हे., १९८४ 


€3€3€3€€€€3€ €3 €>€>€> €3€ €9€3 €93€9€9 €>€3€9€9>5<€>€&8 


7९८ 19666 (४07772721020008 ॥॥०॥१- 


॥॥/५. ]े. १॥. उ()७ 


(0153५ ठाय्राणटटा$ 
& ('वीनट्याल$ 


5ए€९चा ३5 ॥1-- 


७/२(टा $०॥॥॥॥ $0021126 
त. [गाटुकणया 5लाटाा25 
जिप 1९31121 21315 
ग्िटएठाए ठिप[वाा टू 
गटा 01८५ 


९)॥"71(17५ : एपा९, षवष्टापा', ४७ & छिव्या031 


७५७1 ()ग( . 7928 1018113], क. एऐए॥०6 ०. 59 


&€3€9 €9 €> €9 €9 €9 €>€ &9 €>€>€> > €>€9€9€9 €69€9€>3€>€9 
शडे 
७६७६9€&६3€5€3€5>€3€3€&&€5€5&€93€&€9€&*€9€9€>€9€9>€3€3>€3<€>€9€3€53€3>€3€93€9€9€9€६3<€>€9 


१००००७७७७०७०७०००७००००००ळळनळेडे 


अनुक्रमणिका 


31”, ५ टू 5१८ १४८. >: ह. ४९७८. ७९४ > > > ट्क > 1 ऱ् ञ्रू 4८-४८. 
>>? -१५८ १९८ >५२ -.८ - > 1 >> १८ ०१८ टू १८ धट १८. १८. ५*/ रै, १/ ६९५ ७१. 
3९02 :2 22:42 34% 4253205922 324222:2-: २८८ :८:८:८5:2£52:< 34-52 5:22 5:22 


:  सराठी बिबवकोश  : 


*: “ विज्ञान व तांत्रिक “ तसेच “ समाजकास्त्रे व मानव्यविद्या ' या विषयांतील मानवी ज्ञान क 
मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र राज्य मराठी विः्वकोश निर्मिती मंडळाचा ह 
> अभिनव उपक्रम. 


प्रत्यकी खुमारे ११०० पृष्ठांचे २० खंड. ऱ्र 


२९८ ७९/७४ 
ज्म 


2) 

> 
भट 
ति 


क 
लि 
1 


१ ते ११ खंड विक्रीस तत्वार, खंड १२ लवकरच विक्रील उफ्लब्ध्र होत आहे. 


१८, 
20 
2 त्य 
“>> 


ज्र 


७. 
> 


उवरित खंड प्रकादनाच्या मार्गावर ! 


>> 
३५ 
स 
२ 


किंमत : एक खेड रु. १००/- व २० खंडांचा संच रु, २,०००/- 


४. ११८ 

९ हे 
८ ८. 
७५% 


शी 
“शी 


अ) झ्ासनमान्य शेक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, ग्रंथाल्ये, तसेच आता इतर सर्वच 


४ 
रत 
त 
भ 


ड्रॉ विश्वकोश वाचकांना ३० टक्के सवलत म्हणजे प्रत्येक खंड रु. ७०/- ला आगि मा 
ज्र २० खंडांचा संच रु. १४००/- ला. ज्र 
३४ |] 
सि त्र > £ श्र 
>£ ब) महाराष्ट्र झ्ासनाच्या प्रकाशनाचे अधिकृत विक्रेते तसेच पाठ्यपुस्तक मंडळाचे अधिकृत :८ 

डू) 
२१८ 11 


विक्रेत्यांना २७ टक्के सूट. 


क 
3) 


ऱ्द्वॅ 


र्र 
। 


| 

टॅ व | र 
> विश्वकोश खरेदीसंबंधी चोकशी : रि 
जर श् ज्र 
ज्र सचिव, व ही रि । जू 
ञ्ट महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निमिती मंडळ, > 
ज्र एन्सा हटमेंट, “ डी " ब्लॉक, आझाद मैदान, मुंबई-४०० ००१. ् 
2३८ र केंद्र ढं च» 
५, अंक विक्रीसाठी खालील विक्री केंद्रांवर उपलब्ध : द 
र र 
> व्यवस्थापक, पाठबपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र- द 
7. १) “ वाल्भारती ” ३) “ वालभारती ' व 
र १०, उद्योगनगर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, रवींद्रनाथ टागोर सायन्स कॉलेजसमोर, 
2११ >: जड मु र न्य ज्र 
जर गोरेगाव, मुंबई-४०० ०६२. महाराजाबाग रोड, नागपुर-४४००१२. > 
जर र दूरध्वना क्र, ६९४०७१ ) ( दुरध्वनी क्र. २३०५७८ ) ज्र शा 
भ्र > 
दज २) “ बालभारती " ४) एम.आय. डी.सी रोडनं.२व३$, दर 
“१ यी 
9 


सेनापती बापट मार्ग, पुणे-४११ 3०४. रेल्वे स्टेशनजवळ, 
पि "दुरध्वनी क्र. ५९४६६) औरंगाबाद-४३१ ००१. 


(दूरध्वनी क्र, ४४१०) 


अणेफ् ४. 

० ल 
श्$ 
2 ८ 
(८४2५1 


बीर क. 
अर्ल 
७ ८6" /, 


जर 


् 
जँ 
ग 


ज्र 


त क. 2६5 
"करंगपरशचघ्सज, 


दक उठा भग 


34 ् > 4 
राज्य मराठा [वकास सस्थद्वार ि 


संगणकीकत 


नवभारत । ऑक्टोवर-नोव्हेंबर १९८४ ी 
शिट््टाडटा2त ]ध०. ५७ -29 810 1,1०106त (0 0०५ शॉ(10प. 16-18911011-1.106103 1४०. 
१. ७.-७..-...र...र..-र..-..-र. - -% -«. ३. ३. ३. ७-७ 


कै कर 9८86 007107277८7/8 ॥%०॥-- 


1॥९..4॥ आदाब आटवहल्यी0ण 


० ८०-००९4॥॥/€ &॥111171/1712 


॥॥1/॥/5 ॥./6. 


शा, ४. ७. ए]१प्राप 


- ऐक्ावे्टा्टर जा ल्लठा 


१, 1. ॥. 0७॥॥ा, 


ऐ85[6611 


च. सा. सा. स. खा. उ आ य सा स स आ साट साळ. साळ. साळ सा 
“स्>. 
2-७. “२७. “क. “क. “क. “र. “क. “क. “क. “क. “क क. क. क... कक. “कक. 


अनुक्रमणिका 


